RNI No. MAHBIL/ 2012148433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक 

विभागीय पुरवणी 


एक -पुणे 


वर्ष - ८ , अंक - १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १९ १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन ) आणि उपसंचालक , भूमी अभिलेख यांजकडून 
वाचा : ( १) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/प्र. क्र . १९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ . 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही. सी . आर ४३२४ / 

स -४/ १९९ ४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४. 
( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही. सी . आर ४३२३ / 

१/ स -४/ १ ९९ ५, दिनांक १७ जून १९९ ५. 
( ४) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / प.नो. 

३/२०१८, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ . 
( ५) उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू.-२/ गां.परी.प्र./ सातारा/ २०१९, दिनांक १४ मार्च २०१९ . 

अधिसूचना 


क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना /प. नो. १८/ २०१९.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/ 
प्र. क्र. १९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. 
त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर-४३२४/ स -४ /१९९ ४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील 
सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच इकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. -४३२३/ १ / स-४/ ९ ५, दिनांक १७ जून १ ९९ ५ नुसार 
कोरेगाव तालुक्यातील सजातील गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . तसेच इकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण / अधिसूचना/ प.नो. 
३/२०१८, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ नुसार सजा कोरेगावची पुनर्रचना करून गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , कोरेगाव यांचे अधिनस्त सजा 
कोरेगावमध्ये मौजे शिरढोण हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा कोरेगावमध्ये मौजे शिरढोण हे गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमी अभिलेख , 
कोरेगावमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणांस घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० एप्रिल २०१९ पासून होणेची आहे. तसेच सनद फी रक्कम रुपये ५४, ९ ६५ ची त्वरीत 
वसुली करण्यात यावी. 


( १ ) 


एच-३ , भाग एक ( पु.वि.पु .) - १६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प.नो. १८/२०१८ , दिनांक २६ मार्च २०१९ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 

सजा प.भू. कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा सातारा , तालुका कोरेगाव, कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , कोरेगाव 
सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने घ्यावयाचे गाव 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 
( पुनर्रचनेपूर्वी) 


शेरा 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


- 


कोरेगाव 


कोरेगाव 


२२३० 


शिरढोण 


९ २७ 


कोरेगाव 


कोरेगाव 


२२३० 


कुमठे 


१११० 


१११० 


कुमठे 
चिमणगाव 


चिमणगाव ८६ ९ 


८६ ९ 


९९ ३ 


एकंबे ९९ ३ 
ल्हासुर्णे १०५५ 


एकंबे 
ल्हासुर्णे 


१०५५ 


जळगाव 


७५४ 


जळगाव 


७५४ 


तडवळे 


८८२ 


तडवळे 


८८२ 


पाडळी 


१७६५ 


पाडळी स्टेशन 


१७६५ 


स्टेशन 


एकसळ 


९ ०२ 


एकसळ 


९ ०२ 


शिरढोण 


९ २७ 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण ९ 

गावे 


१०५६० 


१ गाव 


९ २७ 


एकूण १० गावे 


११४८७ 


किशोर तवरेज, 

उपसंचालक, भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त (नागरी भूमापन), पुणे. 


पुणे, २६ मार्च २०१९ . 


२०१८ चे पत्राने पाठविला होता . तो तहसीलदार वेल्हा गावकामगार 
तलाठी, कोडगाव यांनी गावी व तहसीलदार कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर 
प्रसिद्ध केलेला होता. सदर प्रसिद्ध केलेल्या दुरुस्ती योजना मसुद्यावर 
हरकती प्राप्त झालेल्या असलेने हरकती/ तक्रारी वर सुनावणी अंति निर्णय 
घेणेत आलेला आहे . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख यांजकडून 
मुंबईच्या धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे 
एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , 

१ ९ ४७. 
क्रमांक एकक ७६७ (पुणे)/१९८२.- मौजे कोडगाव, तालुका वेल्हा, 
जिल्हा पुणे येथील जमीन एकत्रीकरण योजना कायम करणेबाबतची 
अधिसूचना दिनांक २३ मार्च १९ ८२ रोजी प्रसिद्ध झाली होती . सदरच्या 
मंजूर दुरुस्ती योजनेत बदल करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे 
मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील मौजे कोडगाव , तालुका वेल्हा, जिल्हा पुणे 
येथील गट नंबर ४७५ या गटामध्ये दुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावाच्या मसुद्यास 
उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी मान्यता देवून तो कायदा 
कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख , पुणे 
यांचेकडे दिनांक १६ जानेवारी २०१८ रोजी पाठविणेत आला होता . तो 
त्यांनी पुढील नियमानुसार कार्यवाहीसाठी दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ 
रोजीच्या पत्राने उपअधीक्षक भूमी अभिलेख , वेल्हा यांना पाठविला होता. 
तो उपअधीक्षक भूमी अभिलेख , वेल्हा यांनी तहसीलदार वेल्हा व गाव 
कामगार तलाठी कोडगाव यांचेकडे प्रसिद्धी कामी दिनांक ९ फेब्रुवारी 


सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १ ९ ४७ चे कलम ३२, पोट 
कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश, 
पुणे हे मंजूर योजनेतील गट नंबर ४७५ चा दुरुस्ती योजनेचा मसुदा कायम 
करीत आहेत . 


किशोर तवरेज , 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख , 

पुणे प्रदेश , पुणे. 


पुणे, ३० मार्च २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


३ 


जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांजकडून 
वाचले : (१ ) मा . भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक ४३७/६ / १/ ECI/INST/ FUNCT / MCC / 2019 , दिनांक १० मार्च २०१९. 
(२ ) मा . मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक एमसीसी-२०१९/ प्र. क्र . २३८ /१९/ ३, दिनांक १० मार्च 

२०१९ . 
( ३) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम ३७ (३) मधील तरतुदी. 

आदेश 


क्रमांक लो.स.नि./ पगक/ कावि- /२०१९.--- ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांनी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची 
घोषणा केली असून याबाबतची आदर्श आचार संहित दिनांक १० मार्च २०१९ पासून अमलात आलेली आहे. त्यामुळे तात्काळ प्रभावाने संपूर्ण 
राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असल्याने आपले जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेची काटेकोटपणे अंमलबजावणी करणेचे सूचना दिलेल्या 
आहेत. तसेच मा . मुख्य निवडणूक अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील दिनांक १० मार्च २०१९ चे प्रसिद्धीपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यात 
चार टप्प्यामध्ये लोकसभा निवडणूक घेण्यात येणार असून त्याबाबतचा तपशील त्यांनी दिलेला आहे. सदर तपशिलाप्रमाणे पुणे जिल्ह्यातील ३४ 
पुणे व ३५ -बारामती या लोकसभा मतदार संघाची निवडणूक २३ एप्रिल २०१९ रोजी तसेच ३३-मावळ व ३६ -शिरूर या लोकसभा मतदारसंघाची 
निवडणूक दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी होणार आहे. सदर मतदानाचे दिवशी खालील नमूद गावांमध्ये आठवडे बाजार भरत असल्यामुळे 
मतदान प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असलेने सदरचे आठवडे बाजार बंद करणेबाबत संबंधित सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी/ 
तहसीलदार यांनी विनंती केली आहे. 


परिशिष्ट 


लोकसभा मतदार 
संघाचा क्रमांक 


तालुक्याचे नाव 


गावाचे नाव 


लोकसभा मतदार 
संघांतर्गत विधानसभा 
मतदार संघाचा क्रमांक 


मतदानाचा वार व 
दिनांक ( सदर दिवशी 
भरणारे आठवडे 

बाजार ) 


व नाव 


व नाव 


१ 


२ 


یه 


30 


५ 


मावळ 


मौजे टाकवे बु ।। 


सोमवार , 


दिनांक 


२९ एप्रिल 


३३ - मावळ लोकसभा 
मतदार संघ 


२०४ - मावळ विधानसभा 
मतदार संघ 


मतदार संघ 


२०१९ . 


१ ९९ - दौड 


दौंड 


मंगळवार , दिनांक २३ एप्रिल 


३५ - बारामती लोकसभा 
मतदार संघ 


विधानसभा मतदार संघ 


२०१९ . 


( १) केडगाव स्टेशन , 
( २ ) बोरीपार्थी, 
( ३) मलठण , 
( ४ ) रावणगाव . 


इंदापूर 


२०० - इंदापूर 
विधानसभा मतदार संघ 


( १) शेळगाव, 
( २ ) निरवांगी. 


( ३) कळस , 


( ४ ) काटी. 


बारामती 


२०१-बारामती 
विधानसभा मतदार संघ 


( १) मुर्टी, 
( २) उंडवडी सुपे, 
( ३) करंजेपूल , 
( ४) पणदरे , 
( ५ ) निरावागज , 
( ६ ) सोनगाव , 
( ७ ) माळेगाव बु ।। 
( १ ) मौजे वाल्हे 


पुरंदर 


२०२ - पुरंदर 
विधानसभा मतदार संघ 


२०३ - भोर 


भोर 
मुळशी 


भोर शहर 
पौड गाव 


विधानसभा मतदार संघ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


जुन्नर 


मौजे वेल्हे 


३६-शिरूर लोकसभा 
मतदार संघ 


१ ९ ५ - जुन्नर 
विधानसभा मतदार संघ 


सोमवार , दिनांक २ ९ एप्रिल 
२०१९ . 


१ ९ ६ - आंबेगाव 


आंबेगाव 


विधानसभा मतदार संघ 


( १) तिरपाड , 
( २ ) धामणी, 
( ३ ) लाखणगाव . 
(१ ) कुरकुंडी, 


खेड 


१ ९ ७ - खेड - आळंदी 
विधानसभा मतदार संघ 


( २) किवळे 


१ ९ ८ -शिरूर 


शिरूर 


विधानसभा मतदार संघ 


( १) वडगाव रासाई , 
( २) सादलगाव , 
( ३) केंदुर , 
( ४) तळेगाव - ढमढेरे . 


त्याअर्थी, मी, नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम 
३७ (३) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक -२०१९ च्या अनुषंगाने मतदान केंद्राचे परिसरात पुणे जिल्ह्यातील (पोलीस 
आयुक्तालय हद्द वगळून) कायदा व सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी उक्त नमूद गावातील मंगळवार दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजी व 
सोमवार दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी मतदानाचे दिवशी असणारे आठवडे बाजार भरविण्यास मनाई करणेत येत आहे . सदरचे आठवडे 
बाजार अनुक्रमे पुढील मंगळवार दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजी पासून व सोमवार दिनांक ६ मे २०१९ रोजी पासून पूर्ववत भरविण्यास यावेत . 
सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ एप्रिल २०१९ रोजी देणेत आला आहे . 

नवल किशोर राम, 

जिल्हादंडाधिकारी तथा 

जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे. 
पुणे, १५ एप्रिल २०१९ . 


पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ /वाहतूक -८/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१ ९ ६/ ८७१/ सीआर-३७/टीआरए-२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा , कलम 
११५ , ११६ (१), (ए), ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , पंकज 
देशमुख , पोलीस उपायुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज 
करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील. 

डेक्कन वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
( १) सेंट्रल मॉल जंक्शन ते मेजर कृ. ग. पवार पथ (डावी बाजू) नो -पार्किंग करणेत येत आहे . 
(२) सेंट्रल मॉल जंक्शन ते साठे पथ ( उजवी बाजू) दुचाकी वाहनांना पार्किंग करणेत येत आहे. 
( ३) साठे पथ लेन ते मेजर कृ . ग. पवार पथपर्यंत नो - पार्किंग करणेत येत आहे. 
(४) मेजर कृ. ग. पवार पथ ते पाडळे पॅलेस रस्त्याचे दोन्ही बाजूला पी -१ , पी -२ पार्किंग करणेत येत आहे . 
( ५ ) खिलारेवाडी पथ रोडवर सर्व बायलेंसच्या कॉर्नरवर १५ मीटर नो - पार्किंग करणेत येत आहे . 

पंकज देशमुख , 


पोलीस उपायुक्त , 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे . 


पुणे, ११ मार्च २०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ - २४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


५ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
संदर्भ : (१) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ७६, १९ ८६ व १९९९. 

( २) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ५ अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसूचना. 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१ , र-४, दिनांक २२ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये कलम १३ (२) ची अधिसूचना . 
(४) मा . उपायुक्तसो (पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का./ आरआर-२२७३/ १८ , दिनांक ११ मे 

२०१८ . 
( ५) मा . उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल/ कावि -३९९/ २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८, दिनांक 

१ ९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
(६ ) मा . जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश पुनर्व/ सेल/ एसआर-३६/ २०१८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
( ७) तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि -३६०/ २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ एसआर-६/ २०१८.- ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार , निरा- देवघर या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात भिलकटी या 
गावाबाबत , दिनांक ५ फेब्रुवारी १९ ८६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ 
कलम ११ (१) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर, पोट - विभागणीवर निर्बंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१३ ( १) ची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी १९९ ६ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित 
केले आहे . 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार , तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि / २०१८ , दिनांक नोव्हेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये भिलकटी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच निरा - देवघर प्रकल्पासाठी भिलकटी गावातील नव्याने संपादन 
करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 


३ 


५ 


चे 


भूसंपादन 


गावाचे 


तालुका 


कलम 


संपादित 


अंतिम संपादित 


प्र . क्र . 


नाव 


कलम ४ ची 
अधिसूचना 
प्रसिद्धीची 


कलम ६ ची 
अधिसूचना 
प्रसिद्धीची 


४८ ( १) 


न्यायालयीन 
प्रकरणाने 
वगळलेले 


न्यायालयीन 


SR. 


प्रकरणांत 


No. 


तारीख व 


तारीख व 


गट 


प्रलंबित 


व 


संपादनाचे 


संपादनाचे 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


संपादनाचे 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


एकूण 
गावाचे क्षेत्र 


एकूण 
गावाचे क्षेत्र 


प्रयोजन 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


a 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


हे . आर . 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


-- 


२१५/२ ०.८१ 


४३७ 

भिलकटी फलटण 
प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसनासाठी 


२५ - ९ -१ ९९ ७ 
२ हे . १ आर 


३० - ९ -१९९ ८ 
२ हे . १ आर 


२११ 


०.३ ९ 


२१५/३ ०.८१ 


एकूण 


३ 


२.०१ 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार निरा- देवघर या प्रकल्पासाठी भिलकटी या गावातील लाभक्षेत्राचे 
स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात भिलकटी या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची 
आवश्यकता नाही , त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ (१) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे भिलकटी या गावातील जमिनीच्या 
संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी , संतोष जाधव, 
उपविभागीय अधिकारी , फलटण उपविभाग , फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , निरा - देवघर प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ८६ चे कलम ११ ( १) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ (१) अन्वये क्षेत्र ६३ हेक्टर ४९ 
आर अधिसूचित केलेले आहे . त्याप्रमाणे निरा - देवघर प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे एकूण २ हेक्टर १ आर भूसंपादनाचे काम पूर्ण 


- 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


झालेले आहे. लाभक्षेत्रापैकी सदर प्रकल्पाकरिता एकूण २ हेक्टर १ आर भूसंपादन पूर्ण झाले असून संपूर्ण क्षेत्रास उपसंचालक ( पुनर्वसन) 
तथा जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे नाव नमूद आहे. 

मौजे भिलकटी या गावातील स्तंभ क्रमांक १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या 
गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ७६ , १९ ८६, १९९९ , कलम १२ (१) नुसार ठेवणेत आलेले निबंध 
उठवणे आवश्यक आहे. 


तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 
पुढीलप्रमाणे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


भिलकटी 

तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 
परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे आहेत , 
अशा जमिनी /भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव" अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे 
कमी करण्यात यावेत . 


उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 
आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय 
अधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


संतोष जाधव , 


उपविभागीय अधिकारी, 
फलटण उपविभाग, फलटण, 

जिल्हा सातारा. 


फलटण , २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६, १ ९ ८६ व १९९९. 

( २) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४/प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक १० मे १९९ ५ अन्वये कलम ११ ( १) ची अधिसूचना. 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४ /प्र. क्र . ७४१, र -४, दिनांक २२ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २) ची अधिसूचना. 
( ४) मा . उपायुक्तसो (पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का./ आरआर-२२७३/ १८ , दिनांक ११ मे 


२०१८ . 


( ५) मा . उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल/ कावि -३९९ / २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ , दिनांक 

१ ९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
( ६) मा . जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश पुनर्व/ सेल/ एसआर-३६ / २०१८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
( ७ ) तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि-३६०/ २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन / एसआर-५/ २०१८.– ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार , निरा - देवघर या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात निंबळक या 
गावाबाबत , दिनांक ५ फेब्रुवारी १९ ८६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ८६ चे 
कलम ११ (१ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर , पोट -विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१३ (१) ची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी १९९ ६ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित 
केले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९४१ 


७ 


कलम 


ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार , तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि -३६०/२०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये निंबळक गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच निरा - देवघर प्रकल्पासाठी निंबळक गावातील नव्याने संपादन 
करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 
भूसंपादन गावाचे तालुका कलम ४ ची कलम ६ ची 

न्यायालयीन 

संपादित अंतिम संपादित 
अधिसूचना अधिसूचना ४८ ( १) 

प्रकरणाने न्यायालयीन 
SR. प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 

वगळलेले प्रकरणांत 
No. 

तारीख व तारीख व 

प्रलंबित 
संपादनाचे संपादनाचे 

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 

क्षेत्र 
संपादनाचे 

एकूण एकूण नंबर नंबर नंबर 

नंबर 
प्रयोजन 

गावाचे क्षेत्र गावाचे क्षेत्र 


प्र . क्र . 


नाव 


गट 


व 


गट 


गट 


गट 


गट 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


७ 


८ 


on 


१० 


१२ 


११ 
हे . आर 


१३ 
हे . आर 


हे . आर . 


हे . आर 


२४८ १.६० 


६१३ 


०.४० 


४३४ 

निंबळक फलटण २६- ९ -१९९ ७ १७-१०-१९९ ८ 
प्रकल्पग्रस्तांचे 

२३ हे . ६ ९ आर २३ हे . ६ ९ आर 
पुनर्वसनासाठी 


६६५ ५.२५ 


३०८ 


१.६१ 


३०४ 


०.४० 


३३९ 


०.७० 


४१४ 


०.५१ 


४१४ 


०.३ ९ 


४७८ 


०.८२ 


३७६ 


०.२६ 


४८६ 


०.४२ 


४ ९ ३ 


२.२४ 


५१४ ०.१५ 
४४६ ०.३ ९ 
४४६ / ०.८० 
अ / १ 


५४७ 


०.४० 


२ ९ ८ 


३.७२ 


२१ ९ १.२१ 
२४१ 

१.६२ 
६६१/१ ०.४० 
४४६/१ ०.४० 


एकूण 


२ 


७.२५ 


१८ १६.४४ 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार निरा - देवघर या प्रकल्पासाठी निंबळक या गावातील लाभक्षेत्राचे 
स्लॅबपात्र खातेदार यांचे गट नंबर २४८ क्षेत्र १ हे . ६० आर व गट नंबर ६६५ क्षेत्र ५ हे. २५ आर वगळून संपादन पूर्ण 
झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात निंबळक या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही, त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे 
कलम ११ (१) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे निंबळक या गावातील जमिनीच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे, असे जाहीर 
करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ (१) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी , संतोष जाधव , 
उपविभागीय अधिकारी , फलटण उपविभाग , फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , निरा - देवघर प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ (१) अन्वये क्षेत्र ७६६ हेक्टर ३० 
आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे निरा - देवघर प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम गट नंबर २४८ क्षेत्र १ हे. ६० आर व गट 
नंबर ६६५ क्षेत्र ५ हे. २५ आर वगळून पूर्ण झालेले आहे. एकूण २३ हेक्टर ६९ आर लाभक्षेत्रापैकी सदर गावचे क पत्रकांतील 
वामन गेणा यादव यांचे खातेवरील कोणता गट व किती क्षेत्र संपादन केले आहे ते नमूद नाही. त्यामुळे वामन गेणा यादव यांचे खातेवरील 
पुनर्वसन हस्तांतरण बंदी निबंध व गट नंबर ६६५ क्षेत्र ५ हे. २५ आर श्री . दादासो नानासो निंबाळकर यांचे खातेवरील यांचे खातेवरील 


५ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


पुनर्वसन हस्तांतरण बंदी निबंध कायम ठेवणेत यावा . सदर प्रकल्पाकरिता एकूण १६ हेक्टर ४४ आर भूसंपादन पूर्ण झाले असून संपूर्ण 
क्षेत्रास उपसंचालक ( पुनर्वसन) तथा जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे नाव नमूद आहे. 

मौजे निंबळक या गावातील स्तंभ क्रमांक १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या 
गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ , १९ ८६, १९९९ , कलम १२ (१) नुसार ठेवणेत आलेले निबंध 
उठवणे आवश्यक आहे. 


तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 
पुढीलप्रमाणे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


निंबळक 

तालुका फलटण, जिल्हा सातारा 
परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे आहेत , 
अशा जमिनी/ भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात "पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे 
कमी करण्यात यावेत . 


- 


उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ (१ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 
आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय 
अधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


संतोष जाधव , 


उपविभागीय अधिकारी 
फलटण उपविभाग, फलटण , 

जिल्हा सातारा . 


फलटण, २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६, १ ९ ८६ व १९९९. 

( २) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९४/ प्र. क्र . ७४१ , र-४, दिनांक १० मे १९९ ५ अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसूचना . 
(३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक २२ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये कलम १३ (२) ची अधिसूचना . 
(४) मा . उपायुक्तसो ( पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का. / आरआर-२२७३/१८, दिनांक ११ मे 

२०१८ . 
(५ ) मा. उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल/ कावि -३९९/ २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ , दिनांक 

१ ९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
( ६) मा . जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश पुनर्व/ सेल/ एसआर-३६ /२०१८, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
( ७) तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ कावि -७३२/ २०१८ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१८. 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ एसआर-७/ २०१८.- ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार, निरा- देवघर या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात निंभोरे या गावाबाबत, 
दिनांक ५ फेब्रुवारी १९ ८६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम ११ 
(१) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर , पोट -विभागणीवर निर्बंध ठेवणेत आलेले आहेत, तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ (१) 
ची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी १९९ ६ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १९ ४१ 


९ 


ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार , तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि- / २०१८ , दिनांक डिसेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये निंभोरे गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच निरा- देवघर प्रकल्पासाठी निंभोरे गावातील नव्याने संपादन करण्याची 
आवश्यकता नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 


भूसंपादन 


गावाचे 


तालुका 


कलम ४ 


कलम ६ 


कलम ६ 


कलम 


न्यायालयीन 


न्यायालयीन अंतिम संपादित शेरा 


प्र . क्र . 


नाव 


ची 


ची 


प्रकरणाने 


प्रकरणात 


अधिसूचनेनुसार 

वगळलेले 


४८ ( १) 
वगळलेले 


SR. 


अधिसूचना 


अधिसूचना 


वगळलेले 


प्रलंबित 


No. 


गट 


गट 


गट 


गट 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र गट क्षेत्र 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


- 


हे . आर . 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


४४४ 


निंभोरे 


फलटण ४७ 


०.४० 


४७ 


०.४० 


४७ 


०.४० 


१४ 


२.८३ १४ 


२.८३ 


-- 


१४ 


२.८३ 


४ 


०.४ ९ 


४ 


०.४ ९ 


४ 


०.४ ९ 


१७४/१ 


०.४० 


१७४/१ ०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


१७४/१ ०.४० 


१७६ / ब 


२.९ ३ १७६/ ब २.९ ३ 


-- 


- 


१७६ / ब २.९ ३ 


१० 


०.६८ 


१० 


०.६८ 


१० 


०.६८ 


१७५ 


०.४० 


१७५ 


०.४० 


१७५ 


०.४० 


४०६ 


०.८१ 


४०६ 


०.८१ 


-- 


-- 


४०६ 


०.८१ 


११ 


०.३४ 


११ 


०.३४ 


११ 


०.३४ 


३ ९ ८ / ४ 


०.४० ३ ९ ८ / ४ ०.४० 


-- 


-- 


-- 


३ ९ ८ / ४ ०.४० 


११ 


०.३५ 


११ 


०.३५ 


११ 


०.३५ 


३० 


०.६७ 


३० 


०.६७ 


३० 


०.६७ 


५४/ ३ - अ 


०.८१ ५४/ ३- अ ०.८१ 


-- 


५४/ ३ - अ ०.८१ 


५० 


०.४० 


५० 


०.४० 


- 


५० 


०.४० 


४३२ 


०.४० 


४३२ 


०.४० 


-- 


-- 


- 


४३२ 


०.४० 


१३ 


०.८१ 


१३ 


०.८१ 


-- 


१३ 


०.८१ 


१७ 


०.६४ 


१७ 


०.६४ 


१७ 


०.६४ 


१७४/३ 


०.४० 


१७४/३ ०.४० 


-- 


१७४/३ ०.४० 


१७५ 


०.४० 


१७५ 


०.४० 


-- 


-- 


-- 


-- 


१७५ 


०.४० 


१७४/२ 


०.४० 


१७४/२ ०.४० 


-- 


१७४/२ ०.४० 


१७५ 


०.४० 


१७५ 


०.४० 


-- 


१७५ 


०.४० 


११ 


०.३५ 


११ 


०.३५ 


११ 


०.३५ 


४३३ 


०.४६ ४३३ 


०.४६ 


४३३ 


०.४६ 


१८/२ 


०.३७ १८/२ 


०.३७ 


-- 


-- 


१८/२ ०.३७ 


एकूण 


१६.५४ 


१६.५४ 


१६.५४ 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार निरा- देवघर या प्रकल्पासाठी निंभोरे या गावातील लाभक्षेत्राचे 
स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात निंभोरे या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता 
नाही , त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे निंभोरे या गावातील जमिनीच्या संपादनाची सर्व 
कार्यवाही संपली आहे, असे जाहीर करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ (१) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी, संतोष जाधव, 
उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , निरा - देवघर प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ (१) अन्वये क्षेत्र ४९ ५ हेक्टर ३७ 
आर अधिसूचित केलेले असून वर नमूद केल्याप्रमाणे निरा- देवघर प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे मौजे निंभोरे क्षेत्र १६ हे. ५४ आर 
चे काम पूर्ण झालेले आहे. सदर प्रकल्पाकरिता मौजे निंभोरे येथील १६ हे . ५४ आर क्षेत्रास मा . उपसंचालक ( पुनर्वसन) तथा 
जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे नाव दाखल आहे. तसेच काशिनाथ कृष्णा मोरे , गणपत कृष्णा मोरे , दिनकर मारुती अडसूळ , धनसिंग 
तुकाराम अडसूळ, विनोद मोतीचंद कोठारी, रामचंद्र कृष्णा मारे, लक्ष्मीबाई खंडू मोरे, वामन गणू गोडसे व हणमंत , रंजनीकांत , रामदास 
गुलाबराव भोसले यांचे खातेवरील गट नंबर व संपादन क्षेत्र क पत्रकांमध्ये नमूद नाही . तरी सदर खातेदारंचे खातेवरील गटावर 
असलेला हस्तांतरण बंदी निबंध कायम ठेवणेत येऊन उर्वरित गावातील ७/१२ वरील हस्तांतरण बंदी निबंध उठविणेत यावेत . 

मौजे निंभोरे या गावातील अंतिमरित्या संपादन क्षेत्रामध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या 
गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६, १९ ८६, १९९९ , कलम १२ ( १) नुसार ठेवणेत आलेले निबंध 
उठवणे आवश्यक आहे. 


तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 


पुढीलप्रमाणे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


२ 


३ 


१ 


निंभोरे 

तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 
परिणामी निबंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे आहेत , 
अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ , १९ ८६, १ ९९९, 
कलम १२ ( १) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . 

उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 
आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय 
अधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


संतोष जाधव, 


उपविभागीय अधिकारी 
फलटण उपविभाग , फलटण , 

जिल्हा सातारा . 


फलटण , २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६, १९ ८६ व १ ९९९. 

( २) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र-४ , दिनांक १० मे १९९ ५ अन्वये कलम ११ ( १) ची अधिसूचना. 
( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र-४, दिनांक २२ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २) ची अधिसूचना. 
( ४) मा . उपायुक्तसो ( पुनर्वसन), पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का./ आरआर-२२७३/ १८ , दिनांक ११ मे 

२०१८ . 
( ५) मा . उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल/ कावि -३९९/ २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८, दिनांक 

१ ९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
( ६) मा . जिल्हाधिकारी , सातारा यांचेकडील आदेश पुनर्व/ सेल/ एसआर-३६ / २०१८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
( ७) तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि -७३२ / २०१८, दिनांक २८ डिसेंबर २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १९४१ 


११ 


अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ एसआर-८ / २०१८. – ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार, निरा- देवघर या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात चव्हाणवाडी या 
गावाबाबत , दिनांक ५ फेब्रुवारी १९ ८६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे 
कलम ११ (१) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर , पोट-विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१३ ( १) ची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी १९९ ६ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित 
केले आहे . 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार , तहसीलदार , फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि- / २०१८ , दिनांक डिसेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये चव्हाणवाडी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे , तसेच निरा - देवघर प्रकल्पासाठी चव्हाणवाडी गावातील नव्याने संपादन 
करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 


भूसंपादन 


गावाचे 


तालुका 


कलम 


प्र . क्र . 


नाव 


कलम ४ 

ची 
अधिसूचना 


कलम ६ 

ची 
अधिसूचना 


कलम ६ 
अधिसूचनेनुसार 
वगळलेले 


४८ ( १) 
वगळलेले 


न्यायालयीन 
प्रकरणाने 
वगळलेले 


न्यायालयीन अंतिम संपादित शेरा 
प्रकरणात 
प्रलंबित 


SR. 


No. 


गट 


गट 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 
नंबर 


गट 
गट क्षेत्र गट क्षेत्र 
नंबर नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१४ 


१८ 


हे . आर . 


७ 
हे . आर 


१३ 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१५ १६ 

१७ 
हे . आर 

हे . आर 
१७६ ०.४४ 
७८ 

०.५४ 


४१४ 


फलटण १७६ 


०.४४ 


१७६ 


०.४४ 


चव्हाण 
वाडी 


७८ 


०.५४ 


७८ 


०.५४ 


१५८ 


०.०७ 


१५८ 


०.०७ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१५८ 


०.६० निवाड्या 


प्रमाणे ० हे . 


७ आर 


करणेचे 
होते ; परंतु 
कब्जेपट्टी 
प्रमाणे ० हे . 
६० आर 
संपादन 
केलेचे 
दिसून 
येत आहे . 


१०७ 


०.०८ 


१०७ 


०.०८ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१०७ 


०.०८ 


०.७१ 


३६५ 


०.७१ 


- 


-- 


३६५ 


०.७१ 


३६५ 
१५१ 
१५२ 


०.२१ 


-- 


- 


१५१ 


०.२१ 


०.४२ 


०.४२ 


०.२१ १५१ 
०.४२ १५२ 
०.५ ९ ४३३ 
०.५५ १०० 


४३३ 


- 


१५२ 
४३३ 
१०० 


०.५ ९ 
०.५५ 


०.५ ९ 


१०० 


-- 


-- 


०.५५ 


क 


पत्रकांत 

हे . 


१ 


० आर 


संपादन 


पात्र क्षेत्र 


आहे; तथापि 
भूसंपादन 
प्रस्तावात 
कलम ४ चे 
अधिसूचने 
पूर्वी ० हे. 


४५ आर 


क्षेत्र 
वगळलेचे 
दिसून 
येत आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


११६ 


१.३१ 


११६ 


१.३१ 


११६ 


१.३१ 


१४२ 


०.० ९ 


१४२ 


०.० ९ 


-- 


-- 


-- 


-- 


१४२ 


०.० ९ 


१६० 


०.५२ 


१६० 


०.५२ 


-- 


-- 


-- 


-- 


१६० 


०.५२ 


१०० 


०.३८ 


१०० 


०.३८ 


१०० 


०.३८ 


९ ६ 


०.०८ 


९ ६ 


०.०८ 


-- 


-- 


९ ६ 


०.०८ 


४०५ 


०.३४ ४०५ 


०.३४ 


४०५ 


०.३४ 


१३४ 


०.०४ 


१३४ 


०.०४ 


१३४ 


०.०४ 


११५ 


१.३० ११५ 


१.३० 


-- 


-- 


११५ 


१.३० 


एकूण 


७.६७ 


७.६७ 


८.२० 


or 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १) नुसार निरा - देवघर या प्रकल्पासाठी चव्हाणवाडी या गावातील 
लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात चव्हाणवाडी या गावात नव्याने जमीन संपादन 
करणेची आवश्यकता नाही , त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ (१) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे चव्हाणवाडी या गावातील 
जमिनीच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ (१) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी , संतोष जाधव , 
उपविभागीय अधिकारी , फलटण उपविभाग, फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , निरा- देवघर प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम ११ ( १) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ (१) अन्वये क्षेत्र ५२४ हेक्टर 
आर अधिसूचित केलेले असून वर नमूद केल्याप्रमाणे निरा - देवघर प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे मौजे चव्हाणवाडी क्षेत्र ८ हे. २० 
आर कब्जेपट्टीनुसार ताब्यात मिळाले आहे. सदर प्रकल्पाकरिता मौजे चव्हाणवाडी येथील ८ हे . २० आर क्षेत्रास कब्जेपट्टीनुसार मा . 
उपसंचालक ( पुनर्वसन) तथा जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे नाव दाखल आहे. तसेच गुलाब साहेबराव खताळ , धर्माजी बयाजी चव्हाण , 
नारायण सुभेदार चव्हाण, मधुसूदन यशवंत वेलणकर व साहेबराव शामराव चव्हाण यांचे खातेवरील गट नंबर व संपादन क्षेत्र क 
पत्रकांमध्ये नमूद नाही. तसेच रामू दादू चव्हाण यांचे खातेवरील संपादन गट नंबर १०० पैकी १ हे. ० आर क्षेत्र क पत्रकानुसार 
संपादन करणेचे होते ; तथापि कलम ४ चे अधिसूचनेपूर्वीच क्षेत्र ० हे . ४५ आर वगळलेचे दिसून येत आहे. 

मौजे चव्हाणवाडी या गावातील अंतिमरीत्या संपादन क्षेत्रामध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या 
खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ७६, १ ९८६, १९९९ , कलम १२ (१) नुसार ठेवणेत आलेले 
निर्बंध उठवणे आवश्यक आहे . 


तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 
पुढीलप्रमाणे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


अशा 


- 


चव्हाणवाडी 

तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 
परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे, 
जमिनी/ भूखंड वगळून तसेच गुलाब साहेबराव खताळ, धर्माजी बयाजी चव्हाण , नारायण सुभेदार चव्हाण, मधुसूदन यशवंत वेलणकर , 
साहेबराव शामराव चव्हाण यांचे खातेवरील व रामू दादू चव्हाण यांचे खातेवरील संपादन गटावर असलेला हस्तांतरण बंदी निबंध कायम 
ठेवणेत येऊन गावातील इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव" पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६, १९९९, 
कलम १२ ( १) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बध अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . 

उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग, फलटण असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१३ 


आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय 
अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

संतोष जाधव , 
उपविभागीय अधिकारी, 
फलटण उपविभाग , फलटण , 

जिल्हा सातारा . 


फलटण , २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ : ( १) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ , १९ ८६ व १९९९. 

( २) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक १० मे १९९ ५ अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसूचना. 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक २२ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २) ची अधिसूचना. 
( ४ ) मा . उपायुक्तसो ( पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का./ आरआर-२२७३/ १८ , दिनांक ११ मे 


२०१८ . 


५ 


( ५) मा . उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल/ कावि -३९९ / २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ , दिनांक 

१९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
(६ ) मा . जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश पुनर्व/ सेल/ एसआर-३६ / २०१८, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
(७ ) तहसीलदार , फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ कावि -७३२/ २०१८ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -९/ २०१८ . – ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार , निरा - देवघर या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात वडजल या 
गावाबाबत , दिनांक ५ फेब्रुवारी १९८६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ८६ चे 
कलम ११ (१) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर , पोट-विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१३ ( १) ची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी १९९ ६ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित 
केले आहे. 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार , तहसीलदार , फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ कावि- / २०१८ , दिनांक डिसेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये वडजल गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे , तसेच निरा- देवघर प्रकल्पासाठी वडजल गावातील नव्याने संपादन 
करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 
भूसंपादन गावाचे तालुका 

न्यायालयीन न्यायालयीन अंतिम संपादित शेरा 
ची 

ची अधिसूचनेनुसार ४८ ( १ ) प्रकरणाने 
अधिसूचना अधिसूचना वगळलेले वगळलेले वगळलेले प्रलंबित 


कलम ४ 


कलम ६ 


कलम ६ 


कलम 


प्र . क्र . 


नाव 


प्रकरणात 


SR. 


No. 


गट 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 

गट 
गट 

क्षेत्र गट 
नंबर नंबर 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 
गट क्षेत्र गट क्षेत्र 
नंबर नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


10 


१० 


११ 


१२ 


१४ 


१७ 


१८ 


१३ 
हे . आर 


१५ १६ 
हे . आर 


हे . आर . 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


४३२ 


वडजल 


फलटण ३५ 


४.७८ 


४.७८ 


०.०० 


०.०० 


४.७८ 


३५ 
७/७ 


०.०० ३५ 
०.०० 

७/७ 


७/७ 


१.२१ 


१.२१ 


०.०० 


०.०० 


१.२१ 


१६० 


०.०० 


१६० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० १६० 


०.०० सरकारी 


फॉरेस्ट 
असलेले 

क्षेत्र 
वगळणेत 

आले 
आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


on 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


२/२ 


१.०१ 


२/२ 


०.०१ 


२/२ 


१.०१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० मा . अपर 


आयुक्त 

पुणे 
विभाग 
पुणे 
यांचे 
कडील 
आदेश 
क्र . पुनर्व/ 


कावि-३/ 


अपिल / 
११३/ ९९ , 

दि . 
/ २००० 
नुसार 
वगळले 
आहे. 


३७ - अ 


०.८४ ३७ / अ ०.८४ 


०.०० 


०.०० 


०.०० ३७- अ ०.८४ 


१७४ 


०.४० 


१७४ 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० १७४ 


०.४० 


१७४ 


०.४० 


१७४ 


०.४० 


-- 


०.०० 


०.०० 


०.०० १७४ 


०.४० 


१७४ 


०.३३ 


१७४ 


०.३३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० १७४ 


०.३३ 


एकूण 


८ 


८.९ ७ ८ 


८.९ ७ 


१ 


१.०१ 


० 


०.०० 


० 


०.०० 


८ 


७.९ ६ 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार निरा- देवघर या प्रकल्पासाठी वडजल या गावातील लाभक्षेत्राचे 
स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात वडजल या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची 
आवश्यकता नाही, त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे वडजल या गावातील जमिनीच्या 
संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी , संतोष जाधव , 
उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , निरा - देवघर प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ (१) अन्वये क्षेत्र २४४ हेक्टर ० 
आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे निरा- देवघर प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून मौजे वडजल क्षेत्र १५ हे. 
३२ आर लाभक्षेत्रापैकी स्तंभ ८ मध्ये क्षेत्र १ हे . १ आर कलम ४८ (१) अन्वये वगळले आहे. तसेच ६ हे . २२ आर सरकारी 
फॉरेस्ट असलेने कलम ४ चे अधिसूचनेपूर्वी वगळणेत आले आहे व हरी आप्पा पिसाळ यांचे नावे क पत्रकांत ० हे. १३ आर 
क्षेत्र संपादन पात्र दाखविले आहे ; परंतु खातेदाराचा कोणता गट संपादन झाला आहे ते नमूद केले नाही . सदर प्रकल्पाकरिता मौजे 
वडजल क्षेत्र ७ हे. ९६ आर भूसंपादन पूर्ण झाले असून सदर क्षेत्रास मा. उपसंचालक ( पुनर्वसन) तथा जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे 
नाव दाखल आहे . 

मौजे वडजल या गावातील स्तंभ क्रमांक १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या 
गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १९ ८६, १९९९ , कलम १२ (१ ) नुसार ठेवणेत आलेले निबंध 
उठवणे आवश्यक आहे . 


तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 
पुढीलप्रमाणे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका /जिल्हा 


२ 


mm 


१ 


वडजल 


तालुका फलटण, जिल्हा सातारा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१५ 


परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे, अशा 
जमिनी/ भूखंड वगळून तसेच हरी आप्पा पिसाळ यांचे खातेवरील गटावर पुनर्वसन हस्तांतरण बंदी निबंध कायम ठेवणेत येऊन उक्त 
गावातील इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव" अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात 
यावेत . 

उपविभागीय अधिकारी , फलटण उपविभाग , फलटण असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 
आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि 
उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

संतोष जाधव , 
उपविभागीय अधिकारी 
फलटण उपविभाग , फलटण , 

जिल्हा सातारा . 
फलटण , २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ : ( १) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६, १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १९९ ५ अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसूचना. 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६९ ४/प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक २२ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये कलम १३ (२) ची अधिसूचना. 
(४) मा . उपायुक्तसो ( पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का. / आरआर -२२७३/१८, दिनांक ११ मे 

२०१८ . 
( ५ ) मा . उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल / कावि -३ ९९/ २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८, दिनांक 

१ ९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
( ६) मा . जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश पुनर्व/ सेल/ एसआर-३६ / २०१८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
( ७ ) तहसीलदार , फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि -७३२/ २०१८ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ एसआर-११/ २०१८.– ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार , धोम- बलकवडी या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात बिबी या 
गावाबाबत , दिनांक १३ नोव्हेंबर १९९ ६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ८६ चे 
कलम ११ ( १) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर , पोट -विभागणीवर निर्बंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१३ (१ ) ची अधिसूचना दिनांक १६ फेब्रुवारी १९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित 
केले आहे. 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार, तहसीलदार , फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ कावि-६३० / २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये बिबी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे, तसेच धोम-बलकवडी प्रकल्पासाठी बिबी गावातील नव्याने संपादन करण्याची 
आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 


चे 


कलम 


शेरा 


भूसंपादन गावाचे 
एस.आर. नाव 
क्रमांक 


संपादनाखालील 

जमीन 


भूमी संपादन 
कायद्याअंतर्गत 
अधिसूचनेमध्ये 
समाविष्ट 


( क पत्रका 

नुसार ) 


कलम ६ 

कलम 
अधिसूचनेमध्ये ११ खालील 
वगळलेले निवाश्या 
क्षेत्र 

मधील 
क्षेत्र 


४८ ( १) 

अन्वये 
वगळलेले 


अंतिम- न्यायालयीन न्यायालयीन 
रित्या प्रकरणाने 

प्रकरणांत 
संपादित वगळलेले प्रलंबित 
केलेले क्षेत्र 

गट 
क्षेत्र 


क्षेत्र/ 


हाय कोर्ट / 


Govt. 


गट 


क्षेत्र 


कलम 


कलम 


नंबर 


४ ( १ ) 


६ संपादित 


करावयाचे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


५४/ ९ ७ बिबी 


९ ०० पै . 


०.८० 


०.८० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


६२ ९ पै. 


०.२६ 


०.२६ 


०.०० 


०.२६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


५५२ पै . 


०.३३ 


०.३३ 


०.०० 


०.३३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


९ ० - अ पै. 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४ ९ १ पै . 


०.८ ९ 


०.८ ९ 


०.०० 


०.८ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६२५ पै . 


०.२८ 


०.२८ 


०.०० 


०.२८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५६१ पै . 


५.३१ 


५.३१ 


४.५० 


०.८१ 


४.५० 


०.०० 


४.५० 


०.०० 


०.०० 


९ ० - अ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४४८ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५४ पै. 


०.८० 


०.८० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


७२० पै. 


५.१० 


५.१० 


४.२ ९ 


०.८१ 


४.२ ९ 


०.०० 


४.२ ९ 


०.०० 


०.०० 


संपादन 
क्षेत्राचा 


प्रत्यक्ष 


७/१२ स 
मेळ बसत 
नाही . 


४३८ पै . 


०.२२ 


०.२२ 


०.०० 


०.२२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


७२१ पै . 


४.२ ९ 


४.२ ९ 


३.४८ 


०.८१ 


३.४८ 


०.०० 


३.४८ 


०.०० 


०.०० 


संपादन 
क्षेत्राचा 


प्रत्यक्ष 


७/१२ स 
मेळ बसत 
नाही . 


६२३ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६४१ पै . 


०.८० 


०.८० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


६५१ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०१ पै . 


०.८० 


०.८० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


१.१ ९ 


१.१ ९ 


०.३८ 


०.८१ 


०.३८ 


०.०० 


०.३८ 


०.०० 


०.०० 


६२२/१ पै . 
६३१ पै. 


२.९ ० 


२.९ ० 


२.९ ० 


०.०० 


२.९ ० 


०.०० 


२.९ ० 


०.०० 


०.०० 


संपादन 
क्षेत्राचा 


प्रत्यक्ष 


७/१२ स 
मेळ बसत 
नाही . 


५६० पै . 


१५.७४ 


१५.७४ 


१४.९ ३ 


०.८१ 


१४.९ ३ 


०.०० 


१४.९ ३ 


०.०० 


०.०० 


५६३ पै. 


०.२६ 


०.२६ 


०.०० 


०.२६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६२५ पै . 


३.२५ 


३.२५ 


२.४४ 


०.८१ 


२.४४ 


०.०० 


२.४४ 


०.०० 


०.०० 


११४ पै. 


०.८० 


०.८० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


५४१ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४३४ पै . 


१.०१ 


१.०१ 


०.०१ 


०.०० 


१.०१ 


०.०० 


१.०१ 


०.०० 


०.०० 


४३० पै . 


०.७३ 


०.७३ 


०.३३ 


०.४० 


०.३३ 


०.०० 


०.३३ 


०.०० 


०.०० 


४८४ पै . 


०.३० 


०.३० 


०.०० 


०.३० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११४ पै . 


०.८० 


०.८० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


११६ पै . 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.०० 


०.४ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१२७ - अ पै . 


०.८० 


०.८० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


६२२/१ पै. १.२० 


१.२० 


०.३ ९ 


०.८१ 


०.३ ९ 


०.०० 


०.३ ९ 


०.०० 


०.०० 


६३१ पै . 


२.९ ० 


२.९ ० 


२.९ ० 


०.०० 


२.९ ० 


०.०० 


२.९ ० 


०.०० 


०.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


४ ९ ५ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४३६ पै . 


०.३ ९ 


०.३९ 


०.०० 


०.३९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४३६ पै . 


०.२ ९ 


०.२ ९ 


०.०० 


०.२ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५८८/१ पै. ०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१२८ पै . 


५.५१ 


५.५१ 


४.७० 


०.८१ 


४.७० 


०.०० 


४.७० 


०.०० 


०.०० 


५४० पै . 


०.५१ 


०.५१ 


०.०० 


०.५१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४३३ पै . 


०.५७ 


०.५७ 


०.१७ 


०.४० 


०.१७ 


०.०० 


०.१७ 


०.०० 


०.०० 


४३० पै. 


०.७३ 


०.७३ 


०.७३ 


०.०० 


०.७३ 


०.०० 


०.७३ 


०.०० 


०.०० 


४ ९ ६ पै. 


०.२२ 


०.२२ 


०.०० 


०.२२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६२५ पै. 


०.२ ९ 


०.२ ९ 


०.०० 


०.२ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६१ ९ पै. 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५४१ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४२० पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४३५ पै . 


२.३३ 


२.३३ 


०.०० 


२.३३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४३० पै . 


०.७४ 


०.७४ 


०.२० 


०.५४ 


०.२० 


०.०० 


०.२० 


०.०० 


०.०० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४ ९ ५ पै. 
४२५ 

पै . 


०.२८ 


०.२८ 


०.०० 


०.२८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


. 


६२५ पै. 


०.२७ 


०.२७ 


०.०० 


०.२७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६४६ पै. 


०.३७ 


०.३७ 


०.०० 


०.३७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६७० पै . 


०.२२ 


०.२२ 


०.०० 


०.२२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६२७ पै. 


०.८० 


०.८० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


६३२ पै. 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४३६ पै. 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६२० 


पै . 


०.२८ 


०.२८ 


०.०० 


०.२८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४३६ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६२४ पै. 


०.२६ 


०.२६ 


०.०० 


०.२६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६२४ पै. 


०.२६ 


०.२६ 


०.०० 


०.२६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४४८ पै. 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४४८ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१२ पै . 


०.७ ९ 


०.७ ९ 


०.३ ९ 


०.४० 


०.३ ९ 


०.०० 


०.३ ९ 


०.०० 


०.०० 


४ ९ ४ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६३७ पै. 


०.५८ 


०.५८ 


०.०० 


०.५८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४१ ९ पै. 


१.०० 


१.०० 


०.८० 


०.२० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.०० 


४६८ पै . 


०.२१ 


०.२१ 


०.०० 


०.२१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.३२ 


०.३२ 


०.०० 


०.३२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५५२ पै. 
५५२ पै. 


०.३२ 


०.३२ 


०.०० 


०.३२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११ ९ पै . 


०.२५ 


०.२५ 


०.०० 


०.२५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४४६ 


पै . 


०.६६ 


०.६६ 


०.२६ 


०.४० 


०.२६ 


०.०० 


०.२६ 


०.०० 


०.०० 


१०१ पै . 


०.८० 


०.८० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


६६ ९ पै. 


१.२१ 


१.२१ 


०.४१ 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.०० 


एकूण 


७ ९.९ १ 


४ ९ .२० 


३०.७१ 


४ ९ .२० 


०.०० 


४ ९ .२० 


०.०० 


०.०० 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १९ ४१ 


" 


. 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार धोम बलकवडी या प्रकल्पासाठी बिबी या गावातील लाभक्षेत्राचे 
स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात बिबी या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता 
नाही, त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे बिबी या गावातील जमिनीच्या संपादनाची सर्व 
कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी , संतोष जाधव , 
उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग, फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , धोम बलकवडी प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ चे कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १) अन्वये क्षेत्र १२५० हेक्टर 
० आर अधिसूचित केलेले आहे. क पत्रकांप्रमाणे क्षेत्र ७९ हे. ९ १ आर संपादन पात्र क्षेत्र असून त्यापैकी ३० हे . ७१ आर क्षेत्र 
कलम ६ चे अधिसूचनेमध्ये वगळले आहे. धोम बलकवडी प्रकल्पांचे मौजे बिबी ह्या गावातील भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र ४९ हे. २० आर 
काम पूर्ण झाले असून सदर क्षेत्रास मा . उपसंचालक ( पुनर्वसन) तथा जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे नाव नमूद आहे. तसेच तारुबाई 
रघुनाथ बोबडे, नकुसाबाई रावसो बोबडे व रामचंद्र शंकर बोबडे यांचे खातेवरील गट वगळून पुनर्वसन हस्तांतरण बंदी निबंध उठविणेत 
यावेत . 

मौजे बिबी, तालुका फलटण या गावातील स्तंभ क्रमांक १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या 
खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९ ७६ , १९ ८६, १९९९ , कलम १२ ( १) नुसार ठेवणेत आलेले 
निर्बंध उठवणे आवश्यक आहे. 


तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 


पुढीलप्रमाणे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


बिबी 

तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 
परिणामी निबंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांची नावे आहेत , 
अशा जमिनी/ भूखंड वगळून तसेच तारुबाई रघुनाथ बोबडे, नकुसाबाई रावसो बोबडे व रामचंद्र शंकर बोबडे यांचे खातेवरील पुनर्वसन 
हस्तांतरण बंदी निबंध कायम ठेवणेत यावा व इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " पुनर्वसन अधिनियम , 
१ ९ ७६ , १ ९ ८६, १९९९ कलम १२ ( १) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बध अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . 

उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम १२ ( १) अन्वये ठेवणेत आलेले निबंध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 
आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि 
उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


- 


संतोष जाधव , 


उपविभागीय अधिकारी, 
फलटण उपविभाग , फलटण, 

जिल्हा सातारा . 


फलटण , २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ : (१ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९ ७६, १ ९ ८६ व १९९९ . 

(२) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र -४ , दिनांक १० मे १९९ ५ अन्वये कलम ११ (१) ची अधिसूचना . 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३६ ९ ४/ प्र. क्र . ७४१, र -४, दिनांक २२ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये कलम १३ (२) ची अधिसूचना. 
( ४) मा . उपायुक्तसो (पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक पुनर्व/ अ.का./ आरआर-२२७३/ १८ , दिनांक ११ मे 

२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १९४१ 


१ ९ 


( ५) मा . उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ सेल/ कावि -३९९/ २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ , दिनांक 

१ ९ जून २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 
( ६) मा . जिल्हाधिकारी, सातारा यांचेकडील आदेश पुनर्व/ सेल/ एसआर-३६ / २०१८, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
( ७) तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ कावि-७३२/ २०१८, दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ एसआर-१२/ २०१८.- ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १ नुसार, धोम बलकवडी या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात शेरे शिंदेवाडी 
या गावाबाबत, दिनांक १३ नोव्हेंबर १९९ ६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ८६ 
चे कलम ११ (१) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर , पोट-विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार 
कलम १३ (१) ची अधिसूचना दिनांक १६ फेब्रुवारी १९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र 
घोषित केले आहे. 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार, तहसीलदार फलटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन / कावि-६३० / २०१८ , दिनांक नोव्हेंबर 
२०१८ यांचे पत्रान्वये शेरे शिंदेवाडी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच धोम बलकवडी प्रकल्पासाठी शेरे शिंदेवाडी गावातील नव्याने 
संपादन करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती खालीलप्रमाणे . 

परिशिष्ट 


३ 


कलम 


कलम 


शेरा 


भूसंपादन गावाचे 
एस.आर. 

नाव 
क्रमांक 


संपादनाखालील भूमी संपादन 

जमीन कायद्याअंतर्गत 
( क पत्रका अधिसूचनेमध्ये 

नुसार ) समाविष्ट 


कलम ६ चे 
अधिसूचनेमध्ये ११ खालील 
वगळलेले निवाड्या 
क्षेत्र 

मधील 
क्षेत्र 


४८ ( १) 

अन्वये 
वगळलेले 

क्षेत्र/ 


अंतिम- न्यायालयीन न्यायालयीन 
रीत्या प्रकरणाने प्रकरणांत 
संपादित 

वगळलेले प्रलंबित 
केलेले क्षेत्र 

गट 
क्षेत्र 


हाय कोर्ट 


Govt. 


गट 


क्षेत्र 


कलम 


नंबर 


४ ( १) 


कलम 
६ संपादित 
करावयाचे 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


४३५ 


२ 
शेरे 
शिंदेवाडी 


११७ पै. 


०.२३ 


०.२३ 


०.२३ 


०.०० 


०.२३ 


०.०० 


०.२३ 


०.०० 


०.०० 


११७ पै . 


०.२३ 


०.२३ 


०.२३ 


०.०० 


०.२३ 


०.०० 


०.२३ 


०.०० 


०.०० 


१.६१ 


१.६१ 


१.६१ 


०.०० 


१.६१ 


०.०० 


१.६१ 


०.०० 


०.०० 


१३५ पै. 
२१ पै . 


०.२४ 


०.२४ 


०.२४ 


०.०० 


०.२४ 


०.०० 


०.२४ 


०.०० 


०.०० 


४ ९ पै. 


१.६८ 


१.६८ 


१.६८ 


०.०० 


१.६८ 


०.०० 


१.६८ 


०.०० 


०.०० 


०.८१ 


०.८१ 


०.८१ 


०.०० 


०.८१ 


०.०० 


०.८१ 


०.०० 


०.०० 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.९ ० 


०.९ ० 


०.९ ० 


०.०० 


०.९ ० 


०.०० 


०.९ ० 


०.०० 


०.०० 


०.८ ९ 


०.८ ९ 


०.८ ९ 


०.०० 


०.८ ९ 


०.०० 


०.८ ९ 


०.०० 


०.०० 


०.२१ 


०.२१ 


०.२१ 


०.०० 


०.२१ 


०.०० 


०.२१ 


०.०० 


०.०० 


११३ पै . 
१२४ पै. 
१३४ पै. 
१३४ पै . 
११५ पै . 
१४६ पै . 
११७ पै . 
११८ पै . 
१४३ पै . 
११८ पै . 


०.३१ 


०.३१ 


०.३१ 


०.०० 


०.३१ 


०.०० 


०.३१ 


०.०० 


०.०० 


०.२२ 


०.२२ 


०.२२ 


०.०० 


०.२२ 


०.०० 


०.२२ 


०.०० 


०.०० 


२.४२ 


२.४२ 


२.४२ 


०.०० 


२.४२ 


०.०० 


२.४२ 


०.०० 


०.०० 


१.६१ 


१.६१ 


१.६१ 


०.०० 


१.६१ 


०.०० 


१.६१ 


०.०० 


०.०० 


०.६८ 


०.६८ 


०.६८ 


०.०० 


०.६८ 


०.०० 


०.६८ 


०.०० 


०.०० 


१२८ / अ / १ ०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४२ 


०.०० 


०.४२ 


०.०० 


०.०० जे.एम.सी. व 

जे.एम.पी.मध्ये 


क्षेत्र ० हे . २ 


आर दर्शविले 


आहे. त्यामुळे 
० हे . २ आर 
क्षेत्र वाढलेचे 


दिसून येत 


आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


( 9 


८ 


Or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१६०/ १ / अ ४.८० 


४.८० 


४.८० 


०.०० 


४.८० 


०.०० 


४.८० 


०.०० 


०.०० 


१८५ पै. 


१.२१ 


१.२१ 


१.२१ 


०.०० 


१.२१ 


०.०० 


१.२१ 


०.०० 


०.०० 


१३३ पै . 


२.९ ७ 


२.९ ७ 


२.९ ७ 


०.०० 


२.९ ७ 


०.०० 


२.९ ७ 


०.०० 


०.०० 


१२४ पै . 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


४४ पै. 


१.०३ 


१.०३ 


१.०३ 


०.०० 


१.०३ 


०.०० 


१.०३ 


०.०० 


०.०० 


१८६ पै . 


४.२६ 


४.२६ 


४.२६ 


०.०० 


४.२६ 


०.०० 


४.२६ 


०.०० 


०.०० 


५३ पै. 


४.४२ 


४.४२ 


४.४२ 


०.०० 


४.४२ 


०.०० 


४.४२ 


०.०० 


०.०० 


१४६ पै . 


०.३१ 


०.३१ 


०.३१ 


०.०० 


०.३१ 


०.०० 


०.३१ 


०.०० 


०.०० 


१३५ पै . 


१.४६ 


१.४६ 


१.४६ 


०.०० 


१.४६ 


०.०० 


१.४६ 


०.०० 


०.०० 


१२७ पै. 


०.४४ 


०.४४ 


०.४४ 


०.०० 


०.४४ 


०.०० 


०.४४ 


०.०० 


०.०० 


१३५ पै . 


१.५८ 


१.५८ 


१.५८ 


०.०० 


१.५८ 


०.०० 


१.५८ 


०.०० 


०.०० 


१७१ पै . 


०.०३ 


०.०३ 


०.०३ 


०.०० 


०.०३ 


०.०० 


०.०३ 


०.०० 


०.०० 


१५८ पै . 


०.८१ 


०.८१ 


०.८१ 


०.०० 


०.८१ 


०.८१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


मा . अपर 


आयुक्त , पुणे 
यांचेकडील 


आदेश क्र . 


पुनर्व/ कावि -३/ 


अपील / ३९ / ९९, 


दि . २० जानेवारी 


९९ अन्वये 


स्थगिती. 


११८ पै . 


०.६६ 


०.६६ 


०.६६ 


०.०० 


०.६६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


एकूण 


३७.२४ 


३७.२४ 


३७.२४ 


०.०० 


३७.२४ 


०.८१ 


३६.४३ 


०.०० 


०.०० 


४७ ९ 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.०० 


शेरेशिंदे ९ १/ १ पै. 
वाडी 


९ १/ १ पै . 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.०० 


९ १ / १ पै. 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.०० 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.०० 


९ १/ १ पै . 
९ १ / १ पै . 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.८० 


०.०० 


०.०० 


९ २ / १ पै . 


०.२६ 


०.२६ 


०.२६ 


०.०० 


०.२६ 


०.०० 


०.२६ 


०.०० 


०.०० 


११० पै . 


२.४२ 


२.४२ 


२.४२ 


०.०० 


२.४२ 


०.०० 


२.४२ 


०.०० 


०.०० 


५७ 


पै. 


१.२१ 


१.२१ 


१.२१ 


०.०० 


१.२१ 


०.०० 


१.२१ 


०.०० 


०.०० 


५७ पै . 


१.२१ 


१.२१ 


१.२१ 


०.०० 


१.२१ 


०.०० 


१.२१ 


०.०० 


०.०० 


११६ पै. 


०.४४ 


०.४४ 


०.४४ 


०.०० 


०.४४ 


०.०० 


०.४४ 


०.०० 


०.०० 


१३५ 


पै . 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०० 


०.०० 


एकूण 


११.१५ 


११.१५ 


११.१५ 


०.०० 


११.१५ 


०.०० 


११.१५ 


०.०० 


०.०० 


- 


तसेच ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार धोम बलकवडी या प्रकल्पासाठी शेरे शिंदेवाडी या गावातील 
लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात शेरे शिंदेवाडी या गावात नव्याने जमीन संपादन 
करणेची आवश्यकता नाही, त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे शेरे शिंदेवाडी या गावातील 
जमिनीच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे, असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , मी , संतोष जाधव, 
उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , फलटण याद्वारे असे घोषित करतो की , धोम बलकवडी प्रकल्प या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


२१ 


प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ (१) अन्वये क्षेत्र ४८ हेक्टर २३ 
आर अधिसूचित केलेले आहे . त्याप्रमाणे धोम बलकवडी प्रकल्पांचे गावातील भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र ४७ हे . ५८ आर काम पूर्ण 
झाले असून सदर क्षेत्रास मा . उपसंचालक (पुनर्वसन) तथा जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे नाव नमूद आहे. तसेच संभाजी सखाराम कुमकले 
यांचे नावावरील गट नंबर १५८ संपादन क्षेत्र ० हे . ८१ आर मा . अपर आयुक्त , पुणे यांचेकडील स्थगिती आदेश क्रमांक पुनर्व/ 
कावि -३/ अपील/ ३९/ ९९ , दिनांक २९ जानेवारी १९९९ अन्वये स्थगिती देणेत आली आहे. त्यामुळे संभाजी सखाराम कुमकले यांचे खातेवरील 
गट वगळून शेरे शिंदेवाडी गावातील इतर ७/१२ वरील पुनर्वसन हस्तांतरण बंदी निबंध उठविणेत यावेत . 

मौजे शेरे शिंदेवाडी , तालुका फलटण या गावातील स्तंभ क्रमांक १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र 
असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६, १ ९९९ , कलम १२ (१ ) नुसार 
ठेवणेत आलेले निर्बंध उठवणे आवश्यक आहे. 

तसेच याव्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद 
केलेल्या/ व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ती गावे 
पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 
निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 

तालुका/जिल्हा 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ 


शेरे शिंदेवाडी 

तालुका फलटण, जिल्हा सातारा 
परिणामी निबंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांची नावे आहेत , 
अशा जमिनी/ भूखंड वगळून तसेच संभाजी सखाराम कुमकले यांचे नावावरील गट नंबर १५८ संपादन क्षेत्र ० हे. ८१ आर मा . अपर 
आयुक्त , पुणे यांचेकडील स्थगिती आदेश क्रमांक पुनर्व/ कावि -३/ अपील/ ३९/९९, दिनांक २९ जानेवारी १९९९ अन्वये स्थगिती देणेत आली 
आहे. त्यामुळे संभाजी सखाराम कुमकले यांचे खातेवरील गट वगळून शेरे शिंदेवाडी गावातील इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात 
" पुनर्वसनासाठी राखीव " पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ , १ ९ ८६ , १ ९९९ कलम १२ (१) नुसार ठेवणेत आलेले निबंध अशा आशयाचे नोंदविण्यात 
आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . 

उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग, फलटण असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे कलम १२ ( १) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत 
आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या 
चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि 
उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


. 


संतोष जाधव , 


उपविभागीय अधिकारी, 
फलटण उपविभाग , फलटण , 

जिल्हा सातारा . 


फलटण, २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक सपोआ / लष्कर विभाग/ १७४९/ २०१ ९.- सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात येते की , सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविलेल्या 
व्यक्ती अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे . तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या 
कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही . वरील 
मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही असे ग्राह्य धरून संबंधित पोलीस स्टेशनचे 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करण्यात येईल . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


अ . 


आवक 


अकस्मात 


मयताचे नाव 


वय 


पोलीस 
ठाणे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचा 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


क्रमांक 


मयत क्रमांक 


वर्षे 


प्रकार 


१ 


२ 


३ 


oc 


५ 


७ 


८ 


९ 


ज 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


मृत्यू व्हिसेरा 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


२४०६/ १९ कोरेगाव 

३८/२०१८ राहूल दिलीप क्रिपलानी ३१ २५-१०-२०१८ अपघाती मृत्यू Haemorrhage 
पार्क 

following Multiple 

Injuries . 
२४०५ / १ ९ कोरेगाव ३४/२०१८ उदय सुर्यन लक्ष्मण ४३ ५ -९ -२०१८ नैसर्गिक मृत्यू ह्रदयविकाराने 

पार्क 
७०८ / १ ९ कोरेगाव 

२८/२०१८ एक अनोळखी पुरुष ६५ ९ -८-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू Pulmonary 
पार्क 

Tuberculosis . 
७१३/ १ ९ लष्कर ५८/२०१८ कुंदन पुरुषोत्तम कवडे ४५ 

४५ २१-११-२०१८ अपघाती मृत्यू Head Injury 
८७९ / १ ९ लष्कर ३७/२०१८ विनोद रमेश अरगडे 

४ ९ १८ -९ -२०१८ नैसर्गिक मृत्यू हृदयविकाराने 
७५० / १९ लष्कर ३ ९/ २०१८ कुमार उमेश सोलंकी २७ १२ -९ -२०१८ नैसर्गिक मृत्यू फुप्फुसाच्या आजाराने 
७४९ / १ ९ लष्कर २४/२०१८ सखाराम दगडू 

६० २३-५-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू हृदयविकाराने 

गायकवाड. 
७११ / १९ लष्कर १४/२०१८ सॅन्ड्रा मॅथ्यू मिनेजेस ४ ९ ५-३-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू मेंदू व फुप्फुसाचा व्हायरल 

आजार . 
१०२० / १ ९ लष्कर ३२/२०१८ आसिया तायर अली १८ 

१८-७-२०१८ नैसर्गिक 

राखून 

ठेवला आहे 
सय्यद. 
१०२१/ १ ९ लष्कर ५९/ २०१८ सुरेश रामदयाळ परदेशी ५० २६-११-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू Liver Cirrhosis 
१०८४ / १ ९ लष्कर ५७/२०१८ सुभाष आनंद कदम ४ ९ १२-११-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू हृदयविकाराने 
१०७८ / १ ९ लष्कर ५२/२०१८ दत्ता मगर 

५५ २७-१०-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू सेप्टीसेमिया आजाराने 
२०२६/ १ ९ लष्कर ३/ २०१९ डाना अली यझारलो 

५-२-२०१९ नैसर्गिक मृत्यू सेप्टीसेमिया आजाराने 
२०२५/ १९ लष्कर ४२/२०१८ फिलिप्स लॉरेन्स रॉबर्टस ५७ २१-९ -२०१८ नैसर्गिक मृत्यू हृदयविकाराने 
२०० ९ / १ ९ लष्कर ६५/२०१८ एक अनोळखी पुरुष ६५ २९ - १२-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू फुप्फुसाच्या आजाराने 
११७२/ १ ९ लष्कर ५४/२०१८ विजयकांत श्रीधर पिल्ले २८ १-११-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू हृदयविकाराने 
२१९ ७ / १ ९ लष्कर ६३/२०१८ संजय यशवंत गमरे 

५२ १९- १२-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू Atherosckrotic Heart 

Disease. 
२१ ९९ / १ ९ लष्कर ६१/२०१८ मंदार सुरेश भुजबळ ३० ३०-११-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू Atherosckrotic Heart 

Disease. 
२१ ९ ८ / १९ लष्कर ६२/२०१८ मुकुंद रामचंद्र शेलार ५२ ६-१२-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू उच्च रक्तदाबामुळे 

हृदयविकार . 
७१२/ १ ९ लष्कर ६४/२०१८ सुनिल पांडूरंग आकुटे ५५ २५-१२-२०१८ आत्महत्या मृत्यू गळफास घेऊन 
६३१४/१८ बंडगार्डन २०३/२०१३ मल्लप्पा अनेचा भंडारी ४२ १८-१०-२०१३ आत्महत्या मृत्यू अॅसिड पिल्याने मृत्यू 
२३०५/ १ ९ बंडगार्डन 

१८/२०१८ एक अनोळखी पुरुष ५५ २-२-२०१८ अपघाती मृत्यू Head Injury 
२३१० / १ ९ बंडगार्डन 

६०/२०१८ रविंद्रकुमार अचाजु ४ ९ ३१-३-२०१८ अपघाती मृत्यू विजेचा धक्का लागून 
२३११/ १ ९ बंडगार्डन 

९ ५/ २०१७ एक 

अनोळखी 

पुरुष २८ ९ - ६-२०१७ अपघाती मृत्यू Multiple Injury 
२३१२/ १ ९ बंडगार्डन 

२५/२०१८ शंकर हनुमंत वकरणी २६-२-२०१८ अपघाती मृत्यू विजेचा धक्का लागून 
२३० ९ / १ ९ बंडगार्डन १३१/२०१७ रमेश बाबय्या जंगले 

४२ ९ - ८-२०१७ अपघाती मृत्यू Blunt Abdominal 

Trauma with injury to 
bladder and 
meseertry . 


or 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


१७ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


२३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


سه 


५ 


६ 


७ 


or 


२७ 


७० 


२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


३२ 


४० 


३३ 


४० 


मृत्यू व्हिसेरा 


३४ 


३५ 


मृत्यू व्हिसेरा 


३६ 


७० 


३७ 


३८ 


३ ९ 


४० 


२ ४ 

८ 
२३०८ / १९ बंडगार्डन ११७/२०१८ एक अनोळखी पुरुष 

२७-७-२०१८ अपघाती मृत्यू 

Head Injury 
२३०७ / १९ बंडगार्डन ९ २/ २०१५ पांडुरंग पाटील 

२ ९ १३-६-२०१५ अपघाती मृत्यू Head Injury 
२३०६ / १ ९ बंडगार्डन १२१/२०१५ संजय दत्तु मोहिते ५१ 

१२-८-२०१५ अपघाती 

मृत्यू पोटात 

मुक्का मार लागल्याने 
२३०४/ १९ बंडगार्डन १०१/२०१७ दिनेश पृथ्वीराज चव्हाण ३० १६-६-२०१७ अपघाती मृत्यू Death due to 

Hanging . 
२३०३/ १ ९ बंडगार्डन १३६/२०१७ एक अनोळखी महिला ४५ १९ -८-२०१७ नैसर्गिक मृत्यू Pulmonary Bilaterial 

Consolidation. 
२३०२/ १ ९ बंडगार्डन १६७/२०१७ एक अनोळखी पुरुष 

२५- ९ -२०१७ 

नैसर्गिक 

मृत्यू व्हिसेरा राखून 

ठेवला आहे . 
२३०१/ १९ बंडगार्डन १४ ९ / २०१७ प्रशांत आनंद जामखेडे 

२-९ -२०१७ नैसर्गिक मृत्यू राखून 

ठेवला आहे . 
२३०० / १ ९ बंडगार्डन १९ ७ / २०१७ बाळासाहेब विठ्ठल डामसे ४८ २८-१०-२०१७ नैसर्गिक मृत्यू व्हिसेरा राखून ठेवला आहे. 
२२ ९९ / १ ९ बंडगार्डन १२१/२०१७ एक अनोळखी पुरुष ४५ २ ९ - ७-२०१७ 

नैसर्गिक 

राखून 

ठेवला आहे . 
२२ ९ ८ / १ ९ बंडगार्डन ५१/२०१८ एक अनोळखी पुरुष 

२३-३-२०१८ नैसर्गिक 

मृत्यू Ischaemic Heart 

Disease. 
२२ ९ ७ / १ ९ बंडगार्डन ५४/२०१८ एक अनोळखी पुरुष ५० २८-३-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू 

मृत्यू Pulmonary 

Tuberculosis . 
२२ ९ ६ / १ ९ बंडगार्डन १३/२०१८ एक अनोळखी पुरुष ३० 

२३-१-२०१८ 

नैसर्गिक 

मृत्यू Pulmonary 

Tuberculosis . 
२२ ९ ५/ १९ बंडगार्डन १८८/२०१७ हनुमंती पांडूरंग हावडे ५५ २३-१०-२०१७ नैसर्गिक मृत्यू हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांचा 

आजार, 
२२९ ४/ १ ९ बंडगार्डन १४५/२०१८ एक 
१४५/२०१८ एक अनोळखी पुरुष ५५ १ ९ - ९ -२०१८ 

नैसर्गिक मृत्यू Liver parenchymal 

Disease. 
२२९ ३ / १ ९ बंडगार्डन 

६०/२०१६ प्रकाश श्रीरंग पवार ५० १६-४-२०१६ नैसर्गिक मृत्यू फुप्फुसाच्या आजाराने 
२२ ९ २ / १ ९ बंडगार्डन 

१२५/२०१६ बी / ओ मंजु सागर २५ २१-७-२०१६ नैसर्गिक मृत्यू फुप्फुसाचा आजार 
गायकवाड . दिवस 

न्यूमोनिया. 
२२९ १/ १ ९ बंडगार्डन ४७/२०१६ भीमा कुंडलिक आक्षण ४५ २६-३-२०१६ नैसर्गिक मृत्यू Ischaemic Heart 

Disease. 
२२ ९ ० / १ ९ बंडगार्डन ११३/२०१६ लवित राजु कांबळे ११-७-२०१६ नैसर्गिक मृत्यू मेंदू आवरणाचा जंतू प्रादुर्भाव 

महिने 
२२८ ९/ १ ९ बंडगार्डन १३७/२०१८ सुशिला कैलास बनसोडे ४९ २८-८-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू श्वसनाचा आजार 
२२८८ / १ ९ बंडगार्डन ६/२०१८ मेहबुब मलिकसाहब 
४५ १२-१-२०१८ नैसर्गिक 

मृत्यू हृदयविकार 
इडीवाले . 
२२८७/ १९ बंडगार्डन १६९/ २०१८ रामदास एकनाथ राजपुत ५५ २५-१०-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू हृदयविकार 
२२८६/ १ ९ बंडगार्डन १२६/२०१८ कौशल्या सदाशिव कांबळे ६५ ७-८-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू हृदयविकार 
२२८५/ १ ९ बंडगार्डन 

२६/२०१८ बी / ओ रामू बाबू २१ २६-२-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू श्वास कोंडल्याने 
जाधव . 

दिवस 
२२८४ / १ ९ बंडगार्डन १७४/२०१८ बबलु दीपक फडे ३५ ३१-१०-२०१८ 

नैसर्गिक 

Try Pulmonary Bilaterial 

Consolidation. 
२२८३/ १९ बंडगार्डन १९ ०/ २०१८ एक अनोळखी पुरुष ६५ १ ९ - ११-२०१८ नैसर्गिक 

मृत्यू Septicemia 
२२८२/ १ ९ बंडगार्डन १३६/२०१६ अशोक संभाजी लोंढे 
६० १-८-२०१६ नैसर्गिक मृत्यू Ischaemic Heart 

Disease. 
२२८१/ १ ९ बंडगार्डन १८२/२०१६ दत्ता गंगाराम जाधव ६० १८-१०-२०१६ नैसर्गिक मृत्यू हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांचा 

आजार . 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


७ 


४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 


५० 


५१ 


५२ 


५३ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


५४ 


५५ 


२२८० / १ ९ बंडगार्डन १८७/२०१८ एक अनोळखी पुरुष 
२२७९ / १ ९ बंडगार्डन 

१५३/२०१६ बी / ओ संगिता लखन 

भालेराव . 
२२७८ / १९ बंडगार्डन १०७/२०१५ राम श्रीरंग जाधव 


५६ 


५० १५-११-२०१८ नैसर्गिक मृत्यू Septicemia 
१.५ २-९ -२०१६ नैसर्गिक मृत्यू Pneumonia 
महिने 
४६ ९ - ७-२०१५ नैसर्गिक मृत्यू अशक्तपणा येऊन 

हृदय फुटल्याने. 
२६ २८-१०-२०१५ नैसर्गिक मृत्यू Septicemia 
५३ ७-१२-२०१७ 

नैसर्गिक मृत्यू हृदयविकार 

डॉ . प्रीती टिपरे , 
सहायक पोलीस आयुक्त , 
लष्कर विभाग, पुणे शहर. 


५७ 


२२७७/ १९ बंडगार्डन 

१६४/२०१५ जमीला हुसेन खान 
२२७६/ १९ बंडगार्डन २२८/२०१७ सुशिला नंदु साळवे 


५८ 


पुणे , २६ मार्च २०१९ . 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक सपोआवि-२/ अ.म.प्रसिद्धी-८०३/ २०१९. सहायक पोलीस आयुक्त , विभाग -२ कार्यालय, सोलापूर शहर या विभागातील ( १) सदर 
बझार, (२)विजापूर नाका , (३) सलगर वस्ती पोलीस ठाणेकडील क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , कलम १७४ प्रमाणे दाखल असलेल्या अकस्मात मृत्यूबाबत 
यादी ( अनुक्रमांक १ ते ४२) खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


- 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अकस्मात 


मयताचे नाव 


वय 


गावाचे नाव 


मृत्यूचे कारण 


पोलीस 
स्टेशनचे 


मृत्यूचा 
दिनांक 


मयत 


वर्षे 


नाव 


क्रमांक 


w 


२ 


३ 


30 


५ 


७ 


८ 


१ 


सलगर 


५१/२०१८ लक्ष्मण सायबन्ना गायकवाड 


५३ 


वस्ती 


मयत . 


रामवाडी , मनपा शाळेजवळ , ५-१२-२०१८ जंतु संसर्गाने नैसर्गिक 
सोलापूर . 
म्युनिसिपल कॉलनी, २२-४-२०१८ स्वत : अंगावर रॉकेल 
भंगी गल्ली, सोलापूर . 

ओतून पेटवून घेऊन 


२ 


सदर 


३४/२०१८ गोविंदम्मा शांतप्पा गुडशेलु 


३० 


बझार 


मयत. 


३ 


सदर 


२ 


११७/२०१७ बेबी ऑफ वनीता वैजीनाथ 

अक्कलकोटे 


बझार 


४ 


सदर 


२०/२०१८ लक्ष्मण सीताराम बाडीवाले 


५० 


२७-११-२०१७ फुप्फुसाचे आजाराने 

नैसर्गिक मयत . 
४-३-२०१८ डोकीस मार लागून 

अपघाती मयत . 
८-११-२०१८ रेल्वेतून पडून धडकेने 

अपघाती मयत . 


बझार 


५ 


सलगर 


४६/२०१८ नितीन नवनाथ उबाळे 


काटीसावरगांव , 
तालुका तुळजापूर . 
उत्तर सदर बझार , 
लोधीगल्ली, सोलापूर 
जामगाव, खुर्द, 
तालुका मोहोळ, सोलापूर . 
३७, अनुपम पार्क , सैफुल , 
सोलापूर . 
युनिटी ड्रीम अपार्टमेंट, 
प्रेमनगर , जुळे सोलापूर . 


२ ९ 


वस्ती 


६ 


विजापूर 


८०/२०१८ शिवम्मा मल्लय्या हिरेमठ 


२३ 


३१-८-२०१८ 


तापाच्या आजाराने 


नाका 


नैसर्गिक मयत . 


७ 


विजापूर १०४/२०१८ सौम्या कोटलिंगम बेलमकोंडा १९ 


२७-१०-२०१८ 


राहत्या घराचे 


नाका 


टेरेसवरून उडी मारून 


आत्महत्या मयत . 


८ 


सदर 


९ ७ / २०१८ एक अनोळखी पुरुष 


७० 


नाव पत्ता समजून येत नाही 


८ - ९-२०१८ न्यूमोनियाच्या आजाराने 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


२५ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


सदर 


१०१/२०१८ 


एक अनोळखी पुरुष 


६५ 


बझार 


१० 


सदर 


४६/२०१७ 


सतीश तात्या कदम 


३५ 


न्यू बुधवार पेठ , 


बझार 


११ 


सदर 


३७/२०१८ प्रकाश नागनाथ कलशेट्टी 


४५ 


बझार 


१२ 


सदर 


४२/२०१७ भास्कर हुसणप्पा भिंगे 


६० 


बझार 


१३ 


सदर 


११/२०१८ अरविंद जयपाल शर्मा 


४६ 


बझार 


१४ 


सदर 


१२६/२०१७ सय्यद हुसेन मदारसाब 


७८ 


बझार 


सय्यद. 


मयत . 


१५ 


सदर 


१३४/२०१८ राधिका हणमंत आवताडे 


३० 


बझार 


१६ 


सदर 


८ ९ / २०१८ शारदा विठ्ठल मंचले 


४५ 


बझार 


१७ 


सदर 


७५/२०१८ इराण्णा गुंडप्पा कोळी 


७२ 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


१८ 


सदर 


१००/२०१६ 


ज्ञानेश्वर ए . एस . 


६ ९ 


बझार 


नाव पत्ता समजून येत नाही १३-९-२०१८ न्यूमोनियाच्या आजाराने 

नैसर्गिक मयत . 

२४-४-२०१७ न्यूमोनियाच्या आजाराने 
भीमविजय चौक , सोलापूर. 

नैसर्गिक मयत . 
सुनिलनगर, एमआयडीसी, 

२५-४-२०१८ जंतूसंसर्गाने नैसर्गिक 
सोलापूर. 

मयत . 
८५, गाळा मोंदी, सोलापूर १५-४-२०१७ हृदयविकाराच्या 

झटक्याने नैसर्गिक मयत . 
आरबीआय , ११/१४ , १०-२-२०१८ न्यूमोनियाच्या आजाराने 
मोदी रेल्वे कॉलनी, सोलापूर . 

नैसर्गिक मयत . 
मदीना चौक , हॅप्पी फंक्शन २१-१२-२०१७ 

पाण्यात बुडून अपघाती 
हॉलजवळ , सोलापूर . 
काटी, तालुका इंदापूर, 

२२-१२-२०१८ अति रक्तस्राव होऊन 
जिल्हा पुणे. 

नैसर्गिक मयत . 
१४३/१४४ , रेल्वेलाईन , 

३१-८-२०१८ स्वत : अंगावर रॉकेल 
कोनापुरे चाळ , सोलापूर. 

ओतून पेटवून घेऊन . 
सलगर, तालुका अक्कलकोट, १-८-२०१८ न्यूमोनियाच्या आजाराने 
सोलापूर. 
२ फूट स्ट्रेथ कामराज रोड , १०-७-२०१६ हृदयविकाराचे झटक्याने 
क्रॉस बंगलोर . 

नैसर्गिक मयत . 
नाव पत्ता समजून येत नाही ६-५-२०१८ मेंदूमध्ये रक्तस्राव होऊन 

अपघाती मयत . 
जवाहरनगर, सोलापूर २८-१-२०१७ न्यूमोनियाच्या आजाराने 

नैसर्गिक मयत . 
गाडेबादशहीपुरी राचंदी, १६-७-२०१८ हृदयविकाराचे झटक्याने 
राज्य- ओडीशा. 

नैसर्गिक मयत . 
२३, महात्मा फुलेनगर, १२-६-२०१८ 

पाण्यात बुडून 
अमन हॉटेल , सोलापूर . 

अपघाती मयत . 
७७, गरिबी हटाव 

२५-६-२०१८ 

पाण्यात बुडून 
झोपडपट्टी नंबर १, सोलापूर . 

अपघाती मयत . 
१६ , शुक्रवार पेठ , 

२२ -९ -२०१८ जंतुसंसर्गाने नैसर्गिक 
ढोर गल्ली, सोलापूर . 

मयत . 
नाव पत्ता समजून येत नाही ३-५-२०१८ मेंदूमध्ये रक्तस्राव होऊन 
(फिरस्ता). 

नैसर्गिक मयत . 
मड्डी वस्ती, जुना तुळजापूर ७ -९ -२०१८ 

गळफास घेऊन 
नाका, सोलापूर. 

आत्महत्या मयत . 
येणेगुर रोड, तालुका उमरगा ७-५-२०१८ जंतुसंसर्गाने नैसर्गिक 

मयत . 
भैरुवस्ती, लिमयेवाडी, २३-१०-२०१८ रक्तदोषामुळे नैसर्गिक 
सोलापूर. 


१ ९ 


सदर 


४३/२०१८ एक अनोळखी स्त्री 


६५ 


बझार 


२० 


सदर 


९/ २०१७ जवेरिया अ. कादर बागवान 


३३ 


बझार 


२१ 


सदर 


७१/२०१८ अबकाश प्रेमचंद स्वाईन 


३० 


बझार 


२२ 


सदर 


६१/२०१८ जमीर अ . मजीद हुंडेकरी 


३६ 


बझार 


. 


२३ 


सदर 


६२ 


बझार 


६६/२०१८ म . रफीक लालसाब 

अलमलकर. 
१०३/२०१८ 

सुभाष वसंत शिंदे 


२४ 


सदर 


५ ९ 


बझार 


२५ 


सदर 


४०/२०१८ सूर्यकांत वसंत पवार 


४७ 


बझार 


२६ 


सदर 


९ ३/ २०१८ 


मल्लू आप्पाराव शिंदे 


३४ 


बझार 


२७ 


सदर 


४४/२०१८ 


अशोक यल्लप्पा जाधव 


४० 


बझार 


२८ 


सलगर 


४३/२०१८ 


प्रवीण वसंत गायकवाड 


२३ 


वस्ती 


मयत. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


२ ९ 


सदर 


१२३/२०१८ विठाबाई विठ्ठल चिलवेरी 


३५ 


बझार 


३६६, राघवेंद्रनगर , 

३१-१०-२०१८ जंतुसंसर्गाने नैसर्गिक 
विडीघरकुल , सोलापूर , 

मयत . 
मु . पो . हरिपूर , शिंदे वाडा, ९ -८-२०१८ लिव्हर सिरॉयसिसचे 
तालुका मिरज . 

आजाराने नैसर्गिक 


३० 


सदर 


८ ९/ २०१८ बाळू नेमु शिंदे 


४५ 


बझार 


मयत . 


३१ 


सदर 


१०४/२०१८ मथुरा जयवंतराव बंगाळे 


७० 


बझार 


नैसर्गिक मयत . 


३२ 


सदर 


१०५/२०१८ भागाबाई भिकू चंदनशिवे 


७० 


बझार 


मयत . 


३३ 


सदर 


९ ३/ २०१८ चंद्रकला कृष्णात गोसकी 


४ ९ 


बझार 


३४ 


विजापूर ११८/२०१८ अमित सहदेव तेजाळे 


२० 


नाका 


३५ 


विजापूर ११६/२०१८ राजकुमार टोपण्णा निकंबे 


४८ 


नाका 


३६ 


विजापूर १० ९ / २०१८ नरसम्मा सिद्राम म्हेत्रे 


३ ९ 


नाका 


६५६, उत्तर सदर बझार , २३-९ -२०१८ जुलाबाचे त्रासाने 
मारुती मंदिर , लष्कर , 

रक्तस्राव होऊन 
सोलापूर . 
४८० , संतपेठ, पंढरपूर , २३-९ -२०१८ जंतुसंसर्गाने नैसर्गिक 
सोलापूर. 
३१३, विनायकनगर, ८ - ९ -२०१८ कॅन्सरच्या आजाराने 
एमआयडीसी, सोलापूर. 

नैसर्गिक मयत . 
विजापूर नाका, 

२४-११-२०१८ 

गळफास घेऊन 
झोपडपट्टी नं . १, सोलापूर. 

आत्महत्या मयत . 
जगदंबानगर, मजरेवाडी, १७-११-२०१८ लिव्हर सिरॉयसीसचे 
सोलापूर 

आजाराने नैसर्गिक मयत . 
१३६, सिंहगर्जनाजवळ , ९ -११-२०१८ न्यूमोनियाचे आजाराने 
शास्त्रीनगर , सोलापूर . 

नैसर्गिक मयत . 
आत्तारनगर , विजापूर रोड, १९- १२-२०१८ क्षयरोगाचे आजाराने 
सोलापूर . 

नैसर्गिक मयत . 

१ ९ - ९ -२०१८ लिव्हर खराब झाल्याने 
लिमयेवाडी, सोलापूर 

नैसर्गिक मयत . 
से.फ्रि कॉलनी नं . ३ , 

१२ -९ -२०१८ सर्पदंश होऊन अपघाती 
सोलापूर . 
मंजुनाथनगर , 

१ ९ - ११-२०१८ गळफास घेऊन 
लिमयेवाडी, सोलापूर . 

आत्महत्या मयत . 
डोणगाव , 

२३-११-२०१८ 

गळफास घेऊन 
तालुका उत्तर सोलापूर 

आत्महत्या मयत . 
सलगरवाडी, 

२५-१०-२०१८ जंतुसंसर्गाने नैसर्गिक 
डोणगाव रोड, सोलापूर . 


३७ 


विजापूर १२४/२०१८ विजय विश्वनाथ कोकाटे 


४५ 


नाका 


३८ 


सलगर 


३८/२०१८ शकील लतीफ शेख 


४५ 


नरसोबा चाळ , 


वस्ती 


३ ९ 


सलगर 


३७/२०१८ अनिल बजरंग गायकवाड 


४० 


वस्ती 


मयत . 


४० 


सलगर 


४८/२०१८ आकाश राजू लालबिगे 


२३ 


वस्ती 


४१ 


सलगर 


४ ९/ २०१८ गोकुळ अंबादास जगदाळे 


६० 


वस्ती 


४२ 


सलगर 


४४/२०१८ बानोमा महमद विजापुरे 


८० 


वस्ती 


मयत . 


महावीर भाऊ सकळे, 


. 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी , 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त, विभाग क्रमांक २ , 

सोलापूर शहर, सोलापूर. 


सोलापूर , २० फेब्रुवारी २०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


२७ 


ते 


जिल्हाधिकारी, पुणे यांजकडून 

अधिसूचना ( एक्स -८७६-७७ ) 
क्रमांक / ककअ.आस्था / कावि / ८२/ सन २०१७.- दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ 

२८ ऑक्टोबर 

२०१६ या 

कालावधीत महसूल खात्यातील लिपिकांसाठी 
घेण्यात आलेल्या विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षेत पुणे जिल्ह्यातील प्रथम संधीत खालीलप्रमाणे लिपिक उत्तीर्ण झालेले आहेत . 
बैठक गुणानुक्रम लिपिकाचे नाव व कार्यालय मिळालेले 

विशेष प्राविण्यासह उत्तीर्ण 
क्रमांक 

गुण 

झालेला विषय 


१ 


८ 


२ 


२ ९ श्रीमती इंगोले ज्योती, तहसील पुरंदर 

५६६ न्यायीक बाबी , महसूल बाब २ लेखा व सेवा बाबी . 
श्रीमती भदाने वंदना बापू , करमणूक शाखा 

५१९ संकीर्ण कायदे महसूल बाब २ लेखा व सेवा बाबी. 
६ ९ 

श्री . रेनगुंटवार राहूल , ग्रामपंचायत शाखा ५०१ महसूल बाब २ लेखा व सेवा बाबी. 
यापूर्वी घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेले परंतु काही विषयात सूट घेऊन परीक्षेस बसलेले लिपिक खालीलपैकी प्रमाणे लिपीक परीक्षा 
उत्तीर्ण झाल्याचे जाहीर करण्यात येत आहे. 


३ 


लिपिकाचे नाव व कार्यालय 


बैठक 
क्रमांक 


पूर्वी सूट दिलेले विषय 


आता सूट दिलेले विषय 


प्राप्त केलेले 
गुण / पैकी 


१७ 


श्री. धर्मापुरीकर , तहसील बारामती 


१. महसूल बाब १ 
२. संकीर्ण कायदे 
३. लेखा व सेवा बाबी 


१. न्यायीक बाबी 
२. महसूल बाब २ 


१२५/२०० 
९ ८ / १५० 


३२ 


श्री . जारवाल करणसिंग, तहसील शिरूर 


१. न्यायीक बाबी 


१३७/२०० 


१. महसूल बाब १ 
२. महसूल बाब २ 
३. संकीर्ण कायदे 
४. लेखा व सेवा बाबी 


५० 


श्रीमती मुपडे ए. एम ., तहसील वेल्हा 


१. महसूल बाब १ 
२. महसूल बाब २ 
३. संकीर्ण कायदे 


१. न्यायीक बाबी 

लेखा व सेवा बाबी 


१३ ९ / २०० 
११९ / १५० 


६५ 


श्री . पवार एस. एम., तहसील मुळशी 


१. न्यायीक बाबी 


१. महसूल बाब १ 


१२८/२०० 


२. महसूल बाब २ 
३. संकीर्ण कायदे 
४. लेखा व सेवा बाबी 


७० 


श्री . रणसुबे. अतुल अशोक , 

महसूल शाखा 
आयुक्त कार्यालय, पुणे . 


१. महसूल बाब १ 
२. लेखा व सेवा बाबी 


१. न्यायीक बाबी 
२. महसूल बाब २ 
३. संकीर्ण कायदे 


१२७/२०० 
९ ० / १५० 
१२४/२०० 


९ २ 


श्रीमती सुजाता उगले , तहसील खेड 


१. न्यायीक बाबी 


१३०/२०० 


१. महसूल बाब १ 
२. महसूल बाब २ 
३. संकीर्ण कायदे 
४. लेखा व सेवा बाबी 


या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या खालील लिपिकांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या विषयात ६० टक्के वा त्याहून अधिक गुण मिळाल्याने यापुढील 
संधीमध्ये त्यांना त्या विषयात सूट देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात येत आहे. 


बैठक क्रमांक 


लिपिकाचे नाव व कार्यालय 


विषय 


प्राप्त केलेले गुण / पैकी 


लेखा व सेवा बाबी 


११३/१५० 


१४ 


लेखा व सेवा बाबी 


११४/१५० 


श्रीम. भरम ए . जे. भूसंपादन समन्वय. 
श्रीमती डवरे पी . एस . 
श्री . ढमे अजित दत्तात्रय , तहसील दौंड . 
श्री . गडम संदीप गजानन , उपविभागीय अधिकारी, खेड . 


१६ 


लेखा व सेवा बाबी 


१०१/१५० 


२५ 


लेखा व सेवा बाबी 


१०२/१५० 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


बैठक क्रमांक 


लिपिकाचे नाव व कार्यालय 


विषय 


प्राप्त केलेले गुण/ पैकी 


२६ 


न्यायीक बाबी 


१२६/२०० 


२७ 


महसूल बाब २ 


९९ / १५० 


. 


श्रीमती गाठेकर दिपाली, अ. धा . वि . अ. 
श्रीमती गवारी एस . एस., तहसील जुन्नर. 
श्री. जगताप एस . एस ., तहसील इंदापूर . 
श्रीमती जैस्वाल व्ही . एस. , तहसील भोर . 


३० 


लेखा व सेवा बाबी 


१०३/१५० 


३१ 


, 


महसूल बाब २ 
लेखा व सेवा बाबी 


९ ० / १५० 
१०१/१५० 


३ 


५ 


श्री. कारंडे मनोज, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरण, पुणे. 


महसूल बाब २ 
लेखा व सेवा बाबी 


९९ / १५० 
१०३/१५० 


३ ९ 


श्री . खाडे के . व्ही ., तहसील इंदापूर . 


, 


महसूल बाब २ 
लेखा व सेवा बाबी 


९ १ / १५० 
९ १ / १५० 


४६ 


लेखा व सेवा बाबी 


९ ८ / १५० 


५३ 


श्रीमती लोंढे अनुराधा, तहसील मावळ . 
श्री . निगडे नितिन विठ्ठल , 

भूसंपादन क्रमांक 
श्री . पांडे विनोद , तहसील मुळशी. 


६ . 


महसूल बाब १ 


१२५/२०० 


५८ 


महसूल बाब २ 
लेखा व सेवा बाबी 


९ ३/ १५० 
११३/१५० 


६१ 


लेखा व सेवा बाबी 


९ ८ / १५० 


श्री . पवार रोनित विद्याधर , भूसंपादन क्रमांक १ ९ . 
श्रीमती पादीर स्वाती , लेखा शाखा. 


६२ 


लेखा व सेवा बाबी 


१०३/१५० 


६३ 


श्री . पवळे महेश, अ. धा . विभागीय अधिकारी. 


लेखा व सेवा बाबी 


१०१/१५० 


६ 


लेखा व सेवा बाबी 


९ ८ / १५० 


श्री . पेटे के . व्ही . , तहसील मुळशी. 
श्रीमती रोकडेनिर्मला एकनाथ , नगरपालिका शाखा . 


६७ 


महसूल बाब २ 
लेखा व सेवा बाबी 


९ २ /१५० 
११५/१५० 


७२ 


लेखा व सेवा बाबी 


१०२/१५० 


श्री . सरोदे योगेश दिगंबर , भूसंपादन क्रमांक १ ९ . 
श्रीमती शेख अफ्रिन सलिम , तहसील पुणे शहर. 


७३ 


लेखा व सेवा बाबी 


१०४/१५० 


७६ 


श्री . शेवते सी . डी ., सामान्य प्रशासन शाखा. 


महसूल बाब २ 
लेखा व सेवा बाबी 


९ १ / १५० 
१११/१५० 


७७ 


लेखा व सेवा बाबी 


११४/१५० 


श्री. शिंदे सुनिल, अ . धा . विभागीय अधिकारी. 
श्री . स्वामी आर . एस ., तहसील मुळशी. 


८० 


महसूल बाब २ 
लेखा व सेवा बाबी 


९ ४ / १५० 
११८/१५० 


८२ 


लेखा व सेवा बाबी 


९ ७/ १५० 


८४ 


श्री . साबळे आर . एच . , तहसील इंदापूर . 
श्री . सोनवले जी . आर ., तहसील बारामती. 
श्रीमती तोरसकर अश्विनी राजेंद्र , संगायो, पुणे शहर. 


लेखा व सेवा बाबी 


१०५/१५० 


८७ 


लेखा व सेवा बाबी 


१०३/१५० 


पुणे, १४ फेब्रुवारी २०१७. 


अधिसूचना ( एक्स -७३०५ ) 
क्रमांक /पीटीबी / कावि / ३६१/ सन २०१७.- दिनांक २४ एप्रिल २०१७ ते २९ एप्रिल २०१७ या कालावधीत पुणे जिल्ह्यातील लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी 
घेण्यात आलेल्या विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षेमध्ये प्रथम संधीत सर्व विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक १००० पैकी ५०० गुण एक परीक्षार्थी उत्तीण 
झालेचे जाहीर करण्यात येत आहे. 


बैठक 
क्रमांक 


गुणानुक्रम 


मिळालेले 


परीक्षार्थी लिपिकाचे 
नाव व कार्यालय 


विशेष प्राविण्यासह उत्तीर्ण 

झालेला विषय 


गुण 


१५ 


१ 


श्री . डमाळे किरण 


५४ ९ 


महसूल बाब क्रमांक २. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


यापूर्वी घेणेत आलेल्या परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेले परंतु काही विषयात सूट घेऊन परीक्षेस बसलेले खालील लिपिक उत्तीर्ण झाल्याचे जाहीर 
करण्यात येत आहे. 


बैठक 
क्रमांक 


गुणानुक्रम 


मिळालेले 


परीक्षार्थी लिपिकाचे 
नाव व कार्यालय 


विशेष प्राविण्यासह उत्तीर्ण 

झालेला विषय 


गुण 


९ २ 


१ 


६३२ 


श्रीमती डी . एस . गाठेकर 
श्री . पवळे महेश 


महसूल बाबी क्रमांक २ . 
न्यायिक बाबी. 


६० 


२ 


५ ९९ 


५३ 


श्री . पांडे विनोद 


५ ९ ५ 


हिशोब व सेवा विषयक 


६३ 


श्रीमती स्वामी आर . एस . 


५ ९ ४ 


हिशोब व सेवा विषयक 


३ 
४ 
५ 

६ 


७३ 


श्रीमती शेख आफरिन सलीम 


५८३ 


हिशोब व सेवा विषयक 


८ 


श्रीमती भोसेकर श्रावणी पंकज 


५७७ 


हिशोब व सेवा विषयक 


६४ 


७ 


श्रीमती सालके ए. एस . 


५४५ 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


त्याचप्रमाणे या परीक्षेत पूर्वी अनुत्तीर्ण झालेले तथापि नियम १० मधील तरतुदीनुसार खालील परीक्षार्थी लिपिकांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
विषयात ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण प्राप्त केलेले असलेने त्यांना यापुढील संधीमध्ये त्या त्या विषयात सूट मिळणेस पात्र ठरत आहेत. 


बैठक क्रमांक 


लिपिकाचे नाव व कार्यालय 


विषय 


प्राप्त केलेले गुण / पैकी 


७ 


श्रीमती भरम ए . जी . 


संकीर्ण कायदे 


१२०/२०० 


१४ 


कु . देशमुख स्वाती 


१०६/१५० 


२२ 


श्री . गोडवे जी . ए . 


महसूल बाबी क्रमांक १ 
महसूल बाबी क्रमांक २ 
महसूल बाबी क्रमांक २ 


९ २/ १५० 


२५ 


श्री . गाडे जी . बी . 


१००/१५० 
१२१/२०० 


संकीर्ण कायदे . 


३० 


१२०/२०० 


श्री . खेडकर जे . आर . 
श्री. करे बाळू नाथाजी 


३३ 


१३७/२०० 
९९ / १५० 
१२०/२०० 


३४ 


श्री . व्ही . एम . खोडे 


९ २/ १५० 


३ ९ 


श्री . करांडे मनोज रामराव 


१२१/२०० 


४३ 


श्री . मुपडे एस. व्ही . 


९ ५/ १५० 


४५ 


श्री . मदने ए . एम . 


९ ३/ १५० 
१२४/२०० 


४७ 


श्री . महाजन अनिल 


९ १/ १५० 


५० 


श्री. नलवडे प्रविण दुर्योधन 


९ ३ / १५० 


महसूल बाबी क्रमांक १ 
महसूल बाबी क्रमांक १ 
महसूली बाबी क्रमांक २ 
संकीर्ण कायदे 
महसूल बाबी क्रमांक २ 
संकीर्ण कायदे 
महसूल बाबी क्रमांक २ 
महसूल बाबी क्रमांक २ 
संकीर्ण कायदे. 
महसूल बाबी क्रमांक २ 
महसूल बाबी क्रमांक २ 
महसूल बाबी क्रमांक १ 
संकीर्ण कायदे . 
महसूली बाबी क्रमांक २ 
संकीर्ण कायदे . 
हसूली बाबी क्रमांक २ 
महसूली बाबी क्रमांक १ 
महसूली बाबी क्रमांक २ 
संकीर्ण कायदे 
न्यायिक बाबी 
महसूली बाबी क्रमांक २ 
संकीर्ण कायदे 


५२ 


श्री . पेटे कुणाल 


१३०/२०० 
१२१/२०० 


५ ९ 


श्री . पाटील पी . डी . 


९ ४/ १५० 
१२३/२०० 


७२ 


श्री . शिंदे पी . व्ही . 


९ ८ / १५० 


७५ 


श्री . शिंदे सुनिल हरी 


१२४/२०० 
१००/१५० 


७६ 


श्रीमती तोरस्कर अश्विनी राजेंद्र 


१२३/२०० 


८४ 


श्रीमती वांजळे रेणुका 


१२१/२०० 
९ २/ १५० 
१२६/२०० 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


८५ 


श्री . झळके एस . एच . 
श्री . खरबडकर हरीश बाळकृष्ण 


८७ 


महसूली बाबी क्रमांक २ 
न्यायीक बाबी 
संकीर्ण कायदे 
न्यायीक बाबी 
महसूल बाबी क्रमांक १ 


९ १ / १५० 
१४७/२०० 
१२३/२०० 
१३६/२०० 
१२४/२०० 


९ ५ 


श्रीमती एन . ई . रोकडे 


सौरभ राव , 


जिल्हाधिकारी , पुणे. 


पुणे, १० ऑक्टोबर २०१७. 


१ 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

आदेश ( एक्स -७२ ९ ३ ) 
विषय : ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोट-निवडणूक माहे नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०१७. 

क्रमांक पगह / कावि /११३५/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांनी पुणे जिल्ह्यातील माहे नोव्हेंबर 
व डिसेंबर २०१७ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या एकूण २२१ ग्रामपंचायतीकरीता सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर 
केला असून त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ चे दुपारी ४.०० वाजलेपासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत पुणे जिल्ह्यातील 
निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात लागू करणेत आल्याचे कळविले आहे. तसेच सदरच्या निवडणुकांचे मतदान दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ 
रोजी होणार असून मतमोजणी दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी होणार आहे. सदर निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी शांततामय व सुरळीतपणे पार 
पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतदानाचेदिवशी व दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतमोजणीचेदिवशी मतदान केंद्राचे परीघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला 
धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये. यासाठी तसेच मतदान व मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा 
इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वये क्रिमीनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये पुणे 
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतदानाचे दिवशी ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतमोजणीचेदिवशी 
मतदान केंद्राचे व मतमोजणी केंद्राचे परीघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल, दुकाने , वाणिज्यीक आस्थापना व तत्सम बाबी 
बंद ठेवणेचे आदेश देत आहे. 

सदरचा आदेश दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे मतदानाचे 
व मतमोजणीचे दिवशी संपूर्ण दिवस अंमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार 
कारवाईस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी देणेत आला आहे. 
पुणे , १३ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश ( एक्स -१०३१ ) 
विषय : जिल्हा परिषद पंचायत समिती, सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ / आठवडे बाजार बंद करणेबाबत ..... 
क्रमांक पगक / कावि / ४८७/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे क्र ./ रानिआ /जिपपस -२०१६/ प्र.क. ५१ / का -७, मुंबई -३२, दिनांक 
११ जानेवारी २०१७ चे कार्यक्रमानुसार पुणे जिल्ह्यात दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जिल्हा परिषद पंचायत समिती , सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चे 
मतदान आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ ते ६ मध्ये नमूद तहसीलदार यांनी दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी त्यांचे तालुक्यात आठवडा बाजार भरत 
असलेचे कळविलेले आहे. 


w 


अ . क्र 


तालुक्याचे नाव 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २१०७ रोजी मतदानाचे दिवशी (मंगळवार ) 

आठवडा बाजार भरणाऱ्या गावाचे नाव 


१ . 


२ . 


३ . 


आंबेगाव 
इंदापूर 
जुन्नर 
हवेली 
पिंपरी-चिंचवड 


शिंगवे, शिनोली 
वरकुटे , बु. , कळस, निरवांगी, शेळगांव 
उंब्रज नं . १, शिरोली तर्फे आळे, खोडद 
कुंजीरवाडी, वाघोली 
देहूगाव 


४ . 


५ . 


त्याअर्थी, मी , सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम ५ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये वरील 
नमूद गावांतील आठवडा बाजार मतदानाचेदिवशी कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच मतदानावर परिणाम होऊ नये यासाठी सदरचे आठवडा बाजार 
बंद करणे आवश्यक असल्याने मंगळवार , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ भरणारे आठवडे बाजार बंद करीत आहे. सदरचे आठवडे बाजार त्या पुढील 
(मंगळवारी) आठवडे बाजाराचे दिवशी पूर्ववत भरविणेत यावेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम 
मधील तरतुदी ७ अन्वये दंड व शिक्षेस पात्र राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


३१ 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी देणेत आलेला आहे . 
पुणे, १८ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स-१०३० ) 
विषय : जिल्हा परिषद पंचायत समिती, सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ / आठवडे बाजार बंद करणेबाबत ..... 

संदर्भ : २) तहसीलदार हवेली यांचेकडील क्र.जि.प./पं.स . निवडणूक/ कावि -१८२/ २०१७, दि . १७/२/२०१७. 
क्रमांक पगक / कावि/ ८१०/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचेक्र ./ रानिआ /जिपपस -२०१६ / प्र.क. ५१ / का -७, मुंबई-३२ , दिनांक 
११ जानेवारी २०१७ चे कार्यक्रमानुसार पुणे जिल्ह्यात दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जिल्हा परिषद पंचायत समिती, सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चे 
मतदान आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ मध्ये नमूद तहसीलदार , हवेली यांनी दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी त्यांचे तालुक्यात आठवडा बाजार भरत 
असलेचे कळविलेले आहे. 


. 


अ . क्र 


तालुक्याचे नाव 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २१०७ रोजी मतदानाचेदिवशी (मंगळवार ) 

आठवडा बाजार भरणाऱ्या गावाचे नाव 


१ . 


हवेली 

केसनंद , वाघोली, देहू 
त्याअर्थी, मी , सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम ५ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये वरील 
नमूद गावांतील आठवडा बाजार मतदानाचे दिवशी कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच मतदानावर परिणाम होऊ नये यासाठी सदरचे आठवडा बाजार 
बंद करणे आवश्यक असल्याने मंगळवार , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ भरणारे आठवडे बाजार बंद करीत आहे . सदरचे आठवडे बाजार त्या पुढील 
( मंगळवारी) आठवडे बाजाराचेदिवशी पूर्ववत भरविणेत यावेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम 
मधील तरतुदी ७ अन्वये दंड व शिक्षेस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी देणेत आलेला आहे. 
पुणे, २० फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स-१०१० ) 
वाचले : (१) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, यांचेकडील क्रमांक रानिआ/जिपपस -२०१६/ प्र. क्र . ५१ / का -७, मुंबई-३२ , दिनांक ११ जानेवारी 


२०१७. 


(२) तहसीलदार मावळ , यांचेकडील क्रमांक जि.प. / पं.सं. निवडणूक / कावि -८ / २०१७, दिनांक 

२१ जानेवारी 

२०१७. 
(३) तहसीलदार बारामती , यांचेकडील क्रमांक जि.पं. / पं.सं. निवडणूक/ कावि -१०७/ २०१७ , दिनांक 

२४ जानेवारी 

२०१७. 
( ४) तहसीलदार शिरूर, यांचेकडील क्रमांक जि.प./ पं.स. निवडणूक / कावि -५९/ २०१७, दिनांक २४ जानेवारी २०१७. 
(५) तहसीलदार खेड , यांचेकडील जि.प. / पं.स. निवडणूक / कावि-४७ / २०१७, दिनांक २१ जानेवारी २०१७. 
(६) तहसीलदार मुळशी, यांचेकडील क्रमांक जि.प./ पं.स. निवडणूक/ कावि / ४४ / २०१७, दिनांक २० जानेवारी २०१७. 
(७) तहसीलदार भोर , यांचेकडील क्रमांक जि.प. /पं.स. निवडणूक / कावि -४७ / २०१७, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये. 
( ८) मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम मधील तरतुदी. 

विषय : जिल्हा परिषद पंचायत समिती, सार्वत्रिक निवडणूक २०१७/ आठवडे बाजार बंद करणेबाबत ..... 
क्रमांक पगक / कावि /४७५ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे क्र ./ रानिआ/जिपपस-२०१६ / प्र.क . ५१ / का -७, मुंबई-३२ , दिनांक 
११ जानेवारी २०१७ चे कार्यक्रमानुसार पुणे जिल्ह्यात दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जिल्हा परिषद पंचायत समिती , सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चे 
मतदान आहे. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ ते ७ मध्ये नमूद तहसीलदार यांनी दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी त्यांचेतालुक्यात आठवडा बाजार भरत 
असलेचे कळविलेले आहे. 


अ . क्र 


तालुक्याचे नाव 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मतदानाचेदिवशी (मंगळवार ) 

आठवडा बाजार भरणाऱ्या गावाचे नाव 


१ . 


मावळ 


२ . 


३. 


बारामती 
शिरुर 
खेड 


खडकाळे ( कामशेत ) 
मुर्टी, पणदरे , सोनगाव, कारखेल , निरावागज, करंजेपूल 
इनामगाव , मलठण 
कुडे बु . घोटवडी ( यात्रे दिवशीचा बाजार ) , वाफगाव , मरकळ, चास , दावडी 
पौड 
भोर शहर , कारंजगाव ( यात्रे दिवशीचा बाजार ) 


४ . 


मुळशी 
भोर 


६ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी, मी , सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम ५ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये वरील 
नमूद गावांतील आठवडा बाजार मतदानाचे दिवशी कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच मतदानावर परिणाम होऊ नये यासाठी सदरचे आठवडा बाजार 
बंद करणे आवश्यक असल्याने मंगळवार , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ भरणारे आठवडे बाजार बंद करीत आहे. सदरचे आठवडे बाजार त्या पुढील 
(मंगळवारी) आठवडे बाजाराचेदिवशी पूर्ववत भरविणेत यावेत . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम 
मधील तरतुदी ७ अन्वये दंड व शिक्षेस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी देणेत आलेला आहे. 
पुणे , १३ फेब्रुवारी २०१७ 


आदेश ( एक्स-१०० ९ ) 
विषय : जिल्हा परिषद पंचायत समिती, सार्वत्रिक निवडणूक २०१७/ आठवडे बाजार बंद करणेबाबत ..... 

संदर्भ : २) तहसीलदार मावळ यांचेकडील क्र . जिप/पंस निवडणूक/ कावि / २०१७, दि . १७/२/२०१७. 
क्रमांक पगक / कावि/८१७ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे क्र ./ रानिआ /जिपपस -२०१६ / प्र.क . ५१/ का -७, मुंबई-३२ , दिनांक 
११ जानेवारी २०१७ चे कार्यक्रमानुसार पुणे जिल्ह्यात दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जिल्हा परिषद पंचायत समिती, सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चे 
मतमोजणी होत आहे. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ मध्ये नमूद तहसिलदार यांनी दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी त्यांचे तालुक्यात आठवडा बाजार भरत असलेचे 
कळविलेले आहे . 


२ 


अ . क्र 


तालुक्याचे नाव 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २१०७ रोजी मतदानाचेदिवशी ( गुरुवार ) 

आठवडा बाजार भरणाऱ्या गावाचे नाव 


१ . 


मावळ 


वडगांव 


त्याअर्थी, मी , सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम ५ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये वरील 
नमूद गावांतील आठवडा बाजार मतदानाचे दिवशी कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच मतदानावर परिणाम होऊ नये यासाठी सदरचे आठवडा बाजार 
बंद करणे आवश्यक असल्याने गुरुवार, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ भरणारे आठवडे बाजार बंद करीत आहे . सदरचे आठवडे बाजार त्या पुढील 
( गुरुवारी) आठवडे बाजाराचेदिवशी पूर्ववत भरविणेत यावेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम मधील 
तरतुदी ७ अन्वये दंड व शिक्षेस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी देणेत आलेला आहे . 
पुणे, २२ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश (एक्स-१००८ ) 
वाचले : ( १) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , यांचेकडील क्रमांक रानिआ/जिपपस -२०१६ / प्र. क्र . ५१/ का -७, मुंबई-३२, दिनांक ११ जानेवारी 


२०१७. 


-- 


( २) तहसीलदार दौंड , यांचेकडील क्रमांक फौजदारी/ कावि / २०१७, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७. 
( ३) तहसीलदार पुरंदर , यांचेकडील क्रमांक फौजदारी / कावि / २०१७, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७. 
(४) मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम मधील तरतुदी 

विषय : जिल्हा परिषद पंचायत समिती, सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ / आठवडे बाजार बंद करणेबाबत ..... 
क्रमांक पगक / कावि/ ४९ २/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे क्र ./ रानिआ /जिपपस -२०१६/ प्र.क. ५१ / का -७, मुंबई-३२, दिनांक 
११ जानेवारी २०१७ चे कार्यक्रमानुसार पुणे जिल्ह्यात दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जिल्हा परिषद पंचायत समिती , सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चे 
मतदान आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ ते ३ मध्ये नमूद तहसिलदार , हवेली यांनी दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी त्यांचे तालुक्यात आठवडा बाजार 
भरत असलेचे कळविलेले आहे . 


अ . क्र 


तालुक्याचे नाव 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २१०७ रोजी मतदानाचे दिवशी (मंगळवार ) 

आठवडा बाजार भरणाऱ्या गावाचे नाव 


१ . 


दौंड 


केडगांव , रावणगाव, मलठण, गोपाळवाडी 


२ . 


पुरंदर 


वीर , वाल्हा 


त्याअर्थी, मी , सौरभ राव , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम ५ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये वरील 
नमूद गावांतील आठवडा बाजार मतदानाचे दिवशी कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच मतदानावर परिणाम होऊ नये यासाठी सदरचे आठवडा बाजार 
बंद करणे आवश्यक असल्याने मंगळवार , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ भरणारे आठवडे बाजार बंद करीत आहे . सदरचे आठवडे बाजार त्या पुढील 
(मंगळवारी) आठवडे बाजाराचे दिवशी पूर्ववत भरविणेत यावेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम 
मधील तरतुदी ७ अन्वये दंड व शिक्षेस पात्र राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


३३ 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी देणेत आलेला आहे. 
पुणे, १५ फेब्रुवारी २०१७. 


. 


आदेश ( एक्स-१०२६ ) 
क्रमांक पगह/ कावि /१६५ / सन २०१७.- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे मार्च २०१७ या 
कालावीमध्ये मुदती संपणाऱ्या २५ जिल्हा परिषद व २८३ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील पुणे 
जिल्हा परिषद व १३ पंचायत समित्यांचा सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश आहे. व याबाबतची आचार संहिता दिनांक ११ जानेवारी २०१७ पासून पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यात अंमलात आलेली आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे 
आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे/ दारुगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. मानवी जिवीत 
हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये. यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ 
हत्यारांचा/ दारूगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . तसेच शासनाकडील उपरोक्त नमूद 
पत्रामध्ये गठीत करणेत आलेल्या छाननी समितीच्या बैठकीमध्ये जामिनावर सोडलेल्या व्यक्ती , दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती व निवडणूक कालावधीत 
दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती तसेच राजकीय हितसंबंधातून त्यांचेकडे असलेल्या शस्त्रांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्ती इत्यादीबाबत पोलीस 
अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांना सादर केलेल्या यादीवर छाननी समितीचे दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ रोजीचे बैठकीमध्ये चर्चा होऊन झालेल्या चर्चेप्रमाणे 
बारामती शहर, पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१ ९ ६, बारामती पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२८७, वडगांव निंबाळकर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-२३४ , इंदापूर पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील -२१४, वालचंदनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२१६, भिगवण पोलीस स्टेशन हद्दीतील -६१ , दौंड पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१३७, यवत 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील-३०२, शिरुर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-१९ ५, शिक्रापूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-६५, रांजणगांव पोलीस स्टेशन हद्दीतील-६१, भोर 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील- ९९ , सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीतील -९ ८ , जेजुरी पोलीस स्टेशन हद्दीतील -७६ , राजगड पोलीस स्टेशन हद्दीतील -९ ४, हवेली 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील-६७, लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-१५८ , लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीतील -७४ , वेल्हा पोलीस स्टेशन हद्दीतील 
१९ ८ , देहूरोड पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२५, तळेगांव दाभाडे पोलीस स्टेशन हद्दीतील -५५ , तळेगांव एम.आय.डी.सी. पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१६, पौड 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील-३३० , लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -४१ , लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१५ , वडगांव मावळ पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील -३३, कामशेत पोलीस स्टेशन हद्दीतील -३६ , खेड पोलीस स्टेशन हद्दीतील -४४, चाकण पोलीस स्टेशन हद्दीतील-४५ , आळंदी पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील-१४ , मंचर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -३१, घोडेगांव पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२४ , जुन्नर पोलीस स्टेशन हद्दीतील-४० , नारायणगांव पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील-३४ , आळेफाटा पोलीस स्टेशन हद्दीतील-३१ व ओतूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -२२ असे एकूण ३६ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३६६८ 
शस्त्र परवाना धारकांकडील शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , सौरभ राव , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम १९५९ चे कलम 
१७ ( ३) ( अ) व ( बी ) मधील अधिकारान्वये पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेल्या यादीप्रमाणे व छाननी समितीच्या बैठकीत निर्णय झाल्याप्रमाणे 
वरीलप्रमाणे एकूण ३६ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३६६८ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा करणेचे आदेश देत आहे. 
सदर शस्त्र परवाना धारकांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र जमा करणेबाबतचा आदेश पोलीस विभागाने संबंधीत शस्त्र परवाना धारकांना उमेदवारी अर्ज 
मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वीम्हणजे दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७ पूर्वी बजवावेत. शस्त्र परवाना धारकांनी अशा आशयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर 
ताबडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत सात दिवसांचे आत शस्त्रे जमा करावीत . 

सदरचा आदेश पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ अखेर अंमलात राहील. तसेच दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ नंतर ७ दिवसांचे आत 
संबंधितांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत . तसेच ज्या परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करावयाचे आहे . त्यांची शस्त्रे जमा करून ठेवण्याची योग्य 
ती व्यवस्था करावी. तसेच शस्त्रांना जमा कालावधीमध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी . शस्त्रे जमा करताना ज्या स्थितीत होती त्या 
स्थितितच धारकास जमा कालावधीनंतर परत केली जातील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता कलम १८८ 
मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी देणेत आला. 
पुणे , ३ फेब्रुवारी २०१७. 


६ 


आदेश ( एक्स -२ ९ ८७ ) 
वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडली पत्र क्रमांक जिविशा/३५७३/ २०१४, दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४ . 

(२ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ५१. 
(३) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २, दिनांक ६ जानेवारी २००९ रोजीचे 

शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत आलेली प्रत . 
विषय : मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ५१ ( १) प्रमाणे “ अशांत क्षेत्र ” घोषित करणेबाबत ... 

क्रमांक पगक / कावि/ ३४८ ९/ सन २०१४.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४ चे अहवालान्वये 
धनगर समाजास एस.टी. प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळणेकामी धनगर समाजाचे आंदोलन चालू असून त्यामध्ये त्यांचेकडून बेकायदेशीरपणे रास्ता रोको, रॅली 
काढणे, बाजारपेठा बंद पाडणे, सरकारी वाहनाचे काचा फोडणे इत्यादी प्रकार घडत असून त्याबाबत बारामती तालुका पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये २, 
बारामती शहर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये २, वडगांव निंबाळकर पोलीस स्टेशन हद्दीत ०१, वालचंदनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत ०१ असे एकूण ०६ गुन्हे 
दाखल झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक २८ जुलै २०१४ रोजी आमरण उपोषणास बसलेल्या १६ उपोषणकर्त्यांनी , श्री . देवेंद्र फडणवीस , अध्यक्ष भाजप 
व आमदार शिवतरे, महादेव जानकर , राम शिंदे, शरद ढमाले यांचे हस्ते लिंबू पाणी घेऊन सोडले. सदर वेळी आरक्षणाचा प्रश्न शासनाने सोडविला 
नसल्याने आपण यापुढे सुद्धा आंदोलन सुरू ठेवून महाराष्ट्रभर रास्तारोको, रेलरोको, चक्काजाम व बंद यांसारख्या मार्गाचा अवलंब करून शासनास 
आरक्षण देण्यास भागच पाडायचे असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला होता, आणि , 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


•- 


or 


ज्याअर्थी, सदर आंदोलनकर्ते व धनगर आरक्षण कृती समिती यांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रभारी अधिकारी, बारामती शहर यांनी फौजदारी दंड 
प्रकिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४९ प्रमाणे नोटीस बजावलेली होती , पंरतु त्यांनी सदर नोटीसकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले आहे आणि ; 

ज्याअर्थी, बारामती दौंड व इंदापूर याठिकाणी धनगर समाजाचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणावर असल्याने नजीकच्या काळात बारामती शहर व तालुका हे 
आंदोलनाचेकेंद्र करण्यात आले असून वरील तिन्ही तालुक्यामध्ये रास्ता रोको, रेल रोको, चक्काजाम, मोर्चे होण्याचे व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होऊन 
मोठ्या स्वरुपाचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली असून सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नसल्याने बारामती, दौंड व इंदापूर हे तालुके दिनांक ९ ऑगस्ट २०१४ पासून दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ 
व मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ५१(१) प्रमाणे एक महिन्यांकरिता “ अशांत क्षेत्र ” घोषित करणेची विनंती केलेली आहे, आणि ; 

ज्याअर्थी, सदर आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटना, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेला अहवाल व मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९ ५१ चे कलम ५१ मधील तरतुदींचा विचार करता पुणे जिल्ह्यातील बारामती, दौंड व इंदापूर या तालुक्यामधील संपूर्ण क्षेत्र “ अशांत क्षेत्र ” म्हणून घोषित 
करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ५१ ( १) तसेच संदर्भीय क्रमांक ३ मध्ये अंतर्भूत 
असलेल्या सुधारणाप्रमाणे प्राप्त अधिकारानुसार पुणे जिल्ह्यातील बारामती, दौंड व इंदापूर या तालुक्यातील संपूर्ण क्षेत्र दिनांक ९ ऑगस्ट २०१४ पासून 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत “ अशांत क्षेत्र ” म्हणून घोषित करीत आहे. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी देणेत आला. 


९ 


ते 


पुणे, १६ ऑगस्ट २०१४ . 


अधिसूचना ( एक्स -३२२४ ) 
विषय : देहू येथील पालखी प्रस्थानाचे कालावधीत ठराविक मार्गावरील वाहतूक बंद ठेवणेबाबत ...... 

क्रमांक पगक / कावि / ३१२१/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांजकडील पत्र क्रमांक -२०१७/ ६७६, दिनांक ६ जून २०१७ च्या 
पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामधील श्री . क्षेत्र देहू येथून श्री . संत तुकाराम महाराज यांची पालखी पंढरपूरकडे दिनांक १७ जून २०१७ रोजी प्रस्थान होणार 
आहे. त्या दरम्यानच्या कालावधीत महाराष्ट्रातून व परराज्यातून अनेक दिंड्या देहू येथे येतात . अशा वेळी भाविकांची प्रचंड प्रमाणात गर्दी होऊन 
वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन त्यामुळे अनेकांना अडचणी निर्माण होतात . त्यामुळे वाहतुकीचे सुयोग्य पद्धतीने नियोजन करणे शक्य व्हावे यासाठी देहू 
ते सराटी या मार्गवरील वाहतूक व्यवस्था सोबत जोडलेल्या विवरणाप्रमाणे नमूद ठिकाणी त्या तारखेस व वेळी तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूक बंद 
ठेवणेबाबत अधिसूचना काढणेस विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मोटार वाहन कायदा १ ९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/ पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि 
अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना गृहविभाग क्रमांक एम.ए.व्ही . ५८ ९/ सीआर १०६१/ टीआर-२, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारास अनुसरून खालील विवरणाप्रमाणे नमूद ठिकाणी त्या तारखेस व वेळी तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूक बंद ठेवणेबाबत निश्चित करीत आहे. 

श्री. संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थानाच्या वेळी बंद करावयाच्या मार्गाबाबतची माहिती 


दिनांक 


पालखी मार्ग 


शनिवार , १७ जून २०१७ 


देहूगांव ते पुणे 
( आकुर्डी विठ्ठल मंदिर मुक्काम ) 


पर्यायी वाहतुकीचा मार्ग 
पहाटे ३.०० वाजलेपासून देहूरोड सेंट्रल चौक येथून बायपास हायवेने मुंबईकडून 
येणारी वाहतूक पुणे शहराकडे वळविली जाईल. 
पुणे शहरातून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक निगडी पोलीस स्टेशन हद्दीतून 
पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येईल. पालखी आकुर्डी मुक्कामाचेठिकाणी पोहोचल्यानंतर 
वाहतूक पूर्ववत चालू राहील. 


रविवार . १८ जून २०१७ 

नाना पेठ मुक्काम 
सोमवार . १९ जून २०१७ 

नाना पेठ मुक्काम 
मंगळवार , २० जून २०१७ पुणे ते लोणी काळभोर 

( लोणी काळभोर मुक्काम ) 


बुधवार , २१ जून २०१७ 


लोणी काळभोर ते यवत 
( यवत मुक्काम ) 


पहाटे ३.०० वाजलेपासून पुण्याकडे येणारी वाहतूक चौफुला- केडगांव येथून न्हावरा 
मार्गे अहमदनगर रोडने वळविली जाईल . तसेच लहान वाहने थेऊर फाटा येथून 
वाघोली मार्गे, पुण्याकडे, सोलापूरकडे जाणारी वाहने वरीलप्रमाणे जातील . रात्री 
२१.३० वाजल्यापासून पुणे- सोलापूर रोड पूर्ववत चालू राहील. 
पहाटे ३.०० वाजता पुणेकडे येणारी वाहतूक चौफुला- केडगाव येथून वाघोली मार्गे 
पुण्याकडे, पुण्याकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने वरीलप्रमाणे जातील. रात्रौ २१.३० 
वाजल्यापासून पुणे- सोलापूर रोड पूर्ववत चालू राहील. 
पहाटे ३.०० वाजता पुणेकडे येणारी वाहतूक कुरकुंभ येथून दौंड काष्टी -मांडवगण 
फराटा मार्गे रांजणगाव/शिक्रापूर मार्गे अहमदनगर रोडने वळविली जाईल. सोलापूरकडे 
जाणारी वाहने वरीलप्रमाणे जातील. रात्रौ २१.३० वाजल्यापासून पुणे- सोलापूर रोड 
पूर्ववत चालू राहील. 


गुरुवार , २२ जून २०१७ 


यवत ते वरवंड 


( वरवंड मुक्काम ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


३५ 


दिनांक 


शुक्रवार , २३ जून २०१७ 


शनिवार , २४ जून २०१७ 


रविवार , २५ जून २०१७ 


पालखी मार्ग 

पर्यायी वाहतुकीचा मार्ग 
वरवंड ते उंडवडी ता . बारामती पहाटे ३.०० पासून सोलापूरकडून येणारी वाहतूक कुरकुंभ येथे बंद करण्यात येईल . 
( उडवंडी मुक्काम ) 

सदर वाहतूक दौंड मार्गे वळविली जाईल. रात्रौ २१.३० वा नंतर पुणे- सोलापूर रोड 
पूर्ववत चालू राहील. बारामती पाटस रोड वरील वाहतूक बंद राहील. तसेच भिगवण 

चौक ते इंदापूर पर्यायी मार्गाने जड वाहने वळविण्यात येतील. 
उंडवडी ते बारामती 

पहाटे ३.०० पासून 

ते रात्रौ २१.३० 

वाजेपर्यंत बारामती ते पाटस व बारामती ते दौंड हा 
( बारामती मुक्काम) 

रोड बंद राहील व बारामती येथून बारामती भिगवण मार्गे सोलापूर - पुणे रोडला 

वाहतूक वळविण्यात येईल . 
बारामती ते सणसर , ता . इंदापूर पहाटे ३.०० वा. पासून जंक्शन ते बारामती हा वाहतुकीचा रस्ता बंद करण्यात येणार 
( सणसर मुक्काम ) 

असून वालचंदनगर व इंदापूरकडून येणारी वाहतूक जंक्शन येथून कळस मार्गे 
बारामती अशी येथे वळविण्यात येईल. बारामतीकडून येणारी वाहतूक भिगवण -कळस मार्गे 

जंक्शनकडे जाईल. रात्रौ २१.३० वाजले नंतर वाहतूक पूर्ववत चालू राहील. 
सणसर ते निमगाव केतकी 

पहाटे ३.०० वाजलेपासून बारामतीकडून इंदापूरकडे जाणारी वाहतूक बारामती येथून 
(निमगाव केतकी मुक्काम ) कळंब- बावडा मार्गे व इंदापूरहून बारामतीकडे येणारी वाहतूक भिगवण मार्गे वळविण्यात 

येईल. 
निमगाव केतकी ते इंदापूर पहाटे ३.०० पासून निमगाव केतकीकडून इंदापूरकडे जाणारी वाहतूक बंद राहील . 
( इंदापूर मुक्काम ) 

बारामतीकडे जाणारी वाहतूक लोणी देवकर - कळसमार्गे- जंक्शन बारामतीकडे जाईल . 
पालखी इंदापूर हायस्कूल येथे मुक्कामी येत असताना इंदापूर शहरातील जुना पुणे 
सोलापूर रोड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येऊन त्यावरील वाहतूक नवीन बायपासकडे 

वळविणार आहे. रात्रौ २१.३० नंतर वाहतूक पूर्ववत चालू राहील. 
इंदापूर ते सराटी 

पहाटे ३.०० पासून इंदापूर - अकलूज रोडवरील वाहतूक बंद राहील. अकलूज ते इंदापूर 
( सराटी मुक्कम) 

येणारी वाहने इंदापूर निमगाव केतकी, वरकुटे खुर्द, लाटेवाडी मार्गे बावडा गावाकडे 
वळविणार आहे. तसेच अकलूजकडून येणारी वाहतूक याच मार्गे वळविणार आहे . 
रात्रौ २१.३० नंतर वाहतूक पूर्ववत चालू राहील. 


सोमवार , २६ जून २०१७ 


मंगळवार , २७ जून २०१७ 


बुधवार , २८ जून २०१७ 


सौरभ राव , 


जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


पुणे, १२ जून २०१७. 


अधिसूचना ( एक्स -३२२५ ) 
विषय : आळंदी येथील पालखी प्रस्थानाचे कालावधीत ठराविक मार्गावरील वाहतूक बंद ठेवणेबाबत ...... 

क्रमांक पगक / कावि / ३०१७/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांजकडील पत्र क्रमांक -२०१७/ ६७५, दिनांक ६ जून २०१७ च्या 
पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामधील श्री . क्षेत्र आळंदी येथून श्री . संत ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी पंढरपूरकडे दिनांक १७ जून २०१७ रोजी प्रस्थान 
होणार आहे. त्या दरम्यानच्या कालावधीत महाराष्ट्रातून व परराज्यातून अनेक दिंड्या आळंदीत येतात . अशा वेळी भाविकांची प्रचंड प्रमाणात गर्दी होऊन 
वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन त्यामुळे अनेकांना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे वाहतुकीचे सुयोग्य पद्धतीने नियोजन करणे शक्य व्हावे यासाठी 
आळंदी ते निरा या मार्गवरील वाहतूक व्यवस्था सोबत जोडलेल्या विवरणाप्रमाणे नमूद तारखेस व वेळी तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूक बंद ठेवणेबाबात 
अधिसूचना काढणेस विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , सौरभ राव , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/ पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि 
अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना गृहविभाग क्रमांक एम.ए.व्ही . ५८ ९ / सीआर १०६१/टीआर-२ , दिनांक २० सप्टेंबर १९९० अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारास अनुसरून खालील विवरणाप्रमाणे नमूद ठिकाणी त्या तारखेस व वेळी तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूक बंद ठेवणेबाबत निश्चित करीत आहे. 


श्री . संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थानाच्या वेळी बंद करावयाच्या मार्गाची माहिती 


दिनांक 


पालखी मार्ग 


पर्यायी वाहतुकीचा मार्ग 


शनिवार , १७ जून २०१७ 
रविवार , १८ जून २०१७ 
सोमवार , १९ जून २०१७ 


आळंदी मुक्काम 
भवानी पेठ मुक्काम 


भवानी पेठ 

मुक्काम 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


दिनांक 


पालखी मार्ग 


मंगळवार , २० जून २०१७ पुणे हडपसर ते सासवड 

( सासवड मुक्काम ) 


पर्यायी वाहतुकीचा मार्ग 
पहाटे ३.०० वा . पासून सासवड ते पुणे हडपसर मार्गे वाहतूक बंद राहील. सर्व अवजड 
वाहने नारायणपूर , केतकावळे , कापूरहोळ मार्गे पुण्यात येतील. तसेच लहान वाहने 
बापदेव घाटामार्गे पुण्यास येतील. सासवडकडे येणारी वाहने वरील मार्गाने येतील . 
रात्रौ २१.३० नंतर वाहतूक पूर्ववत चालू राहील. 


बुधवार , २१ जून २०१७ 
गुरुवार , २२ जून २०१७ 


सासवड मुक्काम 
सासवड ते जेजुरी 
( मुक्काम जेजुरी) 


शुक्रवार , २३ जून २०१७ 


जेजुरी ते वाल्हे 
( मुक्काम वाल्हे ) 


पहाटे ००.०० पासून बारामती व पंढरपूरकडे जाणारी वाहतूक मंतरवाडी फाटा येथून 
वळविण्यात येईल. बारामतीकडून येणारी वाहने चौफुला मार्गे व निरा लोणंद मार्गे जातील. 
रात्रौ २४.०० वा . पासून वाहतूक पूर्ववत होईल . 
पहाटे ३.०० वा पासून जेजुरी ते निरा मार्गे येणारी वाहतूक बंद राहील. सासवड मार्गे 
येणारी वाहतूक बेलसर फाटा मार्गे वाघापूर बाजूकडे फलटण , लोणंद मार्गे येणारी 
वाहतूक निरा शिवाजी चौक येथून गुळुचेमार्गे चौफुल्याकडे तसेच बारामती मार्गे येणारी 
वाहतूक मोरगाव येथून चौफुला मार्गे वळविण्यात येईल. रात्रौ २१.३० वा. नंतर वाहतूक 
पूर्ववत चालू राहील . 
पहाटे ३.०० वा. पासून लोणंद ते निरा मार्गे येणारी वाहतूक बंद राहील. तसेच निरा 
ते जेजुरी मार्गे येणारी वाहतूक बंद राहील. पुण्याकडून येणारी वाहने जेजुरी येथून 
मोरगावकडे वळविण्यात येईल . रात्रौ २१.३० पासून वाहतूक पूर्ववत चालू राहील. 


शनिवार , २४ जून २०१७ 


वाल्हे ते लोणंद , 
(जिल्हा सातारा ) 


पुणे, १२ जून २०१७. 


अधिसूचना ( एक्स -३२२३ ) 
विषय : देहू , आळंदी येथील पालखी प्रस्थानाचे कालावधीत ठराविक मार्गावरील वाहतूक वळविणे बाबतची अधिसूचना काढणेबाबत ..... 

क्रमांक पगक / कावि /३१११/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांजकडील पत्र क्रमांक -२०१७/६७२ , दिनांक ७ जून २०१७ च्या 
पत्रान्वये श्री . क्षेत्र देहू येथून श्री. संत तुकाराम महाराज व आळंदी येथून श्री . संत ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे. 
त्या दरम्यानचे कालावधीत महाराष्ट्रातून व परराज्यातून अनेक दिंड्या देहू येथे येतात . अशा वेळी भाविकांची प्रचंड प्रमाणात गर्दी होऊन वाहतुकीची कोंडी 
निर्माण होऊन त्यामुळे अनेकांना अडचणीनिर्माण होतात . त्यामुळे वाहतुकीचे सुयोग्य पद्धतीने नियोजन करणे शक्य व्हावे याकरिता दिनांक १४ जून २०१७ 
रोजी ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक १८ जून २०१७ रोजीचे १२.०० वाजेपर्यंत या कालावधीत देहू व आळंदी येथे येणारे वाहनापैकी वाहतूक पासधारक , 
शासकीय वाहने वगळून इतर सर्व दुचाकी/ तीनचाकी/ चारचाकी लहान मोठी अवजड वाहने यांना येणेस बंदी घालण्याच्या मार्गाबाबत तपशील देऊन तशी 
अधिसूचना निर्गमीत होणेस विनंती केलेली आहे. त्याअर्थी, मी , सौरभ राव , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५ नुसार 
रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना गृहविभाग क्रमांक एम.ए.व्ही. ५८ ९/ सीआर १०६१/ टीआर-२, 
दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून दिनांक १४ जून २०१७ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक १८ जून २०१७ रोजीचे 
१२.०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीसाठी वाहतूक मार्ग खालील नमूद केलेप्रमाणे बंद करणेचे निश्चित करीत आहे. 
श्री . क्षेत्र देहू येथील पालखी प्रस्थानाचे वेळी बंद करावयाच्या मार्गांची नावे : 

( १) चाकण फाटा ते देहूगाव मार्ग, (२) तळवडे ते देहूमार्ग, (३) देहूरोड ते शामल डिफेन्स थिएटर, ( ४) देहू कमान कॉर्नर ते देहूगांव, ( ५) देहूरोड 
सेंट्रल चौक ते निगडी नाका येणारा - जाणारा मार्ग. 
श्री . क्षेत्र आळंदी येथील पालखी प्रस्थानाचे वेळी बंद करावयाच्या मार्गाची नावे : 

( १) पुणे ते आळंदी, (२) चाकण ते आळंदी, (३) वडगांव घेनंद ते आळंदी ( ४) मरकळ ते आळंदी. 
पुणे, ३ जून २०१७. 


. 


३ 


अधिसूचनेस मुदतवाढ ( एक्स -५४६ ) 
वाचले : ( १) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक पगक/ कावि-५३५३ / २०१७, दिनांक १६ ऑक्टोबर १७. 

(२) व्ही. एम. मातेरे इनफ्रासट्रक्चर ( इंडिया) प्रा . लि . मोशी, तालुका हवेली, यांजकडील पत्र क्रमांक VMMIPL/ RTO/ Alandi/ ४ ९ ३, दिनांक 
नोव्हेंबर 

२०१७. 
( ३) क्रिएशन इंजिनियर प्रायव्हेट लिमिटेड ५, स्टाफ कॉलनी, सेक्टर नंबर २७, पीसीएनटीडीए , निगडी, पुणे -४४, यांजकडील पत्र क्रमांक 

CEPL/ PDG/ Alandi/ २०१७-१८ / २०१ , दिनांक ७ डिसेंबर २०१७. 
(४ ) मा . अपर पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांजकडील पत्र क्रमांक वाहतूक शाखा/ २०१७/ १६४७, दिनांक ९ डिसेंबर २०१७. 
(५) मोटार वाहन कायदा १ ९ ८८ चे कलम ११५ मधील तरतुदी. 
(६) मोटार वाहन कायदा १९ ८८ चे कलम ११५ खालील अधिकार प्रदान केलेले शासन गृह विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एम.व्ही.ए. 
५८ ९ / सीआर -१०६०/टीआरए -२, दिनांक 

१ ९ 9980 , Addendum , feriich 

३० 


or 


मे 


सप्टेंबर २००२. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


३७ 


विषय : आळंदी शहरातील प्रदक्षिणा रस्ता रुंदीकरण कामाचे दरम्यान आळंदी शहरात एकेरी वाहतूक करणेबाबत .... 

क्रमांक पगक / अवेट/ १२/ सन २०१७.- क्रमांक १ अन्वये आळंदी शहरात मरकळ चौक ते वाय जंक्शन या रोडचे काम करीत असताना मरकळ चौक , 
नगरपरिषद चौक , पीसीएमटी चौक , वाय जंक्शन अशी एकेरी मार्गाने वाहतूक चालू ठेवणेबाबत व जड वाहतूक बंद करणेबाबतची अधिसूचना दिनांक १६ 
ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक १० डिसेंबर २०१७ जारी करण्यात आली होती. 

क्रमांक २ व ३ अन्वये आळंदी शहरात मरकळ चौक ते वाय जंक्शन या रोडचे काम करीत असताना मरकळ चौक , नगरपरिषद चौक , पीसीएमटी 
चौक , वाय जंक्शन अशी एकेरी मार्गाने वाहतूक चालू ठेवणेबाबत व जड वाहतूक बंद करणेबाबत तीन महिन्यापर्यंत मुदतवाढ मिळणेची विनंती करण्यात 
आलेली होती. 

ज्याअर्थी, क्रमांक ४ अन्वये मा . जिल्हा पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी आळंदी शहरात मरकळ चौक ते वाय जंक्शन या रोडचे काम करीत 
असताना मरकळ चौक , नगरपरीषद चौक , पीसीएमटी चौक , वाय जंक्शन अशी एकेरी मार्गाने वाहतूक चालू ठेवणेबाबत व जड वाहतूक बंद करणेबाबत 
हरकत नसलेबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी, क्रमांक ५ व ६ अन्वये मी , सौरभ राव, जिल्हाधिकारी तथा दंडाजिल्हाधिकारी, पुणे मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार आळंदी शहरात 
मरकळ चौक ते वाय जंक्शन या रोडचे काम करीत असताना मरकळ चौक , नगरपरीषद चौक , पीसीएमटी चौक , वाय जंक्शन अशी एकेरी मार्गाने वाहतूक 
चालू ठेवणेबाबत व जड वाहतूक बंद करणेबाबतची अधिसूचना मुदतवाढ, दिनांक ९ मार्च २०१८ पर्यंत जारी करण्यात येत आहे. 
पुणे , २० डिसेंबर २०१७. 


९ 


w 


२७ 


मे 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, गृहशाखा, पुणे यांजकडून 

परिपत्रक 
क्रमांक पगक / कावि / २४ ९ २/ सन २०१७.–मा. राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी माहे जून ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या 
तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोट-निवडणुकांची घोषणा केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील २२ ग्रामपंचायतीच्या 
सार्वत्रिक व ३५२ पोट -निवडणुकांचा समावेश आहे. सदर निवडणुकांचे मतदान शनिवार , दिनांक २७ मे २०१७ रोजी व मतमोजणी सोमवार , दिनांक 
२९ मे २०१७ रोजी मतदान समाप्तीनंतर होणार आहे . 

ग्रामीण विकास मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील क्रमांक व्हीपीएस-११६४/ २८६१३/ई, दिनांक ६ फेब्रुवारी १९ ६५ च्या शासन निर्णयानुसार शनिवार , दिनांक 

२०१७ हा मतदानाचा दिवस कार्यालयीन कामकाजाचा दिवस असल्याने यादिवशी सार्वत्रिक व पोट-निवडणुकीचा कार्यक्रम लागू असलेल्या क्षेत्रात 
स्थानिक सुट्टी जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सदर दिनांकास लोकप्रतिनिधीत्व, १९ ५१ ( भाग-२) मधील नियम १३५ (ब) (१ ते ४) नुसार ज्या 
व्यक्तींना ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांकरीता मतदानाचा हक्क आहे व जे व्यवसाय, ट्रेड, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना यामध्ये रोजगारीत 
आहेत त्यांना मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी घोषित करणेत येत आहे. तसेच सदर सुट्टीसाठी कोणतीही वजाती किंवा कपाती करता येणार नाही. 

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोट -निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सार्वत्रिक व पोट -निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विविध 
आस्थापना, दुकाने आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्नगृहे , नाट्यगृहे, व्यापार , औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती तंत्रज्ञान 
कंपन्या, शॉपिंग सेंटर्स , मॉल्स , रिटेलर्स इत्यादी आस्थापना यांना सूचना देण्यात येत आहेत की , पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट-निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील कामगारांना निवडणुकीचेदिवशी म्हणेज शनिवार , दिनांक २७ मे २०१७ रोजी मतदानाचा हक्क बजाविण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी 
देण्यात यावी. 

वर नमूद केलेल्या पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट -निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील विविध आस्थापना, दुकाने आस्थापना , निवासी 
हॉटेल, खाद्यगृहे , अन्नगृहे , नाट्यगृहे , व्यापार , औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स , रिटेलर्स 
इत्यादी आस्थापनांच्या मालक / अस्थापनांनी वरील सूचनांचे काटेकोरपणे अनुपालन होईल याची दक्षता घ्यावी. 


सौरभ राव , 


जिल्हाधिकारी , पुणे . 


पुणे, १९ 


मे 


२०१७ . 


अपर जिल्हाधिकारी , पुणे यांजकडून 

आदेश-( एक्स -६४३ ) 
क्रमांक पगह/ कावि/ १२० / सन २०१७. - ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी माहे मार्च २०१७ मध्ये मुदती संपणाऱ्या २५ जिल्हापरिषदा 
व २८३ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील पुणे जिल्हापरिषद व १३ पंचायत समित्यांचा समावेश 
आहे व त्याबाबतची आचार संहिता दिनांक ११ जानेवारी २०१७ पासून संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात अंमलात आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषदेची/ 
नगरपालिकेचीनिवडणूक शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारूगोळा 
यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. मानवी जीवीत हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता 
बिघडून दंगा होऊ नये. यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने परवान्यावरील 
शस्त्रे / अग्नीशस्त्रे जवळ बाळगण्यास, धारण करण्यास तसेच वाहून नेणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वयेक्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनिमय १९ ५९ चे 
कलम १७ (३ ) ( अ) व ( बी) मधील प्राप्त अधिकारान्वये कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची निकाल 
जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ अखेरपर्यंत स्वत : जवळ परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे/ हत्यारे दारुगोळा बाळगणेस व बरोबर नेणेस मनाई 


. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


करीत आहे. या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे अधिकारी/ कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा 
कर्मचारी यांना वगळणेत येत आहे . बँका अथवा सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही, याची 
दक्षता घेणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची/ संस्थांची/ अधिकाऱ्यांचे वर राहील. 

सदरचा आदेश दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता 
कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्यानिशी आज दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी देणेत आला. 
पुणे, १६ जानेवारी २०१७. 


आदेश-( एक्स-१०३३ ) 
क्रमांक पगह/ कावि / २५६/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी माहे मार्च २०१७ मध्ये मुदती संपणाऱ्या २५ जिल्हापरिषदा 
व २८३ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील पुणे जिल्हापरिषद व १३ पंचायत समित्यांचा समावेश 
आहे व त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक ११ जानेवारी २०१७ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात अंमलात आलेली आहे. सदर 
निवडणुकीचे मतदान दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी व मतमोजणी दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी होत असून सदर निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी 
शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणुकांचे मतदानाचे मतदान व मतमोजणी असलेल्या 
कार्यक्षेत्रात मतदानाचे दिवशी म्हणजेच दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी व मतमोजणीचेदिवशी म्हणजेच दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मतदान व 
मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडू 
नये यासाठी तसेच मतमाजेणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा प्राचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची 
दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वयेक्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये पुणे 
जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान असलेल्या व मतदानाची मतमोजणी असलेल्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी म्हणजे मतदानाचे 
दिवशी व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मतमोजणीचेदिवशी मतदान व मतमोजणी केंद्राचे परीघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील 
टपऱ्या , स्टॉल, दुकाने, वाणिज्यिक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत आहे. 

सदरचा आदेश दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे मतदानाचे 
दिवशी दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे मतमोजणीचेदिवशी संपूर्ण 
दिवस अंमलात राहील. या आदेशाची उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी देणेत आला आहे . 
पुणे, १८ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स-१५५५ ) 
विषय : पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रतिबंध आदेश जारी करणे . 

क्रमांक पगक / कावि / १० ९ १/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 
जुनी वाहने खरेदी विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून असा व्यवसाय करणारे व्यावसायिकांची संख्याही 
मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात बॉम्बस्फोटमध्ये सातारा जिल्ह्यातील चोरीच्या मोटार सायकलींचा वापर 
करण्यात आलेला होता. अलीकडे होत असलेल्या अनेक दशहतवादी कारवायांमध्ये सुद्धा चोरीच्या मोटारसायकलींचा सर्रास वापर होत असल्याचे 
निदर्शनास आलेले आहे. याचप्रमाणे अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली व इतर लहान मोठ्या वाहनांच्या मोठ्या प्रमाणात 
वापर होत आहे. 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी- वक्रीचे व्यवहार मोठ्या 
प्रमाणात होत आहेत. परंतु याबाबत खरेदी-विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची खरेदी- विक्री होण्याची दाट 
शक्यता असते. खरेदी विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेले त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत आहे. यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत जुनी 
वाहने खरेदी विक्रीबाबतची महिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती (वाहन 
क्रमांक , इंजिन चासी क्रमांक , मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असेलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक व ओळखपत्र वाहनांचे 
आरसीटीसी बुक खरेदी करणाऱ्याचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक व ओळखपत्र इ.) दर ७ 
दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास विनंती 
केलेली आहे . 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी- विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 

सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 

सदर आदेश दिनांक १५ मार्च २०१७ पासून २ महिन्याकरीता अंमलात राहील. 
पुणे, १५ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


-- 


आदेश ( एक्स -१५५६ ) 
विषय : पुणे जिल्हा ग्रामीण फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रतिबंध आदेश जारी करणे ड्रोन कॅमेराच्या वापराबाबत .... 

क्रमांक पगक/ कावि / १० ९ २/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यातील छायाचित्र करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती 
संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ 
प्रमाणे संदर्भिय आदेश निर्गमित झालेले आहेत. नमूद आदेशाची मुदत दिनांक ११ मार्च २०१७ रोजी संपलेली आहे. 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाची धार्मिक स्थळे , धरणे , केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे. यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील पौड , मावळ , मुळशी तसेच इतर परिसरात लग्न समारंभात इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीकडून 
छायाचित्रणाकरिता ड्रोन कॅमेराचा वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला कोणतीही पूर्व माहिती देण्यात आलेली नाही. पुणे जिल्ह्यात 
होणारे धार्मिक सोहळे , लग्न सोहळे, सभा , मोर्चे तसेच सार्वजनिक ठिकाणे , धार्मिक स्थळे , संस्था , धरणे , सोहळा , सभा वगैरे ठिकाणांचे छायाचित्रण 
होऊन त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. याकरिता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व 
सुव्यवस्थेच्यादृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल. 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार 
असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, धरणे,केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे. याकरिता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस 
स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्यादृषटीने योग्य ती 
खबरदारी घेता येईल. अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया 

कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे . 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , खाजगी संस्था , इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा वापरणारे 
यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करत असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचे पूर्वी ७ दिवस आधी कळवून 
याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनकडून रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक करणेत येत आहे. 

सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे ७ दिवसात माहिती न 
दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 

सदर आदेश दिनांक १५ मार्च २०१७ पासून २ महिन्याकरीता अंमलात राहील . 
पुणे, १५ मार्च २०१७. 


संहिता १ ९ ७३ 


चे 


आदेश ( एक्स -३२३३ ) 
विषय : पुणे जिल्हा ग्रामीण भागात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रतिबंध आदेश जारी करणेबाबत .... 

क्रमांक पगक / कावि/ २४ ९ ८/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना राहण्यासाठी घरे / दुकाने/ फ्लॅट , फार्म हाऊस इत्यादी भाड्याने दिली 
जातात . दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या 
लोकांची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या 
हवेली, लोणीकाळभोर , लोणीकंद , चाकण, खेड , शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड , पौड , लोणावळा ग्रामीण , लोणावळा शहर , शिरूर , 
रांजणगाव व ज्या - ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय लोक नोकरी, व्यवसायानिमित्त येऊन 
भाड्याने घरे / दुकाने/फ्लॅट घेऊन राहत आहेत. परंतु त्यांचेबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देण्यात येत नाही. 

दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट , दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे शहरात सापडलेले नक्षलवादी व इंडीयन मुजाहिद्दीन 
( आयएम) या दहशतवादी संघटनेसाठी काम करणारे आत्तापर्यंत पुण्यातील १५ इसमांना अटक करण्यात आलेली आहे . नुकतेच दिनांक ९ मे रोजी 
तळेगाव दाभाडे येथे भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या माओवादी संघटनेच्या २ सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे 
मालमत्ताधारक यांनी त्यांचेकडील घरे/ दुकाने/फ्लॅट प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्वावर देणे, पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्यांची, 
भाडेकरूंची माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करण्यास विनंती केली आहे . 


९ 


२०१५ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये घरमालक यांनी भाडेतत्वावर भाडेकरू ठेवताना दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा 
घडल्यावर त्याची तात्काळ उकल होण्यासाठी घरमालकांनी घर भाड्याने देणेपूर्वी भाडेकरूची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी 
कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल, अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , राजेंद्र 
मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश 
प्रतिबंध पारित करीत आहे. 


- 


घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूचे (१) संपूर्ण नाव , ( २) सध्याचा पत्ता, (३) मूळ पत्ता, ( ४) दोन फोटो , (५) त्यांना ओळखणाऱ्या 
व्यक्तीचे नाव व पत्ता , (६) घरभाडे करारनामा . ( ७) ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून घेऊन संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर करणे 
बंधनकारक करणेत येत आहे. 


सदर आदेशाप्रमाणे घरमालक यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे माहिती न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे 
दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे , दिनांक 


१ ९ 


मे 


२०१७. 


पुणे, १८ मे २०१७. 


आदेश ( एक्स-१५ ९९ ) 


-- 


विषय : पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 
1951 ) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत.. 


w 


क्रमांक पगक / कावि/ १२८४/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
लोणावळा पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये कार्ला येथे दिनांक २८ मार्च २०१७ ते दिनांक ४ एप्रिल २०१७ या कालावधीत एकविरा देवीयात्रा साजरी होणार आहे. 
दिनांक ६ एप्रिल २०१७ रोजी गहुंजेक्रिकेट स्टेडियम येथे पुणे विरुद्ध मुंबई यांचेमध्ये आयपीएल टी -२० क्रिकेट मॅच होणार आहे . पुरंदर येथील नवीन 
प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित 
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित 
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . पुणे येथील गावां - गावांमध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व 
संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत. त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ६ एप्रिल २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम , १९ ५१ चे कलम ३७(१) 
व ( ३ ) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि , 

३. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे आणि , 

४. त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XX || of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ६ एप्रिल २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे 


w 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे. 


(क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


४१ 


8. The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) 
चे कलम ३७ चे पोटकलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस 
किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५. जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

७. सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे, २३ मार्च २०१७. 


आदेश ( एक्स-१०३४ ) 


विषय : पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 
1951 ) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत .. 


२ 


९ 


क्रमांक पगक / कावि / ४१० / सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया कसोटी क्रिकेटमॅच, गहुंजे स्टेडीयम येथे होणार आहे. 
पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . पुणे येथील गावां - गावांमध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता 
विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत. त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे 
दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७(१) व (३) चे आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ९ मार्च २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , कलम १९ ५१ 
चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि, 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७( १) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे आणि, 

३. त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७(१ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ९ मार्च २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951 ) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७( १ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


8. The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) 
चे कलम ३७ चे पोटकलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस 
किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५. जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

७. सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे, २२ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स -१५१० ) 


-- 


विषय : पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 
1951 ) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत .. 


२ 


क्रमांक पगक/ कावि /९४९/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक १३ 

मार्च २०१७ रोजी धुलीवंदन, दिनांक १४ मार्च २०१७ श्री संत तुकाराम बीज, देहूगाव , दिनांक १५ मार्च २०१७ रोजी शिवजयंती (तिथीप्रमाणे), 
दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी संकष्टी चतुर्थी व दिनांक १७ मार्च २०१७ रोजी रंगपंचमी इत्यादी सण/ उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. पुरंदर येथील 
नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक 
बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक 
बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . पुणे येथील गावां - गावांमध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व 
संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत . त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक १० मार्च २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम, १९ ५१ चे कलम ३७(१) 
व (३ ) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XX || of 1951 ) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७( १) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे आणि, 

३. त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XX || of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951 ) चे कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १० मार्च २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक मार्च 

२०१७ 

२४.०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार करणे. 
( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
(फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


२४ 


रोजी २४.०० 


( ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951 ) चे कलम ३७( १ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


oC 


४. The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951 चे 
कलम ३७ चे पोटकलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५. जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

७. सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे, ७ मार्च २०१७. 


आदेश ( एक्स -८२६ ) 


-- 


२ 


ov 


विषय : पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 
1951 ) च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत .. 

क्रमांक पगक / कावि / २२१/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
जिल्हा परिषद , पंचायत समिती निवडणुकांची आचारसंहिता ११ जानेवारी २०१७ पासून लागू झाली असून दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मतदान व 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 

तसेच पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोध असल्याने, पुणे- नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे 
कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध करित असल्याने पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा 
पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होत असल्यामुळे तसेच गावां - गावांमध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले 
आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत. त्याकरिता पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चे आदेश जारी करणे आवश्यक 
असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ जानेवारी २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ रोजी 
२४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १९ ५१ चे कलम ३७(१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस 
सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . आणि , 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XX || of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७(१) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि , 

३. त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ जानेवारी २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ रोजी २४.०० 
वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या , बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 

आहे. 
( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951 ) (Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७( १) व (३) विरुद्ध वर्तन करणे . 


or 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


8. The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) 
चे कलम ३७ चे पोटकलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस 
किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

७. सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी . 

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title 
Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


पुणे, २३ जानेवारी २०१७. 


अधिसूचना ( एक्स -७५४६ ) 
विषय : आळंदी- कार्तिकी यात्रा सन २०१७ 

आळंदी शहरात बाहेरून येणारे रस्ते वाहतुकीसाठी दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत बंद ठेवणेबाबतची 
अधिसूचना काढणेबाबत.... 

क्रमांक पगक / कावि/ ६०३९/ सन २०१७.- मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५/ शासन अधिसूचना गृहविभाग , क्रमांक एमएव्ही ०५८ ९/ सीआर 
१०६१- टीआरए-२, दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसार मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे असे फर्मावितो 
की , खाली दिलेले मार्ग दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ ( दोन्ही दिवस धरून) या मुदतीत सर्व मोटारींना वापरण्यास बंदी 
घालण्यात येत आहे . तथापि दिंड्यासोबत येणाऱ्या आवश्यक साहित्याची वाहने आत सोडणे यावीत. 

( १) पुणे ते आळंदी रस्ता, ( २ ) चाकण ते आळंदी , ( ३) वडगांव घेनंद ते आळंदी, ( ४) मरकळ ते आळंदी. 


. 


राजेंद्र मुठे 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, ६ नोव्हेंबर २०१७. 


६ 


.. 


आदेश ( एक्स-७६४८ ) 
विषय : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी सोहळा ( कार्तिकी यात्रा) २०१७ कालावधीत इंद्रायणी नदीचेपाणी पिण्यासाठी वापरण्यास बंदी ( मनाई ) 

करणेबाबत .... 

क्रमांक पगक / कावि /६१५० / सन २०१७. - मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ चे पोट - कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, 
राजेंद्र मुठे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे असे फर्मावितो की , 
(१) तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , श्री क्षेत्र आळंदी येथील इंद्रायणी नदीचेपाणी कुबेर गंगा ते थेट थोरले पुलापर्यंत कोणत्याही ठिकाणी दोन्ही 

तीरावर पिण्याकरिता व स्वयंपाकाकरिता उपयोगात आणण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे . 
(२) गावात असलेल्या ज्या विहीरीचे पाणी शुद्ध केलेले आहे. तथापी ते पाणी भांडी घासणे वगैरेकरिता वापरावयाचे आहे. गावात ठिकठिकाणी 

पाण्याचे नळ आहेत . त्या नळाचे पाणी पिण्यासाठी वापरावयाचे आहे . 
(३) नदीचे पात्रात कोणतेही घाणेरडे कपडे धुऊ नयेत अगर कोणत्याही प्रकारे नदीचे पाणी दूषीत होईल असे कृत्य करू नये. तसेच धुण्यासाठी 
राखून 

ठेवलेल्या जागेत कपडे धुवावेत. 
(४) स्नानाच्या जागा पुरुष व स्त्रियांसाठी वेगवेगळ्या राखून ठेवलेल्या आहेत. त्याच जागेत संबंधितांनी स्नान करावे. 
सदरहू आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मुंबई पोलिस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे खटला केला जाईल याची नोंद घ्यावी. 
सदरहू आदेशाची नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ अखेर राहील. 

राजेंद्र मुठे 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे. 
पुणे, ८ जुलै २०१७. 


मुदत दिनांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


४५ 


आदेश ( एक्स -३२३० ) 
विषय : आळंदी, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळा सन २०१७ कालावधीत इंद्रायणी नदीचे पाणी पिण्यासाठी वापरण्यास बंदी ( मनाई ) 

करणेबाबत .... 

क्रमांक पगक / कावि /३०१० / सन २०१७. - मुंबई पोलिस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ चे पोट - कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे असे फर्मावितो की , 
(१) तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , श्री क्षेत्र आळंदी येथील इंद्रायणी नदीचे पाणी कुबेर गंगा ते थेट थोरले पुलापर्यंत कोणत्याही ठिकाणी दोन्ही 

तीरावर पिण्याकरिता व स्वयंपाकाकरिता उपयोगात आणण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे . 
(२) गावात असलेल्या ज्या विहीरीचे पाणी शुद्ध केलेले आहे. तथापी ते पाणी भांडी घासणे वगैरेकरिता वापरावयाचे आहे. गावात ठिकठिकाणी 

पाण्याचे नळ आहेत . त्या नळाचे पाणी पिण्यासाठी वापरावयाचे आहे. 
(३) नदीचे पात्रात कोणतेही घाणेरडे कपडे धुऊ नयेत अगर कोणत्याही प्रकारे नदीचे पाणी दूषीत होईल असे कृत्य करू नये. तसेच धुण्यासाठी 

राखून ठेवलेल्या जागेत कपडे धुवावेत. 
(४) स्नानाच्या जागा पुरुष व स्त्रियांसाठी वेगवेगळ्या राखून ठेवलेल्या आहेत . त्याच जागेत संबंधितांनी स्नान करावे. 
सदरहू आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मुंबई पोलिस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे खटला केला जाईल याची नोंद घ्यावी. 
सदरहू आदेशाची मुदत दिनांक १० जून २०१७ ते दिनांक १८ जून २०१७ अखेर राहील. 


पुणे, ६ जून २०१७. 


२० 


आदेश ( एक्स -३२२ ९ ) 
विषय : आळंदी, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळा सन २०१७ कालावधीत मोटार वाहतुकीस बंदी घालणेबाबत.... 

क्रमांक पगक/ कावि / ३०११/ सन २०१७.--- मोटार वाहन कायदा १ ९ ८८ चे कलम ११५ शासन अधिसूचना गृहविभाग क्रमांक एमएव्ही ०५८९/ सीआर -१०६१/ 
टीआरए -२, दिनांक सप्टेंबर 

१ ९९ ० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे असे फर्मावितो की , खाली 
दिलेले मार्ग, दिनांक १४ जून २०१७ ते दिनांक १८ जून २०१७ ( दोन्ही दिवस धरून) या मुदतीत सर्व मोटार वाहने वापरण्यास बंदी घालण्यात येत आहे . 
( १ ) पुणे ते आळंदी रस्ता 

( अ ) धाकट्या पादुका एस.टी. स्टँड ते आळंदी ( जुन्या पुलावरून). 

( ब) धाकट्या पादुका एस.टी. स्टँड ते चाकण रस्ता जकात नाका (नव्या पुलावरून). 
( २) चाकण ते आळंदी रस्ता ( अ ) चाकण रस्ता जकात नाका ते एस.टी. स्टॅड ( जुन्या व नवीन पुलावरून). 
(३ ) आळंदी ते मरकळ/ साळू रस्ता 
( ४) आळंदी ते वडगांव रस्ता 
( ५) आळंदी ते केळगाव रस्ता 
(६ ) आळंदी ते चव्होली रस्ता 


राजेंद्र मुठे , 


पुणे , ६ जून २०१७. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


प्रभारी जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश ( एक्स -२८४१ ) 
वाचले : (१) मा . राज्य विडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, यांचेकडील क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि -२०१७/ प्र. क्र . ४/ का -८, मुंबई-३२ , दिनांक २६ एप्रिल २०१७. 

(२) तहसीलदार जुन्नर, यांजेकडील क्रमांक ग्रा . पं . निवडणूक / कावि-९ ०/ २०१७ /, दिनांक २२ मे २०१७ . 

(३ ) मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम मधील तरतुदी. 
विषय : ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोट निवडणूक २०१७ आठवडे बाजार बंद करणेबाबत ..... 

क्रमांक पगक / कावि/ २६३५ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे क्र . रानिआ/ ग्रापंनि-२०१७/ प्र.क. ४ / का -८ , मुंबई-३२, दिनांक 
२६ एप्रिल २०१७ चे कार्यक्रमानुसार पुणे जिल्ह्यात दिनांक २७ मे २०१७ रोजी ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक व पोट निवडणूक २०१७ चे मतदान होणार 
आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ मध्ये नमूद तहसिलदार , जुन्नर , यांनी दिनांक २७ मे २०१७ रोजी त्यांचे तालुक्यात आठवडा बाजार भरत 
असलेचे कळविलेले आहे. 


. 


२ 


अ . क्र 


तालुक्याचे नाव 


दिनांक २७ 


मे २१०७ 

रोजी मतदानाचे दिवशी ( शनिवार ) 
आठवडा बाजार भरणाऱ्या गावाचे नाव 


१ . 


जुन्नर 


नारायणगाव व राजूरी 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


शनिवार , 

दिनांक २७ 


त्याअर्थी, मी, रमेश काळे, प्रभारी जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम ५ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये 
वरील नमूद गावांतील आठवडा बाजार मतदानाचेदिवशी कायदा व सुव्यवस्था राखणे यासाठी सदरचे आठवडा बाजार बंद करणे आवश्यक असल्याने 

मे २०१७ रोजी भरणारे आठवडे बाजार बंद करीत आहे. सदरचे आठवडे बाजार त्या पुढील ( शनिवार ) आठवडे बाजाराचेदिवशी 
पूर्ववत भरविणेत यावेत . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम मधील तरतुदी ७ अन्वये दंड व शिक्षेस 
पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक २५ मे २०१७ रोजी देणेत आलेला आहे . 


रमेश काळे, 
प्रभारी जिल्हादंडाधिकारी , पुणे. 


पुणे, २५ 


मे 


२०१७. 


आदेश ( एक्स -२२२ ) 
उपविभागीय दंडाधिकारी, पुणे उपविभाग , पुणे यांजकडून 


विषय : फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( ३) अन्वये नमुना क्रमांक २४ नुसार .... 


- 


क्रमांक फौज./ कावि / ५४/ सन २०१८. - ज्याअर्थी, शिरुर तालुक्यातील मौजे वढु बु., कोरेगांव भिमा , सणसवाडी , शिक्रापूर व कोंढापुरी येथे 
मा . जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी दूरध्वनीवरून मा . जिल्हादंडाधिकारी, पुणे यांना सादर केलेल्या माहितीवरून व मा . अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे 
यांनी दूरध्वनीवरून मला दिलेल्या निर्देशावरून असे दाखवून देण्यात आले आहे की , दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे पेरणे, तालुका हवेली येथील 
विजयस्तंभास अभिवादन करण्यास आलेल्या समुदायामध्ये झालेल्या वादावरून दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी जमावाने हिंसक रूप धारण करून 
रस्त्यावरील वाहनांची जाळपोळ व रस्त्यावरील दुकानांची तोडफोड केली आहे. व त्याअनुषंगाने अद्याप अनेक व्यक्ती एकत्र येऊन सार्वजनिक रस्त्यावरून 
जाणेच्या बेतात असून त्यांचे दंग्यात किंवा दंगलीत पर्यावसन होणेची शक्यता आहे. 

त्याअर्थी, सदर परिस्थिती निर्माण होऊ नये व कायदा व सुव्यवस्था राखणेचे दृष्टीने खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , भाऊ गलंडे, उपविभागीय 
दंडाधिकारी, पुणे शहर -शिरुर मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ ( ३) अंतर्गत शिरुर तालुक्यातील मौजे 
वढु बु. , कोरेगांव भिमा, सणसवाडी, शिक्रापूर व कोंढापुरी याठिकाणी ५ पेक्षा जास्त व्यक्तीने सार्वजनिकरित्या एकत्र येण्यावर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करीत आहे . 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारे व्यक्ती भारतीय दंड संहिता कलम १८८ अन्वये दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 

सदरच्या आदेशामधून अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवा, शाळा, कॉलेज, अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी व समारंभ तसेच सार्वजनिक वाहतूक , सर्व 
सरकारी व निम - सरकारी कार्यालये व बँका वगळणेत येत आहेत . 


५ 


चे 


सदर आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असून प्रस्तूत आदेश दिनांक ५ जानेवारी २०१८ ते दिनांक १० जानेवारी २०१८ २४.०० 

वाजेपर्यंत 
अंमलात राहील . 

भाऊ गंलडे, 
उपविभागीय दंडाधिकारी, पुणे , 

उपविभाग, पुणे . 
पुणे , ५ जानेवारी २०१८ . 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश ( एक्स -८६२-६३ ) 
क्रमांक ना.बँका/ १- स.आ ./ नांदणी सहकारी बँक लि./ का.क १५६ / वि.व.अ/ ३१६/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये नांदणी सहकारी बँक लि ., नांदणी, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम 

१ ९ ६० कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 

मार्च 

३१ 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 


, 


चे 


राहून दिनांक 


२०१७ पर्यंत 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री. रुस्तुम गुलाब मुजावर 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर , सांगली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


४७ 


अटी.- 


५ 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी . 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३, अ -४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, नांदणी सहकारी बँक लि ., नांदणी, जिल्हा कोल्हापूर 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, ७ जुलै २०१७ . 


आदेश ( एक्स -८६४-६५ ) 


क्रमांक ना.बँका/१ - स.आ./ का.क १५६ / डॉ . आ . चौ . अर्बन बँक लि ./ वि.व.अ/ ३६ ९/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये डॉ . अण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप. बँक लि ., पेठ वडगांव , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० 

कलम १५६ अन्वये व नियम 

१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


चे 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . महेशकुमार शिवाप्पा शिवपुजी 


सहायक सरव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


सिंधुदुर्ग जिल्हा 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


अटी.- 


- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ -३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ -१ , अ-२ , अ-३, अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी, 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, डॉ . अण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप . बँक लि . 
पेठ वडगांव, तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, ७ जुलै २०१७. 


आदेश ( एक्स-४ ९ ६ - ९ ७ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अन्वये 


- 


क्रमांक ना.बँका/ सआ .- १/ लातूर अर्बन बँक / क.१५६ /१८६/ अधि ./ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये 
लातूर अर्बन को - ऑप. बँक लि ., लातूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता शक्ती प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


४ ९ 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र (जिल्हे ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . शर्मा जयप्रकाश सीताराम 


वसुली अधिकारी 


कलम १५६ ( १ ) 
व नियम १०७ 


लातूर , नांदेड , 


२ . 


श्री . दीपक कुंडलिक गवळी 


वसुली अधिकारी 


औरंगाबाद , सोलापूर . 
पुणे, मुंबई , 
अहमदनगर . 


कलम १५६ ( १ ) 
व नियम १०७ 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयासह या 
कार्यालयास सादर करावी. 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा 
त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करण्यात यावा . 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ, ब, व क सोबत जोडलेला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, लातूर अर्बन को - ऑप. बँक लि ., 
लातूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


१० . 


पुणे , २० 


जानेवारी 

२०१७ . 


आदेश ( एक्स -४ ९ ८ - ९९ ) 


चे कलम 


क्रमांक ना.बँका/डि -४ / का.क १५६ / दि. विटा मर्चटस को - ऑप. बँक / वि.व.अ/ १७५/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि विटा मर्चेटस को - ऑप . बँक लि ., विटा , जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ 

मार्च 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


२०१७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


व्यवस्थापक 


विटा शहर , 


१ . 

२ . 


श्री . प्रभाकर पांडुरंग डाके 
श्री . कांतीलाल आत्माराम म्हेत्रे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


मुख्याधिकारी 


३ . 


श्री . इकबाल रहिमान खान 


वसुली अधिकारी 


करारावरील अधिकारी 
सेवानिवृत्त सहा. निबंधक 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 


8 . 

५ . 


श्री अविनाश बापूसो. देसाई 
श्री . संतोष पुरुषोत्तम पामोपाध्ये 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


खानापूर 
यशवंतनगर , भिलवडी, 
सांगली जिल्हा. 
दिघंची, खरसुंडी, 
करगणी गव्ह . कॉलनी . 
औद्योगिक वसाहत , मिरज . 
सांगली, कवठे महाकांळ, 
कुपवाड . 
इचलकरंजी , जयसिंगपूर , 
कोल्हापूर . 
चिपळूण 
आटपाडी, सांगली 
सांगोला, सोलापूर 
वडूज , कोरेगांव, कराड , 
मुंबई , गोंदवले , पुणे प्रधान 
कार्यालय . 


६ . 


श्री . मोहन सदाशिव साळुखे 


ज्युनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


७ . 


श्री . राजीव गजानन बीडकर 


८ . 


श्री . शशिकांत वसंत हणमंते 


मुख्याधिकारी 
अधिकारी 
ज्युनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


९ . 


श्री . अनिलकुमार अरविंद पत्की 
श्री .फिरोज गुलाब शिकलगार 


१० . 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ -१ , अ-२ , अ-३ , अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासननिर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि विटा मर्चेटस को - ऑप . बँक लि ., 
विटा , जिल्हा सांगली असा फलक लावता येऊ शकेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९४१ 


५१ 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, २१ जानेवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स -१०१५ ) 


क्रमांक ना.बँका/ १- स.आ ./ का.क १५६/ दि . रयत सेवक को - ऑप. बँक/ वि.व.अ/ ३५४/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि रयत सेवक को - ऑप.बँक लि ., सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ 
व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून 

मार्च २०१७ 

पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे. 


दिनांक ३१ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


व्यवस्थापक 


१ . 

२ . 


श्री . मोहन भिमराव वाघ 
श्री . गोरखनाथ निवृत्ती थोरात 
श्री . गजानन निलकंठ बडवे 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सातारा , सोलापूर 
अहमदनगर , नाशिक 
पुणे, नवी मुंबई 


३ . 


व्यवस्थापक 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ -४ मध्ये ठेवण्यात यावी . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि रयत सेवक को - ऑप. बँक लि . सातारा असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, १७ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स - ३१५-१६ ) 


चे कलम १५६ 


क्रमांक ना.बँका/ १ - स.आ./ का.क १५६/ कृष्णा सहकारी बँक लि ./ वि.व.अ/ २५३/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये कृष्णा सहकारी बँक लि ., रेठरे बु. मलकापूर (कराड ), जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च 
२०१७ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


उपव्यवस्थापक 


श्री . गणपती बंडू वाटेगांवकर 
श्री . अविनाश मोहन मोरे 
श्री . शंकर विष्णू पाटील 


कोल्हापूर व पुणे जिल्हे 
सांगली जिल्हा 


२ . 

३ . 


अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ -१ , अ-२ , अ-३ , अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, कृष्णा सहकारी बँक लि . रेठरे बु., मलकापूर (कराड ), 
जिल्हा सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९४१ 


५३ 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, ३१ जानेवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स -६१७ ) 
क्रमांक ना.बँका/ डि -४ / का.क १५६ / दि. आजरा अर्बन बँक/ वि.व.अ/ २६६/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये दि आजरा अर्बन को - ऑप.बँक लि . , आजरा, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक 

३१ 

मार्च 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२०१७ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . सुनिल बळवंत बावनवार 


सिनिअर अकौंटंट 


वसुली अधिकारी 


२ . 


श्री . संजय शंकर सावंत 


श्री . अरविंद भिमराव गवळी 


३ . 

४ . 


शाखाधिकारी 
सिनिअर अकौंटंट 
शाखाधिकारी 


५. 


अकौंटंट 


६ . 


मुख्य कार्यालय आजरा , 
कोल्हापूर , सिंधुदुर्ग, पुणे जिल्हा 
चंदगड , भुदरगड , कागल 
गडहिंग्लज, 

राधानगरी 
शाहूवाडी, करवीर , हातकणंगले 
मुंबई लोअर परेल शाखा 
मुंबई कोपरखैराणे शाखा 
डोंबिवली-ठाणे 
मुंबई व ठाणे 
मुंबई व कोपरखैराणे 
बोरीवली-मुंबई 
कोपरखैराणे, जिल्हा मुंबई. 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


श्री . सुनिल शंकर चव्हाण 
श्री . आनंदा गणपती पालकर 
श्री. अनिल विष्णु बोलके 
श्री. संभाजी कृष्णा शिंदे 
श्री. बाळकृष्ण जोतिबा सुरंगे 
श्री . विश्वास महिपती नलवडे 
श्री . अशोक दत्तात्रय चौगुले 
श्री . विश्वास आप्पा धडाम 


७ . 


शाखाधिकारी 


८ . 


शाखाधिकारी 


९ . 


शाखाधिकारी 


१० . 


शाखाधिकारी 


११ . 


शाखाधिकारी 


अटी .- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१, अ-२ , अ-३ , अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


५ 


१ ९ ६० व 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
रांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि आजारा अर्बन को - ऑप. बँक लि ., आजरा, जिल्हा 
कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे , ३१ जानेवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स -६१८ ) 


चे कलम 


क्रमांक ना.बँका/ डि -४ / का.क १५६/ अजिंक्यतारा महिला सह. बँक /वि.व.अ/ २५६/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये अजिंक्यतारा महिला सहकारी बँक लि ., सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

चे अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून 

दिनांक 

३१ 

मार्च पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अधिनियम , १९ ६० 


कलम १५६ 


२०१७ 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


सातारा 


श्री . रामदास एकनाथ चिंचकर 
श्री . सुजीत निवृत्ती शिंदे 


वसुली अधिकारी 
शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ . 


पुणे 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३, अ -४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


५५ 


१० . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, अजिंक्यतारा महिला सहकारी बँक लि ., सातारा असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, ३१ जानेवारी २०१७. 


आदेश (एक्स-६१ ९ ) 


चे कलम 


क्रमांक ना.बँका/१- स.आ / का.क १५६/ रा. शाहू गर्व्ह. सर्व्हटस बँक / वि.व.अ/ २५४ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये राजर्षि शाहू गव्हर्नमेंट सर्व्हटस को - ऑप. बँक लि ., कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक 
३१ मार्च २०१७ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शाखा व्यवस्थापक 


१ . 

२ . 


श्री . सुभाष बाबासो. घाटगे 
श्री . सुनिल दुधाप्पा चौगुले 
श्री . रुपेश कृष्णराव पाटोळे 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर , सांगली 
रत्नागिरी, ओरोस 
सातार, पुणे , सोलापूर 


३ . 


शाखा व्यवस्थापक 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१, अ -२ , अ -३, अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, राजर्षि शाहू गव्हर्नमेंट सर्व्हटस को - ऑप . बँक लि ., 
कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, ३१ जानेवारी २०१७. 


" 


आदेश ( एक्स - ६२१-२१ ) 


क्रमांक ना.बँका/ १ - स.आ / श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लि ./ का.क १५६ / वि.व.अ./ २७०/ २०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लि ., फलटण, जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक 
३१ मार्च २०१७ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री . प्रल्हाद आप्पासाहेब करे 


कनिष्ठ अधिकारी 


रामनगर , जिल्हा सातारा 


१ . 

२ . 

३ . 


श्री . अजित शहाजी शिंदे 


वरिष्ठ अधिकारी 


राजवाडा , 

जिल्हा सातारा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


श्री . शाम शिवाजी कापसे 


कनिष्ठ अधिकारी 


राजवाडा, जिल्हा सातारा 


४ . 


श्री . नंदकुमार निवृत्ती कुंभार 


कनिष्ठ अधिकारी 


५ . 


श्री . प्रविण पांडुरंग काकडे 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


- 


साखरवाडी, म्हसवड , दहिवडी , 
जिल्हा सातारा . 
कराड , सातारा , कोरेगांव, 
वडूज , जिल्हा सातारा . 
लोणंद , शिरवळ , महाबळेश्वर , 
जिल्हा सातारा . 
पुणे-बारामती 


६ . 


श्री . महेश जनार्दन धुमाळ 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


, 


७ . 


श्री . विजय चत्रगुण रणवरे 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


५७ 


५ 


५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१, अ -२ , अ -३, अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लि ., फलटण, जिल्हा 
सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे , ३१ जानेवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स -६२२ ) 


क्रमांक ना.बँका/ डि -४ / का.क १५६ / माणदेशी महिला सह. बँक / वि.व.अ./ २६७/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये माणदेशी महिला सहकारी बँक लि ., म्हसवड , जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून 

दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


सातारा 


२ . 


३ . 


४ . 


सौ . रुकसाना नालसाहेब मुलाणी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
सौ . वैशाली मारुती शेडगे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

सातारा , रायगड 
श्री . रविंद्र मुधकर विरकर 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

सातारा , पुणे 
श्री . अनिल जयाप्पा खंदारे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

सांगली, सोलापूर 
अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


. 


५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१, अ -२, अ-३, अ -४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व 
नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, माणदेशी महिला सहकारी बँक लि ., म्हसवड , जिल्हा 
सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे , ३१ जानेवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स -६२३ ) 


क्रमांक ना.बँका/ डि -४/ का.क १५६ / राजाराम बापू सह. बँक / वि.व.अ./ २६८/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये राजाराम बापू सहकारी बँक लि ., पेठ , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक 
३१ मार्च २०१७ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . विजय महादेव पाटील 


मॅनेजर 


श्री . पोपट ईश्वरा चौगुले 


ज्युनिअर ऑफिसर 


२ . 
३ . 

४ . 


मुंबई 
पुणे 
कोल्हापूर 


चिफ मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


श्री . सुर्यकांत वसंतराव जाधव 
श्री . दत्तात्रय निवृत्ती पाटील 
श्री . रविंद्र रामराव पाटील 


मॅनेजर 


सातारा 


५ . 


ज्युनिअर ऑफिसर 


सांगली ( मुख्यालय , पलूस आणि 
मिरज. 


६ . 


श्री . रघुनाथ राजाराम निकम 


ज्युनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


सांगली, (वाळवा व शिराळा तालुका) 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


५ ९ 


५ 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ -४ मध्ये ठेवण्यात यावी . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, राजाराम बापू सहकारी बँक लि ., पेठ , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


सुनिल पवार 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे, ३१ जानेवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स - ६२४-२५ ) 


क्रमांक ना.बँका/ १ - स.आ/ हुतात्मा सह. बँक लि . / का.क १५६/वि.व.अ. / २७१/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये हुतात्मा सहकारी बँक लि ., वाळवा, जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६० 

अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून 

दिनांक 

३१ 

मार्च पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अधिनियम , 


चे 


कलम १५६ 


२०१७ 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


२ . 
३ . 


श्री . बाबुराव शामराव देसाई 
श्री . अशोक दत्तात्रय तेलंग 
श्री . सदाशिव दत्तात्रय सुर्यवंशी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सांगली, कोल्हापूर , मुंबई 
सांगली, सातारा 
सांगली 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


अटी.- 


. 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, हुतात्मा सहकारी बँक लि ., वाळवा, जिल्हा सांगली असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

सुनिल पवार 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, 
पुणे, ३१ जानेवारी २०१७. 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश ( एक्स -३७६ ) 


क्रमांक ना.बँका/ डि -४ / का.क १५६/ इचलकरंजी अर्बन बँक / वि.व.अ. /१०९/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल . खंडागळे , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये इचलकरंजी अर्बन को - ऑप . बँक लि ., इचलकरंजी ( अवसायनात) जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , चे कलम १५६ अन्वये व नियम 

१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


१ ९ ६० 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


जनरल मॅनेजर 


श्री . राजेंद्र पुनाप्पा पुजारी 
श्री . नसरुद्दीन रज्जाक बाणदार 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


मुख्य शाखा, इचलकरंजी 
मुख्य शाखा, इचलकरंजी 


२ . 


सब अकौंटंट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


६१ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


३ . 


श्री . सुभाष बाळगोंडा पाटील 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


. 


४ . 


श्री . विजय कांतीलाल तारळेकर 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


मुख्य शाखा , इचलकरंजी, 
मुरगूड, कागल , कोल्हापूर . 
औद्योगिक वसाहत , कोल्हापूर , 
सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 
मुख्य शाखा इचलकरंजी, हुपरी , 
कवठेगुलकंद, कोल्हापूर , 
जयसिंगपूर , मलकापूर , गडहिंग्लज, 
मुख्य शाखा, इचलकरंजी 


५ . 


श्री . सुर्यकांत बंडू सुणगार 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


६ . 


श्री . शेख फरीद गुलाब 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९१ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१, अ -२ , अ-३, अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


- 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि इचलकरंजी अर्बन को - ऑप . बँक लि ., इचलकरंजी 
( अवसायनात ), जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, ७ जानेवारी २०१७. 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


आदेश (एक्स-३७५ ) 


क्रमांक ना.बँका/ डि -४/ का.क १५६/मानसिंग को - ऑप. बँक / वि.व.अ./११४ /२०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये मानसिंग को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., दुधोंडी, तालुका पलूस, जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . मधुकर शिवाजी धनवडे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सांगली जिल्हा 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ -१ , अ-२ , अ-३ , अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १ ९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


५ 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, मानसिंग को - ऑपरेटिव्ह लि ., दुधोंडी, तालुका पलूस , 
जिल्हा सांगली असा फलक लावता येऊ शकेल. 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, ७ जानेवारी २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


६३ 


चे 


आदेश ( एक्स -३७४ ) 

१ ९ ६० कलम १५६ 
क्रमांक ना.बँका/ १ - स.आ / का.क १५६ / जनता सह. बँक / वि.व.अ./ ११६ / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल. खंडागळे , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये जनता सहकारी बँक लि ., आजरा, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

अन्वये व नियम 
कलम १५६ १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 

राहून दिनांक मार्च 
३१ 

२०१७ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


- 


चे 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


असिस्टंट मॅनेजर 


श्री . एम . आर. फर्नांडीस 
श्री . पी . एम . भातकांडे 


२ . 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सांगलीजिल्हा 


३ . 


श्री . एम. बी . कुडाळकर 


कनिष्ठ अधिकारी 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१, अ -२ , अ -३, अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १ ९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, जनता सहकारी बँक लि ., आजरा, जिल्हा कोल्हापूर 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे , ७ जानेवारी २०१७. 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


आदेश ( एक्स-३७३ ) 


क्रमांक ना.बँका/ १ - सआ / का.क १५६ / श्री वारणा सहकारी बँक लि ./वि.व.अ. /११७/२०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये वारणा सहकारी बँक लि ., वारणानगर , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक 
३१ मार्च २०१७ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री . जयदीप प्रकाश पाटील 


अधिकारी 


श्री . भिमराव रंगराव माने 


अधिकारी 


१ . 

२ . 
३ . 

४ . 


ठाणे व पुणे 
कोल्हापूर 
सांगली 


अधिकारी 


श्री. ज्ञानेश्वर पांडूरंग बोंडगे 
श्री . दयानंद संतू कांबळे 
श्री . शिवाजी आण्णासो . वडेर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


अधिकारी 


अधिकारी 


कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 


مکی 


६ . 


श्री . अशोक धोंडिराम घाटगे 


अधिकारी 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ -१ , अ-२, अ-३, अ -४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


५ 


८. शासननिर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री वारणा सहकारी बँक लि . , वारणानगर , तालुका 
पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


६५ 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे , ७ जानेवारी २०१७. 


आदेश (एक्स-३७२ ) 


चे 


कलम 


क्रमांक ना.बँका/ १ - सआ/ का.क १५६ /पार्श्वनाथ को - ऑप. बँक लि ./वि.व.अ. /११८/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी . एल. खंडागळे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये पार्श्वनाथ को - ऑप . बँक लि ., कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अधिनियम , १ ९ ६० 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . अनिल विठ्ठलराव साळोखे 


जनरल मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर , सांगली, सातारा , 
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, मुंबई 
व ठाणे जिल्हा. 


२ . 


श्री . जयसिंग रामचंद्र पाटील 


वरीलप्रमाणे 


डेप्युटी जनरल मॅनेजर 
मॅनेजर 


श्री . संदीप चिमणलाल शहा 


३ . 

४ . 


श्री . रंजन रामगोंड पाटील 


ऑफिसर 


श्री . दादासाहेब रामराव पाटील 


शाखाधिकारी 


مکی 


६ . 


श्री . मदन जोतीराम घाटगे 


ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


७ . 


श्री . राजेंद्र वसंतराव पाटील 


शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 


कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 


८ . 


श्री . चिराग महेंद्र रामी 


९ . 


श्री . अमर भिमराव निरुखे 


शाखाधिकारी 


१० . 


शाखाधिकारी 


श्री . सुनिल बाळासो. पाटील 
श्री . रामचंद्र तुकाराम पाटील 


११ . 


शाखाधिकारी 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१, अ -२, अ-३, अ -४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवासिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, पार्श्वनाथ को - ऑप. बँक लि ., कोल्हापूर असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, ७ जानेवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स -३७७ ) 


चे कलम 


क्रमांक ना.बँका/ १ - सआ / का.क १५६ / डॉ. आ . चौ. अर्बन बँक लि ./ वि.व.अ. / १०८/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल . खंडागळे , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये डॉ . आण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप. बँक लि ., पेठ वडगांव, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


9 . 


श्री. महेशकुमार शिवाप्पा शिवपुजी 


सहाय्यक सरव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर , 
व सातारा जिल्हा. 
( शाखा राजारामपुरी, भवानी मंडप , 
सोमवार पेठ). 


२ . 


श्री . शितल विलासराव पाटोळे 


उपप्रबंधक 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर व सांगली जिल्हा 
( गांधीनगर) आळते, हातकणंगले , 
जवाहरनगर , इचलकरंजी). 


३ . 


श्री . तात्यासाहेब रामकिशन गायकवाड 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर , सांगली 
( पेठ वडगांव , गडहिंग्लज , 
अब्दुललाट , दत्तवाड , 
सांगली , मिरज ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


६७ 


अटी.- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ -४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, डॉ . अण्णासाहेब चौगुले अर्बन को - ऑप. बँक लि. , पेठ 
वडगांव, तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे, ७ जानेवारी २०१७. 


आदेश (एक्स-३७८ ) 


चे 


क्रमांक ना.बँका/१ - सआ/ का.क १५६/कर्नल आर. डी. निकम सैनिक सहकारी बँक लि ./ वि.व.अ. /९ १/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० कलम १५६ 

अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये कर्नल आर. डी . निकम सैनिक सहकारीबँक लि., सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून दिनांक ३१ 

मार्च २०१७ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


शाखा प्रमुख 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . मधुसुदन यशवंत यादव 
श्री . शरद दत्तात्रय किरवे 


२ . 

३ . 


महाराष्ट्र राज्य 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


शाखा प्रमुख 
वरिष्ठ शाखा प्रमुख 


श्री . रविंद्र सदाशिव जाधव 


रत्नागिरी, रायगड 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


४ . 


शाखा प्रमुख 
वरिष्ठ शाखा प्रमुख 


مکی 


६ . 


शाखा प्रमुख 


७ . 


श्री . भरत बळवंत पिसाळ 
श्री . मुकुंद श्रीकृष्ण देशपांडे 
श्री . दीपक निवृत्ती डेरे 
श्री . प्रदीप भिकाजी निकम 
श्री . मनोहर सर्जेराव माने 
श्री . राजेंद्र रामचंद्र देशमुख 
श्री . राजेंद्र पांडूरंग खलाटे 


शाखा प्रमुख 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


८ . 


शाखा प्रमुख 
वरिष्ठ शाखा प्रमुख 


९ . 


सातारा जिल्हा 
सातारा जिल्हा 
सातारा जिल्हा 
सातारा जिल्हा 
सांगली , सोलापूर जिल्हा 
कोल्हापूर , सिंधुदुर्ग जिल्हे 
सोलापूर , उस्मानाबाद , लातूर , 
नांदेड , परभणी जिल्हे. 
पुणे, ठाणे, मुंबई जिल्हे 
अहमदनगर, औरंगाबाद , धुळे , 
बीड , नाशिक , बुलढाणा, जालना, 
जळगांव , जिल्हे . 


१० . 


शाखा प्रमुख 


११. 


श्री . संजय जगन्नाथ डेरे 


शाखा प्रमुख 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


१२. 


श्री . अविनाश श्रीरंग निकम 


शाखा प्रमुख 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह दिनांक २४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात अ -३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना अ-१ , अ-२ , अ-३ , अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, कर्नल आर. डी . निकम सैनिक सहकारी बँक लि., 
सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


पुणे , ७ जानेवारी २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


६ ९ 


आदेश ( एक्स-४२ ९ -३० ) 


चे 


अन्वये मला 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/ ओझर मर्चेट बँक / का.क १५६/ अधि. /१२५ / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० कलम १५६ 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल. खंडागळे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये दि ओझर मर्चेटस् को - ऑप. बँक लि ., ओझर ( तांबट ), तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुलीबाबत करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचेनिबंधकाचे 
अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


नाशिक 


२ . 


श्री . तात्यासाहेब रामकिसन गायकवाड 
श्री . विकास बाबुराव मोरे 
श्री . ज्ञानेश्वर दत्तात्रय व्यवहारे 


विशेष वसुली अधिकारी 
वसुली व्यवस्थापक 
वसुली अधिकारी 


कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 


नाशिक 


३ . 


नाशिक 


. 


५ 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांचे कार्यालयासह या 
कार्यालयास सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नुमना अ , ब व क सोबत जोडलेला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक डिसेंबर 

२०१५ रोजीदिलेला आदेशाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स ,दिनांक 

२३ नोव्हेंबर २००६ 

अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि ओझर मर्चेटस् को - ऑप . बँक लि ., ओझर (तांबट ) 
तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

डॉ . पी . एल . खंडागळे, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे, ७ जानेवारी २०१७. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


६ 


आदेश ( एक्स -७३३७ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वाचावे : ६. या कार्यालयाचे जा.क्र . ना. बँका/ सआ -१/ नांदेड मर्चेट बँक /क.१५६/अधि./१७, दिनांक २० जून २०१७. 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि नांदेड मर्चेटस् को - ऑप . बँक लि ., नांदेड यांचेदिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ चे पत्र. 
क्रमांक ना.बँका/ सआ -१ / नांदेड मर्चट बँक / का.क १५६ / अधि./ २६५४/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये वाचावे क्रमांक ७ अन्वये दि नांदेड मर्चेटस् को - ऑप . बँक लि ., नांदेड या बँकेने प्रस्तावित केल्यानुसार या कार्यालयाचे वाचावे क्रमांक ६ चे 
आदेशात नमूद श्री . लायक गोरेमियाँ नेरलीकर , वसुली अधिकारी यांचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ प्रदान 
करण्यात आलेले अधिकार रद्द करीत आहे. तसेच सदर वसुली अधिकारी यांचेऐवजी खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यास त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुलीबाबत करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरीता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ . 


श्री . गजेंद्र पुनमचंद पंडीत 


शाखाधिकारी 


कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 


नांदेड जिल्हा 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांचे कार्यालयासह या 
कार्यालयास सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेशाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि नांदेड मर्चेटस् को - ऑप. बँक लि ., नांदेड असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश /परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने करावयाची 
कार्यवाही मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 
पुणे , ७ जानेवारी २०१७. 


११. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


७१ 


आदेश ( एक्स-७११० ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक ना.बँका/ सआ -१/पुर्णवादी ना. बँक / का.क १५६/ अधि ./ २०४०/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये पुर्णवादी नागरिक बँक लि ., बीड या बँकेच्या संचालक मंडळ सभा, दिनांक २८ जून २०१७, ठराव क्रमांक ११(८ ) अन्वये पारित केलेल्या 
ठरावानुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुलीबाबत करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


१ ९ ६० 


चे 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र /जिल्हे 


कनिष्ठ अधिकारी 


औरंगाबाद 


१ . 
२ . 

३ . 


श्री . जायभाए रामप्रताप भागवतराव 
श्री. उदय मोरेश्वर बाभूळगांवकर 
श्री . धनंजय रमेशचंद्र बक्षी 


कनिष्ठ अधिकारी 


कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ 
कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ 
कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 


लातूर 


कनिष्ठ अधिकारी 


जालना 


५ 


अटी .- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांचे कार्यालयासह या 
कार्यालयास सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक डिसेंबर 

२०१५ रोजीदिलेला आदेशाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, पुर्णवादी नागरिक सहकारी बँक लि ., बीड असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. या कार्यालयाचे आदेश /परिपत्रक , दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने करावयाची 
कार्यवाही मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 

डॉ . आनंद जोगदंड, 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
पुणे , २९ सप्टेंबर २०१७. 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


आदेश (एक्स- १५२१-२४ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक विपु/ अर्थ/ क.१५६ / पुणे जिमस बँक/ ३५२७/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिपक तावरे , विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था , पुणे विभाग , पुणे या आदेशान्वये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक मर्यादित , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० 

चे 

कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस 
अधिन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीसाठी प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र/जिल्हे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


मुख्य कचेरीकडील अधिकारी 


१ . 
२ . 
३ . 

४ . 


श्री . व्ही . एम . टापरे 
श्री . डी . एस . थोरात 
श्री . सी . एस. इंगळे 


सरव्यवस्थापक , मुख्य कचेरी 
उप सरव्यवस्थापक , मुख्य कचेरी 
सहा. सरव्यवस्थापक , मुख्य कचेरी 
चीफ ऑफिसर , 
वसुली शेती कर्ज विभाग, मुख्यकचेरी. 
चीफ ऑफिसर , 
वसुली बिगर शेती कर्ज विभाग, मुख्यकचेरी . 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


श्री . आर. एस. पवार 


५. 


श्री . आर . डी . पानसरे 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


तालुका स्तरावरील पूर्णवेळ विशेष वसुली अधिकारी 


१ . 


श्री . व्ही . डी . भोंगळे 


२ . 


३ . 


श्री . ए. एन. अर्जुन 
श्री . एस . एम . ताजणे 
श्री . जी . ए. साबळे 


४ . 


श्री . व्ही . बी . वाघ 


६ . 


श्री . ए. बी . थोरात 


७ . 


श्री . एस . एम . भागवत 


८ . 


श्री . व्ही . बी . मचाले 


चीफ ऑफिसर , मार्केट यार्ड , हवेली 
सिनिअर ऑफिसर , इंदापूर 
सिनिअर ऑफिसर , जुन्नर 
सिनिअर ऑफिसर , मावळ 
सिनिअर ऑफिसर , बारामती 
सिनिअर ऑफिसर , बारामती 
सिनिअर ऑफिसर , दौंड 
सिनिअर ऑफिसर , दौंड 
सिनिअर ऑफिसर , शिरूर 
सिनिअर ऑफिसर , शिरूर 
सिनिअर ऑफीसर , मुळशी 
सिनिअर ऑफिसर , आंबेगाव 
सिनिअर ऑफिसर , खेड 
ज्युनिअर ऑफिसर , पुरंदर 
ज्युनिअर ऑफिसर , वेल्हा 
ज्युनिअर ऑफिसर , भोर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


९ . 


१० . 


११ . 


१२ . 


श्री . व्ही . एस . नवले 
श्री . आर . एन. टेमगीरे 
श्री . वाय. पी . लोयरे 
श्री . पी . आर . घुले 
श्री . व्ही . बी . भास्कर 
श्री . यु . एस. शिंदे 
श्री . डी . व्ही . रांजणे 


१३ . 


१४ . 


१५. 


१६ . 


श्री . व्ही . एम . काकडे 


( १ ) हवेली विभाग 


१ . 


श्री . एच . एम . भगत 


२ . 


श्री . वाय. आर . शेवाळे 


सिनिअर ऑफिसर , खडकवासला 
ज्युनिअर ऑफिसर , उरुळीकांचन 
ज्युनिअर ऑफिसर , हडपसर 
ज्युनिअर ऑफिसर , वाघोली 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


श्री . एस. डी . जाधव 


३ . 

४ . 


श्री . टी . व्ही . चौधरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


७३ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र/जिल्हे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


( २ ) दौंड विभाग 


५ . 


श्री . के . बी . गिरमकर 


६ . 


श्री . आर. जी . बोत्रे 


७ . 


श्री . एन. एस . थोरात 


८ . 


९ . 


श्री . एस . पी . यादव 
श्री . वाय. बी. फुले 
श्री . ए. ए. टिळेकर 


सिनिअर ऑफिसर , खडकी 
सिनिअर ऑफिसर , यवत 
सिनिअर ऑफिसर , केडगाव 
सिनिअर ऑफिसर , कुरकुंभ 
सिनिअर ऑफिसर , खामगाव 
ज्युनिअर ऑफिसर , राहू 
ज्युनिअर ऑफिसर , देऊळगाव राजे 
ज्युनिअर ऑफिसर , पारगाव सालुमालु 
ज्युनिअर ऑफिसर , पाटस 
ज्युनिअर ऑफिसर , वरवंड 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


१० . 


११. 


श्री . एम . यु . ठाकूर 
श्री . डी . टी . तावरे 


१२ . 


१३. 


श्री . एम . डी . थोरात 


१४ . 


श्री . बी . बी . राऊत 


१५. 


श्री . पी . जी . राजगुरू 


१६ . 


श्री . एन. एच. खर्डे 
श्री . के . बी . कोकडे 


१७ . 


१८ . 


श्री . बी . सी . धेडे 


( ३) शिरूर विभाग 
सिनिअर ऑफिसर , न्हावरे 
सिनिअर ऑफिसर , मलठण 
ज्युनिअर ऑफिसर, घोडनदी 
ज्युनिअर ऑफिसर , निमोणेनिर्वी 
ज्युनिअर ऑफिसर , 
ज्युनिअर ऑफिसर , रांजणगाव 
ज्युनिअर ऑफिसर , टाकळी हाजी 
ज्युनिअर ऑफिसर , इनामगाव 
ज्युनिअर ऑफिसर , तळेगांव ढमढेरे 


१ ९ . 


श्री . एस. जे. सोनवणे 


कान्हुर मेसाई 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


२० . 


श्री . एन. एम . गायकवाड 
श्री . पी . बी . माकर 


२१ . 


२२ . 


श्री . डी . आर . शितोळे 
श्री . एस . आर . फराटे 


२३ . 


२४ . 


श्री . एन. ए. थोरात 


( ४ ) आंबेगाव विभाग 
सिनिअर ऑफिसर , डिंभे खुर्द 
ज्युनिअर ऑफिसर , शिनोली 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


२५ . 


श्री . ए. एस . शिंदे 


२६ . 


श्री . बी . एस . लेकावळे 
श्री . बी . एस . भोसले 


( ५ ) भोर विभाग 
ज्युनिअर ऑफिसर , भोर नं . २ 
ज्युनिअर ऑफिसर , आंबवडे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


२७ . 


( ६) जुन्नर विभाग 
ज्युनिअर ऑफिसर , आळेफाटा 


२८ . 


श्री . एस . व्ही . गोसावी 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


( ७) मुळशीविभाग 


२ ९ . 


श्री . व्ही . आर. एकबोटे 


ज्युनिअर ऑफिसर , वाकड 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


३० . 


श्री . पी . एम . जांभळे 


दाभाडे 


३१. 


श्री . आर . के . आहेर 


( ८ ) मावळ विभाग 
सिनिअर ऑफिसर , तळेगाव 
ज्युनिअर ऑफिसर , बेबडओहोळ 
ज्युनिअर ऑफिसर , कामशेत 
ज्युनिअर ऑफिसर , काले कॉलनी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


३२. 


श्री . एच . पी . रूपनवर 
श्री . जी . बी . खांदवे 


३३. 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र/जिल्हे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


( ९ ) बारामती विभाग 


३४ . 


३५ . 


३६ . 


३७ . 


श्री . एस . ए. जगताप 
श्री . डी . एस. महाडीक 
श्री . एस . एस. होळकर 
श्री . ए. एम . गुरव 
श्री . जे. एच. तावरे 
श्री . टी . ए. टेंगले 
श्री . के . एस . जगताप 


सिनिअर ऑफिसर , होळ 
ज्युनिअर ऑफिसर , बारामती 
ज्युनिअर ऑफिसर , बारामती 
ज्युनिअर ऑफिसर , सुपे 
ज्युनिअर ऑफिसर , मोरगांव 
ज्युनिअर ऑफिसर , कोहाळे 

बु . 
ज्युनिअर ऑफिसर , शिवनगर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


३८ . 


३ ९ . 


४० . 


( १० ) पुरंदर विभाग 


४१ . 


श्री . आर . सी . जगताप 


४२ . 


श्री . के . डी . जाधव 


सिनिअर ऑफिसर , सासवड 
सिनिअर ऑफिसर , परिंचे 
सिनिअर ऑफिसर , 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


४३. 


श्री . जे . 


ए. गद्रे 


नायगाव 


( ११ ) इंदापूर विभाग 


४४ . 


४५. 


४६ . 


४७. 


श्री . आर . पी . माने 
श्री . एन . जी . माने 
श्री . बी . ओ. धातुंडे 
श्री . एस. आर. शेलार 
श्री . ओ . एस . जगदाळे 
श्री . डी . टी . वाबळे 
श्री . जी . पी . देवकर 
श्री . आर. एस . पोरे 


४८ . 


सिनिअर ऑफिसर , निमगाव केतकी 
सिनिअर ऑफिसर , इंदापूर 
ज्युनिअर ऑफिसर , कळस 
ज्युनिअर ऑफिसर , पुरंदर 
ज्युनिअर ऑफिसर , बावडा 
ज्युनिअर ऑफिसर , भिगवण 
ज्युनिअर ऑफिसर , मार्केट कमिटी, इंदापूर 
ज्युनिअर ऑफिसर , लोणी देवकर 
ज्युनिअर ऑफिसर , शेटफळगढे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


४ ९ . 


५० . 


५१ . 


५२. 


श्री . के . व्ही . गायकवाड 


( १२ ) वेल्हे विभाग 


५३. 


श्री . यु. एस. रणखांबे 


ज्युनिअर ऑफिसर , वेल्हा 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


( १३ ) खेड विभाग 


५४. 


श्री . एन . बी . फदाले 


सिनिअर ऑफिसर , चाकण 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


अटी.- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे ( ग्रामीण) व या कार्यालयास सादर 
करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेबाबत स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँकविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नियम 
१ ९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


७५ 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे, वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ", पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., पुणे असा 
फलक लावता येईल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या अस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

दिपक तावरे , 

विभागीय सहनिबंधक, 

सहकारी संस्था, पुणे विभाग, पुणे. 
मार्च 

२०१७ . 


पुणे, २० 


उपआयुक्त ( महसूल) , पुणे विभाग, पुणे यांजकडून 


अधिसूचना ( एक्स - ७३१०-१६ ) 


क्रमांक मह ./ आस्था-१-ई/ कावि /१३११/ २०१७.- लिपिक-टंकलेखक संवर्गातून अव्वल कारकून पदावरील पदोन्नतीसाठीचे महाराष्ट्र महसूल अर्हता 
परीक्षा नियम , १ ९९९ व तलाठी संवर्गातून मंडल अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीचे महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा नियम १ ९९ ८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी , विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे विभागातील लिपिक -टंकलेखक व तलाठी कर्मचाऱ्यांच्या एप्रिल २०१७ मध्ये २४ एप्रिल २०१७ ते 
२८ एप्रिल २०१७ या कालावधीमध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षामध्ये खालील उमेदवारांना प्रथम संधीमध्ये सर्वविषयात ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण प्राप्त 
झालेले उक्त नियमानुसार उत्तीर्ण झाल्याचे जाहीर करीत आहे . 


अ . क्र . 


गुणानुक्रमांक 


आसन 


संपूर्ण नांव 


संवर्ग 


जिल्हा 


क्रमांक 


७० टक्के किंवा 
त्यापेक्षा अधिक 
गुण मिळविलेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ . 


१ 


५७ 


श्रीमती शिंदे वंदना शिवाजी 


तलाठी 


१,२,३,४,५,६,७ 


२ . 


२ 


श्रीमती महाजन प्रियंका बाळासाहेब 


तलाठी 


१,४,५,६,७ 


श्रीमती संकपाळ धनश्री रामदास 


५४ 


eu 


तलाठी 


२,३,६७ 


३ . 

४ . 


४ 


५८ 


श्री . सोनवणे कल्याण दशरथ 


तलाठी 


३,४,५,६,७ 


५ . 


५ 


30 


श्री . देसाई मनोहर हरिभाऊ 


लिपिक 


कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
सोलापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 


१,२,३,४,५,६,७ 


६ . 


६ 


६० 


श्री . ठोसरे गणेश दिलीप 


तलाठी 


१,२,५,६,७ 


७ . 


( ७ 


१ 


श्रीमती आत्तार आयेशा कमाल 


लिपिक 


१,३,४,५,७ 


८ . 


८ 


४२ 


श्रीमती कोतमिरे रिना रमेश 


तलाठी 


१,४,५,६,७ 


९ . 


or 


३२ 


श्रीमती डाबेराव 

सुषमा 

भिमराव 


लिपिक 


२,३,४,६,७ 


१० . 


१० 


३१ 


श्रीमती भोसले आशाताई शंकर 


लिपिक 


सातारा 


२,३,५,६ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


अ . क्र . 


गुणानुक्रमांक 


संपूर्ण नांव 


संवर्ग 


जिल्हा 


आसन 
क्रमांक 


७० टक्के किंवा 
त्यापेक्षा अधिक 
गुण मिळविलेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


११ . 


११ 


५१ 


श्री . पाटील श्रीधर श्रीपतराव 


तलाठी 


कोल्हापूर 


३,५,६,७ 


१२ . 


१२ 


५ ९ 


श्री . तायवाडे प्रकाश आनंदा 


तलाठी 


कोल्हापूर 


२,५,६ 


१३. 


१३ 


३३ 


श्री . दंडवते विदया श्रीरंग 


लिपिक 


सातारा 


१,३,६ 


१४ . 


१४ 


३४ 


श्री . देशमुख अमोल काकासाहेब 


लिपिक 


सातारा 


१,३,५,६ 


१५. 


१५ 


५२ 


श्री . पोवार अनिल प्रकाश 


तलाठी 


५,६,७ 


१६ . 


१६ 


२ 


श्रीमती एडके आरती प्रकाश 


लिपिक 


कोल्हापूर 
सोलापूर 
कोल्हापूर 


२,४,७ 


१७. 


१७ 


३ ९ 


लिपिक 


५,६,७ 


श्रीमती काशिद सुप्रिया तानाजी 
श्री . भगत गणेश प्रकाश 


१८ . 


१८ 


३० 


लिपिक 


सातारा 


२,३,६ 


१ ९ . 


१ ९ 


८ 


श्री . जाधव स्वप्निल चंद्रकांत 


लिपिक 


३,४ 


२० . 


२० 


८ 


लिपिक 


पुणे 
सोलापूर 
सांगली 


२,७ 


२१ . 


२१ 


श्रीमती राजपूत एम. व्ही . 
श्रीमती कांबळे मयुरी दत्तात्रय 
श्रीमती मंडले सिमा विलास 


७ 


लिपिक 


३,७ 


२२ . 


२२ 


२० 


तलाठी 


सांगली 


१,३.७ 


२३ . 


२३ 


५३ 


श्री . पाटील सागर दत्तात्रय 


तलाठी 


सातारा 


२,३,६ 


२४ . 


२४ 


१४ 


श्री . पवार स्वप्निल मधुकर 


लिपिक 


२,३ 


२५. 


२५ 


१६ 


श्री . मोरे नवनाथ सोमनाथ 


लिपिक 


पुणे 
सोलापूर 
कोल्हापूर 


२,७ 


२६. 


२६ 


३६ 


लिपिक 


५,६,७ 


२७ . 


२७ 


५५ 


तलाठी 


सातारा 


६ 


२८ 


२८ 


१२ 


लिपिक 


२ 


२ ९ . 


२ ९ 


१७ 


लिपिक 


30 


३० . 


३० 


२३ 


तलाठी 


३,४ 


३१. 


३१ 


on 


लिपिक 


श्री . जावीर सुनिल बाबूराव 
श्री . सपकाळ शंभुराजे जयवंतराव 
श्रीमती मुपडे अर्चना मारुती 
श्रीमती उगले सुजाता तुकाराम 
श्रीमती वाडेकर वर्षा आप्पासाहेब 
श्री . मितकर प्रणाली विष्णू 
श्री . कोळी कल्याण मनोहर 
श्री . सरनोबत युवराज आनंदराव 
श्री . आनंद सुर्यकांत गिडडे 
श्री . गोपड रुपेश गोविंद 
श्री . कुंभार निलेश वामन 
श्रीमती वाघ धनश्री परशराम 


पुणे 
पुणे 
पुणे 
सोलापूर 
पुणे 
कोल्हापूर 
पुणे 


२,७ 


३२ . 


३२ 


११ 


लिपिक 


२ 


३३ . 


३३ 


५६ 


तलाठी 


३४. 


३४ 


७ 


लिपिक 


३,४ 


३५. 


३५ 


१ 


लिपिक 


सांगली 


३ 


३६ . 


३६ 


१४ 


लिपिक 


७ 


३७. 


३७ 


१८ 


लिपिक 


४ 


३८ . 


३८ 


on 


श्री . जारवाल करणसिंग दिवानसिंग 


लिपिक 


३ ९ . 


३ ९ 


२४ 


तलाठी 


७ 


सोलापूर 
पुणे 
पुणे 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 


४० . 


४० 


श्री . शिंदे समाधान अभिमन्यू 
श्री . काळे मधुकर दादा 
श्री . नवले अविनाश बाळासो 


११ 


लिपिक 


७ 


४१ . 


४१ 


१८ 


तलाठी 


७ 


४२ 


४२ 


१५ 


श्री . कांबळे अमोल शंकर 


लिपिक 


७ 


४३ 


४३ 


२६ 


श्री . शिंदे प्रशांत दशरथ 


तलाठी 


७ 


७० टक्के पेक्षा अधिक गुण मिळविलेल्या विषयाचे क्रमांक संबंधित उमेदवाराच्या नावपुढे स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. त्यांच्या 
या विशेष गुणवत्तेची नोंद त्यांच्या गोपनीय अहवालात घेण्यात यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९४१ 


७७ 


पूर्वीच्या परीक्षेतील काही विषयात सुटीचा फायदा घेऊन दुसऱ्या किंवा त्यापुढील संधी घेऊन परीक्षेस बसलेले खालील उमेदवार उत्तीर्ण झाले 
आहेत. 


अ . क्र . 


आसन क्रमांक 


संपूर्ण नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्रीमती आघाव भारती रामभाऊ 


लिपिक 


पुणे 


१ . 

२ . 


श्री . भोसले शशिकांत सदाशिव 


लिपिक 


२ 

३ 


पुणे 
पुणे 


३ . 


लिपिक 


४ . 


४ 


लिपिक 


५ . 


१० 


लिपिक 


६ . 


१३ 


लिपिक 


पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
सातारा 


७ . 


१६ 


श्रीमती चव्हाण अर्चना तुकाराम 
श्री . डामसे धोंडू गोविंद 
श्री . काकडे राहुल भगवान 
श्रीमती न्हावकर माधुरी तुकाराम 
श्रीमती राऊत सुप्रिया विलास 
श्री . शेळके सतीश विष्णू 
श्री . डंबेलकार मंगेश सुपडा 
श्री . खंदारे राहूल भिमराव 
श्री . खुटावळे अनिल भिकाजी 
श्रीमती माने निर्मला तानाजी 


लिपिक 


८ . 


२१ 


तलाठी 


९ . 


३ 


लिपिक 


१० . 


१० 


लिपिक 


सातारा 


११. 


११ 


लिपिक 


सातारा 


१२ . 


१४ 


लिपिक 


सातारा 


१३. 


१६ 


श्रीमती ननावरे रुपाली शंकर 


लिपिक 


सातारा 


१४ . 


१७ 


श्रीमती ननावरे गौरी राजेंद्र 


लिपिक 


सातारा 


१५. 


२७ 


श्री . वाघमारे नारायण काशिनाथ 


लिपिक 


सातारा 


१६ . 


३६ 


तलाठी 


सातारा 


श्री . गायकवाड बाळासाहेब विठ्ठलराव 
श्री . घाडगे अजित दादासाहेब 


१७ . 


३७ 


तलाठी 


सातारा 


१८ . 


५२ 


श्री . पाटील विशाल प्रताप 


तलाठी 


सातारा 


१ ९ . 


५४ 


श्री . साबळे प्रशांत वसंतराव 


तलाठी 


सातारा 


२० . 


५६ 


श्री . साठे सदानंद तानाजी 


तलाठी 


सातारा 


२१ . 


श्री . गजानन संपत खरात 


लिपिक 


सांगली 


५ 

६ 


२२. 


लिपिक 


सांगली 


२३. 


८ 


लिपिक 


सांगली 


२४ . 


लिपिक 


सांगली 


or 


श्री . कांबळे इस्माईल लक्ष्मण 
श्री . शिवाजी धोंडू लोंढे 
श्री . जीवन अर्जुन माने 
श्रीमती यास्मिन सलीम मुल्ला 
श्री . नाईक अर्जुन शिवलिंग 
श्रीमती निता सखाराम राठोड 


२५ . 


१० 


लिपिक 


सांगली 


२६ . 


११ 


लिपिक 


सांगली 


२७. 


१२ 


लिपिक 


सांगली 


२८ . 


१५ 


श्री . आनंदराव बाळासो. तांबोरे पाटील 


लिपिक 


सांगली 


२९ . 


२२ 


श्री . वाले प्रवीण रमेश 


तलाठी 


सांगली 


३० . 


४ 


श्री . जाधवर राजेंद्र चिंतामण 


लिपिक 


३१. 


५ 


श्रीमती खामकर सारिका देवजी 


लिपिक 


सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 


३२. 


१ ९ 


तलाठी 


श्री . पवार महेश निवृत्ती 
श्री . पाटील समाधान भिवाजी 


३३. 


२० 


तलाठी 


३४ . 


१ 


श्री . आणेकर सतिश श्रीराम 


लिपिक 


कोल्हापूर 


३५ . 


५ 


श्री . घाटगे संदीप सयाजीराव 


लिपिक 


३६ . 


श्रीमती घोलप वैशाली यशवंत 


लिपिक 


w 


कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 


३७. 


७ 


श्री . हांगे संदीपान सुदाम 


लिपिक 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


अ . क्र . 


आसन क्रमांक 


संपूर्ण नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


८ 


on 


११ 


१४ 


४४ . 


४७. 


४८ . 


५० . 


५१. 


श्री . इटलावार शिवाजी नागनाथ 

लिपिक 
३८ . 

कोल्हापूर 
श्रीमती जांभळे माधवी मनोहर 

लिपिक 
३ ९ . 

कोल्हापूर 
श्री . कळंबेकर सुमंत जगदीश 

लिपिक 
४० . 

कोल्हापूर 
श्री . कांबळे धनाजी शामराव 

लिपिक 

कोल्हापूर 
४१. १२ 
श्रीमती कांबळे रेखा कृष्णा 

लिपिक 

कोल्हापूर 
४२. १३ 
श्री . कांबळे विजयकुमार पांडुरंग 

लिपिक 
४३. 

कोल्हापूर 
श्री महाडीक मनोहर रघुनाथ 

लिपिक 
१५ 

कोल्हापूर 

लिपिक 
४५. श्री मकर मारुती विठ्ठल 

कोल्हापूर 
१६ 

लिपिक 
४६. श्री . मेघमाळे गजानन नरसिंगराव 

कोल्हापूर 
१७ 
श्री . नागरगोजे पुंडलिक व्यकंटराव 

लिपिक 
१८ 

कोल्हापूर 
श्री . पारधी रविंद्र दगडू 

लिपिक 
२० 

कोल्हापूर 
श्री . पारधी विजय सखाराम 

लिपिक 

कोल्हापूर 
४ ९ . २१ 
श्री . पाटील निलेश तानाजी 

लिपिक 
२२ 

कोल्हापूर 
श्रीमती पोतदार अश्विनी अरविंद 

लिपिक 
२३ 

कोल्हापूर 
श्री . राठोड आकाशदिप उत्तम 

लिपिक 
२४ 

कोल्हापूर 

लिपिक 
५३. श्रीमती शिंदे सिमा बाबु 

कोल्हापूर 
२५ 

लिपिक 
५४. श्री . तोतवाड विश्वास बालाजी 

कोल्हापूर 
२६ 
श्री . बाटे उमेश शंकरराव 

लिपिक 

कोल्हापूर 
५५. २७ 
श्रीमती चोपडे स्वाती पद्माकर 

तलाठी 

कोल्हापूर 
५६. ३० 
श्री . चौगले विश्वास केरबा 

तलाठी 

कोल्हापूर 
५७. ३१ 
श्री . ढेरे शहाजी रामचंद्र 

तलाठी 
३४ 

कोल्हापूर 
श्री . कांबळे विनोदकुमार आप्पासाहेब 

तलाठी 
३८ 

कोल्हापूर 
श्रीमती काझी साजिदा अल्लाबक्ष 

तलाठी 
६०. 

कोल्हापूर 
श्री . पाटील अशोक गुंडा 

तलाठी 
६१. 

कोल्हापूर 
श्रीमती साळोखे सुनंदा अनिलकुमार 

तलाठी 

कोल्हापूर 
६२ . ५३ 

तलाठी 
६३. श्री . सरगर सुहास ज्ञानदेव 

कोल्हापूर 
५५ 
पुढील उमेदवार या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले आहेत. परंतु त्यांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या विषयात ५५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळाल्याने 
त्यांना त्या विषयात सूट देण्यात आली आहे . 

संवर्ग : लिपिक , जिल्हा पुणे 


५२. 


५८ . 


५ ९ . 


४० 


४७ 


अ . क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


पूर्वी सूट 


आता सूट 


क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयांचे क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


१ . 


६ 


श्रीमती गायकवाड सोनल तानाजी 


लिपिक 


पुणे 


१,२,३,४,६,७ 


0 


२ . 


१५ 


श्री. रेणसुभे अतुल अशोक 


लिपिक 


पुणे 


१,२,३,४,६ 


: 


संवर्ग : तलाठी, जिल्हा पुणे 

तलाठी 


१ . 


१ ९ 


५,६,७ 


श्री . गुळवे राहूल इंदाराम 
श्री . पाटील बलभिम बळीराम 


२ . 


२० 


तलाठी 


पुणे 
पुणे 
पुणे 


१,२,३,५.६ 


30 


, 


३ . 


२२ 


श्री . सुपे अंकुश तुकाराम 


तलाठी 


0 


२,३,४,७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


७ ९ 


संवर्ग : लिपिक , जिल्हा सातारा 


अ . क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


पूर्वी सूट 


आता सूट 


क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयांचे क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


१ . 


१ 


श्री . बडेकर एम . एन . 


लिपिक 


० 


२,३,५,६ 


२ . 


२ 


श्री . भिसे संदीप सोपान 


लिपिक 


२,५.६,७ 


१,३ 


४ 


लिपिक 


० 


सातारा 
सातारा 
सातारा 
सातारा 
सातारा 


३ . 
४ . 

५ . 


१,२,३,६ 


६ 


लिपिक 


१,२,५,६ 


श्री . देशमुख बापु आण्णा 
श्रीमती ढोक स्वाती गोरक्षनाथ 
श्री . घुगे नितीन रामराव 
श्री . कांबळे रविंद्र आनंदा 


४ 


७ 


लिपिक 


२,३,४,६ 


६ . 


८ 


लिपिक 


सातारा 


५,६ 


१,२.३ 


७ . 


९ 


श्री . कांबळे दिपक विठ्ठल 


लिपिक 


सातारा 


१,२,६ 


३,५ 


८ . 


१२ 


लिपिक 


सातारा 


५ 


६ 


श्री . महाडीक किशोर दत्तात्रय 
श्री मांडाळे संदीप दिनेश 


९ . 


१३ 


लिपिक 


सातारा 


१,२,३,५,६ 


० 


१० . 


१५ 


श्री . मतकर नितीन मारुती 


लिपिक 


सातारा 


१,२,३,४,६ 


० 


११. 


१८ 


श्री . नांगरे प्रविण धर्मराज 


लिपिक 


५,७ 


१,२,३,६ 


१२ . 


१ ९ 


लिपिक 


सातारा 
सातारा 
सातारा 


. 


१,२,३.६ 


१३. 


२० 


लिपिक 


५,६,७ 


१.२,३ 


१४ . 


२१ 


लिपिक 


सातारा 


५,६ 


१,२,३ 


१५. 


२२ 


लिपिक 


सातारा 


५,६.७ 


१,२,३ 


श्री. फाकट अस्मित संजू 
श्री . पुजरवाड संतोष पांडूरंगराव 
श्री . साबळे हनुमंत कडुजी 
श्री . ससाणे विजय श्रीरंग 
श्री . शेख इम्रान राजुद्दीन 
श्री . शिंदे दादासाहेब शाहुराज 
श्री . उकर्डे सुरज सुभाष 
श्री . वराडे नेव्हील अंकुश 


१६. 


२३ 


लिपिक 


सातारा 


२,५,६ 


१,३ 


१७. 


२४ 


लिपिक 


सातारा 


० 


१,२,३,५,६ 


१८ . 


२५ 


लिपिक 


सातारा 


५ 


१,२,३,६ 


१ ९ . 


२६ 


लिपिक 


सातारा 


५,६ 


१,२,३ 


संवर्ग : तलाठी, जिल्हा सातारा 


: 


अ . क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


आता सूट 


क्रमांक 


पूर्वी सूट 
मिळालेल्या 
विषयांचे क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ . 


२८ 


श्री . अंभारे ज्ञानेश्वर अच्युतराव 


तलाठी 


सातारा 


० 


१,३,६ 


२ . 


२ ९ 


श्री . बारेला धवलसिंग खेमला 


तलाठी 


सातारा 


० 


२,३.६ 


३ . 


३२ 


श्री . बोबडे अमोल नथुराम 


तलाठी 


१,२,३,५,६ 


४ . 


३५ 


श्री . ढवण सचिन रामचंद्र 


तलाठी 


२,६ 


सातारा 
सातारा 
सातारा 
सातारा 


श्री . गीते दिलीप शेषराव 


३८ 


तलाठी 


مکی 


२,३.६ 


६ . 


३ ९ 


तलाठी 


१,२,३,४,६ 


७ . 


४० 


श्री . इटलोट श्रीकांत साईनाथ 
श्री . जाधव प्रशांत निवृत्ती 
श्रीमती जाधव प्रियंका प्रभाकर 


तलाठी 


सातारा 


o 


१,२,३,६ 


८ . 


४१ 


तलाठी 


सातारा 


१,२,३,५,६ 


९ . 


४३ 


श्रीमती कदम एस . व्ही . 


तलाठी 


१,२,३ 


सातारा 
सातारा 


१० . 


४४ 


श्री . कदम लता शिवाजी 


तलाठी 


0 


३,६ 


११. 


४५ 


श्री . कदम अधिक उत्तम 


तलाठी 


सातारा 


१,२,३,५,६ 


७ 


१२. 


४६ 


श्री . केंगले रविंद्र सिताराम 


तलाठी 


सातारा 


० 


१.२.३ 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


संवर्ग : तलाठी, जिल्हा सातारा -- चालू 


अ . क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


पूर्वी सूट 


आता सूट 


क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयांचे क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


१३. 


४७ 


तलाठी 


सातारा 


४,५,६,७ 


१४ . 


४ ९ 


५ 


१,२,६ 


तलाठी 
तलाठी 


१५. 


५० 


१,२,३,५,६,७ 


० 


श्री . क्षीरसागर सचिन नारायण 
श्री . कुंभार एकनाथ कालीदास 
श्री. महापुरे अमोल साहेबराव 
श्री . पांचाळ अमोल अनंतराव 
श्री . शेटे सचिन रामचंद्र 
श्रीमती शिंगटे शालन महेश 


१६. 


५१ 


तलाठी 


सातारा 
सातारा 
सातारा 
सातारा 
सातारा 


२,४,५,६ 


१,३ 


१७. 


५७ 


तलाठी 


१,२,४,५,६,७ 


१८ . 


५८ 


तलाठी 


२,३,५,६,७ 


१ 


संवर्ग : लिपिक , जिल्हा सांगली 


: 


, 


अ . क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


पूर्वी सूट 


आता सूट 


क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयांचे क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


१ . 


२ 


लिपिक 


सांगली 


१,२,३,६,७ 


० 


२ . 


लिपिक 


सांगली 


२,६ 


१,३.७ 


४ 


श्री . प्रशांत भास्कर जडे 
श्री . रमेश भिमराव काळे 
श्री . विक्रम मारुती काटे 
श्री . रविंद्र डोगर साळुखे 
श्री . सुनिल विठ्ठल साळुखे 


लिपिक 


o 


३ . 
४ . 


eu 


सांगली 
सांगली 


१३ 


लिपिक 


२,३ 


१,४,५,६ 


५. 


१४ 


लिपिक 


सांगली 


१,३,४,५,६,७ 


संवर्ग : तलाठी , जिल्हा सांगली 


अ . क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


पूर्वी सूट 


आता सूट 


क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयांचे क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


७ 


१ . 


१६ 


तलाठी 


सांगली 


० 


२,३,५,६,७ 


२ . 


१७ 


तलाठी 


सांगली 


२,३,५,६ 


० 


१८ 


श्री . बंडगर माळू विठ्ठल 
श्री . विश्वनाथ होनाजी भांगे 
श्री . कांबळे विनोद मनोहर 
श्री . शिवशरण दत्तात्रय संतराम 
श्री . तुकाराम रामचंद्र तेली 


तलाठी 


सांगली 


३ . 
४ . 


२,३,५,६,७ 


१ ९ 


तलाठी 


सांगली 


१,२,३,६,७ 


५ . 


२१ 


तलाठी 


सांगली 


३,६ 


० 


संवर्ग : लिपिक , जिल्हा सोलापूर 


अ . क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


आता सूट 


क्रमांक 


पूर्वी सूट 
मिळालेल्या 
विषयांचे क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


w 


५ 


७ 


१ . 


eu 


० 


१,२,४,६,७ 


लिपिक 
लिपिक 


२ . 


श्रीमती पी . व्ही . धादवड / चपटे 
श्री . महिंद्रकर राजेश प्रभाकर 
श्रीमती निराळी प्रियांका रमेश 


६ 


२,३,५,६,७ 


३ . 


७ 


लिपिक 


० 


१,२,४.७ 


सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 


४ . 


१० 


श्रीमती जाधव अनिता नामदेव 


लिपिक 


0 


२,४,५.७ 


५ . 


१२ 


० 


१,४,७ 


श्री . कोताळकर दत्तात्रय भिमराव 
श्री . कुंभार सचिन शामराव 


लिपिक 
लिपिक 


६ . 


१३ 


१,२,५.७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


८१ 


संवर्ग : तलाठी, जिल्हा सोलापूर 


अ . क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


पूर्वी सूट 


आता सूट 


क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयांचे क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ . 


२१ 


श्री . पाटील आनंदराव तानाजी 


तलाठी 


० 


२,४,५,७ 


२ . 


२२ 


तलाठी 


२,३,४,५,६,७ 


सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 


२३ 


श्री . सुर्यवंशी उमेश वसंतराव 
श्री . सोळंके विशाल राधाकृष्ण 
श्री . सावंत मिलिंद अशोक 


तलाठी 


३ . 

४ . 


५,६,७ 


२५ 


तलाठी 


० 


४,५,७ 


संवर्ग : लिपिक , जिल्हा कोल्हापूर 


अ . क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


पूर्वी सूट 


आता सूट 


क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयांचे क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


9 . 


२ 


लिपिक 


३,४.५,६,७ 


२ . 


श्रीमती भोसले नंदा बाळू 
श्री . चौगुले अमर बाजीराव 
श्री . काजळे शिवाजी अशोकराव 


लिपिक 


१,३,४.५,७ 


" 


कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 


३ . 


१० 


लिपिक 


५,६,७ 


१,३ 


४ . 


१ ९ 


श्री . नारिंग्रेकर मंजित आनंद 


लिपिक 


१,३,४,५,६,७ 


संवर्ग : तलाठी, जिल्हा कोल्हापूर 


अ . क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्यांचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


पूर्वी सूट 


आता सूट 


क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयांचे क्रमांक 


मिळालेल्या 
विषयाचे क्रमांक 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ . 


२८ 


० 


२ . 


कोल्हापूर 


३ . 

४ . 


مکی 


& . 


श्रीमती भागिदरे रुपाली एकनाथ 

तलाठी कोल्हापूर 

१,३.४,५,६,७ 
२ ९ श्री . भोसले धनंजय अशोक 

तलाठी कोल्हापूर ५,६,७ 

१,३ 
३३ श्री . दाभाडे सतिश कौशिक 

तलाठी 

१,३,५,६,७ 
३५ श्री . घोडे चंद्रकुमार श्रीपती 

तलाठी कोल्हापूर १,३ 

४,६ 
३७ श्री . कांबळे दिगंबर विष्णू 

तलाठी कोल्हापूर 

२,३,५,६,७ 
४३ श्री . कुंभार रणजित केरबा 

तलाठी कोल्हापूर 

१,३,४,५,६,७ 
७ . ४५ श्री . माळी समीर संभाजी 

तलाठी कोल्हापूर 

३,४,५,६,७ 
८ . ४६ श्रीमती पाटील अश्विनी रामराव 

तलाठी कोल्हापूर १,४,५.६,७ 
४८ श्री . पाटील किशोर नामदेव 

तलाठी कोल्हापूर 

२,३ 
४ ९ श्री . पाटील पल्लवी विश्वासराव 

तलाठी कोल्हापूर २,३.४,७ 
उत्तीर्ण उमेदवारांचे अभिनंदन, सदर निकाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या www.divcompune.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात 
आला आहे. 


९ . 


१० . 


० 


प्रताप जाधव, 


उप आयुक्त ( महसूल ), 

पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे , ३१ ऑक्टोबर २०१७. 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


- 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यांजकडून 

आदेश ( x - ६ ९ ३ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये. 

क्रमांक /जिउनिपुणेशहर/ ना.बँका/ क.१५६ / २३०५/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बी. टी . लावंड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे , या आदेशान्वये लाला अर्बन को - ऑप. बँक लि ., 
नारायणगाव, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था, 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . उमाकांत सहदेव अवसरीकर 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पुणे हवेली तालुका व पिंपरी चिंचवड 
महानगरपालिका पुरते मर्यादित. 
पुणे हवेली तालुका व पिंपरी चिंचवड 
महानगरपालिका पुरते मर्यादित. 


२ . 


श्री . राजेश बाळकृष्ण यादव 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अटी.- 


१ . 


२ . 


३. 


४ . 


५ . 


६ . 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 
वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . तसेच 
ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर 
करावी. 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२, अ -३, अ -४ सोबत जोडलेला आहे. 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप . बँकविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 
वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट , एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, सहकारी बँक / पतसंस्था .. 
फलक लावता येऊ शकेल. 
वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


७ . 


८ . 


१ . 


१० . 


असा 


...... 


.....। 


११. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


८३ 


१४ . 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 

करता येणार नाही. 
१३ . जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 

शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसांत शासनास जमा करून त्याची एक प्रत या 
कार्यालयास सादर करावी. 
सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्त नमूद मा . सहकार आयुक्त यांचे दिनांक २४ जून २०१६ व दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील 
सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडून वसुली विषयक प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नूतनीकरण 
प्रस्तावासोबत सादर करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिती विहित नमुना ८ ( क )-२ व ३ मध्ये 
माहिती सादर करावी. 


१५. 


१ 


विषय क्र . ८ ( क ) - २ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा ( रुपये लाखात ) 


| संख्या जिल्ह्यातील रकाना ४ महिन्याचे चालू 

कार्यवाही 
एकूण मध्ये नमूद | सुरवातीस महिन्यात साठीचे 
वसुली केलेल्या कार्यवाहीचे कार्यवाहीसाठी 

एकूण 
अधिकाऱ्यांची अधिकाऱ्यां शिल्लक प्राप्त वसुली वसुली 
संख्या कडील वसुली 

दाखले दाखले 
एकूण 

दाखले 
संस्था 


चालू 
महिना 
अखेर 
संपूर्ण 
वसुल 
झालेले 
वसुली 
दाखले 


चालू 
महिना 
अखेर 
प्रलंबित 
वसुली 
दाखले 


रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी 

कार्यवाही खालील स्थिती 
जंगम जप्ती स्थावर लिलाव 
करावयाची जप्ती 

करावयाची 


करावयाची 


संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ | 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


विषय क्र . ८ ( क ) - ३ 


वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा ( प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 
वसुली अधिकाऱ्याकडील कार्यवाहीसाठीचे प्रलंबित दाखले ( रुपये लाखात ) माहे - २०१७ 


अ . 


चालू महिना 


प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 


क्र . 


संख्या | जिल्ह्यातील 
प्रकार एकूण 

वसुली 
अधिकाऱ्यांची 
संख्या 


९ महिन्यांचे 


१ वर्षाचे वरील 


अखेर 
अंमलबजावणी 

साठीचे 
प्रलंबित दाखले 


१२ महिन्यांचे 


२ वर्षाचे वरील 


६ महिन्यांचे 
आतील 


आतील 


आतील 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


१ 


४ 


w 


५ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


बी . टी . लावंड , 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , पुणे शहर. 


पुणे, ५ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश ( x - ४७९ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अन्वये आदेश. 

क्रमांक /जिउनिपुणेशहर/ ना.बँका/ क.१५६/ ५५५० / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बी . टी . लावंड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे , या आदेशान्वये श्री ज्योतिबा सहकारी बँक 
मर्यादित, पुणे ( अवसायनात) या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६ (१) व नियम कलम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


अधिनियम १ ९ ६० 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्यांची नांवे 


han 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


ur 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


श्री . योगेश विष्णु बोराटे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पुणे व पिंपरीचिंचवड महानगरपालिका 
तसेच हवेली तालुका पुरते मर्यादित . 
पुणे व पिंपरीचिंचवड महानगरपालिका 
तसेच हवेली तालुका पुरते मर्यादित. 


२ . 


श्री . गौतम लक्ष्मण गायकवाड 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अटी .- 


१ . 


२ . 


8 . 


५ . 


६ . 


५ 


७ . 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 
३ . वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . तसेच 

ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर 
करावी. 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ -२, अ -३, अ -४ सोबत जोडलेला आहे . 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप . बँकविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 
वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट , एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, सहकारी बँक / पतसंस्था 
फलक लावता येऊ शकेल. 
वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 

करावी. 
१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 

करता येणार नाही. 
१३. जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 

शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसांत शासनास जमा करून त्याची एक प्रत या 
कार्यालयास सादर करावी. 


८ . 


P. 


१० . 


असा 


........ 


......... 


११. 


१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


८५ 


१५. 

सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्त नमूद मा . सहकार आयुक्त यांचे दिनांक २४ जून २०१६ व दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील 
सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडून वसुलीविषयक प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नूतनीकरण 
प्रस्तावासोबत सादर करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिती विहित नमुना ८ ( क )-२ व ८ ( क )-३ 
मध्ये माहिती सादर करावी. 

विषय क्र . ८ ( क ) - २ 

वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा ( रुपये लाखात ) 
संख्या जिल्ह्यातील रकाना ४ 

महिन्याचे 

चालू कार्यवाही चालू 

चालू 

रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी 
एकूण मध्ये नमूद | सुरूवातीस | महिन्यात साठीचे महिना महिना कार्यवाही खालील स्थिती 
वसुली केलेल्या कार्यवाहीचे कार्यवाहीसाठी 

एकूण 

अखेर अखेर जंगम जप्ती स्थावर लिलाव 
अधिकाऱ्यांची अधिकाऱ्यां शिल्लक प्राप्त वसुली | वसुली संपूर्ण प्रलंबित करावयाची जप्ती करावयाची 
संख्या कडील वसुली दाखले दाखले वसुल वसुली 

करावयाची 
एकूण दाखले 

झालेले दाखले 
संस्था 

वसुली 
दाखले 


संख्या | रक्कम संख्या रक्कम | संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


विषय क्र . ८ ( क ) - ३ 


वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा ( प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 
वसुली अधिकाऱ्याकडील कार्यवाहीसाठीचे प्रलंबित दाखले (रुपये लाखात ) माहे - २०१७ 


अ . 


चालू महिना 


प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 


क्र . 


संख्या | जिल्ह्यातील 
प्रकार एकूण 

वसुली 
अधिकाऱ्यांची 
संख्या 


९ महिन्यांचे 


१ वर्षाचे वरील 


अखेर 
अंमलबजावणी 

साठीचे 
प्रलंबित दाखले 


१२ महिन्यांचे 


२ वर्षाचे वरील 


६ महिन्यांचे 
आतील 


आतील 


आतील 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


१ 


w 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


बी . टी . लावंड , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , पुणे शहर. 


पुणे , ११ जानेवारी २०१८ . 


आदेश ( x - ३७५३ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश. 

क्रमांक /जिउनिपुणेशहर/ ना.बँका/ क .१५६ / २०४३/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बी . टी . लावंड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे, या आदेशान्वये श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन को - ऑप . बँक 
मर्यादित , पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम 

१ ९ ६० 

चे 
व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे १५६ (१) व 
नियम कलम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 

राहून 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करित आहे. 


कलम १०१ 


या 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . मच्छिद्र हरिश्चंद्र कटके 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पुणे हवेली तालुका व पिंपरी चिंचवड 
महानगरपालिकापुरते मर्यादित . 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


अटी .- 


१ . 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


२ . 


सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 


३. 


वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. तसेच 
ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर 
करावी. 


४ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


५ . 


वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२, अ -३, अ -४ सोबत जोडलेला आहे . 


६ . 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


७ . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


P. 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट , एव्हिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


१० . 


वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन को - ऑप. बँक मर्यादित , पुणे असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 


११ . 


वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 

करता येणार नाही. 


१३. 


जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 


१४ . 


शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फीचा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करून त्याची एक प्रत या 
कार्यालयास सादर करावी. 


१५. 


१ 


सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्त नमूद मा . सहकार आयुक्त यांचे दिनांक २४ जून २०१६ व दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील 
सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडून वसुलीविषयक प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नूतनीकरण 
प्रस्तावासोबत सादर करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिती विहित नमुना ८ ( क) -२ व ८ ( क)-३ 
मध्ये सादर करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


८७ 


विषय क्र . ८ ( क ) - २ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा ( रुपये लाखात ) 


कार्यवाही 
साठीचे 


संख्या | जिल्ह्यातील रकाना ४ 

महिन्याचे 

चालू 
एकूण मध्ये नमूद | सुरवातीस महिन्यात 
वसुली केलेल्या कार्यवाहीचे कार्यवाहीसाठी 
अधिकाऱ्यांची | अधिकाऱ्यां शिल्लक प्राप्त वसुली 
संख्या कडील वसुली दाखले 
एकूण 

दाखले 
संस्था 


एकूण 
वसुली 
दाखले 


चालू 
महिना 
अखेर 
संपूर्ण 
वसूल 
झालेले 
वसुली 
दाखले 


चालू 
महिना 
अखेर 
प्रलंबित 
वसुली 
दाखले 


रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी 

कार्यवाहीखालील स्थिती 
जंगम जप्ती स्थावर 

लिलाव 
करावयाची जप्ती 

करावयाची 


करावयाची 


संख्या रक्कम | संख्या रक्कम | संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


ov 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


अ . 


वषय क्र . ८ ( क ) - ३ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा ( प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 

वसुली अधिकाऱ्याकडील कार्यवाहीसाठीचे प्रलंबित दाखले ( रुपये लाखात ) माहे - २०१७ 
संख्या | जिल्ह्यातील 

प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 
एकूण 

अखेर 
वसुली अंमलबजावणी 

९ महिन्यांचे 

१ वर्षाचे वरील 
अधिकाऱ्यांची साठीचे 

आतील आतील 

आतील 
संख्या प्रलंबित दाखले 


चालू महिना 


क्र . 


प्रकार 


६ महिन्यांचे 


१२ महिन्यांचे 


२ वर्षाचे वरील 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


१ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


on 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


बी . टी . लावंड , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , पुणे शहर. 


पुणे, २६ जुलै २०१७. 


आदेश ( x - ७६३४ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अन्वये आदेश. 


क्रमांक/जिउनिपुणेशहर / ना.बँका/ क .१५६/ ३५४२/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बी. टी. लावंड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे, या आदेशान्वये पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक 
मर्यादित , पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ 
व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

१५६ ( १ ) व 
नियम कलम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 

३१ 

मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


चे 


या 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


eu 


५ 


१ . 


श्री . सचिन हरिभाऊ शिंदे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पुणे व पिंपरीचिंचवड महानगरपालिका 
तसेच हवेली तालुकापुरते मर्यादित. 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


अटी.- 


१ . 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


२ . 


सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 


३ . 


वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. तसेच 
ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर 
करावी. 


४ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२, अ -३, अ -४ सोबत जोडलेला आहे. 


६ . 


मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


७ . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


८ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


P. 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट, एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक मर्यादित , पुणे असा फलक 

लावता येऊ शकेल. 


११. 


वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचे आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 

करता येणार नाही . 


१३. 


जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे . 


१४ . 


शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फीचा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करून त्याची एक प्रत या 
कार्यालयास सादर करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


८ ९ 


१५ . 


१ 


सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्त नमूद मा . सहकार आयुक्त यांचे दिनांक २४ जून २०१६ व दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील 
सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडून वसुलीविषयक प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नूतनीकरण 
प्रस्तावासोबत सादर करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिती विहित नमुना ८ ( क )-२ व ८( क) -३ 
मध्ये माहिती सादर करावी . 


५ 


विषय क्र . ८ ( क ) - २ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (रुपये लाखात ) 


कार्यवाही 
साठीचे 


संख्या जिल्ह्यातील रकाना ४ महिन्याचे 

चालू 
एकूण मध्ये नमूद | सुरवातीस महिन्यात 
वसुली केलेल्या कार्यवाहीचे कार्यवाहीसाठी 
अधिकाऱ्यांची | अधिकाऱ्यां शिल्लक प्राप्त वसुली 
संख्या कडील वसुली दाखले 
एकूण 

दाखले 
संस्था 


एकूण 
वसुली 
दाखले 


चालू 
महिना 
अखेर 
संपूर्ण 
वसुल 
झालेले 
वसुली 
दाखले 


चालू 
महिना 
अखेर 
प्रलंबित 
वसुली 
दाखले 


रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी 

कार्यवाही खालीक स्थिती 
जंगम जप्ती स्थावर लिलाव 
करावयाची जप्ती 

करावयाची 
करावयाची 


संख्या रक्कम | संख्या रक्कम | संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम संख्या | रक्कम 


१ 


२ 


४ 


w 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


अ . 


विषय क्र . ८ ( क ) - ३ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा ( प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 

वसुली अधिकाऱ्याकडील कार्यवाहीसाठीचे प्रलंबित दाखले ( रुपये लाखात ) माहे - २०१७ 
संख्या जिल्ह्यातील 

प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 
प्रकार एकूण 

अखेर 
वसुली अंमलबजावणी 

६ महिन्यांचे ९ महिन्यांचे 

१ वर्षाचे वरील 
अधिकाऱ्यांची साठीचे आतील 

आतील 

आतील 
संख्या प्रलंबित दाखले 


चालू महिना 


क्र . 


१२ महिन्यांचे 


२ वर्षाचे वरील 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


संख्या 


रक्कम 


१ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


on 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


बी . टी . लावंड, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , पुणे शहर. 


पुणे , १६ 


ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश (एक्स-६६४७) 

पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर , पुणे यांजकडून 
विषय : फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ) १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश. 

क्रमांक वि.श.पोउआ / राजकीय / ८५६ ९/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग पत्र क्रमांक रानिआ /मनपा -२०१७ /प्र.क्र .४२/ का.५, 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशान्वये बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर व कोल्हापूर या ४ महानगरपालिकांचा रिक्त पदांसाठीचा पोटनिवडणूक ऑक्टोबर २०१७ 
कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे व त्यात पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग २१ ( अ) ची पोटनिवडणूक होणार आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे 
कार्यक्षेत्रातील कोरेगाव पार्क , मुंढवा, हडपसर , बंडगार्डन या पोलीस स्टेशन हद्दीतील प्रभाग २१ ( अ) कोरेगाव पार्क - घोरपडी या प्रभागाची पोटनिवडणूक 
होणार असून दिनांक सप्टेंबर ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ या दरम्यान नामनिर्देशन पत्र दाखल करणे , नामनिर्देशन पत्राची छाननी करणे व 
उमेदवारी मागे घेणे इत्यादी कामे खालील नमूद ठिकाणी चालणार आहे. 


१६ 


२०१७ 


महानगरपालिका 


प्रभाग क्रमांक 


ठिकाण 


१ 


२ 


eu 


पुणे महानगरपालिका 


२१ ( अ) कोरेगाव पार्क - घोरपडी 


ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे महानगरपालिका ताडीवाला रोड , 
बंडगार्डन , पुणे 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


चे 


सदरचे कामकाज सुरळीत व शांततेत पार पाडण्यासाठी व पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी सार्वजनिक 
मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व उपद्रव टाळण्यासाठी वरील नमूद ठिकाणाचे २०० मीटर परिसरात निर्बंध घालणे जरूरीचे आहे, अशी माझी खात्री 
झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , मागील नमूद ठिकाणाच्या २०० मीटर परिक्षेत्रात दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ चे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक 
२७ सप्टेंबर २०१७ २४.०० वाजेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 
(१ ) उमेदवारी नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना वरील ठिकाणी उमेदवारासोबत ०४ पदाधिकारी किंवा सूचक / कार्यकर्ते यांच्या व्यतिरिक्त 

कोणत्याही व्यक्तीस आत जाण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( २) वरील ठिकाणी कोणताही प्राचार करण्यास , सभा घेण्यास व कोणतीही घोषणाबाजी करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
(३) वरील ठिकाणी ध्वनिपेक्षकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ४) वरील ठिकाणी कोणताही मजकूर लिहिण्यास अगर छापील मजकूर चिटकविण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(५) वरील ठिकाणी नामनिर्देशन पत्र भरण्यासाठी जात असताना निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयापासून १०० मीटरचे आत ३ वाहने 

घेऊन जाण्यास परवानगी आहे . 
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारे व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये दंडनीय शिक्षेस पात्र राहतील. 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिला आहे . 


३ 


रवींद्र कदम , 
पोलीस सह.आयुक्त , 


पुणे शहर , पुणे . 


पुणे शहर , १५ सप्टेंबर २०१७. 


५ 


आदेश ( एक्स -४०४६) 
विषय : मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९ ५९ चे कलम ३७( १),(३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत ... 

क्रमांक पोसह.आ/ कावसु/६७३९/ सन २०१४.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त , विशेष शाखा, पुणे शहर, पुणे यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . तसेच दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी बकरी ईद , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी बाशी ईद व दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी 
कोजागिरी पौर्णिमा असे सण साजरे होत असल्याने व आगामी विधानसभा निवडणूक -२०१४ चे अनुषंगाने आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली असल्याने 
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक 
१८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७(१),(३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती 
केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७(१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, संजय कुमार, पोलीस सह. आयुक्त , पुणे शहर उपद्घातातील अ. नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून व मुंबई पोलीस अधिनियम, सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१४ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१४ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे. 
( क) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड, काठ्या , बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 

आहे . 
( ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७( १) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


९ १ 


४. मुंबई पोलीस अधिनियम, सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस अधिनियम , सन -१ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


संजय कुमार , 
पोलीस सह आयुक्त , 


. 


( का . व सु . ), पुणे शहर . 


पुणे शहर , ४ ऑक्टोबर २०१४. 


आदेश ( एक्स -३३६) 
विषय : फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ) १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 

क्रमांक वि.शा./निवडणुका/ ३०५/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१७/ प्र.क्र .२/ का .- ५, 
दिनांक ११ जानेवारी २०१७ व क्रमांक रानिआ/जिपपस -२०१६/ प्र.क्र .५१/ का -७, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ अन्वये महाराष्ट्रातील महापालिका , जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामध्ये पुणे महानगरपालिका व पिंपरी-चिचंवड महानगरपालिका तसेच जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार असल्याने दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजी पासून ते मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत आचारसंहिता लागू 
केली आहे. महापालिका व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचे मतदान दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी होणार असून मतमोजणी दिनांक 
२३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी होणार आहे. 

आणि ज्याअर्थी, आचारसंहिता सुरू झालेपासून मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत पुणे शहरात निवडणुका या सुरळीत व शांततेत पार पाडण्यासाठी पुणे 
शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 
खालील बाबींना निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे . अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनिल रामानंद , पोलीस सह आयुक्त , पुणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ कलम १४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संपूर्ण पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजी रात्रौ ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१२ चे 
२४.०० वाजेपर्यंत खालील आदेश देत आहे . 
(१ ) निवडणुकीचे कालावधीत प्रचाराच्या अनुषंगाने कोणत्याही परिस्थितीत एकावेळी तीनपेक्षा अधिक वाहने एका ताफ्यात चालवू नयेत . तसेच दाने 

ताफ्यातील अंतर हे १५ मिनिटांचे असावे. 
(२) सदरचा आदेश संरक्षण वाहनांच्या ताफ्यासह केंद्र किंवा राज्य शासनाचे मंत्री किंवा उच्च पदस्थ व्यक्ती घेऊन जात असेल तेव्हा त्यांच्या 

सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या आदेशास अधिन राहून अमलात राहील व शासकीय कामावर असलेल्या वाहनांच्या संदर्भात लागू राहणार 

नाही. 
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारे व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहतील . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक १३ जानेवारी २०१७ रोजी दिला आहे . 
पुणे शहर , १३ 

जानेवारी 

२०१७ . 


आदेश ( एक्स -३३५ ) 
विषय : मुंबई पोलीस कायदा कलम ३६ प्रमाणे आदेश . 

क्रमांक वि.शा. /निवडणुका/ ३०६/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा -२०१७ /प्र.क्र .२/ का .- ५ , 
दिनांक ११ जानेवारी २०१७ व क्रमांक रानिआ /जिपपस -२०१६ /प्र.क्र .५१ / का -७, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ अन्वये महाराष्ट्रातील महापालिका, जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामध्ये पुणे महानगरपालिका व पिंपरी-चिचंवड महानगरपालिका तसेच जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार असल्याने दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजी पासून ते मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत आचारसंहिता लागू 
केली आहे . महापालिका व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचे मतदान दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी होणार असून मतमोजणी दिनांक 
२३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी होणार आहे . 


९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, सदरच्या निवडणुका या सुरळितपणे व शांततेत पार पाडणेसाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था 
राखणे आवश्यक आहे. त्याअर्थी, मी , सुनिल रामानंद , पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे 
मिळालेल्या अधिकारानुसार पुणे शहरातील सर्व पोलीस ठाणे स्वाधीन अधिकारी यांनी खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार 
प्रदान करीत आहे. 

( अ) रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीत व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्याबाबत आदेश देणे. 
(ब) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे. 
( क ) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊड स्पिकरच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून 

दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे. 
( ड ) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचेठिकाण दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे . 
हा आदेश संपूर्ण पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात दिनांक ११ जानेवारी २०१७ चे रात्रौ ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ चे 


२४.०० पर्यंत 


लागू राहील. 


सदर आदेशाचे भंग करणारी व्यक्ती मुंबई पोलीस अॅक्ट १९ ५१ च्या कलम १३४ नुसार शिक्षेस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक १३ जानेवारी २०१७ रोजी दिला आहे. 


पुणे शहर , 

१३ जानेवारी 

२०१७ . 


आदेश (एक्स - ११०२-०३ ) 


-- 


२०१६ 


विषय : महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७( १) ,( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत ..... 

क्रमांक पोसह आ /( का.व.सु.)/ १५८७ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस उप- आयुक्त , विशेष शाखा -१ , पुणे यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिक -ठिकाणी महापालिकांच्यावतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कार्यावाहीच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी होळी, दिनांक १३ मार्च २०१७ रोजी धुलीवंदन हे सन आहेत . दिनांक १४ मार्च २०१७ रोजी संत 
तुकाराम महाराज बीज 

असून दिनांक 

१५ 

मार्च रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तिथीप्रमाणे) असून दिनांक १७ मार्च २०१७ रोजी रंगपंचमी 
हे सण येतात . त्याबाबत विविध ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात . त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७(१)(३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७(१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनिल रामानंद , पोलीस सह. आयुक्त , पुणे शहर वर नमूद अ. नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७(१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक ११ मार्च २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक 

००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव्यपदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्च घोषणा देणे , वाद्ये वाजविणे . 
(फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 

आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ च्या कलम ३७ (१)(३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


९ ३ 


५. जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन -१९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे शहर , 


१० मार्च 


२०१७. 


आदेश ( एक्स -३३४ ) 


विषय : मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१)( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत ..... 

क्रमांक पोसहआ ./ ( का.व.सु.) / ०२५५ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त , विशेष शाखा-१ , पुणे यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिक -ठिकाणी महापालिकांच्यावतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कार्यावाहीच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १४ जानेवारी २०१७ रोजी मकरसंक्रांती हा सण साजरा होणार आहे . दिनांक २३ जानेवारी २०१७ रोजी नेताजी 
सुभाषचंद्र जयंतीनिमित्त कार्यक्रम आहेत. तसेच दिनांक २६ जानेवारी २०१७ रोजी प्रजासत्ताक दिन असल्याने विविध ठिकाणी कार्यक्रम आहेत. त्या 
अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम 
३७( १ )( ३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन-१९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनिल रामानंद , पोलीस सह . आयुक्त , पुणे शहर वर नमूद अ. नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, सन -१९ ५१ च्या कलम ३७( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक १४ जानेवारी २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्ये वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे . 


- 


(ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) (३) 
विरुद्ध वर्तन करणे. 

४. मुंबई पोलीस अधिनियम , सन-१९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोटकलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 
पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस अधिनियम , 

सन-१ ९ ५१ 

कलम १३५ 

प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


चे 


पुणे शहर , १२ जानेवारी २०१७. 


९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


आदेश (एक्स -८२७ ) 
विषय : मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत ..... 

क्रमांक पोसहआ ./( का.व.सु.)/९ ३१ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त, विशेष शाखा यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की, पुणे 
शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन 
करतात. शहर परिसरात ठिक -ठिकाणी महापालिकांच्यावतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कार्यावाहीच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याचा संभव आहे . दिनांक ११ जानेवारी २०१७ पासून निवडणूक आयोगाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका तसेच जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती निवडणूककरिता आचारसंहिता लागू केलेली आहे. दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके व लहुजी 
साळवे पुण्यतिथी आहे . दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आहे. दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पिंपरी -चिंचवड 
महानगरपालिका , पुणे महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक -२०१७ चे मतदान आहे व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी 
मतमोजणी प्रक्रिया आहे. तसेच दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी महाशिवरात्री असून त्यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम होतात. त्या अनुषंगाने पुणे शहर 
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) चे अंमल 
जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, सुनिल रामानंद , पोलीस सह . आयुक्त, पुणे शहर वर नमूद अ. नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे. 
(क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्ये वाजविणे . 
(फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 

आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम, सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) 

व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 
४. मुंबई पोलीस अधिनियम , सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोटकलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 
पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस अधिनियम , सन-१९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पुणे शहर , ९ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश ( एक्स -५४७) 


विषय : मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत ..... 

क्रमांक पोसहआ./( का.व.सु.)/६२१ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस उप- आयुक्त, विशेष शाखा पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय 
पक्ष, सामाजिक संघटना, मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिक -ठिकाणी 
महापालिकांच्यावतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कार्यावाहीच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक ११ 
जानेवारी २०१७ पासून निवडणूक आयोगाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूककरिता 
आचारसंहिता लागू केलेली आहे. दिनांक ३० जानेवारी २०१७ रोजी महात्मा गांधी पुण्यातिथी आहे. त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे 
कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती 
केली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


९ ५ 


दिनांक २७ 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन -१९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, सुनिल रामानंद, पोलीस सह. आयुक्त , पुणे शहर वर नमूद अ. नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
जानेवारी २०१७ 

रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्ये वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 

आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम, सन -१ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) 

व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 
४. मुंबई पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोटकलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 
पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस अधिनियम, सन-१९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 

सुनिल रामानंद , 

आयुक्त , 

( का.व.सु.), पुणे शहर . 
पुणे शहर , २५ जानेवारी २०१७. 


पोलीस सह. 


आदेश ( ३१ ९ ३ - ९ ४ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०७ , उपनियम ११-३-१ अन्वये 


क्रमांक ८०३/वि.वि.अ. / वैजयंता नामदेव शेळके / जप्त स्थावर मालमत्ता / ताबा नोटीस/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , परिंचे, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेचे लवादी थकबाकीदार वैजयंता नामदेव शेळके , राहणार लोणंद, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 
व त्यांचे जामीनदार , श्री . चंद्रशेखर खंडू मदने , राहणार लोणंद, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा व अलका प्रकाश झेंडे, रा. लोणंद, तालुका खंडाळा, 
जिल्हा सातारा यांचेविरुद्ध मा . सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , (परसेवा) पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , पुणे या निमन्यायालीन 
प्राधिकाऱ्याकडून त्यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १० (१) अन्वये वसुली दाखला क्रमांक १०१/ ९ ३८ / ३० / २००९ , दिनांक 

जानेवारी २०० ९ अन्वये वसुली दाखला श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेने प्राप्त करून 
घेतला होता व आहे . आणि , 


९ 


ज्याअर्थी, उक्त परिच्छेद क्रमांक १ मधील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार 
यांच्याविरुद्ध वसुली दाखला रक्कम रुपये ५०, ९३७/- ( पन्नास हजार नऊशे सदतीस रुपये फक्त) व त्यावरील होणारे व्याज / दावा खर्च/ वसुली खर्च व 
अधिभार शुल्क इत्यादी एकत्रित रक्कमेचा वसुली अधिकारी या नात्याने माझ्याकडे अंमलबजावणीसाठी संस्थेने प्रस्तावासह दिलेला होता व आहे. आणि 


ज्याअर्थी, उक्त परिच्छेद क्रमांक १ मधील वसुली दाखल्याच्या अंमलबजावणींर्तगत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे उक्त लवादी 
थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांना विशेष वसुली अधिकारी या नात्याने त्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७(३ ) अन्वये दिनांक १५ जानेवारी २०० ९ रोजी कर्ज मागणी नोटीस दिलेली होती व आहे , आणि 


९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


ज्याअर्थी, उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांन वैधानिक कालावधींची दिनांक १५ जानेवारी २०० ९ रोजीची कर्ज मागणी 
नोटीस देऊनही त्या कर्ज मागणी नोटीसला उक्त लवादी थकबाकीदार, सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नसून त्यांनी 
कर्ज परतफेडीस टाळाटाळ केल्यामुळे उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांनी विशेष वसुली अधिकारी या नात्याने त्यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियक क्रमांक १०७( ५) अन्वये दिनांक १७ फेब्रुवारी २०० ९ रोजी जप्ती नोटीस दिलेली होती व आहे, आणि 

ज्याअर्थी, उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांना दिनांक १५ जानेवारी २०० ९ रोजी कर्ज मागणी नोटीस व दिनांक १७ 
फेब्रुवारी २०० ९ रोजी जप्त नोटीस देऊनही त्यांनी श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या वसुली 
दाखल्यासंदर्भात होणाऱ्या कर्ज रक्कमेची परतफेड केलेली नव्हती व नाही . आणि , 

ज्याअर्थी, श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या पतसंस्थेचे उक्त लवादी थकबादीर, सहकर्जदार 
व त्यांचे जामीनदार यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अंतर्भूतच्या वैधानिक कालावधीच्या नोटीसा देऊनही त्यांनी वसुली 
दाखल्याअंतर्गत दावा रक्कमेची व त्यापुढील होणारे व्याज/ दावा खर्च/ वसुली खर्च व अधिभार शुल्क या एकूण होणाऱ्या रक्कमेची श्रीनाथ कृपा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे शाखा लोणंद , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेकडे कर्ज रक्कमेचा भरणा केला 
नव्हता व नाही. उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांना सदर कर्ज मागणी व जप्ती नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी कर्ज रक्कम 
जमा करण्यास कसूर केलेली आहे आणि खाली सह्या करणारे विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिनांक १७ फेब्रुवारी २००९ रोजी जप्ती नोटीस दिलेली असून 
खाली निर्दिष्ट केलेली उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांची गाव मौजे लोणंद, तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा येथील 
स्थावर मालमत्ता दिनांक १८ जुलै २०१४ रोजी जप्त करण्यात आलेली आहे , आणि , 

त्याअर्थी, ऋणको तथा उक्त लवादी थकबाकीदार , सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांनी त्यांच्याविरुद्धच्या महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम १०१( १) च्या 
वसुली दाखल्यातंर्गतच्या नमूद केलेल्या दावा रक्कमेसह पुढील होणारे व्याज/ दावा खर्च/वसुली खर्च व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी एकूण होणारी रक्कम 
श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे शाखा लोणंद, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेकडे जमा 
करण्यास कसूर केल्यामुळे ऋणको तथा उक्त लवादी थकबाकीदार, सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांना नोटीस देण्यात येत आहे. आणि तमाम सर्व 
नागरिकांना कळविण्यात येते की , खाली निर्दिष्ट केलेल्या गाव , तालुका, जिल्हा येथील स्थावर मालमत्तेचा खाली सही करणारे विशेष वसुली अधिकारी यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ [ ११( ड -१ )] अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार शनिवार , दिनांक १२ मार्च २०१६ या वर्षी 
मी , विशेष वसुली अधिकारी या नात्याने खालीली परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या स्थावर मालत्तेचा प्रतिकात्मक ताबा घेतला आहे. 

विशेष करून लवादी थकबाकीदार / सहकर्जदार व त्यांचे जामीनदार आणि सर्व नागरिकांना या नोटीसद्वारे सावध करण्यात येत आहे. खालील 
नमूद केलेल्या मालमत्तेसंबंधी कोणताही व्यवहार करू नये आणि व्यवहार केल्यास श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या बोजाची दावा रक्कम रुपये १,४०,१७२ /- अधिक दिनांक ३१ जानेवारी २०१६ पासून दरसाल दर शेकडा १५ टक्के 
दराप्रमाणे होणारे व्याज, दावा खर्च, शासकीय अधिभार शुल्क , वसुलीसाठी झालेला खर्च अशा एकूण होणाऱ्या रक्कमेस संबंधीत व्यवहार करणाऱ्या 
व्यक्तीस /वित्तीय संस्थेस याला अधीन राहावे लागेल याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट - अ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव/ तालुका/जिल्हा 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतु:सिमा 


१ 


२ 


३ 


४ 


लोणंद , तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा. 


३३७/४ 


० हे . ८८ आर व 
पो.ख. ० हे . ०७ आर 
पैकी ० हे . ४४ आर 


: 


पूर्वेस : श्री . सदाशिव दादासो. शेळके यांची मिळकत . 
पश्चिमेस : श्री . शंकर बापुराव शेळके यांची मिळकत. 
दक्षिणेस : रस्ता. 
उत्तरेस : रस्ता. 


: 


पुणे, १२ 


मार्च 

२०१६ . 


- 


आदेश ( ३१ ९ २ ) 
क्रमांक ८०४/वि.वि.अ. / म.स.का.क्र ./१५६/ वसुली/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांचे मी , एन . जे. खेंगरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे (महाराष्ट्र 
शासन प्राधिकृत ) तथा श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, तालुका पुरंदर , (मुख्य कार्यालय ), सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. भिकु सखाराम रासकर , राहणार लोणंद , तालुका 
खंडाळा, जिल्हा सातारा यांचेकडील श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे शाखा , लोणंद, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेची 
दावा रक्कम रुपये ७,८२,०३१/ - अधिक दिनांक १ मे २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराने होणारे व्याज, सरचार्ज व 
वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी रक्कम वसुलीसाठी श्री . भिकु सखाराम रासकर यांनी धारण केलेली मौजे लोणंद , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 
येथील शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे, आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेत जमीनीचे/ मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाईकरण्यात येत आहे . 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


९ ७ 


परिशिष्ट - अ 
जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


जमीन क्षेत्र 


चतुःसीमा 


वसुली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


तालुका व जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


नकाशाप्रमाणे 


- 


१०१/२११/१७२/२०१५ , मौजे लोणंद , तालुका खंडाळा, १३४ , १९ २/ १ व १९ ३/ ३ मधील श्री . भिकू सखाराम रासकर यांच्या 
दिनांक १९ जून २०१५ जिल्हा सातारा. 

हिश्श्याची शेतजमीन क्षेत्र. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्रीनाथ कृपा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, परिंचे, मुख्य कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २३ जून २०१७ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

श्री . नामदेव जयसिंग खेंगरे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे ( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) 
द्वारा श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे, 

मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
मार्च 


पुणे , १२ 


२०१६ . 


आदेश ( एक्स-३१ ९ ५ ) 
क्रमांक आर /१५३ /विवअ/ म.स.का.क./ १५६ / स्था . जप्ती/ २०१७. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील ३ नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . ए. आर. काशिद , मा . वसुली 
अधिकारी, श्री. कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई , विभागीय कार्यालय , मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जगदीश भिमाजी पडवळ, राहणार मु. पो . म्हाळुगे पडवळ , तालुका आंबेगाव, 

ल्हा पुणे यांचेकडील श्री . कुलस्वामी को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, शाखा वाशीचे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये 
८७,९ २२ /- अधिक दिनांक १० डिसेंबर २०१४ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये 

नमूद 

केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यास येत आहे. 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध दिला 


स्थावर मालमत्ता 


आकार 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर / 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


त्याचे नाव 


तपशील 


पै . 


कर्जदार , 


-- 


००-४० 


गट नं . 


वसुली दाखला 

कर्जदार. 

गट नं . १८६२ मधील क्षेत्र ०-१३.५० आर. 
क्रमांक १०१/ श्री . जगदीश भिमाजी पडवळ जगदीश भिमाजी पडवळ यांचे गट नं . २३५७ मधील क्षेत्र २-३०.५० आर ०२-४३ 
१११४/१५ , . जामीनदार क्रमांक 

वडील भिमाजी मारुती पडवळ + पोटखराबा ०१-०४.५० आर 
दि . ८ जून २०१५ ( १) श्री . जयेश सोपान झोडगे यांच्या नावावरील 

गट नं . २२०७ मधील क्षेत्र ००-३२ आर. ०१-६० 
जामीनदार क्रमांक मौजे मु . पो. म्हाळुगे पडवळ , 

२२३४ क्षेत्र ००-७५ आर. 

०१-५० 
( २) श्री . राहुल भिमाजी पडवळ तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. ही भिमाजी मारुती पडवळ यांच्या 

नावावरील शेतजमिनीवर जगदीश 

भिमाजी पडवळ यांच्या हिश्श्यापुरता. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत श्री . कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , वाशी, नवी मुंबई , शाखा वाशी यांच्याकडे भरणा केली नाही तर जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २२ जून २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

श्री . ए. आर . काशिद , 

वसुली अधिकारी सो . , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम १ ९ ६० व 
पुणे , २२ जून २०१७. 

नियम १ ९ ६१ चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये . 


९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


- 


आदेश ( एक्स - ३१८७-८९ ) 
क्रमांक २७ / विवअ/ वसुली/ श्री. संपत दगडू मोडक/ स्था.मा.जप्ती/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली 
अधिकारी , पुणे द्वारा माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . संपत दगडू मोडक , राहणार वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडील माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २,७८ ,९ ५५ /- अधिक 
दिनांक २१ जुलै २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी 
होणारा खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची व त्यांची पत्नी सौ . संगिता संपत मोडक यांची मौजे वडकी, तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे येथील घर मिळकत व शेतजमीन मिळकत क्षेत्र यांच्या हिश्श्याची या आदेशातंर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत धारण करून जप्त करण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजानिर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 

चे 
९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - अ 
जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


कलम 


वसुली दाखला/ हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , तालुका व जिल्हा 


गट नं . / सर्व्हे क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


१०१/ २४६ / ३ ९ ३ / २०१६ , मौजे वडकी येथील गट नं . १२३४ मधील संमती मौजे वडकी येथील गट नं . १२३४ यांसी क्षेत्र १ हे. ५२ आर 
सन २०१६ , 

देणार संगिता संपत मोडक यांच्या नावे असलेली क्षेत्रापैकी लिहून देणार श्री . संपत दगडू मोडक यांचे मालकीचे 
दिनांक २१ जुलै २०१६ . 

ग्रामपंचायत मिळकत नं . २६०० मधील वीट , क्षेत्र ०० हे. १४ आर ही शेतजमीन मिळकत. 
सिमेंटचे पूर्वमुखी बांधकाम पूर्व- पश्चिम १३.५ बाय 
दक्षिण - उत्तर १५.५ 

२० ९ .२५ चौ . फूट छप्पर 
पत्रा इमारत मिळकत. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसाचे आत माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन व घर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ जून २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे, २४ जून २०१७. 


आदेश (एक्स-३१९ ० -९ १ ) 
क्रमांक ६ /विवअ/ वसुली/ सौ . सुरेखा अशोक साठे/ स्था.मा.जप्ती / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष वसुली अधिकारी , 
पुणे द्वारा माऊली कृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७( १०) अन्वये असा आदेश देतो की , सौ . सुरेखा अशोक साठे , राहणार स . नं . ६५७/१६ , जय तुळजाभवानीनगर , बिबवेवाडी, 
पुणे ४११ ०३७, यांचेकडील माऊली कृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज, 
रुपये २,४४,१५८/- अधिक दिनांक १ जून २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व 
दावा खर्च, वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे बिबवेवाडी , पुणे - ४११०३७ यांची घर मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत धारण करून जप्त करण्यात आलेल्या 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - अ 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ हुकूमनामा 

गावाचे नाव , तालुका व जिल्हा 
क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


१०१ / २५० / ३ ९ ७/ २०१६ , सन २०१६ , 
दिनांक २१ जुलै २०१६. 


मौजे बिबवेवाडी येथील स. नं. १६७ हिस्सा नं . १६ एकूण क्षेत्र ०० हे. ०९ आर क्षेत्रापैकी लिहून देणार सौ . सुरेखा 
अशोक साठे यांचे मालकीचे क्षेत्र २५० चौ. फूट यांसी प्लॉट नं . २६ यांसी मोजमाप १० फूट बाय २५ फूट ही मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


९९ 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसाचे आत माऊली कृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ जून २०१७ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे , 
द्वारा माऊली कृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, २४ जून २०१७. 


आदेश ( एक्स-१५०३ ) 


- 


क्रमांक २८७/१७/वि.व.अ. /म.स.का.क. १५६ नियम १०७/ श्री. शंकर विश्वनाथ साळुके / अंतिम जाहीर लिलावाची नोटीस क्र . ३/ सन २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे असे जाहीर करतो की , 


जाहीर लिलावाअंतर्गत स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


- 


- 


( १ ) स्थावर मिळकत ज्या ठिकाणी आहे. 

जराडवाडी हद्दीतील त्या गावाचे नांव , तालुका व जिल्हा बारामती. 
( २) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र जराडवाडी , 
तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांच्या हद्दीतील. ( १) गट नं . २१ ९ मधील क्षेत्र ० हे. ०६ आर . 

( २) गट नं . ३३८ मधील क्षेत्र ५५.०० आर व पोटखराब ५.६ आर. 

( ३) गट नं. ९ ७ मधील क्षेत्र १ हे. ०५ आर व पोटखराब २.५ आर. 
सदर तारण मिळकतीच्या चतु: सीमा संस्थेस तारण दिलेल्या गहाणखतात दिल्याप्रमाणे असे . 

उपरोक्त शेतजमीन स्थावर मिळकतीच्या सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधात सोमवार , दिनांक २० मार्च २०१७ रोजी दिवसाचेठीक दुपारी ११.३० वाजता 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे मुख्य कार्यालयात जाहीर लिलाव ठेवण्यात आलेला आहे . 

सदरच्या जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक २४ जानेवारी २०१७ च्या जाहीर लिलावाच्या मधील कायम ठेवण्यात आल्या असून संस्थेच्या 
मुख्य कार्यालय , सर्व शाखा कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर पाहावयास मिळतील. 
हा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही व मुद्रेनिशी दिला आहे . 

युवराज ना . फरांदे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व 
पुणे , १४ मार्च २०१७. 

नियम १ ९ ६१ अन्वये. 


अधिसूचना-(एक्स-३३७० ) 
वाचले : महाराष्ट्र शासन, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, 

दिनांक ५ जुलै २०१७. 
क्रमांक/ पुशा/ रॉकेल/ कावि -४९० / सन २०१७. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, दिनांक १९ एप्रिल २०१७ अन्वये, दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत प्रत्येक 
पंधरवड्यात (म्हणजेच १ व १६ तारखेस ) केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . लि . २५०/ - ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी 
वाढ करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 
सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. तसेच शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र.केईआर -१३७६ /३७६ ९/ सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि , 
दिनांक १ जुलै २०१७ पासून ५ टक्के याप्रमाणे वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी) देशात सर्वत्र लागू झाला असलेने शासनाचे उपरोक्त वाचले क्र . ३ येथे नमूद 
पत्रान्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसिनचे सुधारित एक्स डेपो रेट निश्चित करणेत आले असून यानंतर 
केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करताना ३ टक्के मूल्यवर्धित कराऐवजी ५ टक्के वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी) आकारून निश्चित करणेचेनिर्देश 
देणेत आले आहेत . 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५/ प्र.क्र . ३४२ / ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५/प्र.क्र .८१६/ ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक 
११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र.रॉकेल/१००५/ ४५३० / प्र.क्र .४५५१/ ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
जिल्हाधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती 
वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ जुलै २०१७ ते १५ जुलै २०१७ या कालावधीसाठी निश्चित करणेत येत आहेत. 


१ 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटर दराची 


२०० 
लिटरचा 
दर वस्तू 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 

किरकोळ 
लिटर 

एक 
दराची वस्तू | लिटरचा 
व सेवा कर 

दर 


दर वस्तू 


निव्वळ दर 


वस्तू व सेवा 


एक 
लिटरचा 
पूर्णाकित 

दर 


व सेवा 


कर रक्कम 


व सेवा 


करासह 


करासह 


रक्कम 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


.० 


१० 


१ . 


२१९ ०५.०० 


२०८६१.९ ० 


१०४३.१० 


४३८१.०० 


४१७२.३८ 


२०८.६२ 


२२.३८ 


२२.४० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३ ९ २.०० 


४१८२.८६ 


२० ९.१४ 


२२.४३ 


२२.४५ 


३. 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३३२.०० 


४१२५.७१ 


२२.१३ 


२२.१५ 


२०६.२ ९ 
२०६.३८ 


४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३३४.०० 


४१२७.६२ 


२२.१४ 


२२.१५ 


महाबळेश्वर 
जावली 
वाई 
कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४२८४.०० 


४०८०.०० 


२०४.०० 


२१.८ ९ 


२२.९ ० 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३४०.०० 


४१३३.३३ 


२०६.६७ 


२२.१७ 


२२.२० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४१७७.१४ 


२०८.८६ 


२२.४० 


२२.४० 


४३८६.०० 
४२५६.०० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


२०२.६७ 


२१.७५ 


२१.७५ 


४०५३.३३ 
४१७३.३३ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३८२.०० 


२०८.६७ 


२२.३८ 


२२.४० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४२८२.०० 


४०७८.१० 


२०३.९ ० 


२१.८८ 


२१.९ ० 


११. 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३४४.०० 


४१३७.१४ 


२०६.८६ 


२२.१ ९ 


२२.२० 


%3D 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे . किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 
उदा : कोरेगांव तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २२.१७ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २२.२० पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२२.२० पैसे घेणेचे आहे . तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २२.१७ + २२.१७ ४४.३४ पूर्णांकित रुपये ४४.३५ पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे . घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 
महत्त्वाची टिप : 

(१) सातारा तालुकेसाठी दरमाह देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोट्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोट्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोटा वाटपासाठी असेल त्या कोट्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २००/- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमाह वसूल करून लेखा शिर्ष “ ०४०८ , अन्न साठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० ” या शीर्षाखाली जमा करून चलनाचे मूळ प्रतीसह दरमाह दिनांक 
३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डीलर्स पुल कमिशन अकाऊंट मध्ये दरमाह जमा होणाऱ्या रकमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा , ११ जुलै २०१७. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१०१ 


१ 


५ 


अधिसूचना-( एक्स -३६६७) 
वाचले : महाराष्ट्र शासन, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१७ / प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७ , 

दिनांक १३ जुलै २०१७. 
क्रमांक/ पुशा/ रॉकेल/ कावि-५४२/ सन २०१७.ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, दिनांक १ ९ एप्रिल २०१७ अन्वये, दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत प्रत्येक 
पंधरवड्यात (म्हणजेच १ व १६ तारखेस ) केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . लि . २५०/ - ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी 
वाढ करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 
सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. तसेच शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र.केईआर -१३७६ /३७६ ९/ सतरा, दिनांक १७ डिसेंबर १९७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि, 
दिनांक १ जुलै २०१७ पासून ५ टक्के याप्रमाणे वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) देशात सर्वत्र लागू झाला असलेने शासनाचे उपरोक्त वाचले क्र . ३ येथे 

नमूद 
पत्रान्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसिनचे सुधारित एक्स डेपो रेट दिनांक ११ जुलै २०१७ पासून निश्चित करणेत 
आले असून यानंतर केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करताना ३ टक्के मूल्यवर्धित कराऐवजी ५ टक्के वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी) आकारून 
निश्चित करणेचे निर्देश देणेत आले आहेत. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० /४४५ / प्र.क्र . ३४२/ ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५ / 
प्र.क्र .८१६/ ना.पु .२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१००२/ २४५३ / प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल /१००५/ 
४५३० / प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत 
आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर 
दिनांक १६ जुलै २०१७ ते ३१ जुलै २०१७ या कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत. 

परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 

२०० 
लिटर दराची लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


लिटरचा 


२०० 

किरकोळ 
लिटर 

एक 
दराची वस्तू | लिटरचा 
व सेवा कर दर 


दर वस्तू 


निव्वळ दर 


वस्तू व सेवा 


दर वस्तू 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 
दर 


व सेवा 


कर रक्कम 


व सेवा 


करासह 


करासह 


रक्कम 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


२२३५५.०० 


२१२ ९ ०.४८ 


१०६४.५२ 


४४७१.०० 


४२५८.१० 


२१२.९ ० 


२२.८३ 


२२.८५ 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 
करून दर ) 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४८४.०० 


४२७०.४८ 


२१३.५२ 


२२.८ ९ 


२२.९ ० 


३. 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४२४.०० 


४२१३.३३ 


२१०.६७ 


२२.५९ 


२२.६० 


४ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४२६.०० 


४२१५.१४ 


२१०.७६ 


२२.६० 


२२.६० 


५ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३७४.०० 


४१६५.७१ 


२०८.२ ९ 


२२.३४ 


२२.३५ 


वाई 
कोरेगाव 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४३२.०० 


४२२०.९ ५ 


२११.०५ 


२२.६३ 


२२.६५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४७६.०० 


४२६२.८६ 


२१३.१४ 


२२.८५ 


२२.८५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३४६.०० 


४१३ ९ .०५ 


२०६.९ ५ 


२२.२० 


२२.२० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४७२.०० 


४२५ ९ .०५ 


२१२.९ ५ 


२२.८३ 


२२.८५ 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३७४.०० 


४१६५.७१ 


२०८.२ ९ 


२२.३४ 


२२.३५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४३६.०० 


४२२४.७६ 


२११.२४ 


२२.६५ 


२२.६५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : कोरेगांव तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २२.६३ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २२.६५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२२.६५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २२.६३ + २२.६३ = ४५.२६ पूर्णांकित रुपये ४५.३० पैसे घेणेचे आहेत. 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे ) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधीत 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 
महत्त्वाची टीप : 

( १) सातारा तालुकेसाठी दरमाह देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोट्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोट्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोटा वाटपासाठी असेल त्या कोट्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमाह वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम (०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शीर्षाखाली जमा करून चलनाचे मूळ प्रतीसह दरमहा दिनांक 
पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डीलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमाह जमा होणाऱ्या रकमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा, १७ जुलै २०१७. 


" 


अधिसूचना- ( एक्स -३६६८ ) 
वाचले : महाराष्ट्र शासन, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७ / प्र.क्र .६७/ना.पु.२७, 

दिनांक १३ जुलै २०१७. 
क्रमांक / पुशा/ रॉकेल/ कावि -५०४/ सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७/प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, दिनांक १९ एप्रिल २०१७ अन्वये, दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत प्रत्येक 
पंधरवड्यात (म्हणजेच १ व १६ तारखेस) केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५० / - ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी 
वाढ करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 
सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. तसेच शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र.केईआर -१३७६ / ३७६ ९/ सतरा, दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि , 
दिनांक १ जुलै २०१७ पासून ५ टक्के याप्रमाणे वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) देशात सर्वत्र लागू झाला असलेने शासनाचे उपरोक्त वाचले क्र . ३ येथे नमूद 
पत्रान्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसिनचे सुधारित एक्स डेपो रेट दिनांक ११ जुलै २०१७ पासून निश्चित करणेत 
आले असून यानंतर केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करताना ३ टक्के मूल्यवर्धित कराऐवजी ५ टक्के वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी) आकारून 
निश्चित करणेचे निर्देश देणेत आले आहेत. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग , मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५ / प्र.क्र . ३४२ /ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१००० / ५५७५ / 
प्र.क्र .८१६ / ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल -१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/ १००५/ 
४५३०/ प्र.क्र . ४५५१ / ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी ,जिल्हाधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत 
आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर 
दिनांक ११ जुलै २०१७ ते १५ जुलै २०१७ या कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत येत आहेत. 

परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 


१००० 

२०० 
लिटर दराची लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 

किरकोळ 
लिटर 

एक 
दराची वस्तू | लिटरचा 
व सेवा कर दर 


दर वस्तू 


निव्वळ दर 


वस्तू व सेवा 


दर वस्तू 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 
दर 


व सेवा 


कर रक्कम 


व सेवा 


करासह 


करासह 


रक्कम 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


२२० ९ ५.०० 


२१०४२.८६ 


१०५२.१४ 


४४१९ .०० 


४२०८.५७ 


२१०.४३ 


२२.५७ 


२२.६० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१०३ 


परिशिष्ट --चालू 


अ . 


तालुका 


नं . 


किरकोळ 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 
अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 

१००० लिटरचा दर 
१००० १००० १००० २०० २०० 

२०० 

किरकोळ 
लिटरचा लिटरचा लिटर दराची लिटरचा लिटरचा लिटर 

एक 
वस्तू व सेवा | दर वस्तू 

निव्वळ दर 

दराची वस्तू | लिटरचा 
कर रक्कम 

व सेवा कर दर 
करासह 

करासह 

रक्कम 


दर वस्तू 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 


व सेवा 


व सेवा 


दर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४३२.०० 


४२२०.९ ५ 


२११.०५ 


२२.६३ 


२२.६५ 


३ . 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३७२.०० 


४१६३.८१ 


२०८.१९ 


२२.३३ 


२२.३५ 


४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३७२.०० 


४१६३.८१ 


२०८.१ ९ 


२२.३३ 


२२.३५ 


५ . 


जावली 
वाई 
कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३२२.०० 


४११६.१ ९ 


२०५.८१ 


२२.०८ 


२२.१० 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३८०.०० 


४१७१.४३ 


२०८.५७ 


२२.३७ 


२२.४० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४२४.०० 


४२१३.३३ 


२१०.६७ 


२२.५९ 


२२.६० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४२९ ४.०० 


४०८ ९ .५२ 


२०४.४८ 


२१.९ ४ 


२१.९ ५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४२०.०० 


४२० ९ .५२ 


२१०.४८ 


२२.५७ 


२२.६० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३२०.०० 


४११४.२९ 


२०५.७१ 


२२.१७ 


२२.१० 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४३८२.०० 


४१७३.३३ 


२०८.६७ 


२२.३८ 


२२.४० 


-- 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : कोरेगांव तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २२.०७ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २२.१० पैसे असा आहे . एक लिटरची विक्री करताना 
रुपये २२.१० पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २२.०७ + २२.०७ = ४४.१४ पूर्णांकित रुपये ४४.१५ पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधीत घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 
महत्त्वाची टीप : 

( १) सातारा तालुकेसाठी दरमाह देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोट्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोट्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोटा वाटपासाठी असेल त्या कोट्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमाह वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम (०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शीर्षाखाली जमा करून चलनाचे मूळ प्रतीसह दरमाह दिनांक 
३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डीलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमाह जमा होणाऱ्या रकमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा . 
सातारा , १५ जुलै २०१७. 


" 


अधिसूचना-( एक्स -४०९ ६ ) 
वाचले : महाराष्ट्र शासन, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१७ / प्र.क्र .६७/ना.पु.२७, 

दिनांक १३ जुलै २०१७. 
क्रमांक/ पुशा/ रॉकेल/ कावि -६३० / सन २०१७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७/प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, दिनांक १९ एप्रिल २०१७ अन्वये, दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत प्रत्येक 
पंधरवड्यात (म्हणजेच १ व १६ तारखेस) केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५० / - ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी 
वाढ करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


१ 


सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. तसेच शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र.केईआर-१३७६/ ३७६ ९/ सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि , 
दिनांक १ जुलै २०१७ पासून ५ टक्के याप्रमाणे वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) देशात सर्वत्र लागू झाला असलेने शासनाचे उपरोक्त वाचले क्र . ३ येथे नमूद 
पत्रान्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसिनचे सुधारित एक्स डेपो रेट दिनांक ११ जुलै २०१७ पासून निश्चित करणेत 
आले असून यानंतर केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करताना ३ टक्के मूल्यवर्धित कराऐवजी ५ टक्के वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी) आकारून 
निश्चित करणेचेनिर्देश देणेत आले आहेत . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७०० / ४४५ / प्र.क्र . ३४२ / ना.पु .२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५/प्र.क्र .८१६ / ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक ११ 
सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/ १००५/ ४५३० /प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
जिल्हाधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती 
वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे 
निश्चित करणेत येत आहेत. 


१ 


परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


२०० 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 
लिटरचा 


लिटर दराची लिटरचा 


२०० 

किरकोळ 
लिटर 

एक 
दराची वस्तू | लिटरचा 
व सेवा कर दर 


दर वस्तू 


वस्तू व सेवा 


दर वस्तू 


निव्वळ दर 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 


व सेवा 


कर रक्कम 


व सेवा 


करासह 


करासह 


रक्कम 


दर 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


२२३१०.०० 


२१२४७.६२ 


१०६२.३८ 


४५२५.०० 


४३० ९ .५२ 


२१५.४८ 


२३.१० 


२३.१० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


करून दर ) 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५३६.०० 


४३२०.०० 


२१६.०० 


२३.१५ 


२३.१५ 


महाबळेश्वर 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४७६.०० 


४२६२.८६ 


२१३.१४ 


२२.८५ 


२२.८५ 


२ . 

३ . 

४ . 

५ . 
६ . 


जावली 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४७८.०० 


४२६४.७६ 


२१३.२४ 


२२.८६ 


२२.९ ० 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४२८.०० 


४२१७.१४ 


२१०.८६ 


२२.६१ 


२२.६५ 


वाई 
कोरेगाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४८४.०० 


४२७०.४८ 


२१३.५२ 


२२.८ ९ 


२२.९ ० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५३०.०० 


४३१४.२ ९ 


२१५.७१ 


२३.१२ 


२३.१५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४००.०० 


४१९ ०.४८ 


२० ९ .५२ 


२२.४७ 


२२.५० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४५२६.०० 


४३१०.४८ 


२१५.५२ 


२३.१० 


२३.१० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४२६.०० 


४२१५.२४ 


२१०.७६ 


२२.६० 


२२.६० 


११ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४४८८.०० 


४२७४.२ ९ 


२१३.७१ 


२२.९ १ 


२२.९ ५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : वाई तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २२.६१ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २२.६५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२२.६५ 

पैसे घेणेचे आहे . तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २२.६१ + २२.६१ = ४५.२२ पूर्णांकित रुपये ४५.२५ पैसे घेणेचे आहेत. 
ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत . अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१०५ 


महत्त्वाची टीप : 

( १) सातारा तालुकेसाठी दरमाह देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोट्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोट्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोटा वाटपासाठी असेल त्या कोट्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २००/- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमाह वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८ , अन्न साठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० या शीर्षाखाली जमा करून चलनाचे मूळ प्रतीसह दरमाह दिनांक 
३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डीलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमाह जमा होणाऱ्या रकमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 
सातारा , १४ ऑगस्ट २०१७ . 


अधिसूचना-( एक्स -२ ९ ७ ९ ) 
वाचले : महाराष्ट्र शासन , अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७ , 

दिनांक १३ जुलै २०१७. 
क्रमांक / पुशा/ रॉकेल / कावि -३७७/ सन २०१७. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, दिनांक १९ एप्रिल २०१७ अन्वये, दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत प्रत्येक 
पंधरवड्यात (म्हणजेच १ व १६ तारखेस ) केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५०/ - ( अधिक मूल्यवर्धित कर ) इतकी 
वाढ करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 
सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. तसेच शासन, पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र.केईआर -१३७६ /३७६ ९/ सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल -१७००/४४५ / प्र.क्र . ३४२/ना.पु .२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५ / प्र.क्र .८१६ / ना.पु.२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/ प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक ११ 
सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/ १००५/ ४५३० / प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
जिल्हाधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती 
वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १ जून २०१७ पासून खालीलप्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत. सदर आदेशाची 
अंमलबजावणी आदेशाचे दिनांकापासून अमलात राहील. 

परिशिष्ट 
तालुका 

घरगुती वापराचा रॉकेल दर 
नं . 

अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 

किरकोळ किरकोळ 
लिटरचा लिटरचा लिटरचा लिटरचा लिटरचा लिटर 

एक 

एक 
निव्वळ दर दराची 

दराची लिटरचा लिटरचा 
मूल्यावर्धित मूल्यवर्धित | मूल्यवर्धित 

मूल्यवर्धित 

पूर्णांकित 
करासह 


अ . 


१००० 


१००० 


१००० 


२०० 


२०० 


२०० 


दर 


दर 


निव्वळ दर 


दर 


करासह 


कर रक्कम 


कर रक्कम 


दर 


१ 


२ 


४ 


३ 


५ 


w 


७ 


८ 


or 


१० 


9 . 


२० ९ ६ ९.०० 


२०३५८.२५ 


६१०.७५ 


४१ ९ ४ 


४०७१.८४ 


१२२.१६ 


२१.४३ 


२१.४५ 


सातारा (अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 


२ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४२०६ 


४०८३.५० 


१२२.५० 


२१.४ ९ 


२१.५० 


३ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४१४६ 


४०२५.२४ 


१२०.७६ 


२१.१ ९ 


२१.२० 


करून दर ) 
पाटण 
महाबळेश्वर 
जावली 
वाई 
कोरेगाव 


४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४१४८ 


४०२७.१८ 


१२०.८२ 


२१.२० 


२१.२० 


५ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


११ ९ .३६ 


२०.९ ५ 


२०.९ ५ 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४० ९ ८ 
४१५६ 
४१ ९ ८ 


१२१.०५ 


२१.२४ 


२१.२५ 


३ ९ ७८.६४ 
४०३४.९ ५ 
४०७५.७३ 
३ ९ ५३.४० 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


१२२.२७ 


२१.४५ 


२१.४५ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४०७२ 


२०.८२ 


११८.६० 
१२२.१६ 


२०.८५ 
२१.४५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४०७१.८४ 


२१.४३ 


४१ ९ ४ 
४० ९ ८ 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३ ९ ७८.६४ 


११ ९.३६ 


२०.९ ५ 


२०.९ ५ 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४१५८ 


४०३६.८ ९ 


१२१.११ 


२१.२५ 


२१.२५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे . 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


उदा : खंडाळा तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २०.८२ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २०.८५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२०.८५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २०.८२ + २०.८२ = ४१.६४ पूर्णाकित रुपये ४१.६५ पैसे घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत. त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 
महत्त्वाची टीप : 

( १) सातारा तालुकेसाठी दरमाह देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोट्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोट्याव्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोटा वाटपासाठी असेल त्या कोट्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरची रक्कम 
रुपये २०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमाह वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८ , अन्न साठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम ( ०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० ” या शीर्षाखाली जमा करून चलनाचे मूळ प्रतीसह दरमाह दिनांक 
पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमाह जमा होणाऱ्या रकमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 


३ 


सातारा, १ जून २०१७ . 


अधिसूचना-( एक्स -२९ ८० ) 
वाचले : महाराष्ट्र शासन, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१७ / प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, 

दिनांक १३ जुलै २०१७. 
क्रमांक / पुशा/ रॉकेल/ कावि -४२९ / सन २०१७. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१७/ प्र.क्र .६७/ ना.पु.२७, दिनांक १९ एप्रिल २०१७ अन्वये, दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत प्रत्येक 
पंधरवड्यात (म्हणजेच १ व १६ तारखेस) केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५० / - ( अधिक मूल्यवर्धित कर) इतकी 
वाढ करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्याबाबतच्या 
सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत . तसेच शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्र.केईआर-१३७६/ ३७६ ९ / सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर 
निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात अशा सूचना दिलेल्या आहेत. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १ ९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार , मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक रॉकेल-१७०० / ४४५/ प्र.क्र . ३४२/ ना.पु.२७, दिनांक २४ एप्रिल २००० व निर्णय 
क्रमांक रॉकेल-१०००/ ५५७५ / प्र.क्र .८१६/ ना.पु .२७, दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक रॉकेल-१००२/ २४५३/प्र.क्र .२२८४/ ना.पु.२७, दिनांक 
११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्र . रॉकेल/१००५/४५३० / प्र.क्र . ४५५१/ ना.पु.२७, दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी, जिल्हाधिकारी, सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या 
घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर दिनांक १६ जून २०१७ पासून खालीलप्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत. सदर 
आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाचेदिनांकापासून अमलात राहील. 

परिशिष्ट 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


२०० 
लिटरचा 


१००० 

२०० 
लिटरचा लिटरचा 

दराची दर 
मूल्यवर्धित | मूल्यवर्धित 
कर रक्कम करासह 


दर 


निव्वळ दर 


२०० 
लिटर 
दराची 
मूल्यवर्धित 
कर रक्कम 


एक 
लिटरचा 


किरकोळ 

एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 
दर 


मूल्यवर्धित 


दर 


करासह 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ . 


२१२२९ .०० 


२०६१०.६८ 


६१८.३२ 


४२४६ 


४१२२.३३ 


१२३.६७ 


२१.६ ९ 


२१.७० 


सातारा ( अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन 
समाविष्ट 
करून दर ) 
पाटण 
महाबळेश्वर 
जावली 


२ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


१२४.०२ 


२१.७५ 


२१.७५ 


४२५८ 
४१ ९ ८ 


३. 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४१३३.९ ८ 
४०७५.७३ 
४०७७.६७ 


१२२.२७ 


२१.४५ 


२१.४५ 


४ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४२०० 


१२२.२३ 


२१.४६ 


२१.५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१०७ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


किरकोळ 


किरकोळ 


१००० 
लिटरचा 


१००० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


१००० 

२०० 
लिटरचा लिटरचा 

दराची दर 
मूल्यवर्धित | मूल्यवर्धित 
कर रक्कम करासह 


२०० 
लिटरचा 
निव्वळ दर 


दर 


२०० 
लिटर 
दराची 
मूल्यवर्धित 
कर रक्कम 


एक 
लिटरचा 


एक 
लिटरचा 
पूर्णांकित 
दर 


मूल्यवर्धित 


दर 


करासह 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


a 


१० 


५. 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४०२ ९.१३ 


१२०.८७ 


२१.२१ 


२१.२५ 


वाई 
कोरेगाव 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


१२२.५० 


२१.४ ९ 


२१.५० 
२१.७५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


४१५० 
४२०६ 
४२५० 
४१२२ 
४२४६ 


००.०० 


२१.७१ 


४०८३.५० 
४१२६.२१ 
४००१.९ ४ 
४१२२.३३ 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


१२३.७९ 
१२०.०६ 
१२३.६७ 


२१.०७ 


२१.१० 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


२१.६ ९ 


२१.७० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४१४८ 


४०२७.१८ 


१२०.८२ 


२१.२० 


२१.२० 


११ . 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


४२१० 


४०८७.३८ 


१२२.६२ 


२१.५१ 


२१.५५ 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 
उदा : खंडाळा तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये २१.०७ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये २१.१० पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना रुपये 
२१.१० पैसे घेणेचे आहे. तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार २१.०७ + २१.०७ = ४२.१४ पूर्णांकित रुपये ४२.१५ पैसे घेणेचे आहेत . 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे (दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 


महत्त्वाची टीप : 

(१) सातारा तालुकेसाठी दरमाह देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोट्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोटा वाटपासाठी असेल त्या कोट्याचे तालुकेसाठी केरोसिन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २००/ - प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमाह वसूल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८ , अन्न साठवण व 
वखार साठवण ८०० इतर जमा रक्कम (०३) इतर बाबी सांकेतांक क्र . ०४०८००१ ५०० ” या शीर्षाखाली जमा करून चलनाचे मूळ प्रतिसह दरमाह दिनांक 
पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

( २) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा “ डिलर्स पुल कमिशन अकाऊंट ” मध्ये दरमाह जमा होणाऱ्या रकमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, सातारा येथे दिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 

श्वेता सिंघल, 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


३ 


सातारा , १६ जून २०१७ . 


जिल्हादंडाधिकारी , सातारा यांजकडून 


आदेश-( एक्स -५००६ ) 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 
वाचा : ( ७) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ अफजलखान कबर/ ६१८०/ २०१७, दिनांक २१ जुलै २०१७. 

क्रमांक डीसी/ एमएजी-२ / एसआर -३०/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, महाबळेश्वर तालुक्यातील किल्ले प्रतापगड पायथ्याशी असलेल्या अफजलखान कबरीच्या 
कथित उदात्तीकरणाच्या मुद्यावरून गतकाळात विविध हिंदुत्ववादी संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आलेली आहेत. यावरून यापूर्वी सातारा शहर , 
महाबळेश्वर , भुईंज पोलीस ठाणेस आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अफजलखान कबर परिसर कायदा व 
सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. किल्ले प्रतापगड येथे सन २००४ पासून शासनातर्फे शिवप्रताप दिन साजरा केला जात आहे. शिवप्रताप दिन 
साजरा करण्यावरून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या भावना तीव्र असल्याचेदिसून सदर शिवप्रताप दिन उत्सव व अफजलखान कबरीचे कथित उदात्तीकरण 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


अशा कोणत्याही मुद्यावरून सदर संघटना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता नसलेने तसेच प्रतापगड कबरीलगतचे 
अनधिकृत बांधकाम काढण्याच्या मा . उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची शासनाकडून मुदतीत अंमलबजावणी होत नसलेची भावना झालेने यावरून सर्व 
हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटनांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेने 
यापूर्वी पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ अफजलखान कबर/ १७४५९/ २०१४, दिनांक १ डिसेंबर २०१४ अन्वये सविस्तर अहवाल 
देऊन किल्ले प्रतापगड येथील अफजलखान कबरीसभोवतालचे ३०० मीटर अंतरापर्यंत सी.आर.पी.सी. कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार इकडील कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डिसी/ एमएजी/ २/ कावि -१८४१ / २०१४ / एसआर -४० / २०१४ , दिनांक १ 
डिसेंबर २०१४ अन्वये दिनांक २ डिसेंबर २०१४ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३० जानेवारी २०१५ ते दिनांक 

३० जानेवारी चे 
प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीसभोवताली ३०० मीटर परिसरात सी.आर.पी.१९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश 
जारी केला होता. त्यानंतर वेळोवेळी सदर ठिकाणी पोलीस अधीक्षक यांचे अहवालास अनुसरून कलम १४४ अन्वये आदेश पारित करणेत आले आहेत . 
तसेच आता वाचा क्रमांक ७ अन्वये पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी प्रतिबंधात्मक आदेशाची मुदत दिनांक ३१ जुलै २०१७ रोजी संपत असलेने पुढील 
कालावधीसाठी आदेश काढणेबाबतची विनंती केली आहे . 


२०१५ 


२४.०० वाजेपर्यंत 


त्याअर्थी, मी श्वेता सिंघल, जिल्हादंडाधिकारी , सातारा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३( २/ १ ९ ७४ ) चे कलम १४४ (५) मधील तरतुदीनुसार व शासन 
अधिसूचना दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये १४४ ( ४) चे अधिकार मला प्राप्त झालेने वरील सर्व नमूद वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने खबरदारीचा उपाय म्हणून 
तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये म्हणून प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर 
परिसरात दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी क्रिमिनल प्रोसिजर 
कोड १ ९ ७३ 

कलम १४४ याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे. 
सदरचा आदेश प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ चे ००.०० 
वाजलेपासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 


चे 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला. 


श्वेता सिंघल , 
जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 


सातारा , १४ जानेवारी २०१७. 


जिल्हादंडाधिकारी, सातारा यांजकडून 


आदेश- ( एक्स - ८२२-२३ ) 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 


५ 


वाचा : (१) मा . उपसचिव , गृह विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीआयएस/०३१४/ प्र.क्र . ८० / वि.शा. १- ब, दि. १४ जानेवारी २०१५ . 

( २) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी/ एमएजी/ एसआर -२२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ . 
( ३) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ अफजलखान कबर / ५३१ /१७, दिनांक १८ जानेवारी २०१७. 
क्रमांक डीसी/एमएजी-२/ एसआर -०४/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक ५ अन्वये पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले 
आहे की, किल्ले प्रतापगड पायथ्याशी असलेल्या अफजलखान कबरीच्या कथित उदात्तीकरणाच्या मुद्यावरून गतकाळात विविध हिंदुत्ववादी संघटनांकडून 
आंदोलने करण्यात आलेली आहेत. यावरून यापूर्वी सातारा शहर , महाबळेश्वर , भुईंज पोलीस ठाणेस आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. त्यामुळे अफजलखान कबर परिसर कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . किल्ले प्रतापगड येथे सन २००४ पासून शासनातर्फे 
शिवप्रताप दिन साजरा केला जात आहे. शिवप्रताप दिन साजरा करण्यावरून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या भावना तीव्र असल्याचेदिसून येते. सदर शिवप्रताप 
दिन उत्सव व अफजलखान कबरीचे कथित उदात्तीकरण अशा कोणत्याही मुद्यावरून सदर संघटना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच प्रतापगड कबरीलगतचे अनधिकृत बांधकाम काढण्याच्या मा . उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची शासनाकडून मुदतीत 
अंमलबजावणी होत नाही . यावरून सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटनांकडून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

सन २०१५ मध्ये पार पडलेल्या शिवप्रताप दिन कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने दिनांक १२ डिसेंबर २०१५ रोजी महाबळेश्वर येथे, नितीन शिंदे, माजी आमदार 
तत्कालीन शिवसेना सध्या मनसे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रतापगडावरील अफजलखान कबर व कथित अतिक्रमित बांधकामाबाबत जाहीर आवाहन 
केले की , भाजपा शिवसेना पक्षाचे सरकार असून त्यांना आम्ही एक वर्षाची मुदत देत आहोत . त्यांनी एक वर्षात जर वादग्रस्त अनधिकृत बांधकाम काढले 
नाहीतर आम्ही सर्वहिंदुत्ववादी संघटना एकत्र येऊन पुढील वर्षीच्या शिवप्रतापदिनी लाखोंच्या संख्येने शिवबांधव जमून किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी 
कार्यक्रम घेऊन अनधिकृत बांधकाम पाडल्याशिवाय राहणार नाही, असा जाहीर इशारा पत्रकार परिषदेमध्ये दिलेला आहे. 

गतवर्षी सन २०१६ मध्ये सांगली शहर पोलीस ठाणेच्या हद्दीत दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी १२.१५ ते १३.३० या वेळेत सर्किट हाऊस सांगली येथे 
नितीन शिंदे, माजी आमदार ( मनसे) यांचे नेतृत्वाखाली श्री शिवप्रताप भूमी मुक्ती आंदोलन समिती, सांगलीचे कार्यकर्त्यांची बैठक झाली . सदर बैठकीत 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ रोजी शिवप्रतापदिन प्रतापगडाच्या पायथ्याशी मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्याच्या अनुषंगाने पुढील मागण्याबाबत चर्चा करणेत 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९४१ 


१० ९ 


आली. – ( १) अफजलखानाच्या थडग्याभोवतीचे झालेले अवैध बांधकाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्वरित काढण्यात यावे, (२) अफजलखान 
वधाचे तैलचित्र छापण्याची बंदी ताबडतोब उठवावी , ( ३) प्रतापगडाच्या पायथ्याशी शिवप्रतापाचे भव्य शिला शासनाच्या मदतीने उभी करावी, 
(४ ) अफजलखान वधाच्या परिसरात श्री . शिवप्रताप भूमी असे नामकरण करण्यात यावे, (५) शिवप्रतापाची जाग शिवभक्तांना पाहण्यासाठी खुली करावी. 
तसेच या बैठकीत सांगली, सातारा, कोल्हापूर , रायगड जिल्ह्यात बैठका घेऊन कार्यकर्त्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे ठरविणेत आलेले आहे. 

तसेच दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ रोजी पार पडलेल्या शिवप्रताप दिन कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने श्री. मिलिंद एकबोटे यांनी सातारा येथेदिनांक ४ डिसेंबर 
२०१५ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कृष्णाजी भास्कर वध दिन साजरे करणारे शिवप्रतादिनाचे दिवशी कोठेही दिसत नाहीत त्यांनी कार्यक्रमासाठी 
यावे. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात मुसलमानही होते, परंतु त्यांच्यासाठी जीव देणारा एकही मुसलमान नव्हता , सर्वहिंदु होते , असे भडक वक्तव्य केले 
होते . 


श्री . फरीद डावरे यांनी मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका क्रमांक २४/२०१४ अन्वये अफजलखान कबर नागरिकांना पाहण्यासाठी 
खुली करण्यात यावी या मागणीस विरोध करीत , दिनांक १७ जुलै २०१४ रोजी श्री . मिलिंद रमाकांत एकबोटे , प्रतापगड उत्सव समिती , महाराष्ट्र यांचे 
नेतृत्वात पोवईनाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी पदयात्रा काढण्यात आली होती . प्रतापगड येथील अफजलखान थडग्यालगतचे बेकायदेशीर बांधकाम 
तोडण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी सदरची पदयात्रा काढण्यात आली होती. सदरवेळी श्री . संजीव 
देशमुख, निवासी जिल्हाधिकारी, सातारा यांना निवेदन देण्यात आले की , प्रतापगड येथील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले नाही तर शिवसेना व 
प्रतापगड उत्सव समितीच्यावतीने सदरचे बांधकाम पाडण्यात येईल असा इशारा दिला होता, तसेच दिनांक १४ सप्टेंबर २०१४ रोजी श्री . मिलिंद रमाकांत 
एकबोटे यांनी सातारा येथे पत्रकार परिषद घेऊन शासनाने वैध मार्गाने प्रतापगडाच्या वादग्रस्त अफजलखान थडग्याच्या परिसरात प्रवेश बंदी पुन्हा लागू 
करावी, तमाम शिवभक्त मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून अफजलखानाच्या उदात्तीकरणाचा कलंक पुसून टाकतील . तसेच 
महाराष्ट्रातील शिवभक्त अफजलखान थडग्याच्या परिसरातील प्रवेश बंदी उठली तर त्याची गंभीर दखल घेतील, असा इशारा दिला होता. पुणे येथील 
जंगली महाराज रस्त्यावरील संभाजी पार्कमधील थोर नाटककार , राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा विध्वंस केलेचे अनुषंगाने दिनांक ४ जानेवारी २०१७ चे 
दैनिक सामना वृत्तपत्राचे पृष्ठ क्रमांक चारवर संपादित सदरात असे नमूद आहे की , औरंगजेबाचे कबर, त्याचप्रमाणे अफजलखानाच्या कबरीचा बालही 
बाका करू न शकणारे लोक रात्रीच्या अंधारात महाराष्ट्राच्या प्रतिभा सम्राटाचा पुतळा हटवतात. तेव्हा त्यांची कीव येते , आधी गडकरींचा देह नष्ट झाला, 
आता त्यांचा पुतळा नष्ट केला गेला. मात्र तरीही गडकरी अजरामर राहतील. त्यांची कीर्ती एकसारखी वाढतच राहील , असा भडक उल्लेख केला आहे. 

किल्ले प्रातपगडावरील अफजलखान कबरीबाबत केलेले आव्हान, दिलेले इशारे व सातारा जिल्ह्यातील आगामी हिंदू -मुस्लीम धर्मीयांचे सण / यात्रा, 
शिवजयंतीचे कार्यक्रम अनुषंगाने किल्ले प्रतापगडावर जाणारे हिंदुत्ववादी संघटनेचे कार्यकर्ते/शिवप्रेमी तसेच सध्याची राज्य , राष्ट्र पातळीवरील जातीय 
घटनांचेपार्श्वभूमीवर प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबर येथे कोणत्याही वेळी अप्रिय घटना घडून मोठा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

विविध हिंदुत्ववादी संघटनांच्या गतकाळातील कारवाया तसेच सध्याची राजकीय व सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता विविध संघटनांचे कार्यकर्ते 
कोणत्याही मुद्यावरून संघर्षाची भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी खबरदारीचा उपाय तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उठवू 
नये म्हणून प्रतापगड, तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात फौजदारी दंड प्रक्रियासंहिता कलम १४४ 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून काढणेबाबतची कारवाई करणेत यावी अशी विनंती केली आहे. 

ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक ४ अन्वये प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक ५ ऑगस्ट 
२०१६ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत सी.आर.पी.सी. कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
करण्यात आला होता. 

ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक १ अन्वये, उपसचिव, गृह विभाग , महाराष्ट्र शासन यांनी त्यांचेकडील दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९ ७३ ( २/१९ ७४) च्या कलम १४४ (५ ) अन्वये राज्य शासनाने वापरण्याजोगे सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी, सातारा यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वापरता 
येतील अशी अधिसूचना निर्गमित केली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अश्विन मुदगल, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ (२/ १९ ७४) चे कलम १४४ (५) मधील तरतुदीनुसार व 
शासन अधिसूचना दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये १४४ ( ४) चे अधिकार मला प्रदान केले असलेने वरील सर्व नमूद वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने 
खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही उठवू प्रश्न नये म्हणून प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या 
सभोवतालचे 

३०० मीटर परिसरात दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ चे ००.०० वाजले पासून ते दिनांक ३१ जुलै २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे . 
सदरचा आदेश प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ 

चे ००.०० 
वाजलेपासून ते दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ जानेवारी २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 


- 


अश्विन मुदगल , 


जिल्हादंडाधिकारी , सातारा. 


सातारा , 

३१ 

जानेवारी २०१७ . 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १९ ४१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा यांजकडून 


आदेश-( एक्स -२ ९ ४६ ) 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश. 


क्रमांक डिसी/ एमएजी-२/ एसआर -२२/ सन २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ पालखी सोहळा/ सीआरपीसी 
१४४ आदेश-४३१२/ २०१७, दिनांक १२ जून २०१७ अन्वये, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा, सातारा जिल्ह्यामध्ये दिनांक २४ जून २०१७ ते दिनांक 
२८ जून २०१७ या कालावधीमध्ये मौजे लोणंद , तरडगांव , फलटण, बरड असा मार्गक्रमण करणार आहे. दिनांक २४ जून २०१७ ते दिनांक २८ जून २०१७ 
या कालावधीत श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा, सातारा जिल्ह्यातून मार्गक्रम होणार आहे. सदर पालखीसोबत महाराष्ट्रातून सुमारे ५ ते ६ 
लाख भाविक/ वारकरी सहभागी होत असतात. पालखीतळावर तसेच पालखी मार्गावर बरेच टीव्ही, चॅनेल्स , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांचेकडून पालखी 
सोहळ्याचे चित्रीकरण होत असते. सदर चित्रीकरणासाठी ड्रोनचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. अलीकडील काळात देशात घडणाऱ्या लहान 
मोठ्या दहशतवादी घटनांचा विचार करता नमूद पालखी सोहळ्यात ड्रोन कॅमेराद्वारे चित्रीकरणास परवानगी दिल्यास घातपात करण्याकरिता वापर 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातून येणाऱ्या पालखी मार्गावर टीव्ही, चॅनेल्स, खाजगी व्यक्ती , संस्था तसेच पालखी सोहळ्याचे छायाचित्रण करणारे यांना 
नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकणे शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक आहे . तसेच पालखी कालावधीत, पालखी मार्गावर कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या कालावधीत पालखी मार्गावर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी 
लागू करणे आवश्यक झाले आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी, भारत वाघमारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त 
अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यातील दिनांक २४ जून २०१७ ते दिनांक २८ जून २०१७ या कालावधीत पालखीमार्गावर ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण करण्यास 
टीव्ही, चॅनेल्स , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांना चित्रीकरण करणेस बंदी घालत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक २४ जून २०१७ ते दिनांक २८ जून २०१७ या कालावधीकरिता अमलात राहील. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ जून २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला. 


सातारा , १६ जून २०१७ . 


आदेश- ( एक्स -२९२७-२८ ) 


क्रमांक डीसी/ एमएजी -२ / एसआर -२४/ २०१७.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्र.आदेश/ ४३७८ , दिनांक 
१४ जून २०१७ अन्वये, (१ ) सण/ उत्सव . - सातारा जिल्ह्यात दिनांक २५ मे २०१७ रोजीपासून मुस्लिम बांधवाचे रोजे उपवास सुरू होत असून रमजान 
महिन्याचा आरंभ होत आहे. या कालावधीत मुस्लिम बांधव पारंपरिक रोज उपवास धरून मशिद, दर्गा यामध्ये जाऊन नमाज पठन करीत असतात . या रोजे 
उपवासाची सांगता होऊन दिनांक २६ जून २०१७ रोजी रमजान ईद साजरी होणार आहे. या उत्सावाचे अनुषंगाने रमजान महिन्यातील रोजे उपवास 
कालावधीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

(२) दिनांक १६ जून २०१७ रोजी संत तुकाराम महाराज यांचा पालखी सोहळा देहू येथून व दिनांक १७ जून २०१७ रोजी संत ज्ञानेश्वर महाराज 
यांचा पालखी सोहळा आळंदी येथून पंढरपूरकडे प्रस्थान होणार आहे. दिनांक २४ जून २०१७ ते २८ जून २०१७ योजी कालावधीत संत ज्ञानेश्वर पालखी सोहळा 
२०१७ हा सातारा जिल्ह्यातून पंढरपूरकडे रवाना होणार आहे. सदर पालखी सोहळ्यांमध्ये १० ते २० लाख वारकरी तसेच विविध संतांच्या पालख्या, दिंड्या 
सहभागी होत असतात. तरी सदर पालखी सोहळा कालावधीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ३) आरक्षण/ आंदोलन .- राज्यात मराठा, मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे. याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्यावतीने विविध सभा / 
कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी 
राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे . याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज संघटना 
यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 


( ४) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलनबाबत . - श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचेदिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे . सुभाषचंद्र बोस 
व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान, सातारा यांना मिळावी, तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना निलंबित करावे. 
तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे. या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . नामदार रामराजे 
नाईक निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं . २२०/१५ , महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 
३७(१)(३)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ५) अतिक्रमण. - रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदरवेळी स्थानिक 
नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९४१ 


१११ 


(६ ) NH- 4.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमाकं 4 चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर सहापदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने 
चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा निकृष्ट स्वरूपाचा असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून 
जनता , राजकीय पक्ष , समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वर करू शकतात . 

( ७ ) श्रमिक मुक्ती दल.- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्यावतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी निरनिराळ्या 
प्रकारची आंदोलने करीत असतात . 

( ८ ) शेतकरी संघटना. - सातारा जिल्ह्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांच्या 
विविध मागण्यासाठी निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात. बहुतांशी या आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत . 

सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. तसेच कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी. यासाठी दिनांक १६ जून २०१७ रोजीचे ७.०० ते 
दिनांक ३० जून २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७(३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे 
कलम ३७ (१ ) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ ( १)(३ ) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे 
सण, उत्सव, यात्रा याप्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २०१४ चे कलम ३७(१ )(३ ) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा 
व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १७ जून २०१७ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक ३० जून २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश 
जारी करीत आहे . 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले, बंदुका , सुन्य , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( इ ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 
( ई) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे . 


( उ) सार्वजनिकरीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे , सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील अशी 

किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर 
कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. 
अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस , दाहक पदार्थ किंवा 
अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, क्षेपणास्त्र 
त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ किंवा क्षेपणास्त्र हे सरकार जमा होईल. 
पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व 

कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७(१ )(३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमूद 
केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही . 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ मध्ये 

उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 

परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय पोलीस 

अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू होणार नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १७ जून २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे . 


१ 


भारत वाघमारे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 


सातारा , १७ जून २०१७ . 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


आदेश- ( एक्स - ५४५-४६ ) 


८ 


ते 


१ 


क्रमांक डिसी/ एमएजी -२/ एसआर-२/ २०१७.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७/ प्र.आदेश-/ २०१७-४६८ , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१७ अन्वये, ( १) सण/ उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात सालाबादप्रमाणे दिनांक ११ जानेवारी २०१७ पासून काळेश्वरी देवी , मांढरदेव 
यात्रा सुरू असून सदरची यात्रा ही दिनांक २९ जानेवारी २०१७ पर्यंत सुरू राहणार आहे. या यात्रेत टप्प्या- टप्प्याने जात येत असलेला जनसमुदाय सुमारे 

१० लाख असून यात्रेत महाराष्ट्र कर्नाटकसह परराज्यातून भाविक येत असतात . दिनांक १२ जानेवारी २०१७ रोजीपासून श्री यमाई देवी औंध देवीची 
वार्षिक यात्रा सुरू असून ही यात्रा दिनांक २५ जानेवारी २०१७ पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्याठिकाणी महिला वर्गाची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते . 
त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नमूद कालावधीत विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून त्यांच्या विविध 
मागण्यासाठी आंदोलने, मोर्चा, उपोषण इत्यादीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( २ ) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०१७.- सातारा जिल्ह्यात दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजीपासून मा . राज्य निवडणूक आयोग यांनी 
आचारसंहिता चालू केली आहे. ६४ जिल्हा परिषद गट व १२८ पंचायत समिती गण यासाठी दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ ते ६ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत 
नामनिर्देशन पत्र दाखल होणार आहेत. त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ३) राज्यव्यापी चक्काजाम .- दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ रोजी मराठा समाजाचे वतीने राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे . नमूद 
चक्काजाम हे मराठा आरक्षण व कोपर्डी येथील घटनेच्या निषेधार्थ या मागण्यासाठी मोर्चा काढणेत येणार आहे. तरी सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी 
यांनी आपले पोलीस ठाणे हद्दीतून मराठा क्रांती समाजाचे लोक व मराठा मोर्चा संयोजक समिती सदस्य यांचे हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवून चक्काजाम 
आंदोलनात सामील होणार असलेबाबतची माहिती तसेच ठिकाण याबाबत आगाऊ माहिती इकडील कार्यालयास ईमेलद्वारे सादर करावी. तसेच यावेळी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ४ ) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनाबाबत . - राज्यात मराठा, मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे. याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्यावतीने 
विविध सभा/ कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 


( ५ ) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलनबाबत.- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचेदिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. सुभाषचंद्र बोस 
व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान, सातारा यांना मिळावी , तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना निलंबित करावे. 
तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे. या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . नामदार रामराजे 
नाईक निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं . २२०/१५, महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 
३७(१)(३)/१३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ६ ) धरणे आंदोलने. - २६ जानेवारी २०१७ अनुषंगाने आंदोलनकर्ते हे आपल्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने धरणे आंदोलन , उपोषण, आत्मदहन 
करतात . नमूद आंदोलनकर्ते यांच्या मागण्यांचे अनुषंगाने सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी उचित कार्यवाही करून त्याबाबत समन्वय साधून त्यांना 
नमूद धरणे आंदोलन परावृत करावे. तसेच हालचालींवर बारकाईने लक्ष पुरवावे . तसेच या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


( ७) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनबाबत.- बळीराजा, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ 
करावी , शेतीमालाला दर मिळावा, तसेच उसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत. तसेच भारतीय किसान सभा व इतर शेतकरी संघटना 
यांचेवतीने गतवर्षीचे गाळप हंगामाचे जादा १७५ रुपये प्रमाणे जादा रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी याकरिता मोर्चा इत्यादी प्रकारची आंदोलने शेतकरी व इतर 
संघटना आक्रमक होऊन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ८) अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदरवेळी स्थानिक 
नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ९ ) NH- 4.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमाकं 4 चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर सहापदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने 
चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा निकृष्ट स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो . या कारणावरून 
जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वर करू शकतात . 

( १० ) श्रमिक मुक्ती दल . - श्रमिक मुक्ती दलाचे वतीने जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना योग्य पुनर्वसन , मोबदला ७/१२ वर नावे चढविणे इत्यादी मागण्याकरिता 
जलसमर्पण, मोर्चा यांसारखी आंदोलने करत आहेत. 

( ११) मनसे पक्ष. - मनसे पक्षच्यावतीने, श्री. संदिप मोझर यांचे नेतृत्वात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना नुकसान झाले असून 
शेतकऱ्यांवर असणारे सर्व कर्ज माफ करावे व त्यांना कर्जमुक्त करावे, या मागणीकरिता मनसे पक्ष सक्रिय झाला आहे. तसेच रयत कुमुदा साखर 
कारखान्याने शेतकरी व वाहतूकदार यांचे पैसे द्यावेत . या मागणीकरिता ही मनसे पक्षाचेवतीने मोर्चा उपोषण, आंदोलने पार पडली आहेत. तसेच यापुढे 
तीव्र आंदोलन करण्याचे निवेदनही त्यांनी दिले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


११३ 


१७ जानेवारी 


२०१७ 


७.०० 


जानेवारी २०१७ 


चे 


कलम 


( १२ ) प्रजासत्ताक दिन .- दिनांक २६ जानेवारी २०१७ रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा होणार आहे . सदर अनुषंगाने दहशतवादी , आतंकवादी, 
समाजविघातक प्रवृत्ती या अनुचित प्रकार घडवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू शकतात. 
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी . यासाठी दिनांक 
रोजीचे ते दिनांक ३१ 

चे 

२४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ 
३७(३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७(१)(३) 
मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा याप्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २०१४ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा 
व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १८ जानेवारी २०१७ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी 
आदेश जारी करीत आहे . 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया, काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( इ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 


( ई ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 


( उ) सार्वजनिकरीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील अशी 

किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर 
कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे . 
अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा 
अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र 
त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकार जमा 
होईल . पोटकलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील 

कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७(१)(३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमूद 
केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही . 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ मध्ये 

उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 
२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 

परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 


१ 


३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय पोलीस 

अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू होणार 
नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १७ जानेवारी २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सातारा , 

१७ 

जानेवारी २०१७. 


आदेश-( एक्स- २२४१-४२ ) 


क्रमांक डिसी/ एमएजी-२/ एसआर -१२/ २०१७.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७/ प्र.आदेश/ २५३१/ १७, 
सातारा , दिनांक २९ मार्च २०१७ अन्वये, ( १) सण/ उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते ११ एप्रिल २०१७ या कालावधीत शिखरशिंगणापूर , 
तालुका माण गांवी श्री. शंभुमहादेव यात्रा भरणार असून या यात्रेत सुमारे साडेसहा ते सात लाख भाविक उपस्थित असतात. तसेच दिनांक मार्च 


१ 


३१ 


२०१७ 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


ते ३ एप्रिल २०१७ या कालावधीत बनपुरी, तालुका पाटण येथे नाईकबा देवाची यात्रा भरणार असून या यात्रेत सुमारे दोन ते अडीच लाख भाविक उपस्थित 
असतात . या दोन्ही मोठ्या यात्रेत महाराष्ट्रासह कर्नाटक , आंध्रप्रदेश राज्यातील भाविकही मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहत असतात. तेथे होणारी गर्दी व 
विविध राज्यातून येणारे भक्तगण यांचेतील मानाच्या पालख्या, कावडी परस्परांना मागे टाकून पुढे नेऊन शक्तीप्रदर्शन करण्याच्या प्रयत्नातून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजी रामनवमी व दिनांक ९ एप्रिल २०१७ रोजी महावीर जयंती साजरी होणार 
असून जिल्ह्यात यानिमित्त विविध ठिकाणी मिरवणुका तसेच धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


९ 


( २ ) डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती. - दिनांक १४ एप्रिल २०१७ रोजी सातारा जिल्ह्यात सर्वत्र डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव साजरा करणेत 
येणार आहे. सदर वेळी विविध संघटना/ संस्था/मंडळांकडून प्रतिमापूजन, पुतळापूजन , तसेच मिरवणुका , कॅन्डलमार्च असे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 
केले जाते. सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ३) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनाबाबत.- राज्यात मराठा, मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे. याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने 
विविध सभा / कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 


( ४ ) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलनबाबत. - श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचेदिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे . सुभाषचंद्र बोस 
व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान, सातारा यांना मिळावी , तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना निलंबित करावे. 
तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे. या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे . दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . नामदार रामराजे 
नाईक निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं . २२०/१५, महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 
३७(१)(३)/१३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ५) अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदर वेळी स्थानिक 
नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ६ ) NH- 4.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर सहापदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने 
चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जानिकृष्ट स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून 
जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वर करू शकतात. 

( ७) श्रमिक मुक्ती दल . - श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना योग्य पुनर्वसन , मोबदला, ७/१२ वर नावे चढविणे इत्यादी 
मागण्याकरिता जलसमर्पण , मोर्चासारखी आंदोलने करत आहेत. 


सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी. यासाठी दिनांक १ एप्रिल २०१७ 

रोजीचे 
७.०० 

ते 
दिनांक १५ एप्रिल २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( ३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७( १) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे . तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१)(३) मधून या कालावधीत शांतता पूर्ण साजरे 
होणारे सण, उत्सव , यात्रा याप्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे. 


त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २०१४ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा 
व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक १५ एप्रिल २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश 
जारी करीत आहे. 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुऱ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( इ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे . 
(ई ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 
( उ) सार्वजनिकरीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील अशी 

किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर 
कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. 
अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस , दाहक पदार्थ किंवा 
अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ, क्षेपणास्त्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


११५ 


१ 


त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू , दाहक पदार्थ किंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल . 
पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व 

कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७(१)( ३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमूद 
केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ मध्ये 

उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 

परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय पोलीस 

अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सातारा, ३ एप्रिल २०१७. 


आदेश- ( एक्स - ८३२-३३ ) 


३ 


क्रमांक डिसी/ एमएजी-२/ एसआर-५/ २०१७.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७/ प्र.आदेश- / २०१७-८५३ , 
दिनांक २९ जानेवारी २०१७ अन्वये, ( १ ) सण/ उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात सालाबादप्रमाणे दिनांक २३ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत 
बोरगांव पोलीस ठाणे हद्दीतील नागठाणे गावातील श्रीराम देवाची यात्रा सुरू असून सदरची यात्रा ही दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत सुरू राहणार आहे. 
तसेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत सातारा तालुका पोलीस ठाणे हद्दीतील परळी, सज्जनगड याठिकाणी श्री 
रामदास स्वामींची वार्षिक यात्रा संपन्न होणार आहे . या यात्रा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असल्याने तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नमूद कालावधीत विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने, मोर्चा, उपोषण 
इत्यादीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( २ ) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०१७.- सातारा जिल्ह्यात दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजीपासून मा . राज्य निवडणूक आयोग यांनी 
आचारसंहिता चालू केली आहे. ६४ जिल्हा परिषद गट व १२८ पंचायत समिती गण यासाठी दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ ते ६ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत 
नामनिर्देशन पत्र दाखल होणार आहेत. निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष/ संघटनेचे कार्यकर्ते व निवडणूक लढवू इच्छूक उमेदवार यांच्या 
सद्य: स्थितीत मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हालचाली सुरू झालेल्या असून त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


( ३) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनबाबत.- राज्यात मराठा, मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे . याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने 
विविध सभा/ कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे . याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 


( ४) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलनबाबत . - श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. सुभाषचंद्र बोस 
व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान, सातारा यांना मिळावी, तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना निलंबित करावे. 
तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे . या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे . दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . नामदार रामराजे 
नाईक निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं . २२०/१५ , महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 
३७(१)(३ )/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ५) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनबाबत.- बळीराजा , स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ 
करावी , शेतीमालाला दर मिळावा, तसेच उसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत. तसेच भारतीय किसान सभा व इतर शेतकरी संघटना 
यांचेवतीने गतवर्षीचे गाळप हंगामाचे जादा १७५ रुपये प्रमाणे जादा रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी याकरिता मोर्चा इत्यादी प्रकारची आंदोलने शेतकरी व इतर 
संघटना आक्रमक होऊन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ६ ) अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदरवेळी स्थानिक 
नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


११६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


झाले असून 


( ७) NH- 4.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमाकं 4 चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही. सदर सहापदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने 
चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा निकृष्ट स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून 
जनता, राजकीय पक्ष , समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वर करू शकतात. 

( ८ ) श्रमिक मुक्ती दल.- श्रमिक मुक्ती दलाचेवतीने जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना योग्य पुनर्वसन , मोबदला ७/१२ वर नावे चढविणे इत्यादी मागण्याकरिता 
जलसमर्पण , मोर्चा यांसारखी आंदोलने करत आहेत. 

( ९) मनसे पक्ष.- मनसे पक्षच्यावतीने, श्री . संदिप मोझर यांचे नेतृत्वात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना नुकसान झाले शेतकऱ्यांवर 
असणारे सर्व कर्ज माफ करावे व त्यांना कर्जमुक्त करावे. या मागणीकरिता मनसे पक्ष सक्रिय झाला आहे. तसेच रयत कुमुदा साखर कारखान्याने शेतकरी 
व वाहतूकदार यांचे पैसे द्यावेत . या मागणीकरिताही मनसे पक्षाचेवतीने मोर्चा, उपोषण आंदोलने पार पडली आहेत . तसेच यापुढे तीव्र आंदोलन करण्याचे 
निवेदनही त्यांनी दिले आहे. 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी . यासाठी दिनांक 
१ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे ७.०० ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(३) 
अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७(१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे . तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१)(३) मधून या 
कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा याप्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २०१४ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा 
व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी 
आदेश जारी करीत आहे. 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
( अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका, सुऱ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( इ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 
( ई) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 
( उ) सार्वजनिकरीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील अशी 

किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा लोकांत प्रसार 
करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे 
सरकारजमा होईल . पोटकलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस 

वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७(१)( ३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमूद 
केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ मध्ये 

उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 

परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू 

होणार 
नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा , २ फेब्रुवारी २०१७ . 


१ 


आदेश-(एक्स- १६००-१६०१ ) 


क्रमांक डिसी/ एमएजी -२ / एसआर -१० / २०१७.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा -७/ प्र.आदेश -२१५२/ २०१७, 
सातारा, दिनांक १५ मार्च २०१७ अन्वये, (१ ) सण/ उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात सालाबादप्रमाणे दिनांक १३ मार्च २०१७ ते दिनांक २७ मार्च २०१७ या 
कालावधीत यशवंतबाबा रथोत्सव यात्रा मायणी, तालुका खटाव येथे साजरी होणार असून नमूद यात्रेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी जिल्हा परिषद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


११७ 


सदस्य , श्री. सुरेंद्र गुदगे व भाजपा माजी आमदार डॉ . दिलीप येळगांवकर या दोन्ही गटात परस्परविरोधी शक्तीप्रदर्शन केले जात असलेने तेथे कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दिनांक २८ मार्च २०१७ रोजी गुढीपाडवा सण साजरा होत असून हिंदू धर्मातील नववर्षारंभाचे 
निमित्ताने जिल्ह्यातील विविध मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी होत असते. याशिवाय विविध गावात ग्रामस्थ एकत्र येऊन वर्षातील नियोजन ठरवीत असताना 
यातून परस्परविरोधी वर्चस्वातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 

( २) परीक्षा. - सातारा जिल्ह्यात दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २५ मार्च २०१७ पर्यंतच्या कालावधीत इयत्ता १२ वीची परीक्षा, तसेच दिनांक 
मार्च ते दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजीपर्यंतच्या कालावधीत १० वीची परीक्षा सुरू आहेत. यासाठी ४५० गृहरक्षक व पोलीस ठाणे स्तरावर गार्ड असा 
पोलीस बंदोबस्त नेमणेत आलेला आहे. नमूद परीक्षावेळी कॉपी पुरविणे अथवा मदत करणे या कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
शकतो. 


७ 


२०१७ 


१ 


(३) निवडणूक .-दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सातारा जिल्ह्यात , जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणाची निवडणूक झाली असून जिल्हा 
परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीकरिता अंतर्गत राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू असून यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

( ४ ) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनबाबत . - राज्यात मराठा, मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे. याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने 
विविध सभा / कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे . याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 

( ५) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलनबाबत. - श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचेदिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. सुभाषचंद्र बोस 
व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान, सातारा यांना मिळावी , तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना निलंबित करावे. 
तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे. या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . नामदार रामराजे 
नाईक निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं. २२०/१५ , महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 
३७(१)(३)/१३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ६ ) अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदरवेळी स्थानिक 
नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ७) NH- 4.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर सहापदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने 
चालू आहे . तसेच कामाचा दर्जा निकृष्ट स्वरूपाचा असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून 
जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वर करू शकतात. 

( ८ ) श्रमिक मुक्ती दल .- श्रमिक मुक्ती दलाचेवतीने जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना योग्य पुनर्वसन , मोबदला ७/१२ वर नावे चढविणे इत्यादी मागण्याकरिता 
जलसमर्पण , मोर्चा यांसारखी आंदोलने करत आहेत. 


२०१७ रोजीचे 

७.०० 


ते 


सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी . यासाठी दिनांक १८ मार्च 
दिनांक ३१ मार्च २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे 
कलम ३७( १) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१)(३) मधून या कालावधीत शांतता पूर्ण साजरे होणारे 
सण, उत्सव , यात्रा याप्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २०१४ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा 
व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक मार्च २०१७ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश 
जारी करीत आहे . 


२० 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 


- 


( अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया, काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


( इ ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 


( ई) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 


( उ ) सार्वजनिकरीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे , सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील अशी 

किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा लोकांत प्रसार 
करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


किंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, 
क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे 
सरकार जमा होईल. पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस 
वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७(१)(३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील 

नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ मध्ये 

उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 

परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय पोलीस 

अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू होणार 
नाही . 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २० मार्च २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सातारा, २० मार्च 

२०१७. 


आदेश-( एक्स -८७८-७९ ) 


क्रमांक डिसी/ एमएजी -२ / एसआर -७/ २०१७.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७/ प्र.आदेश-/ २०१७-१३८२ , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये, ( १) सण/ उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात सालाबादप्रमाणे दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सर्वत्र छत्रपती शिवाजी महाराज 
जयंती ( शासकीय) हा उत्सव, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पांचगणी पोलीस ठाणे हद्दीतील श्री घाटजाई देवीची वार्षिक यात्रा, दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०१७ रोजी श्रीरामदास नवमी, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी महाशिवरात्री सातारा जिल्ह्यामध्ये महाबळेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत श्री क्षेत्र महाबळेश्वर , 
दहिवडी पोलीस ठाणे हद्दीत श्री . शंभु महादेव शिखरशिंगणापूर , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत सातारा तालुका 
पोलीस ठाणे हद्दीतील परळी सज्जनगड याठिकाणी श्री रामदास स्वामींची वार्षिक यात्रा संपन्न होणार आहे. या यात्रा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाविक येत 
असल्याने तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नमूद कालावधीत विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून त्यांच्या 
विविध मागण्यांसाठी आंदोलने , मोर्चा, उपोषण इत्यादीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( २) शिवजयंती. -दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( शासकीय) हा उत्सव साजरा करणेत येतो. सदरवेळी विविध 
संघटना, संस्था, कार्यालय, शाळा/ महाविद्यालय यांचेकडून प्रतिमापूजन, पुतळापूजन तसेच मिरवणुका व विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते . सदरवेळी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ३) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०१७.- सातारा जिल्ह्यात दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजीपासून मा . राज्य निवडणूक आयोग यांनी 
आचारसंहिता 

चालू केली आहे. ६४ जिल्हा परिषद गट व १२८ पंचायत समिती गण यासाठी दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मतदान व दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मतमोजणी असून त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


" 


( ४) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनबाबत . - राज्यात मराठा, मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे. याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने 
विविध सभा / कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 


( ५) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलनबाबत . - श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. सुभाषचंद्र बोस 
व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान , सातारा यांना मिळावी, तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना निलंबित करावे. 
तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे. या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . नामदार रामराजे नाईक 
निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं. २२०/१५, महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७(१)(३)/ 
१३५ 

प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ६ ) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनबाबत.- बळीराजा, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ 
करावी, शेतीमालाला दर मिळावा, तसेच उसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत. तसेच भारतीय किसान सभा व इतर शेतकरी संघटना 
यांचेवतीने गतवर्षीचे गाळप हंगामाचे जादा १७५ रुपये प्रमाणे जादा रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी याकरिता मोर्चा इत्यादी प्रकारची आंदोलने शेतकरी व इतर 
संघटना आक्रमक होऊन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९४१ 


११ ९ 


( ७) अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदरवेळी स्थानिक 
नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ८) NH- 4.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमाकं 4 चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही. सदर सहापदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने 
चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जानिकृष्ट स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून 
जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वर करू शकतात. 

(९ ) श्रमिक मुक्ती दल.- श्रमिक मुक्ती दलाचेवतीने जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना योग्य पुनर्वसन, मोबदला ७/१२ वर नावे चढविणे इत्यादी मागण्याकरिता 
जलसमर्पण, मोर्चा यांसारखी आंदोलने करत आहेत. 

सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी. यासाठी दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे ७.०० 
ते दिनांक २ मार्च २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७( १)(३) मधून या कालावधीत शांतता पूर्ण साजरे 
होणारे सण , उत्सव , यात्रा याप्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २०१४ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा 
व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक २ मार्च २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश 
जारी करीत आहे. 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ) शस्त्र , सोटे, तलवारी, भाले , बंदुका , सुया, काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( इ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे. 
( ई) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 

सार्वजनिकरीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील अशी 
किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर 
कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. 
अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा 
अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र 
त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा 
होईल . पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील 

कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७(१)(३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमूद 
केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही . 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी खंड १ मध्ये 

उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 

परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय पोलीस 

अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू होणार नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे . 

भारत वाघमारे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा . 
सातारा , १६ फेब्रुवारी २०१७. 


१ 


आदेश-( एक्स - १००६-१००७) 
क्रमांक डिसी/ एमएजी-२/एसआर - ९/ २०१७.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७/ प्र.आदेश-/१७६० , दिनांक 
१ मार्च २०१७ अन्वये, (१ ) सण/ उत्सव. - सातारा जिल्ह्यात सालाबादप्रमाणे दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी होळी, दिनांक १३ मार्च २०१७ रोजी धूलिवंदन व 
दिनांक १७ मार्च २०१७ रोजी रंगपंचमी हे सण साजरे होणार आहेत. नमूद सणाकरिता आपल्या मूळ गावी मुंबई तसेच शहरातून नागरिक मोठ्या 


१२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


२०१७ 


प्रमाणावर सहभागी होत असतात. सदरचे सण साजरे होत असताना नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील गटबाजी अथवा गावपातळीवरील वर्चस्वातून गर्दी 
मारामारीसारखे गुन्हे घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( २) निवडणूक . - सातारा जिल्ह्यात दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जिल्हा परिषद ६४ व पंचायत समिती १२८ गण निवडणूक होऊन दिनांक 
२३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मतमोजणी झालेली आहे. यामधील पंचायत समितीच्या सभापती उपसभापती, निवडणूक दिनांक १४ मार्च २०१७ रोजी होणार 
असलेने निवडणुकीचे कारणावरून विविध राजकीय पक्ष संघटनाकडून गटबाजी व वर्चस्व स्पर्धेतून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
( ३) शिवजयंती. - दिनांक 

१५ मार्च 

रोजी सर्वत्र छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तिथीप्रमाणे) हा उत्सव साजरा करणेत येतो. सदरवेळी विविध 
ठिकाणी प्रतिमापूजन, पुतळापूजन तसेच मिरवणुका व विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते . सदरवेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ४ ) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनबाबत.- राज्यात मराठा , मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे. याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्यावतीने 
विविध सभा / कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे . याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 

( ५) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलनबाबत .- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. सुभाषचंद्र बोस 
व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान , सातारा यांना मिळावी , तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना निलंबित करावे. 
तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे. या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे . दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . नामदार रामराजे 
नाईक निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं . २२०/१५, महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 
३७(१)(३ )/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ६ ) अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदरवेळी स्थानिक 
नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ७ ) NH- 4.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर सहापदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने 
चालू आहे . तसेच कामाचा दर्जानिकृष्ट स्वरूपाच्या असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून 
जनता, राजकीय पक्ष , समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वर करू शकतात. 

(८ ) श्रमिक मुक्ती दल .- श्रमिक मुक्ती दलाचेवतीने जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना योग्य पुनर्वसन, मोबदला ७/१२ वर नावे चढविणे इत्यादी मागण्याकरिता 
जलसमर्पण, मोर्चा यांसारखी आंदोलने करत आहेत . 

सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. तसेच कायदा व सुव्यवस्था आबाधित राहावी. यासाठी दिनांक ३ मार्च 
दिनांक १७ मार्च चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे 
कलम ३७(१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१)(३) मधून या कालावधीत शांतता पूर्ण साजरे होणारे 
सण, उत्सव , यात्रा याप्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे . 


३ 


२०१७ रोजीचे 


७.०० 


ते 


२०१७ 


त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २०१४ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा 
व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक ४ मार्च २०१७ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक १७ मार्च २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश 
जारी करीत आहे . 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
( अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( आ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


( इ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 


( ई) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 


( उ) सार्वजनिकरीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील अशी 
किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे , सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लघंन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार 
करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त -हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९४१ 


१२१ 


१ 


सरकारजमा होईल. पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस 
वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७(१)(३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 

खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही . 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी खंड १ मध्ये 

उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 

परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय पोलीस 

अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू होणार 
नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २ मार्च २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे . 


सातारा , २ मार्च २०१७ . 


आदेश- ( एक्स-१०३२ ) 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश. 


क्रमांक डिसी/ एमएजी-२ / कावि -८ / सन २०१७.- ज्याअर्थी, माझे असे निदर्शनास आणून देण्यात आले की , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात 
येणारी पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा २०१६ , दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी सातारा जिल्ह्यात सातारा मुख्यालयाचेठिकाणी खालील नमूद १६ उपकेंद्रावर 
सकाळी १०.३० ते दुपारी १२.०० या वेळेत घेणेत येणार आहे . 

(१) अण्णासाहेब कल्याणी हायस्कूल , सदरबझार कॅम्प, सातारा, (२) कन्या शाळा, १५५ - अ/ब, भवानी पेठ, सातारा, (३) अनंत इंग्लिश स्कूल , सातारा , 
मंगळवार पेठ , सातारा, ( ४) अरविंद गवळी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पानमळेवाडी, पोस्ट वर्ये, तालुका व जिल्हा सातारा , (५) लालबहादूर शास्त्री 
कॉलेज , १७ मल्हार पेठ , सातारा, (६ ) महाराजा सयाजीराव विद्यालय अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज , कर्मवीर समाधी परिसर, पोवई नाका, सातारा , 
( ७) न्यू इंग्लिश स्कूल, सातारा, ( अ) ( ८) न्यू इंग्लिश स्कूल , सातारा, ( ब) ( ९) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , सातारा ( अ) ( १०) यशवंतराव 
चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , सातारा ( ब) ( ११ ) कर्मवीर भाऊराव पाटील पॉलिटेक्निक , सातारा , पानमळेवाडी , पोस्ट वर्ये, तालुका व जिल्हा सातारा , 
( १२) यशोदा टेक्निकल कॅम्पस , वाढे फाटा , सातारा , (१३) धनंजयराव गाडगीळ कॉमर्स कॉलेज सदरबझार कॅम्प, सातारा, (१४) भवानी विद्यामंदिर अॅण्ड 
ज्यु . कॉलेज, सातारा , मल्हार पेठ , सातारा, १७ ( १५ ) श्रीपतराव पाटील हायस्कूल अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज, करंजे पेठ, सातारा, ( १६ ) छत्रपती शिवाजी 
कॉलेज , सदरबझार कॅम्प, सातारा या केंद्रावर घेणेत येणार आहे . 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्रांचे 
परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे अशी 
माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त 
अधिकारान्वये दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजीचे सकाळी ८.३० वाजलेपासून ते सायंकाळी ४.०० वाजेपर्यंत सातारा उपरोक्त नमूद केलेल्या केंद्राचे 
परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी, परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून इतर 
व्यक्तींना पोलीस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा २०१६ प्रवेश करणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास 
मनाई करीत आहे. तसेच शाळा / महाविद्यालयाचे परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन/ एस.टी.डी. बुथ/ आय.एस.डी. बुथ/फॅक्स केंद्र/ झेरॉक्स सेंटर/ ई-मेल 
इंटरनेट फॅसिलिटी अथवा तत्सम संपर्काची साधने बंद ठेवावीत . 

तसेच परीक्षा केंद्रावर मोबाईल , वायरलेस सेट , ट्रान्झिस्टर , रेडिओ, कॅल्क्युलेटर , लॅपटॉप परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटरपर्यंत परिसरात वापरणेस व 
जवळ बाळगणेस , तसेच परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक १२ मार्च २०१७ चे सकाळी ८.३० वाजलेपासून सायंकाळी ४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला. 

भारत वाघमारे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 
सातारा , २८ फेब्रुवारी २०१७. 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान / १४७६/ २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी, किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये डिफेन्स अकौन्ट्स को - ऑप. बँक मर्यादित , 
पुणेचे खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५) , (६), (७), (९ ), (१०), (११) ( अपसेट 
प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), ( १३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी 
यांनी खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५ ), (१७) , (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक २२ जून २०१५ ते २१ जून २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती 
प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


nce 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


पुणे जिल्हा 


श्री . सुरेंद्र रामप्रताप दुबे विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 


करावा. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील . 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा. 


पुणे , ३० जून २०१५. 


आदेश 


- 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ ३६६७/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी, किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये जयहिंद अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाकड, 
पिंपरी-चिंचवड, पुणेचे खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम 
१५६ (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), ( ६), ( ७), (९), ( १० ), 
( ११) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून )( १२), ( १३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष 
वसुली अधिकारी यांनी खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५), ( १७ ), ( १८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक १६ जानेवारी २०१५ ते १५ जानेवारी २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 


श्री . शैलेश उत्तमराव दगडे 


२ 


श्री . विजय देवेन्द्र गायकवाड 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


३ 


श्री . सुधीर विठ्ठलराव आदवडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


१२३ 


१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 


करावा. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील . 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा . 


पुणे, २० जानेवारी २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ २६ ९ ६/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी, किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये उद्यम विकास सहकारी बँक लि ., पुणेचे 
खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), ( ६), ( ७), ( ९), ( १०), ( ११ ) ( अपसेट प्राईज 
कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५), ( १७), ( १८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ ते ९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


Gml 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


सौ . पुजा कुलकर्णी विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . नितीन मिसाळ 

विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
सौ . शितल सोमण 

शाखाधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
श्री . सुभाष शेट्टी 

शाखाधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 


२ 
३ 

३ 


पुणे जिल्हा 


करावा. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील . 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा . 


पुणे , ७ सप्टेंबर २०१५. 


१२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ २४५३/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी, किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये जयभवानी सहकारीबँक मर्यादित, भवानी 
पेठ , पुणेचे खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ ( २) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५) , ( ६), ( ७), ( ९), (१०), (११) 
( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), ( १३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली 
अधिकारी यांनी खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५ ), (१७), (१८) व ( २०) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ ते २४ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . संजय शंकर शिंदे वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 

करावा. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील . 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा . 


पुणे , २५ ऑगस्ट २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ ११८६/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , किरण अ . सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वयेविद्या सहकारी बँक लि ., पुणेचे खालील 
दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५ ), ( ६), ( ७) , (९ ), ( १०), (११) ( अपसेट प्राईज कायम 
करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), ( १३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी खबरदारी 
घेऊन) तसेच उपनियम (१५), ( १७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ४ जून 
२०१५ ते ३ जून २०१५ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


सहायक व्यवस्थापक 


२ 


कनिष्ठ अधिकारी 


श्री . मनोज सुधाकर देशपांडे 
श्री . अभय बाळकृष्ण केळेकर 
श्री . सुनील दत्तात्रय रेळेकर 
श्री . सुरेश धोंडीबा काटे 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


به 


कनिष्ठ अधिकारी 


४ 


वरिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


१२५ 


१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 


करावा. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील . 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा . 


पुणे, ५ जून २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ ११८७/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन को - ऑप. बँक लि . , 
पुणेचे खालील दर्शविलेल्याविशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), (६), (७), (९ ), ( १० ), (११) ( अपसेट 
प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), (१३ ) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी 
यांनी खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५ ), (१७) , (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ४ जून २०१५ ते ३ जून २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती 
प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . मच्छिद्र हरिचंद्र कटके 

अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . राहुल पांडुरंग अहिरे 

अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
श्री . बबन जगन्नाथ मोहकर 

अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 


२ 

३ 


करावा . 


. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील. 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा . 


पुणे , ५ जून २०१५ . 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


. 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ १११८/ २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये पुणे मर्चन्ट्स को - ऑप. बँक लि ., पुणेचे 
खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), (६ ), ( ७), (९), (१०), (११) ( अपसेट प्राईज 
कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५ ), (१७), ( १८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ३० मे २०१५ ते २९ मे २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 

३ 


श्री . वि . श . 


30 


श्री . अ . च . 


श्री . वि . वि . बोधे 

शाखाधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
श्री . म . ल . जगदाळे शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श . कालेकर 

शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
बडदे 

शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
श्री . दे . ग . जाधव 

शाखाधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
जागडे शाखाधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . रमेश सी . जाधव शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 
करावा. 


५ 


६ 


श्री . प . भ . 


पुणे जिल्हा 


७ 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील. 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा . 


पुणे , ०० मे २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ ३५९ ० / २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी, किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वयेप्रेरणा को - ऑप . बँक लि ., थेरगाव, 
पुणे-३३ चे खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), (६) , ( ७), (९), ( १०), ( ११) 
( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), ( १३ ) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली 
अधिकारी यांनी खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५ ), (१७), (१८) व ( २०) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक १७ जानेवारी २०१५ ते १६ जानेवारी २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


१२७ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


Gml 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 


२ 

३ 


श्री . भास्कर मोहन काळोखे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . किरण रुपचंद जाधव शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . प्रवीण दत्तात्रय टेकवडे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 

सौ . किरण रविंद्र गायकवाड शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 
करावा. 


४ 


पुणे जिल्हा 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील. 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा. 


पुणे , १७ जानेवारी २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान / १४७६/ २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी, किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये दि सेवा विकास को - ऑप. बँक लि ., 
पिंपरी, पुणे-१७ चे खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ 
( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चेनियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), (६), ( ७), (९) , (१०), (११) 
( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), (१३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली 
अधिकारी यांनी खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम (१५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक २८ जानेवारी २०१५ ते २७ जानेवारी २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


oc 


५ 


१ 


२ 


श्रीमती रश्मी एम . मंगतानी 
श्री . पुरुषोत्तम जी . मोकाशी 
श्री. अनिल एच. मुलचंदानी 
श्री . प्रकाश के . 


शाखा अधिकारी 
शाखा अधिकारी 
शाखा अधिकारी 
शाखा अधिकारी 


३ 


४ 


आचरा 


५ 


श्री . विजय आय. चांदवानी 


शाखा अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


w 


शाखा अधिकारी 


श्रीमती सिमा एस . सुर्यवंशी 
श्री . दिपक आर . आर्तवानी 


७ 


शाखा अधिकारी 


८ 


श्रीमती रश्मी ओ. तेजवानी 


शाखा अधिकारी 


or 


श्री . मनोज एल . बक्षानी 


शाखा अधिकारी 


१२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१० 


११ 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


१४ 


१५ 


१७ 


कु . पुनम तेजवानी 


श्रीमती रितु डी . आर्तवानी शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
श्री . महेश रोहरा 

शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
१२ श्री . राजु तनवानी 

शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
१३ श्रीमती मेरी डिसोझा 

शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . नरेश राजस्त 

शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . अमरजिसिंग बासी 

शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
१६ श्रीमती सिमा शर्मा 

शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
१ ९ श्रीमती कविता पाटील 

शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
२० श्रीमती रिया परयानी 

शाखा अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
२१ कु. कोमल लुल्ला 

शाखा अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
२२ श्रीमती रितु ओचानी 

शाखा अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
२३ श्रीमती अनिता सोभानी 

शाखा अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
२४ श्रीमती रश्मी मखानी 

शाखा अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 
करावा. 


१८ 


श्रीमती शिल्पी कुमार 


पुणे जिल्हा 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील . 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा. 


पुणे, २७ जानेवारी २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ ३५६२/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी, किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये जय भवानी सहकारी बँक मर्यादित , भवानी 
पेठ, पुणेचे खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), ( ६), ( ७), ( ९), (१०), ( ११) 
( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३ ) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली 
अधिकारी यांनी खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५), (१७) ,( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक १७ जानेवारी २०१५ ते १६ जानेवारी २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


१२ ९ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


Ince 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


OC 


५ 


१ 


श्री . इक्बाल गुलाब पठाण वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 


करावा. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील. 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा . 


पुणे, १४ जानेवारी २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ ३१२३/ २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये सन्मित्र सहकारी बँक मर्यादित , पुणेचे 
खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), ( ७), (९), (१०), (११) ( अपसेट प्राईज 
कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२), (१३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५ ), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ ते १५ डिसेंबर २०१५ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकायाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . गणेश नंदकुमार दंडाले वसुली अधिकारी वेशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणेजिल्हा 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 


करावा. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील. 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा. 


पुणे, १७ डिसेंबर २०१४ . 


१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक वसुली/१५६ अधि.प्रदान/ ३१२८/ २०१४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये सिद्धार्थ सहकारी बँक मर्यादित, पुणे 
( अवसयनात) चे खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व कलम १५६ (२) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), ( ६), ( ७), (९), (१०), ( ११) 
( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२), ( १३ ) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली 
अधिकारी यांनी खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक १६ 

१५ डिसेंबर 

२०१५ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


डिसेंबर २०१४ ते 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


hon 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


श्री. मुकुंद रामचंद्र काकडे विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
श्री . सविता कश्चप साळुखे विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . किरण भास्कर खरात विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणेजिल्हा 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 


१ 
२ 

३ 


करावा . 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील. 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा. 


पुणे , १७ डिसेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ २८५५/ २०१४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी, किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये श्री छत्रपती अर्बन को - ऑप . बँक मर्यादित , 
पुणेचे खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ), ( ५), ( ६), (७), (९), (१०), (११) ( अपसेट 
प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२),( १३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी 
यांनी खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५), (१७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ ते २७ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


hon 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . रविंद्र शांतारात बाईत 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


१३१ 


१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 


करावा. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील. 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा. 


पुणे, २९ नोव्हेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ २८५४/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी, किरण अ. सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे या आदेशान्वये श्री लक्ष्मी को - ऑप . बँक मर्यादित , पुणेचे 
खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५) , (६) , ( ७), (९), ( १० ), ( ११) ( अपसेट प्राईज 
कायम करण्याची तरतूद वगळून )( १२ ), (१३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५ ), (१७), ( १८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ ते २७ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 


४ 


श्री . अविनाश महादेव कोरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . सुभेदार आय . जी . वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
श्री . गादीया राहुल हरकचंद शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . शहा राहुल बाबुलाल शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . मंडावले अविनाश लक्ष्मण शाखा व्यवस्थापक 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . शर्मा मनोज जेठमल शाखा व्यवस्थापक 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा 
१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 
करावा. 


५ 


w 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील. 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा. 


पुणे, २७ नोव्हेंबर २०१४ . 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ १५६ अधि.प्रदान/ २८३२ / २०१४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , किरण अ . सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये दि पुणे सहकारी बँक मर्यादित , पुणेचे 
खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ), ( ५), ( ६) , ( ७), (९), ( १० ) , (११) ( अपसेट प्राईज 
कायम करण्याची तरतूद वगळून )( १२), (१३) ( संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संबंधित विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
खबरदारी घेऊन) तसेच उपनियम ( १५ ), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ ते २६ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जाची वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


oc 


५ 


१ 


श्री . रमेश नंदकुमार दंडाले 


वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


१. वसुली अधिकारी यांनी त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशांवर राजमुद्रेचा वापर मा . उच्च न्यायालयाचे याबाबतच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच 


करावा. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
५. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

खजिन्यात भरणा करून चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
६. नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढळून आल्यास व त्यामधून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तिक जबाबदार 

राहतील. 
७. पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदरहू आदेशाची मुदत संपण्याच्या एक महिना अगोदर प्रस्ताव या कार्यालयास सादर 


करावा. 


किरण अ . सोनवणे, 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, पुणे शहर . 


पुणे, २७ नोव्हेंबर २०१४. 


आदेश 


चे 


क्रमांक ना . बँका / डी -४/ का.क.१५६/ जयहिंदबँक/ ३१६६/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचने 
अन्वये जयहिंद अर्बन को - ऑप.बँक लि ., (वाकड) पिंपरी -चिंचवड, पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये 
खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . शैलेश उत्तमराव दगडे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


जालना, बीड , अहमदनगर , 
सांगली, उस्मानाबाद जिल्हे. 


२ 


श्री . विजय देवेंद्र गायकवाड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१३३ 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
(६ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील. 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ८ ) सदरचे अधिकार हे केवळ बँकेने दिनांक १९ मे २०१५ रोजी प्रस्तावित केलेल्या ६ कर्ज प्रकरणांमध्ये वसुलीसाठी देण्यात येत आहेत . 


पुणे, ३० जून २०१५. 


आदेश 


क्रमांक ना .बँका/ डी -४/ का.क.१५६ / क.आ.इ.जनता बँक / १०८५/ २०१५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेअन्वये कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारीबँक लि . , इचलकरंजी (मल्टीस्टेट बँक ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी बँक बहुराज्यीय होण्यापूर्वी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व 
कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मे २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


Gml 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . राजेंद्र दत्तात्रय बचाटे 


असिस्टंट मॅनेजर 


श्री . दादासाहेब शामराव साठे 


असिस्टंट मॅनेजर 


२ 

२ 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर , सांगली, सातारा , सोलापूर , 
पुणे, मुंबई , ठाणे, नाशिक , जालना 

औरंगाबाद , लातूर , अहमदनगर, 
रत्नागिरी . 


श्री . जगोंडा महादेव पाटील 


असिस्टंट मॅनेजर 


अटी :--- 


: 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
(२ ) सदरचे अधिकार हे बँक बहुराज्यीय होण्यापूर्वी निर्गमित झालेल्या कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील . बँक बहुराज्यीय झाल्यानंतरच्या निर्गमित वसुली दाखल्यांकरिता नसतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 


पुणे, २२ मे २०१५. 


१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


. 


क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ का.क.१५६/ संदर्भ क्र . १३१/ व.अ. /३०७४/ २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेअन्वये दि इचलकरंजी अर्बन को - आप. बँक लि ., इचलकरंजी, जि . कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मे २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


hon 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 


श्री . विनोदकुमार रा. आवटे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर , सांगली, रत्नागिरी, 
सिंधुदुर्ग. 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
(२) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ व १०५ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ५) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील . तसेच प्रदान करण्यात 

आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ६) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६०, नियम १९ ६१, शासनाचे ध्येय धोरण, परिपत्रकीय सूचना , शासन निर्णय यानुसार कामकाज 

करण्याची जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची राहील . सदर नियमांचे उल्लंघनास ते स्वत : जबाबदार राहतील . 


पुणे, २४ जून २०१५. 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका/ डी-४/ का.क.१५६/ संदर्भ क्र . २९९ / व.अ./ ३१२९/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेअन्वये दि आष्टा पीपल्स को - आप. बँक लि ., आष्टा, जि. सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये 
खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . अहमद म . मदभावी 
श्री . संपत पा . देमाण्णा 


विशेष वसुली अधिकारी 
सिनिअर ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सांगली, कोल्हापूर, सातारा , 
सोलापूर . 


२ 


अटी 


-- 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ व १०५ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१३५ 


( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६ ) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील. तसेच प्रदान करण्यात 

आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० , नियम १९ ६१, शासनाचे ध्येय धोरण, परिपत्रकीय सूचना , शासन निर्णय यानुसार कामकाज 

करण्याची जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची राहील. सदर नियमांचे उल्लंघनास ते स्वत : जबाबदार राहतील . 


पुणे , ३० जून २०१५. 


आदेश 


- 


- 


क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ का.क .१५६/ पुणे पीपल्स बँक / ३००६/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेअन्वये पुणे पीपल्स को - ऑप. बँक लि ., पुणे (मल्टीस्टेट बँक), या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये 
खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


oc 


५ 


१ 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . दिपक नारायण संगमनेरकर 
श्री . अजय पुंडलिक रजपूत 
श्री . अजय कृष्ण जवळी 


शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 


२ 

३ 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


शाखाधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
(४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(६ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील. 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ८ ) सदरचे अधिकार हे बँक बहुराज्यीय होण्यापूर्वीनिर्गमित झालेल्या कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील .बँक बहुराज्यीय झाल्यानंतर निर्गमित वसुली दाखल्यांकरिता नसतील . 


पुणे, १६ जून २०१५. 


आदेश 


क्रमांक ना . पत / डी -४/ का.क .१५६ / ज्ञानदीप को - ऑप. / ११९९ / २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिकारान्वये ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे. 


१३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


oc 


५ 


१ 


श्री . राजेंद्र विठ्ठल यादव 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . रामचंद्र महादेव पिसे 


महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र राज्य 


४ 


महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र राज्य 


५ 

६ 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


श्री . चंद्रकांत यशवंत केंजळे 
श्री . संजय महादेव ढमाळ 
श्री . संजीवन अर्जुन बोराटे 
श्री . तानाजी गेनबा ढमाळ 
श्री . कल्याण शिवराम खामकर 
श्री . अनिल गोविंद चव्हाण 
श्री . राजनकुमार रामचंद्र माने 
श्री . संदिप बंडू धसाडे 
श्री . पुंडलिक भाऊ पवार 


महाराष्ट्र राज्य 


७ 


महाराष्ट्र राज्य 


८ 


महाराष्ट्र राज्य 


or 


महाराष्ट्र राज्य 


१० 


महाराष्ट्र राज्य 


११ 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी : 


-- 


( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही 

करावी. 


( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात 

येतील. 
(६ ) नियमाप्रमाणे अधिकारी ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने 

प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचेमुख्यालय 

ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 
(९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल करण्यात 

येऊ नये . 
( १० ) संदर्भ क्रमांक ७ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता 

केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे 
आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पुणे, ६ मे २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१३७ 


आदेश 


चे 


क्रमांक विपु/अर्थ-१ / सोजिमसबँक / वसुली/ १५-१६ / क.१५६/ २७०८/ २०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, संतोष पाटील, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , पुणे विभाग, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित , सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ 
खालील उपनियम (३), ( ५), (६), (७), ( ९), (१० ), (११) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२), ( १३ ), ( १५) , ( १७), (१८) व ( २० ) 
आणि ९ ८ /१०१/ १३७ / १०५/ ४९ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत खालील अटीस अधीन 
राहून सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा, नियुक्तीचेठिकाण 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


श्री . के . व्ही . मोटे 


श्री . के . आर . पाटील 


२ 

३ 


सरव्यवस्थापक , प्र. का . सोलापूर 
प्र . सरव्यवस्थापक , प्र. का . सोलापूर 
प्र . उपव्यवस्थापक, प्रशासन विभाग प्र . का . 


४ 


.. 


५ 

६ 


.. 


प्र . उपव्यवस्थापक, कर्ज विभाग 
सहा. व्यवस्थापक , प्रशासन विभाग, प्र . का . 
सहा. व्यवस्थापक , बँकिंग विभाग 
सहा. व्यवस्थापक , विकास विभाग 
सहा. व्यवस्थापक , वसुली विभाग 
सहा. व्यवस्थापक , बिगरशेती कर्ज विभाग 


७ 


८ 


१० 


.. 


- 


श्री . एस . एस . दास 
श्री . बी . व्ही . चव्हाण 
श्री . एस . जे भडगांवकर 
श्री . पी. आर . कुलकर्णी 
श्री . डी. बी . कुलकर्णी 
श्री . बी . ए . गायकवाड 
श्री . एम . एम . काशिद 
श्री . पी. व्ही . गांडूळे 
श्री . आर . एन . जाधव 
श्री . एम . ए. शिंदे 
श्री . डी . एल . गवळी 
श्री . डी . एम . बिराजदार 
श्री . एस . एन. हुंडेकर 
श्री . एस . टी . शिंदे 
श्री . एस . एल. पवार 
श्री . एस . व्ही . एकबोटे 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 


१५ 


१६ 


१७ 


.. 


१८ 


१ ९ 


सहा. व्यवस्थापक , शेती कर्ज वि . नं . १ व २ 
सहा. व्यवस्थापक, ऑडिट व व्हिजिलन्स 
ज्यु . ऑफिसर , वसुली विभाग 
ज्यु . ऑफिसर, वसुली विभाग 
कृषी अधिकारी, विकास विभाग 
कृषी अधिकारी, विकास विभाग 
कृषि अधिकारी, मेन शाखा 
शाखाधिकारी , मेन शाखा 
शाखाधिकारी, चाटी गल्ली शाखा 
शाखाधिकारी, सिद्धार्थ शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, नान्नज शाखा 
शाखाधिकारी , नान्नज शाखा 
शाखाधिकारी, कळमण शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , कळमण शाखा 
शाखाधिकारी, संजीवनी शाखा 
सिनिअर बँक इन्स्पेक्टर, संजीवनी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, संजीवनी शाखा 
शाखाधिकारी , जिल्हा परिषद शाखा 
शाखाधिकारी, बाळे शाखा 


श्री . आर . एन . पवार 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


श्री . एन. एम . कापुरे 
श्री . यू. एस . जिंदे 
श्री . एच. जे . सोनवणे 
श्री . सी . व्ही .गिरी 
श्री . एस . एस . जिरगे 
श्री . ए. एस . पाटील 
श्री . पी . बी . गोरे 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


श्री . बी . व्ही . वळसंगे 


२८ 


श्री . के . व्ही . मेलगीरी 


१३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


३ 


४ 


२ ९ 


३० 


२ 
श्री . एस . एस . कोले 
श्री . एस . एल. नंदरगी 
श्री . एन. बी . दुर्गी 
श्री . बी . व्ही . पाटील 


. 


३१ 


- 


३२ 


.. 


३३ 


३४ 


३५ 


श्री . आय. जी . माने 
श्री . एम . टी . राठोड 
सौ . बी . जे . काळे 
श्री . एस . जे . मेहता 
सौ . एस . एस . कसबेकर 


३६ 


३७ 


.. 


३८ 


श्री . बी . आर. पवार 


.. 


३ ९ 


श्री . टी . बी . गुंड 


४० 


श्री . ए . टी . माने 


४१ 


श्री . आर . एल . बायस 


४२ 


श्री . एस . एम . शेटे 


४३ 


सौ . एन . यू. 


शेटे 


- 


४४ 


४५ 


श्री . ई. डी . हंचाटे 
श्री . आर. जे . तोडकर 
श्री . आर. एस. मुसळे 
श्री . एस . एम . नडगिरे 


४६ 


४७ 


बँक इन्स्पेक्टर , बाळे शाखा 
शाखाधिकारी, साखर का . , कुमठे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , साखर का . , कुमठे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , डोणगाव शाखा 
गोडावून किपर , तिहे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , दारफळ बी . बी . शाखा 
शाखाधिकारी , नेहरूनगर शाखा 
कृषी अधिकारी, एम. जी . रोड शाखा 
शाखाधिकारी, एम . जी . रोड शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, एम . जी . रोड शाखा 
सि . बँक इन्स्पेक्टर , एम . जी . रोड शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, एम . जी . रोड शाखा 
शाखाधिकारी , अशोक चौक शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , पाकणी फाटा शाखा 
शाखाधिकारी, स्टेशन रोड शाखा 
शाखाधिकारी, सिद्धेश्वर मा . यार्ट शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, सिद्धेश्वर मा . यार्ड शाखा 
कृषी अधिकारी, सिद्धेश्वर मा . यार्ड शाखा 
सि . बँक इन्स्पेक्टर , मंद्रुप शाखा 
शाखाधिकारी , मंद्रुप शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, मंद्रुप शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , वळसंग शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , 
बँक इन्स्पेक्टर , भांडारकवठे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , इंगळगी शाखा 
शाखाधिकारी, कंदलगाव शाखा 
शाखाधिकारी, पंढरपूर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , पंढरपूर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , भाळवणी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, चळे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , पटवर्धन कुरोली शाखा 
शाखाधिकारी, कामधेनू शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, कामधेनू शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , सुस्ते शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , रोपळे ( प ) शाखा 
शाखाधिकारी, तुंगत शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , तुंगत शाखा 


सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 


४८ 


श्री . आर . वाय . जाधव 


.. 


४ ९ 


श्री . एस . एस . बिराजदार 
श्री . जी . एम . वाघमारे 


५० 


५१ 


श्री . 


ए . 


सी . कुंभार 


हत्तूर शाखा 


५२ 


५३ 


.. 


५४ 


५५ 


५६ 


श्री . एन . जे . पाटील 
श्री . एस . वाय. सुर्यवंशी 
श्री . एस . बी . लिगाडे 
श्री . आर . डी . गोटे 
श्री . एम . के . सुर्वे 
श्री . एस. पी . मोरे 
श्री . पी . आर . मोरे 
श्री . एस . आर . बोंगे 
श्री . डी . ए. पोळ 


५७ 


५८ 


.. 


५ ९ 


६० 


६१ 


श्री . डी . एस . सावंत 


६२ 


श्री . एस . एस . लोखंडे 


६३ 


श्री . व्ही . बी . जाधव 


६४ 


- 


श्री . एस. ए. चंदनशिवे 
श्री . पी . बी . शेटे 


६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१३ ९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


६६ 


.. 


श्री . बी . ए. क्षिरसागर 
श्री . एस . एस . आवचरे 


६७ 


६८ 


श्री . टी . ए. यादव 


६ ९ 


श्री . पी . जी . घोटगे 


।. 


७० 


७१ 


७२ 


७३ 


श्री . एम . पी . देशपांडे 
श्री . एस . जी . भाळवणकर 
श्री . व्ही . बी . साळुखे 
श्री . डी . एस . केदार 
श्री . आर . एस . गोडसे 
श्री . एम . व्ही . रेडे 
श्री . एम . आर . येडगे 


७४ 


७५ 


७६ 


७७ 


श्री . बी . 


ए . घेरडे 


.. 


७८ 


श्री . डी . व्ही . दिवटे 


७ ९ 


८० 


८१ 


८२ 


श्री . एस . बी . आलदर 
श्री . एस . के . रामदासी 
श्री . आर. एस . तेली 
श्री . आर . बी . 

बी . देशमुख 
श्री . ए . बी . जगताप 
श्री . एम . एन . राऊत 
श्री . आर . बी . जगताप 


८३ 


८४ 


बँक इन्स्पेक्टर , खर्डी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , भोसे ( क ) शाखा 
विक्री अधिकारी, उपरी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , गोपाळपूर शाखा 
सिनि . बँक इन्स्पेक्टर , पंढरपूर मा . यार्ड शाखा 
शाखाधिकारी, पंढरपूर मा . यार्ड शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , पंढरपूर मा . यार्ड शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , सांगोला शाखा 
शाखाधिकारी, जवळे शाखा 
शाखाधिकारी , महूद शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , महूद शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, कोळे शाखा 
शाखाधिकारी, नाझरे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, घेरडी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, शिवणे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, अकोले वासूद शाखा 
शाखाधिकारी , आलेगाव शाखा 
शाखाधिकारी, सांगोला शहर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, लोटेवाडी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , सांगोला मा . यार्ड शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, अजनाळे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , चोपडी शाखा 
शाखाधिकारी, कडलास शाखा 
कृषी अधिकारी , अकलूज शाखा 
शाखाधिकारी , नातेपुते शाखा 
शाखाधिकारी, यशवंतनगर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, माळशिरस शाखा 
शाखाधिकारी, पिलीव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , पिलीव शाखा 
शाखाधिकारी, श्रीपूर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , श्रीपूर शाखा 
शाखाधिकारी, सदाशिवनगर शाखा 
शाखाधिकारी, तांदूळवाडी शाखा 
शाखाधिकारी, फोंडशिरस शाखा 
शाखाधिकारी , मार्केट यार्ड , अकलूज शाखा 
सिनि . बँक इन्स्पेक्टर , मार्केट यार्ड, अकलूज शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , माळीनगर शाखा 


सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 


.. 


८५ 


८६ 


८७ 


श्री . बी . एस. पाटील 
श्री . एन . एन . तांबोळी 
श्री . बी . एस . निर्मळे 


८८ 


८ ९ 


९ ० 


९ १ 


९ २ 


श्री . एन. आर . सुरवसे 
श्री . बी . जी . धाईजे 
श्री . पी . डी . देशमुख 
श्री . आर. डी . 

देशमुख 
श्री . एज . जे . 
श्री . के . एल . पाटील 
श्री . ए . बी . गायकवाड 
श्री . पी . बी . फडतरे 


९ ३ 


पठाण 


९ ४ 


९ ५ 


९ ६ 


.. 


९ ७ 


श्री . एस . एस . गहेरवार 


९ ८ 


श्री . बी . बी . शेजाळ 


९९ 


श्री . बी . 


एम . हांगे 


१०० 


सौ . एम. एन . गवसने 
श्री . व्ही . जे . इंगळे 


१०१ 


१०२ 


श्री . एम . आर . वाघ 


१४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख 


शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


१०३ 


श्री . जी . डी . रणवरे 


१०४ 


१०५ 


श्री . ए . एम . शिंदे 
श्री . ए. एच. मुलाणी 
श्री . एस . एम . पाटील 


१०६ 


.. 


१०७ 


श्री . डी . 


ए . वांगदरे 
यू. एम . दिक्षीत 


१०८ 


१० ९ 


श्री . व्ही . बी . बोधले 


११० 


श्री . एस . टी . लोंढे 


१११ 


श्री . डी . व्ही . पंडीत 


.. 


११२ 


श्री . ए . व्ही . शिंदे 


.. 


११३ 


श्री . एस . पी . गाढवे 


११४ 


श्री . आर . आर . गाबणे 


११५ 


श्री . ए . टी . आवटे 


११६ 


श्री . एस . एम . खाडे 


११७ 


श्री . बी . एल. गायकवाड 


११८ 


श्री . जी . के . शिंदे 


११९ 


श्री . व्ही . सी . आवटे 


१२० 


१२१ 


श्री . आर . एस . उंबरदंड 
श्री . व्ही . एस . आगलावे 
श्री . एस . एस . काशिद 


बँक इन्स्पेक्टर, दहिगाव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, नेवरे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , चाकोरे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , संगम शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , बोंडले शाखा 
सिनि . बँक इन्स्पेक्टर , निमगाव (म ) शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, बोरगाव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , वाघोली शाखा 
शाखाधिकारी, सदुभाऊ चौक , अकलूज शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , माळशिरस शहर शाखा 
शाखाधिकारी , बार्शी शाखा 
शाखाधिकारी, वैराग शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , वैराग शाखा 
शाखाधिकारी, पांगरी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , पांगरी शाखा 
शाखाधिकारी, आगळगाव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , आगळगाव शाखा 
शाखाधिकारी, बार्शी मा . यार्ड शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , बार्शी मा . यार्ड शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , जवळगाव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , गौडगाव शाखा 
शाखाधिकारी, चिखर्डे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, चिखर्डे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , कोरफळे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , कारी शाखा 
शाखाधिकारी , श्रीपत पिंपरी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , श्रीपत पिंपरी शाखा 
शाखाधिकारी, शिवाजीनगर शाखा 
शाखाधिकारी, देवगाव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , नारी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, भोगावती सा . का . शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , मळेगाव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , काटेगाव शाखा 
शाखाधिकारी, करमाळा शाखा 
सि . बँक इन्स्पेक्टर , करमाळा शाखा 
विक्री अधिकारी , करमाळा शाखा 
शाखाधिकारी , जेऊर ( क ) शाखा 


सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 


१२२ 


.. 


१२३ 


श्री . पी . बी . पाटील 


१२४ 


श्री. एच . एन . पाडूळे 
श्री . बी . बी . भोसले 


१२५ 


१२६ 


श्री . एम . एम . चव्हाण 


१२७ 


.. 


१२८ 


श्री . एन . डी . वाघमारे 
श्री . एस . पी . चवरे 
श्री . एन . व्ही . वांगदरे 
श्री . एस . पी . बिबे 


१२९ 


१३० 


१३१ 


श्री . बी . एम . मारडकर 


१३२ 


श्री . के . जी . दिंडवळ 


१३३ 


१३४ 


श्री . ए. बी . डांगे 
श्री . बी . आर . बुरगुटे 
श्री . पी . एस. मुंढे 
श्री . जे . डी . पाटील 


१३५ 


१३६ 


१३७ 


श्री . एम . बी . हाके 


१३८ 


श्री . डी . एस . गोरे 


१३९ 


श्री . ए . आर. बोडके 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४३ 


।. 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


.. 


१४८ 


१४ ९ 


श्री . के . एल . शेंडगे 
श्री . डी . एल . साळवे 
श्री . एस . आर . शिंदे 
श्री . डी . जी . चंदनशिवे 
श्री . एन . बी . पडोळकर 
श्री . एम . बी . कदम 
श्री . डी . बी . ठाकरे 
श्री . एच . बी . वाडेकर 
श्री . आर . ई. हेंबाडे 

एन . 

रणसिंग 
श्री . ए . व्ही . हुलगे 
श्री . ए . डी . भडंगे 
श्री . एस . जे . भोसले 
श्री . एम . एस . शेटे 
श्री . 

यू. व्ही . गवसने 
श्री . पी . एस . पाटील 
सौ . एस . ए. चौगुले 
श्री . ए. के . मंगुडकर 
श्री . व्ही . व्ही . चोपडे 


श्री . आर . 


१५० 


१५१ 


.. 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


पाटकूल शाखा 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


बँक इन्स्पेक्टर , जेऊर ( क ) शाखा 
शाखाधिकारी , केम शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , केम शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , केम शाखा 
शाखाधिकारी, कोर्टी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, कोर्टी शाखा 
शाखाधिकारी , साडे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, साडे शाखा 
शाखाधिकारी, केत्तूर पारेवाडी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , केत्तूर पारेवाडी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, चिखलठाण शाखा 
कृषी अधिकारी, मोहोळ शाखा 
शाखाधिकारी, मोहोळ शाखा 
सिनि . बँक इन्स्पेक्टर , मोहोळ शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, कुरूल शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , 
शाखाधिकारी, बेगमपूर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , वाळूज शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , शेटफळ शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , कामती शाखा 
शाखाधिकारी , पेनूर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , अंकोली शाखा 
शाखाधिकारी, आष्टी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, भिमा स.सा.का. , सि . टाकळी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , वडवळ शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, विरवडे बुद्रुक शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , लो.सा.का.साईट अनगर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, लो.सा.का.साईट अनगर शाखा 
शाखाधिकारी , माढा शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , माढा शाखा 
शाखाधिकारी, मोडनिंब शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, मोडनिंब शाखा 
शाखाधिकारी, कुडूवाडी शाखा 
शाखाधिकारी, टेंभुर्णी शाखा 
शाखाधिकारी , मानेगाव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, मानेगाव शाखा 
शाखाधिकारी , निमगाव ( टे .) शाखा 


सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 


.. 


१५ ९ 


श्री . ए. डी . माने 


१६० 


श्री . जे . डी . वाघ 


.. 


१६१ 


श्री . पी . एम . बाबर 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


श्री . एस. एस. अपराध 
श्री . एस. डी . कवितके 
श्री . के . सी . नकाते 
श्री . एम . एम . मुठेकर 
श्री . आर. डी . मेटकरी 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


श्री . एन . बी . बागल 


१६८ 


श्री . डी . बी . मोरे 


१६ ९ 


१७० 


.. 


१७१ 


श्री. एम . के . मुकणे 
श्री . व्ही . एम . गायकवाड 
श्री . आर . बी . पाटील 
श्री . एस . व्ही . गरड 
श्री . एम . के . मस्के 
श्री . बी . व्ही . घाडगे 


१७२ 


१७३ 


१७४ 


१७५ 


श्री . एन . सी . धावणे 


१७६ 


श्री . के . बी . कांबळे 


१४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


१७७ 


१७८ 


१७ ९ 


श्री . यू . 

जी . कोले 
श्री . एच . डी . चोपडे 
श्री . के . एम . करंडे 
श्री . एस. एच. शेख 
श्री . पी . के . शिंदे 


१८० 


.. 


१८१ 


१८२ 


श्री . ए. व्ही . देशमुख 
श्री . बी . बी . महाडीक 


१८३ 


१८४ 


श्री . ए . एन . धुमाळ 


१८५ 


.. 


१८६ 


१८७ 


१८८ 


१८ ९ 


.. 


१ ९ ० 


१ ९ १ 


१ ९ २ 


१ ९ ३ 


१ ९ ४ 


१ ९ ५ 


बँक इन्स्पेक्टर , निमगाव ( टे .) शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , वरवडे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, रोपळे ( क . ) शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , म्हैसगाव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , भिमानगर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , उपळाई खुर्द शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, टेंभुर्णी मा . यार्ड शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, टेंभुर्णी मा , यार्ड शाखा 
सिनि. बँक इन्स्पेक्टर , टेंभुर्णी मा . यार्ड शाखा 
शाखाधिकारी, पिंपळनेर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, बेंबळे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , लऊळ शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , रिधोरे शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , परिते शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , टाकळी ( मा ) शाखा 
सिनि .बँक इन्स्पेक्टर, कुडूवाडी मा . यार्ड शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, कुडूवाडी मा . यार्ड शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , कुडूवाडी मा . यार्ड शाखा 
विक्री अधिकारी, कुर्दूवाडी मा . यार्ड शाखा 
कृषी अधिकारी, कुडूवाडी मा . यार्ड शाखा 
सिनि . बँक इन्स्पेक्टर , अक्कलकोट शाखा 
कृषी अधिकारी , अक्कलकोट शाखा 
शाखाधिकारी, अक्कलकोट शाखा 
गोडावून कीपर , अक्कलकोट शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , करजगी शाखा 
शाखाधिकारी, मैंदर्गी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , मैंदर्गी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, नागणसूर शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , वागदरी शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, चपळगाव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर, चपळगाव शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , सुलेर जवळगे शाखा 
शाखाधिकारी, तडवळ शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , तडवळ शाखा 
बँक इन्स्पेक्टर , चुगी शाखा 
शाखाधिकारी , बादोले शाखा 
शाखाधिकारी, जेऊर ( अ) शाखा 


सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 


.. 


१ ९ ६ 


१ ९ ७ 


श्री . एस . बी . वरपे 
श्री . एन . डी . पाटील 
श्री . बी . एस . ढवळे 
श्री . एस . जे . खाडे 
श्री . पी . बी . पाटील 
श्री . एम . एन . ननवरे 
श्री . ए . के . बाबर 
श्री . व्ही . एम . पाटील 
श्री . व्ही एम . कौलगे 
श्री . एस . व्ही . भिसे 
श्री . आर. एस. मुसळे 
श्री . एस . एस . तांबे 
श्री . एम . सी . दुलंगे 
श्री . व्ही . ओ . अरळीमार 
श्री . ए . सी . बिराजदार 
श्री . के . एस . माडजे 
श्री . एस . एल . कोरपे 
श्री . एम . एल. व्होटकर 
श्री . एम . के . स्वामी 
श्री . एस . बी . वाडी 

ए . गजाकोष 
श्री . बी . जी . स्वामी 
श्री . बी . एम . तारापुरे 
श्री . एस . आर. माशाळे 
श्री . एस . आर . राठोड 
श्री . ए . एन. साबणे 
श्री . बी . वाय . मोरे 
श्री . बी . एम . कोळी 
श्री . एस . आर. माशाळे 


१ ९ ८ 


१९९ 


२०० 


२०१ 


.. 


२०२ 


२०३ 


२०४ 


२०५ 


श्री . डी . 


२०६ 


२०७ 


२०८ 


२० ९ 


२१० 


.. 


२११ 


२१२ 


२१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१४३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


२१६ 


श्री . बी . 


२१४ श्री . आर. ए. तेलुनगी बँक इन्स्पेक्टर , सलगर ( अ ) शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
२१५ श्री . व्ही . एस . हौदे बँक इन्स्पेक्टर , अक्कलकोट स्टेशन शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
श्री . बी . एस . सोमगोंडे बँक इन्स्पेक्टर , मंगळवेढा शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
२१७ श्री . सी . एम . कोले शाखाधिकारी, मंगळवेढा शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
२१८ श्री . एस . डी . इनामदार शाखाधिकारी, भोसे नंदेश्वर शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
२१९ श्री . एन . बी . नदाफ बँक इन्स्पेक्टर , भोसे नंदेश्वर शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
२२० श्री . एम . एम . इंगोले शाखाधिकारी, बोराळे शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
२२१ एच . कौचाळे बँक इन्स्पेक्टर , बोराळे शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
२२२ श्री . बी . डी . राजमाने शाखाधिकारी, मरवडे शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
२२३ श्री . बी . बी . पाटील बँक इन्स्पेक्टर , ब्रह्मपुरी शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
२२४ श्री . एस . एन . जगताप बँक इन्स्पेक्टर , हुलजंती शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
२२५ श्री . ए . आर . माने 

कृषी अधिकारी, मार्केट यार्ड मंगळवेढा शाखा सोलापूर जिल्हा 
२२६ श्री . बी . डी . बिले सिनि . बँक इन्स्पेक्टर , मार्केट यार्ड मंगळवेढा शाखा 

सोलापूर जिल्हा 
१. अधिसूचनेतील प्रस्तुत व्यक्तींची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार काढून घेणेत येतील. 

विभागीय सहनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्याचे हक्क त्यांना आहेत . 
४. बँकेने त्यांच्या आस्थापनेत वेळोवेळी संबंधित अधिकार दिलेले अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतील आदेशाच्या बदली केलेबाबतच्या प्रती या कार्यालयास 

पुरविल्या जाणे आवश्यक राहील . 
५. विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी शासनाचे / खात्याचे वेळोवेळी निर्गमित झालेले आदेशांचे / निकषांचे पालन काटेकोरपणे करून वसुलीची कार्यवाही 

अमलात आणणे त्यांचेवर बंधनकारक राहील. 
६. प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 


७ . 


पुणे, ४ जानेवारी २०१६. 


आदेश 


चे 


क्रमांक विपु / अर्थ-१ / पुणेजिमसबँक / वसुली/ १५-१६ / क. १५६ / २ ९ ४९/ २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संतोष पाटील, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणेविभाग, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम ( ३), ( ५), (६), ( ७), (९), (१०), (११) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), (१३), ( १५), (१७), (१८) व ( २० ) आणि ९ ८/ 
१०१/ १३७/ १०५/ ४९ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत खालील अटीस अधीन राहून सहकारी 
कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


Gm/ 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


जुन्नर विभाग 


श्री . बी . 

यू . 

पारधी 


विभागीय अधिकारी (चीफ ऑफिसर ) 


पुणे जिल्हा 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १९ ४१ 


वेल्हे विभाग 


१ 


२ 

३ 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


४ 


५ 


श्री . ए . डी . गोळे 

विभागीय अधिकारी ( चीफ ऑफिसर) 
श्री . एस . ए . हराळे 

डेव्हलपमेंट ऑफिसर 
श्री . ए . जी . गालिंदे 

डेव्हलपमेंट ऑफिसर 
श्री . यू. एस. रणखांबे 

डेव्हलपमेंट ऑफिसर 
श्री . एल . आर. वालगुडे 

डेव्हलपमेंट ऑफिसर 
१. अधिसूचनेतील प्रस्तुत व्यक्तींची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार काढून घेणेत येतील. 
३. विभागीय सहनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्याचे हक्क त्यांना आहेत . 
४. बँकेने त्यांच्या आस्थापनेत वेळोवेळी संबंधित अधिकार दिलेले अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतील आदेशाच्या बदली केलेबाबतच्या प्रती या कार्यालयास 

पुरविल्या जाणे आवश्यक राहील . 
५. विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी शासनाचे / खात्याचे वेळोवेळी निर्गमित झालेले आदेशांचे/ निकषांचेपालन काटेकोरपणे करून वसुलीची कार्यवाही 

अमलात आणणेत्यांचेवर बंधनकारक राहील . 
६. प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
७. आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 


पुणे, २९ जानेवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन /म.रा.सह.संघ म ./ क . १५६/ अधि ./ १३६/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर निबंधक ( वसुली व नियोजन ), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेन्वये दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित , पुणे या संस्थेच्या तसेच त्यांचे अंतर्गत येणाऱ्या ३३ जिल्हा सहकारी बोर्ड व १३ सहकार 
प्रशिक्षण केंद्रातील खालील अधिकारी / सेवक यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ ( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), (६), ( ७), (९), 
( १०), ( ११) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून)(१२), ( १३), ( १५), (१७), (१८) व ( २०) नुसार अधिकार प्रदान करण्यात येतात . कलम 
६८ (५) अन्वये जारी केलेल्या थकीत शिक्षण निधीच्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत थकीत शिक्षण निधी 
वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती नमूद अटींच्या अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित, पुणे मुख्यालय, पुणे -१ चे अधिकारी 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


hon 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र (जिल्हे ) 


१ 


? 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . एस . व्ही . इंगोले 


२ 


श्री . डी . आर . रोडे 


मुख्याधिकारी (प्रशासन / आस्थापना) 
मुख्याधिकारी( प्रसिद्धी व तपासणी) 
मुख्याधिकारी ( लेखा) 
मुख्याधिकारी (शिक्षण प्रशिक्षण) 


३ 


श्री . बी . बी . जाधव 


२ 


४ 


श्री . पी . डी . 

पवार 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 
चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 
उपनियम ( ३), ( ५), ( ६) , ( ७ ), ( ९), ( १०), 
( ११ ) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद 
वगळून ) ( १२) , ( १३), ( १५), (१७), ( १८ ) 
व ( २०) नुसार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१४५ 


सहकार प्रशिक्षण केंद्र 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


whon 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र (जिल्हे ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


श्री . ई . डी . ढवळे 


उपप्राचार्य, रामचंद्र पाटील नागदकर 
सहकार प्रशिक्षण केंद्र , औरंगाबाद . 
उपप्राचार्य, सहकार प्रशिक्षण केंद्र, 
नाशिक. 


२ 


श्री . एस . एस. साळुके 


३ 


श्री . एम . एल . सरवदे 


उपप्राचार्य, गुलाबराव पाटील सहकार 
प्रशिक्षण केंद्र, सांगली 
प्राचार्य, सहकार प्रशिक्षण केंद्र , 

लातूर 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून औरंगाबाद, जालना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , परभणी, हिंगोली. 
१९ ६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि नाशिक, ठाणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे 
नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ 

सांगली, सातारा 
खालील उपनियम (३ ), ( ५), (६), ( ७), ( ९) , 
( १० ), ( ११) ( अपसेट प्राईज कायम 

लातूर , बीड , नांदेड , 
करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३), 
( १५), ( १७), (१८ ) व ( २०) नुसार 

अमरावती, यवतमाळ 


४ 


श्री . ए. एस . शिंदे 


उस्मानाबाद. 


५ 


श्री . डी . जी . रोहणकर 


६ 


श्री . वाय . डी . बनसोड 


अकोला, वाशिम , 


- 


उपप्राचार्य, भाऊसाहेब भोकरे सहकार 
प्रशिक्षण केंद्र, अमरावती. 
प्राचार्य, काकासाहेब दीक्षित सहकार 
प्रशिक्षण केंद्र, अकोला . 
उपप्राचार्य, सहकार प्रशिक्षण केंद्र, 
चंद्रपूर 
प्राचार्य, सहकार प्रशिक्षण केंद्र, पुणे 
प्राचार्य, सहकार प्रशिक्षण केंद्र , 


बुलढाणा. 
चंद्रपूर , वर्धा, गडचिरोली 


७ 


श्री . बी . जे . ठोंबरे 


८ 


श्री . एच. एस . ढोरे 
श्री . एम . डी . तोत्रे 


पुणे, रायगड 
अहमदनगर , सोलापूर 


अहमदनगर . 


१० 


श्री . व्ही . बी . चौधरी 


उपप्राचार्य, सहकार प्रशिक्षण केंद्र , 


जळगाव , धुळे, नंदुरबार 


जळगाव . 


११ 


श्री . आर . एस . गावंडे 


नागपूर , गोंदिया , भंडारा 


१२ 


श्री . ए. डी . आटोळे 


उपप्राचार्य, एन . एल. राव सहकार 
प्रशिक्षण केंद्र , 

नागपूर . 
प्राचार्य, तात्यासाहेब मोहिते सहकार 
प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर 
उपप्राचार्य, सहकार प्रशिक्षण केंद्र , मुंबई 


कोल्हापूर , रत्नागिरी 
सिंधुदुर्ग . 
मुंबई 


१३ 


श्री . ए. डी . गावडे 


जिल्हा सहकारी बोर्ड 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


whon 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र (जिल्हे) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . पी . व्ही. मुळूक 


पुणे 


२ 


श्री . डी . एस . चव्हाण 


सातारा 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , पुणे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, सातारा , 

१९ ६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , सातारा . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे 

नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ 
जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, सांगली 

खालील उपनियम ( ३), (५), (६), ( ७), (९), 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , सांगली. 

( १०), ( ११ ) ( अपसेट प्राईज कायम 
जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, कोल्हापूर , करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), (१३), 
जिल्हा सहकारी बोर्ड , मर्यादित, कोल्हापूर , ( १५), ( १७), (१८ ) व ( २० ) नुसार 


३ 


श्री . ए . एन . गुजले 


सांगली 


४ 


श्री . एस . एस . ढेरे 


कोल्हापूर 


१४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


५ 


सोलापूर 


श्री . ए . डी . पोळ जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , सोलापूर , 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित, सोलापूर . 
श्री . एस . आर. मोकाशी जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , नाशिक, 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , नाशिक . 


६ 


नाशिक 


७ 


अहमदनगर 


८ 


धुळे 


श्री . बी . बी . बडदे जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, अहमदनगर , 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , अहमदनगर . 
श्री . डी . पी . पाटील जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, धुळे , 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , धुळे. 
श्री. पी . एस. बडगुजर जिल्हा सहकार विकास अधिकारी,नंदुरबार, 

जिल्हा सहकारी बोर्ड नंदुरबार , 
श्री . पी . एम . धनगर सहकार शिक्षणाधिकारी , जळगाव , 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , जळगाव . 
श्री . टी . के . 

जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , ठाणे , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , ठाणे. 


नंदुरबार 


१० 


जळगाव 


११ 


पानस्कर 


ठाणे 


१२ 


श्री . पी . के . शिंदे 


रायगड 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , रायगड , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , रायगड . 


१३ 


रत्नागिरी 


१४ 


सिंधुदुर्ग 


श्री . एम . बी . कंगणे जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, रत्नागिरी, 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , रत्नागिरी. 
श्री . बी . पी . घाटगे जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग , 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , सिंधुदुर्ग, 
श्री . पी . बी . निकम विशेष कार्याधिकारी वर्ग -२ , 

मुंबई सहकारी बोर्ड मर्यादित , मुंबई. 
श्री . एस. एस. देशमुख जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, औरंगाबाद , 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , औरंगाबाद . 


१५ 


मुंबई 


. 


१६ 


औरंगाबाद 


१७ 


श्री . एस . आर . पवार 


जालना 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, जालना , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , जालना . 


१८ 


श्री . ए . बी . रसाळ 


बीड 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, बीड , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , बीड , 


१ ९ 


श्री . एम . एन . पवार 


नांदेड 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, नांदेड , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , नांदेड . 


२० 


श्री . ए. बी . जाधव 


उस्मानाबाद 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , उस्मानाबाद , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , उस्मानाबाद. 


२१ 


श्री . जी . ए. जाधव 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , लातूर , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , लातूर . 


लातूर 


२२ 


श्री . एस . डी . 


सरकटे 


परभणी 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , परभणी, 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , परभणी. 


२३ 


श्री . एस . एन. लुटे 


हिंगोली 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , हिंगोली, 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , हिंगोली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


१४७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


२४ 


श्री . पी . पी . काळे 


अमरावती 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, अमरावती , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , अमरावती. 


२५ 


श्री . के . आर . ठाकरे 


सहकार शिक्षणाधिकारी, अकोला , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , अकोला. 


अकोला. 
वाशिम . 


२६ 


श्री . पी . सी . चौधरी 


बुलढाणा 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , बुलढाणा , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , बुलढाणा. 


२७ 


श्री . के . आर . 


नगराळे 


यवतमाळ 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, यवतमाळ , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , यवतमाळ. 


२८ 


श्री . डी . पी . पगाडे 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, नागपूर , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित, नागपूर 


नागपूर 


२ ९ 


वर्धा 


श्री . व्ही . के . सोनारकर जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , वर्धा, 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , वर्धा, 


३० 


श्री . पी . 


एम . बांगडे 


भंडारा 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, भंडारा, 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , भंडारा . 


३१ 


श्री . डी . पी . मनगटे 


गोंदिया 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी , गोंदिया , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , गोंदिया . 


३२ 


श्री . एन . पी . दुमणे 


चंद्रपूर 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, चंद्रपूर , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , चंद्रपूर , 


३३ 


श्री . के . डी . देवगडे 


गडचिरोली 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, गडचिरोली, 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , गडचिरोली. 


अटी : 


१. प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती सादर करावी. 
२. पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
३. थकबाकी वसुली झाल्यानंतर वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 
४. या अधिसूचनेद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर दिनांक ३१ मार्च २०१६ या कालावधीपर्यंत मर्यादित राहील . 
५. या अधिसूचनेद्वारे ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांना वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत अशा अधिकारी / कर्मचारी यांची बदली, 

निवृत्ती , राजीनामा , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
६. या अधिसूचनेद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर संबंधितांनी अत्यंत जबाबदारीने करावा. ज्या तरतुदीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत 

आहेत त्यांचे काटेकोरपणे पालन करावे. संबंधितांचे याबाबतचे काम असमाधानकारक दिसून आल्यास किंवा दिलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग / 

गैरवापर होत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार केव्हाही काढून घेण्यात येतील व तो प्रशासकीय कार्यवाहीस पात्र ठरेल . 
७. या अधिसूचनेद्वारे दिलेले अधिकार काढून घेणेबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित, पुणे या संस्थेने विनंती केल्यास अधिकार काढून 

घेण्यात येईल . 
८. वसुली अधिकाऱ्याने जमा केलेली रक्कम ३ दिवसांचे आत बँकेच्या खात्यात जमा केली पाहिजे. 


सुनील पवार , 
अपर निबंधक ( वसुली व नियोजन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे . 


पुणे , १६ 

मे २०१५ . 


१४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


- 


क्रमांक ना.बँका/ डी -४/ का.क.१५६/ रुपी बँक / १७९ ४/ २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
रुपी को - ऑप . बँक लि ., पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त 
झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून 

दिनांक 
२०१६ 

पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


३१ मार्च 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 

३ 


महाराष्ट्र राज्य 


४ 


महाराष्ट्र राज्य 


५ 


महाराष्ट्र राज्य 


w 


महाराष्ट्र राज्य 


७ 


महाराष्ट्र राज्य 


८ 


महाराष्ट्र राज्य 


or 


महाराष्ट्र राज्य 


१० 


महाराष्ट्र राज्य 


११ 


महाराष्ट्र राज्य 


१२ 


महाराष्ट्र राज्य 


१३ 


महाराष्ट्र राज्य 


१४ 


महाराष्ट्र राज्य 


१५ 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . मुळे दिलीप विष्णुपंत 

शाखाधिकारी ( प्र) 
श्री . कुलकर्णीयशवंत रघुनाथ 

शाखाधिकारी ( प्र) 
श्री . पाठक देवीदास काशिनाथ 

शाखाधिकारी ( प्र ) 
श्री . फाटक राघवेंद्र श्रीधर 

शाखाधिकारी ( प्र ) 
श्री . कुलकर्णी जगदीश शंकरराव 

शाखाधिकारी ( प्र) 
श्री . मठ उदयकुमार वासुदेवराव शाखाधिकारी ( प्र) 
श्री . देशपांडे संजय रामचंद्र शाखाधिकारी ( प्र ) 
श्री. शिर्के सुनील माधवराव 

शाखाधिकारी ( प्र) 
श्री . दाते धनंजय भालचंद्र 

शाखाधिकारी ( प्र ) 
श्री . कुलकर्णी जयंत दत्तात्रय शाखाधिकारी ( प्र ) 
श्री . सोनार प्रकाश रामचंद्र 

शाखाधिकारी ( प्र ) 
श्री . जोशी राजेंद्र देवराव 

शाखाधिकारी ( प्र) 
श्री . जगताप नंदकिशोर शिवदास शाखाधिकारी ( प्र) 
श्री . शेवाळे उत्तम दामोदर 

शाखाधिकारी ( प्र ) 
श्री . नायडू धनंजय सारंग 

शाखाधिकारी 
श्री . ढवळीकर अश्विनीकुमार वसंत शाखाधिकारी 
श्री . दुनाखे वैजनाथ जगन्नाथ शाखाधिकारी 
श्री . पंडित राजेंद्र सूर्यकांत 

शाखाधिकारी 
श्री . उपाध्ये दत्तात्रय वासुदेव शाखाधिकारी 
श्री . खरे रामदास गणपत 

शाखाधिकारी 
श्री . ओव्हाळ सतीश सीताराम शाखाधिकारी 
श्री . जोगळेकर अविनाश पुरुषोत्तम शाखाधिकारी 
श्री . चिंचोलीकर संजय मुरलीधर शाखाधिकारी 
श्री . काडगावकर श्रीपाद पुरुषोत्तम शाखाधिकारी 
श्री . कुंटे रमेश प्रभाकर 

शाखाधिकारी 
सौ . वाखले मीनल धनंजय 

शाखाधिकारी 
सौ . वाघ इंद्रायणी सुनील 

शाखाधिकारी 
सौ . स्मिता मुकुंद जोशी 

शाखाधिकारी 
श्री . पेमगिरीकर संदीप काशिनाथ सहा. शाखाधिकारी 
श्री . बहुलेकर विश्राम वामनराव सहा. शाखाधिकारी (प्र) 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


१६ 


महाराष्ट्र राज्य 


१७ 


महाराष्ट्र राज्य 


१८ 


महाराष्ट्र राज्य 


१ ९ 


महाराष्ट्र राज्य 


२० 


महाराष्ट्र राज्य 


२१ 


महाराष्ट्र राज्य 


२२ 


महाराष्ट्र राज्य 


२३ 


महाराष्ट्र राज्य 


२४ 


महाराष्ट्र राज्य 


२५ 


महाराष्ट्र राज्य 


२६ 


महाराष्ट्र राज्य 


२७ 


महाराष्ट्र राज्य 


२८ 


महाराष्ट्र राज्य 


२ ९ 


महाराष्ट्र राज्य 


३० 


महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१४ ९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


३१ 


महाराष्ट्र राज्य 


सहा. शाखाधिकारी ( प्र) 
अधिकारी श्रेणी-१ 


३२ 


महाराष्ट्र राज्य 


३३ 


श्री . कुलकर्णी राजेंद्र वासुदेव 
श्री . भिडे मिलिंद मधुसूदन 
श्री . संत हरिष श्रीहरी 
श्री . पारखी सुधीर जनार्दन 
श्री . प्रधान जयंत सुर्यकांत 


अधिकारी श्रेणी-१ 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


३४ 


अधिकारी श्रेणी-१ 


महाराष्ट्र राज्य 


३५ 


अधिकारी श्रेणी-१ 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
(६ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
पुणे, ४ एप्रिल २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ डी -४/ का.क.१५६ / जनता बँक / ७ ९/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
जनता सहकारी बँक लि ., पुणे ( मल्टिस्टेट बँक) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार बँक बहुराज्यीय होण्यापूर्वी प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रे शिल्लक असेपर्यंतच्या कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


सिनिअर ऑफिसर 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . ज्ञानेश्वर बाजीराव जाधव 
श्री . मिलिंद कृष्णाजी देवल 
श्री . हेमंत वसंतराव देशपांडे 


ऑफिसर 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


ऑफिसर 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी : 


: 


( १) सदरचे अधिकार हे बँक बहुराज्यीय होण्यापूर्वीनिर्गमित झालेल्या कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील . बँक बहुराज्यीय झाल्यानंतर निर्गमित वसुली दाखल्यांकरिता नसतील . 
( २ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 
(३) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ४ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 


१५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


( ५) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ६ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ७) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील . 
( ८) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


पुणे, ११ जानेवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ डी -४/ का.क.१५६/ सं.क्र . १५/२०७६/२०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
दि वाशिम अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाशिम या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन 
राहून दिनांक ३१ मे २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


hon 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 

३ 


श्री . ए. पी . रंधवे 
श्री . एस . डी . मुंदडा 
श्री . एस . एन . माळोदे 
श्री . जी . एच . सैय्यद 
श्री . एम . एस . दागडिया 
श्री . व्ही. सी . कुलकर्णी 


शाखाप्रमुख 
शाखाप्रमुख 
शाखाप्रमुख 
शाखाप्रमुख 
शाखाप्रमुख 
शाखाप्रमुख 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वाशिम , अकोला, 

अमरावती, बुलढाणा , 
नांदेड , औरंगाबाद , 
जालना, यवतमाळ, 
हिंगोली , परभणी, 


४ 


५ 
६ 


नागपूर , जिल्हे . 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील . 
( ७ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून 

घेण्यात येतील. 


पुणे, ८ जून २०१५. 


आदेश 


- 


- 


क्रमांक ना.बँका/ डी -४/ का.क .१५६/ संदर्भ क्र . ८४६/ ४५१७ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
दि यशवंत को - ऑप . बँक लि ., फलटण , जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील अटीस 
अधीन राहून दिनांक 

३० जून २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१५१ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


कर्जविभाग प्रमुख 
कर्ज विभाग प्रमुख 


१ 
२ 
३ 

४ 


श्री . यशवंत धोंडिबा चव्हाण 
श्री . श्रीकांत सदाशिव आडकर 
श्री. धनंजय सुरेश डोईफोडे 
श्री . माधव शिवानंद मेंडगिरी 
श्री . प्रकाश राजाराम पाटील 


उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी 
शाखा अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


५ 


कर्ज विभाग प्रमुख 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(६ ) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील. प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० यम १ ९ ६१, शासनाचे ध्येय धोरण, परिपत्रकीय सूचना , शासन निर्णय , यानुसार कामकाज 

करण्याची जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची राहील. सदर नियमांचे उल्लंघनास ते स्वत : जबाबदार राहतील . 


पुणे, ६ नोव्हेंबर २०१५ . 


६ 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ डी -४ / का.क .१५६ / सं.क्र .५६ / ५५३ / २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील पवार, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
दि पीपल्स को - ऑप. बँक लि ., इचलकरंजी (अवसायनात), जि . कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये 
खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मे २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . बी . डी . चौगुले 
श्री . एस . डी . पाटील 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर , सांगली, 
सिंधुदुर्ग, सातारा . 


२ 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २ ) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 


१५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील . प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


पुणे , ३ मार्च २०१५. 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ डी -४/ का.क.१५६ / सं.क्र .१११/ ७३२ / २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
दि वाई अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई, जि . सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन 
राहून दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . राजेंद्र बबनराव ढगे 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


उस्मानाबाद जिल्हा 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील . प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


पुणे, २६ मार्च २०१५. 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ डी -४/ का.क.१५६/ धर्म, संभाजी बँक / ६७५ / २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
धर्मवीर संभाजी अर्बन को - ऑप. बँक लि ., पिंपरी-चिंचवड, पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील 
अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१५३ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


अधिकारी 


पुणे, सातारा व 
सोलापूर जिल्हे . 


अधिकारी 


श्री. देशमुख विश्वनाथ निवृत्ती 
श्री . साप्ते सोमनाथ साधू 
श्री . चव्हाण प्रकाश बाबूराव 
श्री . हेंद्रे धनश्याम भगीरथ 


२ 
३ 

४ 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


अधिकारी 


अधिकारी 


अटी : 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
(४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवाबँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील . प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


पुणे , २० मार्च २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ डी-४/ का.क.१५६/ अ.मगरबँक / ६८८/ २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
अण्णासाहेब मगर सहकारीबँक लि ., भोसरी , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन 
राहून दिनांक 

३१ २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


मार्च २०१६ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


व्यवस्थापक 


पुणे, सातारा , सोलापूर , 


श्री . कांताराम गेणुजी खलाटे 
श्री . तुषार नंदकुमार मखामले 
श्री . माणिक भोलेनाथ येळवंडे 


व्यवस्थापक 


अहमदनगर , रायगड , 


२ 
३ 

४ 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


व्यवस्थापक 


व ठाणे जिल्हे . 


श्री . धनाजी रामभाऊ मोझर 


व्यवस्थापक 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 


१५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६ ) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील. प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


पुणे, २० मार्च २०१५. 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ डी -४/ का.क.१५६ /विद्यानंद बँक / ७१२/ २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील पवार, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
विद्यानंद को.ऑप. बँक लि., सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून 
दिनांक 

३१ 

मार्च २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


पुणे, सातारा, सोलापूर , 


२ 

३ 


श्री . एम . आर . शाह 
श्री . एस . बी . चारी 
श्री . डी . डी . धावडे 
श्री . यू . 

डी . कुचेकर 


सिनिअर ऑफिसर 
सिनिअर ऑफिसर 
सिनिअर ऑफिसर 
ऑफिसर 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


अहमदनगर , उस्मानाबाद 
जिल्हे 


४ 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(६ ) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील. प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


पुणे, २३ मार्च २०१५. 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ डी -४ / का.क.१५६/ सं.क्र .२ ९/ ७३१/ १४ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील पवार, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लि ., फलटण, जि . सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ 
व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील 
अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१५५ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


hon 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


वरिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


१ 
२ 

३ 


कनिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


कनिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


४ 


कनिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


५ 


श्री . अमरकुमार विजयकुमार शहा 
श्री . महेश जनार्दन धुमाळ 
श्री . विजय 

चत्रगुण 

रणवरे 
श्री . गौरीहर रामचंद्र गोंजारी 
श्री . प्रविण पांडुरंग काकडे 
श्री . विजय हनुमंत नायकुडे 
श्री . नंदकुमार निवृत्ती कुंभार 
श्री . जितेंद्र म्हसू जगताप 
श्री . शाम शिवाजी कापसे 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


६ 


कनिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


७ 


कनिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


८ 


कनिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


४ 


कनिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील. प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा आणून दिल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ७ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार 

काढून 

घेण्यात येतील . 


पुणे, २६ मार्च २०१५. 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ डी -४/ सं.क्र .५५१/ अ.म.बँक / २८ ९ ७ / २०१४. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये 
अजिंक्यतारा महिला सहकारी बँक लि ., सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ 
खालील उपनियम (३), (५), (६), (७),( ९), ( १०), ( ११) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२), (१३), (१५), ( १७), ( १८) व ( २० ) 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३० जून २०१५ पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान 
करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव 


Ince 


६ 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


वसुली अधिकारी 


श्री . रामदास एकनाथ चिंचकर 
श्री . सुजीत निवृत्ती शिंदे 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


सातारा व पुणे जिल्हे 
सातारा व पुणे जिल्हे 


२ 


शाखा व्यवस्थापक 


१५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


अटी : 


/ 


१. या कार्यालयास तसेचजिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सातारा यांना प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती सादर करावी. 
२. आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी त्यांच्या हुद्यामध्ये महाराष्ट्र 

शासन हे शब्द वापरू नयेत त्याऐवजी महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत हे शब्द वापरावेत . 
३. प्रस्तुत प्राधिकृत अधिकारी यांची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 

अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेण्यात येतील. 
४. प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
५. या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक प्रशासन / व.अ. / जप्त मा ./ कब्जाबंदी/ ०९, दिनांक २० मार्च २००९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांचेविशेष 

वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही 
तोपर्यंत घेऊ नये. 
६. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० , नियम १ ९६१, शासनाचेध्येय धोरण , परिपत्रकीय सूचना, शासन निर्णय यानुसार कामकाज 
करण्याची जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची राहील . सदर नियमांचे उल्लंघनास ते स्वत : जबाबदार असतील. 


पुणे, २८ ऑक्टोबर २०१४. 


आदेश 


- 


क्रमांक प्रशासन / म.रा.सह.संघम./ क . १५६/ अधि ./ ३४३/२०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील पवार , अपर निबंधक (वसुली व नियोजन ), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेन्वये 
दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित , पुणे या संस्थेच्या तसेच त्यांचे अंतर्गत येणाऱ्या ३३ जिल्हा सहकारी बोर्ड व १३ सहकार प्रशिक्षण केंद्रातील 
खालील अधिकारी / सेवक यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), ( ६) , ( ७), ( ९) , ( १० ), (११) 
( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२), ( १३ ), (१५), ( १७), (१८) व ( २० ) नुसार अधिकार प्रदान करण्यात येतात . कलम ६८ ( ५) 
अन्वये जारी केलेल्या थकित शिक्षणनिधीच्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत थकित शिक्षणनिधी वसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती नमूद अटींच्या अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित , पुणे मुख्यालय, पुणे-१ चे अधिकारी 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र (जिल्हे) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . एस . व्ही . इंगोले 


संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . डी . आर . 

रोडे 


संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 


मुख्याधिकारी ( प्रशासन व आस्थापना ), विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित , पुणे , 
५, बी . जे. रोड , पुणे-१. 
मुख्याधिकारी ( प्रसिद्धी व तपासणी), विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित , पुणे , 
५, बी . जे. रोड , पुणे -१. 
मुख्याधिकारी (शिक्षणनिधी), 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित , पुणे , 
५ , बी . जे. रोड , पुणे-१. 
मुख्याधिकारी ( लेखा), 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित , पुणे, 
५ , बी . जे. रोड , पुणे-१. 


३ 


श्री . डी . एन . काकडे 


संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 


४ 


श्री . बी . बी . जाधव 


संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, 


शके १ ९ ४१ 


१५७ 


सहकार प्रशिक्षण केंद्र 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


Gml 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र (जिल्हे ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . ए. एस . शिंदे 


प्राचार्य, सहकार प्रशिक्षण केंद्र, 

लातूर 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


लातूर , बीड, नांदेड , 


उस्मानाबाद. 


२ 


श्री . वाय . डी . बनसोड 


३ 


श्री . बी . जे . ठोंबरे 


४ 


श्री . एच . एस . ढोरे 
श्री . एम . डी . तोत्रे 


५ 

६ 


प्राचार्य, भाऊसाहेब भोकरे सहकार प्रशिक्षण विशेष वसुली व विक्री अधिकारी अमरावती, यवतमाळ 
केंद्र, अमरावती . 
उपप्राचार्य, सहकार प्रशिक्षणकेंद्र, चंद्रपूर विशेष वसुली व विक्री अधिकारी चंद्रपूर , वर्धा, गडचिरोली 
प्राचार्य, सहकार प्रशिक्षण केंद्र, पुणे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे, रायगड 
प्राचार्य, सहकार प्रशिक्षण केंद्र, अहमदनगर विशेष वसुली व विक्री अधिकारी अहमदनगर , सोलापूर 
प्राचार्य, एन. एल . राव सहकार प्रशिक्षण केंद्र, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

नागपूर , गोंदिया, भंडारा 
नागपूर . 
प्राचार्य, तात्यासाहेब मोहिते सहकार प्रशिक्षण विशेष वसुली व विक्री अधिकारी कोल्हापूर , रत्नागिरी 
केंद्र, कोल्हापूर . 

सिंधुदुर्ग. 


श्री . डी . जे . माने 


७ 


श्री . ए . डी . आटोळे 


जिल्हा सहकारी बोर्ड 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


ho 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र (जिल्हे ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . पी . व्ही . मुळूक 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


पुणे 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, पुणे, 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , पुणे . 


२ 


श्री . डी . एस. चव्हाण 


जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, सातारा , 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , सातारा. 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


सातारा 


३ 


कोल्हापूर 


४ 


सोलापूर 


५ 


नाशिक 


श्री . एस . एस . ढेरे जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, कोल्हापूर , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , कोल्हापूर . 
श्री . ए. डी . पोळ जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, सोलापूर , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , सोलापूर. 
श्री . एस. आर. मोकाशी जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, नाशिक, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , नाशिक . 
श्री . बी . बी . बडदे जिल्हा सहकार विकास अधिकारी, अहमदनगर , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , अहमदनगर. 
श्री . पी . एम . धनगर सहकार शिक्षणाधिकारी, जळगाव , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , जळगाव . 
श्री . पी . पी . काळे सहकार शिक्षणाधिकारी , अमरावती, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

जिल्हा सहकारी बोर्ड मर्यादित , अमरावती. 


६ 


अहमदनगर 


७ 


जळगाव 


८ 


अमरावती 


अटी : 


१. प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती सादर करावी. 
२. पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 


१५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


३. थकबाकी वसुली झाल्यानंतर वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 
४. या अधिसूचनेद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर दिनांक ३१ मार्च २०१६ या कालावधीपर्यंत मर्यादित राहील. 
५. या अधिसूचनेद्वारे ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांना वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत अशा अधिकारी / कर्मचारी यांची बदली, 

निवृत्ती , राजीनामा , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
६. या अधिसूचनेद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर संबंधितांनी अत्यंत जबाबदारीने करावा . ज्या तरतुदीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत 

आहेत त्यांचे काटेकोरपणे पालन करावे. संबंधितांचे याबाबतचे काम असमाधानकारक दिसून आल्यास किंवा दिलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग / 

गैरवापर होत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार केव्हाही काढून घेण्यात येतील व तो प्रशासकीय कार्यवाहीस पात्र ठरेल . 
७. या अधिसूचनेद्वारे दिलेले अधिकार काढून घेणेबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित , पुणे या संस्थेने विनंती केल्यास अधिकार काढून 

घेण्यात येईल . 
८. वसुली अधिकाऱ्याने जमा केलेली रक्कम ३ दिवसांचे आत बँकेच्या खात्यात जमा केली पाहिजे. 


३ 


सुनील पवार , 
अपर निबंधक ( वसुली व नियोजन) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, २० ऑक्टोबर २०१४. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 
वाचले : -- (१) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकारप्रदान / २०१४, दिनांक २५ 

मार्च 

२०१४ . 
( २) उपनिबंधक, सहकार संस्था, हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील जावक क्रमांक कक्ष-४४/ आस्थापना / दक्षता कक्ष/ प्र.क्र . ७८ / 
१४/२०१४, दिनांक 

१६ ऑगस्ट 

२०१४ . 


- 


क्रमांक वसुली/ मसकाक १५६/ अधिकार प्रदान/ रद्द/ ५१११/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये प्राईड इंडिया 
को - ऑप . टेक्सटाईल पार्क लि ., इचलकरंजी, ता . हातकणंगले यांचेकडील संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार वाचले क्रमांक १ अन्वये श्री . अजित गोविंद देशपांडे यांना दिनांक २५ मार्च २०१४ ते 
दिनांक २४ मार्च २०१५ पर्यंत त्या खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती प्रदान करणेत आली आहे आणि ; 


ज्याअर्थी, वाचले क्रमांक २ अन्वये उपनिबंधक , सहकारी संस्था, हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांनी त्यांचेदिनांक १६/८/२०१४ चे पत्राने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ अन्वये निर्गमित केलेले वसुली दाखले पुढील कायदेशीर अंमलबजावणी करणे कायदेशीरदृष्ट्या 
उचित होणार नाही व ते रद्द करणेबाबत मा. विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांना विनंती केलेली आहे आणि ; 

ज्याअर्थी, प्राईड इंडिया को - ऑप. टेक्सटाईल्स पार्क, लि . , इचलकरंजी, ता . हातकणंगले या संस्थेस निर्गत केलेले महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार रद्द करणेत यावेत अशी विनंती केलेली आहे आणि ; 

त्याअर्थी, वाचले क्रमांक २ अन्वये उपनिबंधक, सहकारी संस्था, हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांनी कळविले प्रमाणे प्राईड इंडिया को - ऑप . 
टेक्सटाईल्स पार्क लि ., इचलकरंजी, ता . हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेस उपरोक्त वाचले क्र . १ दिनांक २५ मार्च २०१४ अन्वये निर्गमित 
करणेत आलेली महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ची अधिसूचना रद्द करणेत येत आहे . 
कोल्हापूर, ५ नोव्हेंबर २०१४. 


वाचले : -- 


१३ 


मार्च १ ९ ६८ . 


( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६ /(२), 

दिनांक 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली / आर-३ /१५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१५ ९ 


०७, 


३१ 


(३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पत संस्था/ का.क. १५६/ 

दिनांक मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
(४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता / 
कब्जाबंदी/ ० ९ , दिनांक 

चे परिपत्रक. 
(५ ) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . १०६/ २०१४-१५(१), दिनांक ५ फेब्रुवारी 

२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 


२० 


मार्च २०० ९ 


चे 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००२३ / २०१५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनीलशिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये वारणा 
ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पाडळी, ता. हातकणंगले, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून 
खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ ( १),(२) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), ( ७), (९ ), ( १० ) , (११) ( अत्युच्च किंमत निश्चित 
करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), ( १३ ), ( १४), (iii,iv), ( १५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या 
वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मार्च २०१५ ते दिनांक ४ मार्च२०१६ पर्यंत खालील अटीस पात्र राहून 
त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार 

काढून 

घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा . 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते . तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


सर्जेराव भगवान पवार 


वसुली अधिकारी 


पाडळी, ता . हातकणंगले 


कोल्हापूर जिल्हा 


५/३/२०१५ ते ४/३/२०१६ 


कोल्हापूर , ५ मार्च२०१५ . 


१६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९४१ 


दिनांक ३१ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/पत संस्था/ का.क. १५६/ 
०७, 

मार्च 

२००७ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५ ) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . १०६ / २०१४-१५(१), दिनांक ५ फेब्रुवारी 
२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००२२ / २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये मरगाईदेवी 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , प्लॉट नं . ५९ , ले.आ. नं . १, जरगनगर , कोल्हापूर , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५ ), ( ६), ( ७), ( ९), (१०), ( ११) 
( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), ( १२), ( १३ ), ( १४), (i,ii,iv), ( १५) , ( १७ ), (१८) व ( २०) तसेच कलम ९ १ खालील 

हुकूमनामा 
व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मार्च २०१५ ते दिनांक ४ मार्च २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचेनावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा . 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते. तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


हु 


Ę 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


कालावधी 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


& 


१ 


सर्जेराव भगवान पवार 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर 


कोल्हापूर जिल्हा 


५/३/२०१५ ते ४/३/२०१६ 


कोल्हापूर , ५ 


मार्च २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१६१ 


वाचले : -- 


(१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६/( २), 
दिनांक 

१३ मार्च 

१ ९ ६८ . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९, दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पत संस्था/ का.क. १५६/ 

दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ० ९, दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५ ) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . १०६/२०१४-१५(१), दिनांक ५ फेब्रुवारी 

२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 


०७, 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००२४/ २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये श्रीकृष्ण 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खोची, ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून 
खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), (७), (९), ( १०), ( ११) ( अत्युच्च किंमत निश्चित 
करण्याची तरतूद वगळून) , ( १२ ), (१३), ( १४),(i,ii,iv), ( १५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या 
वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मार्च २०१५ ते दिनांक ४ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटीस पात्र राहून 
त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे. 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते. तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही ." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


१ 


रामचंद्र अभिमन्यू कदम 


वसुली अधिकारी 


खोची, ता . हातकणंगले 


कोल्हापूर जिल्हा 


५/३/२०१५ ते ४/३/२०१६ 


कोल्हापूर , ५ मार्च २०१५ . 


५ 


१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९४१ 


वाच 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/पत संस्था/ का.क. १५६/ 
०७, 

मार्च 

२००७ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
( ५ ) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . १०६ / २०१४-१५(१), दिनांक ५ फेब्रुवारी 

२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 


दिनांक ३१ 


आदेश 


प्रदा 


ग्राम 
संस 


खात 


संस 


कर 


वसु 
त्यां 


४ 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००२१ / २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये श्री संत 
नरहरी सोनार सहकारी पतसंस्था मर्यादित , १८ ९- बी , कोल्हापूर , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून 
खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१),( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) , (५), (६), ( ७), (९), (१०), (११) ( अत्युच्च किंमत निश्चित 
करण्याची तरतूद वगळून), (१२), (१३), ( १४),(i,ii,iv), ( १५ ), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या 
वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मार्च २०१५ ते दिनांक ४ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटीस पात्र राहून 
त्यांचेनावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा . 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते. तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 
सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


अ . 


अ.क्र . 


हु 


Ę 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


कालावधी 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


& 


१ 


सचिन कृष्णा आगळे 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर 


कोल्हापूर जिल्हा 


५/३/२०१५ ते ४/३/२०१६ 


पुणे 


कोल्हापूर , ५ मार्च२०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१६३ 


वाचले : -- 


( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 
दिनांक 

१३ मार्च 

१ ९ ६८ . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९, दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पत संस्था/ का.क. १५६/ 

दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ० ९, दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५ ) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . १०६/२०१४-१५(१), दिनांक ५ फेब्रुवारी 

२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 


०७, 


५ 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/मसकाक-१५६/ अधिकार प्रदान/ १००२०/ २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वयेशिव 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , १९ ७५ , बी वॉर्ड, मंगळवार पेठ , कोल्हापूर , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), (६), (७), ( ९), ( १०), (११) ( अत्युच्च 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), ( १२), ( १३), ( १४),(i,i,iv ), (१५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मार्च २०१५ ते दिनांक ४ मार्च २०१६ पर्यंत खालील 
अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे. 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही ." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


१ 


सर्जेराव भगवान पवार 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर 


कोल्हापूर जिल्हा 


५/३/२०१५ ते ४/३/२०१६ 


कोल्हापूर , ५ मार्च २०१५. 


१६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९४१ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/पत संस्था/ का.क. १५६/ 

मार्च 

२००७ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . ११३/ २०१४-१५ (७), दिनांक 

२७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 


०७ , 


दिनांक ३१ 


आदेश 


९ 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००१९/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री गणेश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रूई , ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), (६), (७), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), (१३), ( १४ ),(i,fi,iv), ( १५), (१७ ), (१८) व (२० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटीस 
पात्र राहून त्यांचेनावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा . 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 
सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


हु 


६ 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


कालावधी 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


४ 


سه 


w 


५ 


१ 


अर्जुन सुभान खांडेकर 


वसुली अधिकारी 


शिरढोण ता . शिरोळ 


कोल्हापूर जिल्हा 


१०/३/२०१५ ते ९/ ३/ २०१६ 


कोल्हापूर , १० मार्च२०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१६५ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६/(२), 

दिनांक 

१३ मार्च 

१ ९ ६८ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३ /१५६ खालील अधिकार 

प्रदान / ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे पत्र . 
(३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पत संस्था/ का.क. १५६/ 

३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
(४ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ० ९, दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५ ) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . ११३ / २०१४-१५(७ ), दिनांक 

२७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव, 


०७ , 


दिनांक ३१ 


आदेश 


. 


९ 


क्रमांक कक्ष -७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००१८/ २०१५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री गजानन तालुका ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरढोण, ता . शिरोळ, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ), (५), ( ६), ( ७) , ( ९), ( १० ), (११) 
( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), ( १२), ( १३) , ( १४), (iii,iv),(१५), ( १७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा 
व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च२०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे. 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते . तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

परिशिष्ट 


॥ 


अ.क्र . 


hon 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


अर्जुन सुभान खांडेकर 


वसुली अधिकारी 


शिरढोण, ता . शिरोळ 


कोल्हापूर जिल्हा 


१०/३/२०१५ ते ९ / ३ / २०१६ 


कोल्हापूर , १० 

मार्च 

२०१५. 


१६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


वाचले : 


( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
(२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/ पत संस्था/ का.क. १५६/ 
दिनांक 

३१ 

मार्च २००७ चे परिपत्रक. 
(४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ० ९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
( ५ ) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . १०६/ २०१४-१५ (१),दिनांक ५ फेब्रुवारी 

२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव. 


०७ , 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००१७ / २०१५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये पश्चिम 
भुदरगड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कडगाव, ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), (७), (९), (१०), ( ११) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), (१२), ( १३), ( १४),(ihi,iv), (१५), ( १७),(१८) व ( २०) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मार्च २०१५ ते दिनांक ४ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटीस 
पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे. 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते. तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

परिशिष्ट 


॥ 


अ.क्र . 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री ) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


सचिन सदाशिव साळोखे 


वसुली अधिकारी 


कडगाव , ता . भुदरगड 


कोल्हापूर जिल्हा 


५/३/२०१५ ते ४/३/२०१६ 


कोल्हापूर, ५ मार्च २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१६७ 


वाचले : -- 


( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 
दिनांक 

१३ मार्च 

१ ९ ६८ . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९, दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पत संस्था/ का.क. १५६/ 

३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक. 
( ५ ) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . ११३ / २०१४-१५(१), दिनांक 

२७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 


०७, दिनांक 


आदेश 


, 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००२८ / २०१५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये 
ज्ञानेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सावर्डे बु., ता . करवीर , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), (६), (७), ( ९), ( १०), (११) ( अत्युच्च 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), (१२), ( १३), (१४ ),(iii,iv), ( १५), (१७), ( १८) व ( २०) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च २०१६ पर्यंत खालील 
अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे. 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही ." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव (सर्वश्री) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


संजय भगवान पाटील 


वसुली अधिकारी 


सावर्डे बु., ता . करवीर 


कोल्हापूर जिल्हा 


१०/३/२०१५ ते ९/ ३ / २०१६ 


. 


कोल्हापूर , १० मार्च २०१५. 


१६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९४१ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/पत संस्था/ का.क. १५६/ 

मार्च 

२००७ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . ११३/ २०१४-१५ (२ ), दिनांक 

२७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 


०७ , 


दिनांक ३१ 


आदेश 


९ 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००१६ / २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री. जयवंतराव काटकर ग्रामीणबिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोळगाव, ता . शाहूवाडी, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५ ), (६), ( ७), ( ९), (१०), ( ११) 
( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), ( १२ ), (१३), ( १४ ),(i,ii,iv ), (१५), ( १७ ), (१८) व ( २०) तसेच कलम ९ १ खालील 

हुकूमनामा 
व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च२०१६ 

पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा . 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 
सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


हु 


Ę 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


कालावधी 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


w 


५ 


१ 


रामू जानबा पाटील 


वसुली अधिकारी 


कोळगाव, ता . शाहूवाडी 


कोल्हापूर जिल्हा 


१०/३/२०१५ ते ९/ ३/ २०१६ 


कोल्हापूर , १० मार्च२०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१६ ९ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६/(२), 

दिनांक 

१३ मार्च 

१ ९ ६८ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३ /१५६ खालील अधिकार 

प्रदान / ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे पत्र . 
(३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पत संस्था/ का.क. १५६/ 

३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
(४ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ० ९, दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . ११३/ २०१४-१५(३), दिनांक 

२७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव, 


०७ , 


दिनांक ३१ 


आदेश 


९ 


क्रमांक कक्ष -७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००२६/ २०१५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
जोतिर्लिंग नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुष्पनगर , ता. भुदरगड, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), (७), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), ( १३), ( १४),(i,fi,iv), (१५ ), ( १७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटीस 
पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे. 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

परिशिष्ट 


॥ 


अ.क्र . 


hon 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


w 


२ 


४ 


५ 


१ 


धोंडीराम भाऊसो खोपडे 


वसुली अधिकारी 


पुष्पनगर , ता . भुदरगड 


कोल्हापूर जिल्हा 


१०/३/२०१५ ते ९ / ३ / २०१६ 


कोल्हापूर, १० मार्च २०१५ . 


१७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९४१ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/पत संस्था/ का.क. १५६/ 

मार्च 

२००७ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . ११३/ २०१४-१५ (२ ), दिनांक 

२७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 


०७ , 


दिनांक ३१ 


आदेश 


९ 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ १००२९/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
इंदिरा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुष्पनगर, ता . भुदरगड, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), (६), (७), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), (१३), ( १४ ),(i,fi,iv), ( १५), (१७ ), (१८) व (२० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटीस 
पात्र राहून त्यांचेनावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा . 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 
सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


हु 


६ 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


कालावधी 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


४ 


سه 


w 


५ 


१ 


धोंडीराम भाऊसो खोपडे 


वसुली अधिकारी 


पुष्पनगर, ता . भुदरगड 


कोल्हापूर जिल्हा 


१०/३/२०१५ ते ९/ ३/ २०१६ 


कोल्हापूर , १० मार्च२०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१७१ 


वाचले : 


(१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६/(२), 
दिनांक 

१३ मार्च 

१ ९ ६८ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३ /१५६ खालील अधिकार 

प्रदान / ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पत संस्था/ का.क. १५६/ 

३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
(४ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५) चेअरमन/ सेक्रेटरी, श्री . रवळनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चंदगड , जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . १९ ५/ 

२०१४-१५ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव. 


०७ , 


दिनांक ३१ 


आदेश 


- 


क्रमांक कक्ष -७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ ९ ३२५ / २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री रवळनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चंदगड, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), ( ७) , (९), (१०), ( ११ ) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), (१३), ( १४),(i,fi,iv), ( १५), (१७ ), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे. 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


१ 


प्रविण वसंतराव चिंचणेकर 


वसुली अधिकारी 


चंदगड, ता . चंदगड 


कोल्हापूर जिल्हा 


१८/२/२०१५ ते १७/२/२०१६ 


कोल्हापूर , १८ फेबुवारी २०१५. 


१६३४ 


१७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६ /(२), 

दिनांक 

१३ 

मार्च १ ९ ६८ . 
(२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/पत संस्था/ का.क. १५६ / 
दिनांक ३१ 

चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५ ) चेअरमन/ सेक्रेटरी, वेणुगोपाल ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चंदगड, ता . चंदगड , जि . कोल्हापूर यांचेकडील 
जा.क्र . ३०७/ २०१४-१५, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव. 

आदेश 


०७, 


मार्च २००७ 


क्रमांक कक्ष -७ / वसुली/मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/९ ३२७/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
वेणुगोपाल ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चंदगड, ता. चंदगड, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), (७), (९), (१०), ( ११) ( अत्युच्च 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), ( १२), ( १३), (१४ ),(i,i,iv), ( १५ ), ( १७), ( १८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ३ मार्च २०१५ ते दिनांक २ मार्च २०१६ पर्यंत खालील 
अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचेकामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिअधिनियम, १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

परिशिष्ट 


३ 


अ.क्र . 


hon 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव (सर्वश्री) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


विनायक रामचंद्र दड्डीकर 


मॅनेजर 


चंदगड , ता . चंदगड 


कोल्हापूर जिल्हा 


३/३/२०१५ ते २/३/२०१६ 


कोल्हापूर , ३ मार्च २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१७३ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६/(२), 

दिनांक 

१३ मार्च 

१ ९ ६८ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३ /१५६ खालील अधिकार 

प्रदान / ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पत संस्था/ का.क. १५६/ 

३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
(४ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५ ) सेक्रेटरी, श्री धनलक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , येणेचवंडी, ता . गडहिंग्लज , जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . 
१५/ २०१४-१५, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचा या कार्यालयास प्राप्त दिनांक ९ जानेवारी २०१५ चा प्रस्ताव . 

आदेश 


०७ , 


दिनांक ३१ 


. 


५ 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/मसकाक-१५६/ अधिकार प्रदान/९ ३४३/२०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री धनलक्ष्मी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, येणेचवंडी, ता . गडहिंग्लज , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), ( ६), ( ७), (९), ( १० ), (११ ) 
( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), ( १२), (१३), ( १४ ), (i,ji,iv ), (१५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा 
व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०१६ पर्यंत खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान 
करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरचलिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


द्द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री ) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


सुरेश मल्लाप्पा सायगांव 


वसुली अधिकारी येणेचवंडी, ता . गडहिंग्लज 


कोल्हापूर जिल्हा 


१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 


कोल्हापूर , १३ फेब्रुवारी २०१५ . 


१७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९४१ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/पत संस्था/ का.क. १५६/ 
०७, 

मार्च 

२००७ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/० ९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५ ) चेअरमन / सेक्रेटरी, श्री. छत्रपती राजाराम टिंबर सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर , जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . ९ ८६/ 

२०१४-१५, दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 


दिनांक ३१ 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/९ ३४५/ २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री छत्रपती राजाराम टिंबर सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चेनियम २ (एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), (७), (९), ( १०), (११) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), ( १२ ), ( १३), ( १४),(i,ii,iv), ( १५), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमाह या कार्यालयास सादर करावा . 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 
सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


हु 


Ę 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


कालावधी 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


१ 


अनिल केशव घाटगे 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर 


कोल्हापूर जिल्हा 


१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 


कोल्हापूर , १३ फेब्रुवारी २०१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१७५ 


- 


वाचले : -- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/१५६/( २), 

दिनांक १३ मार्च १ ९ ६८ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार 

प्रदान / ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/पत संस्था / का.क. १५६/ 

३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक. 
(४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ० ९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
(५ ) चेअरमन/ सेक्रेटरी, शिवतेज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काा आळते, ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . ७/१५६ 

प्रस्ताव , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 


०७, दिनांक 


आदेश 


२ 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली /मसकाक -१५६ / अधिकार प्रदान/ ९ ३४७/ २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
शिवतेज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , का आळते, ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चेनियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), (७), (९), ( १०), ( ११ ) ( अत्युच्य किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) , (१२), (१३), (१४), (i,fi,iv), ( १५), (१७ ), (१८ ) व (२०) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भक्रमांक ३ नुसार दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे. 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

परिशिष्ट 


वा . 


. 


॥ 


अ.क्र . 


hon 


६ 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव (सर्वश्री ) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


धन्यकुमार चंद्रकांत निगवे 


वसुली अधिकारी का । आळते , ता . हातकणंगले 


कोल्हापूर जिल्हा 


१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 


कोल्हापूर , १३ फेब्रुवारी २०१५. 


१७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ - २४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९४१ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/पत संस्था/ का.क. १५६/ 

मार्च 

२००७ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 
कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च 

२०० ९ चे परिपत्रक . 
(५ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री. यशवंत सहकारी बँक मर्यादित, कुडित्रे ( कुंभी- कासारी), ता. करवीर , जि . कोल्हापूर यांचेकडील 

जा.क्र . ४१ / २२०/२०१४-१५, दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव. 


०७, 


दिनांक ३१ 


आदेश 


" 


३ 


क्रमांक कक्ष -७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ ९ ३४९/ २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री. यशवंत सहकारी बँक मर्यादित, कुडित्रे ( कुंभी-कासारी), ता . करवीर , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चेनियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), ( ७), (९), ( १० ), (११) ( अत्युच्य किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), (१३), ( १४ ),(i,fi,iv), ( १५), (१७ ), (१८) व (२० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत खालील 
अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


oc 


अ.क्र . 


हु 


६ 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


कालावधी 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


१ 


वसंत शंकर कुंभार 
शिवाजी आनंदराव जाधव 


२ 

३ 


शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 


रंकाळावेश , 

कोल्हापूर 
कुडीत्रे, ता . करवीर 
कसबा बावडा , कोल्हापूर 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 
१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 
१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 


विठ्ठल राऊ पाटील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१७७ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


शाखाधिकारी 


४ 
५ 

६ 


शाखाधिकारी 


शिरोली दु. ता . पन्हाळा 

आसुर्ले, कोल्हापूर 
शाहूपुरी, कोल्हापूर 
कळे, ता . 

करवीर 


शाखाधिकारी 


नारायण ज्ञानदेव खाडे 
सर्जेराव कुंडलीक लोहार 
मधुकर सोनबा पाटील 
बाजीराव धोंडीराम पाटील 
मधुसूदन पांडूरंग तांबेकर 
हिंदुराव शंकर पाटील 
अरविंद शामराव साळोखे 


७ 


शाखाधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 
१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 
१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 
१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 
१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 
१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 
१३/२/२०१५ ते १२/२/२०१६ 


८ 


शाखाधिकारी 


बाजार , भोगाव 


or 


हेड ऑफिस 


प्र . शाखाधिकारी 


१० 


वसु . अधिकारी 


हेड ऑफिस 


कोल्हापूर , १३ फेब्रुवारी २०१५. 


वाचले : -- 


( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८. 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर -३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक. 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 
कब्जाबंदी/ ० ९ , दिनांक मार्च 

२०० ९ चे परिपत्रक . 
( ५) चेअरमन/ सेक्रेटरी, श्री. चंद्रप्रभू नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , २०५७- सी, शनिवार पेठ , कोल्हापूर , जि . कोल्हापूर यांचेकडील 

जा.क्र . ४/२०१५ , दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 


२० 


आदेश 


चे 


क्रमांक कक्ष -७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ ९ ३५४ / २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री चंद्रप्रभू नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , २०५७- सी, शनिवार पेठ, कोल्हापूर, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ), ( ५), ( ६), (७), (९ ), ( १० ), (११) ( अत्युच्य 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), ( १२ ), (१३), (१४ ),(i,i,iv), ( १५), ( १७), ( १८ ) व ( २०) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचेनावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 
सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 


. 


१७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


द्द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


सौ . अनघा अभिनंदन वणकुद्रे व्यवस्थापक 


कोल्हापूर 


कोल्हापूर जिल्हा 


१८/२/२०१५ ते १७/२/२०१६ 


कोल्हापूर , १८ फेब्रुवारी २०१५. 


वाचले : -- 


( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/ (२ ), 
दिनांक 

१३ मार्च 

१ ९ ६८ . 
( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी-४/पत संस्था/ का.क. १५६/ 

दिनांक ३१ मार्च चे परिपत्रक . 
(४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ० ९, दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
( ५) अध्यक्षा, कोल्हापूर महिला सहकारी बँक लि ., महिला सेवा मंडळ संकुल , १०८२- ख , बी वॉर्ड, तुतूची बाग, खासबागसमोर, जि . 

कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . ५८७/ २०१४-१५ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव. 


०७ , 


मार्च २००७ 


२ 


आदेश 


२ 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ ९ ३५५/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
कोल्हापूर महिला सहकारी बँक लि ., महिला सेवा मंडळ संकुल , १०८२- ख, बी . वॉर्ड, तुतूची बाग , खासबागसमोर , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या 
कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत 
वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ (१), (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), 
( ६), ( ७), (९), ( १०), (११) ( अत्युच्य किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), ( १२ ), ( १३ ), ( १४ ), (i,ii,iv ), (१५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच 
कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी 
२०१५ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करणेस मनाई आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१७ ९ 


६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


w 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 


जोतीराम कल्लापा कुंभार 


असि . मॅनेजर 


कोल्हापूर 


कोल्हापूर जिल्हा 


२३/२/२०१५ ते २२/२/२०१६ 


२ 


राजू चिंतामणी धोंड 


वरिष्ठ अधिकारी 


कोल्हापूर 


कोल्हापूर जिल्हा 


कोल्हापूर , २३ फेब्रुवारी २०१५ . 


वाचले : 


- 


(१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली / आर -३ / १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/ पतसंस्था / का.क. १५६/ 

दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक. 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन / वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
( ५ ) पन्हाळा तालुका सहकारी पतसंस्थांचा सहकारी संघ मर्यादित , पन्हाळा, जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र .२४/०५/ २०१४-१५ , दिनांक 

६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव. 


رفاه 


आदेश 


, 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ ९ ३५७/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
अंबाई महिला बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोडोली, ता. पन्हाळा, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चेनियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५),( ६),( ७), (९), ( १०), (११) ( अत्युच्य 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), (१३), ( १४ ), (i,fi,iv), (१५), ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचेकामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


१८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

परिशिष्ट 


॥ 


अ.क्र . 


hon 


६ 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री ) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


राजाराम पांडूरंग नरके 


वसुली अधिकारी 


कोडोली , ता . पन्हाळा 


कोल्हापूर जिल्हा 


२३/२/२०१५ ते २२/२/२०१६ 


कोल्हापूर , २३ फेब्रुवारी २०१५ . 


वाचले : -- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६/( २) , 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर -३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/ पत संस्था/ का.क . १५६/ 
०७, दिनांक ३१ मार्च 

२००७ 

चे परिपत्रक . 
(४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
( ५) पन्हाळा तालुका सहकारी पतसंस्थांचा सहकारी संघ मर्यादित, पन्हाळा, जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र .२४ /०५/ २०१४-१५ , दिनांक 

६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव. 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/९ ३५ ९ / २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री गजानन महाराज को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., कोडोली, ता. पन्हाळा, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), ( ७), (९), (१०), (११) ( अत्युच्य 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), ( १३ ), ( १४),(i,li,iv), (१५), ( १७ ), ( १८ ) व ( २०) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१८१ 


. 


३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 


॥ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


राजाराम पांडूरंग नरके 


वसुली अधिकारी 


कोडोली, ता . पन्हाळा 


कोल्हापूर जिल्हा 


२३/२/२०१५ ते २२/२/२०१६ 


कोल्हापूर , २३ फेब्रुवारी २०१५ . 


वाचले : -- 


१३ 


( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/ १५६/(२), 
दिनांक मार्च 

१ ९ ६८ . 
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३ / १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र. 
(३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ /पतसंस्था/ का.क . १५६/ 

दिनांक मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
(४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 
कब्जाबंदी/ ० ९, दिनांक मार्च 

२०० ९ चे परिपत्रक . 
(५ ) पन्हाळा तालुका सहकारी पतसंस्थांचा सहकारी संघ मर्यादित , पन्हाळा, जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र.२४/ ०५/ २०१४-१५, दिनांक 

६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव , 


०७ , 


३१ 


२० 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ ९ ३६१/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये 
कोडोली व्यापारी बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोडोली , ता. पन्हाळा, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), (७), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अत्युच्य 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), ( १२), (१३), ( १४ ), (i,i,iv ), ( १५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भक्रमांक ३ नुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 


१८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 


॥ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


हुद्दा 


द्द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


राजाराम पांडूरंग नरके 


वसुली अधिकारी 


कोडोली, ता . पन्हाळा 


कोल्हापूर जिल्हा 


२३/२/२०१५ ते २२/२/२०१६ 


कोल्हापूर , २३ फेब्रुवारी २०१५, 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम /१८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान / ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे पत्र. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क. १५६/ 
दिनांक ३१ 

मार्च 

२००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ० ९, दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक , 
( ५) पन्हाळा तालुका सहकारी पतसंस्थाचा सहकारी संघ मर्यादित , पन्हाळा, जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र .३४/ ०५/ २०१४-१५, दिनांक 

६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव . 


०७ , 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/९ ३६३/ २०१५.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री वैष्णवी बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोडोली , ता . पन्हाळा, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), ( ६), ( ७), (९), ( १०), ( ११ ) ( अत्युच्य किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), (१३), ( १४ ),(i,fi,iv), ( १५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१८३ 


३ 


दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचेकामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्ज वसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


, 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


द्द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


राजाराम पांडूरंग नरके 


वसुली अधिकारी 


कोडोली , ता . पन्हाळा 


कोल्हापूर जिल्हा 


२३/२/२०१५ ते २२/२/२०१६ 


कोल्हापूर , २३ फेब्रुवारी २०१५. 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३ / १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे पत्र. 
(३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/ पतसंस्था/ का.क. १५६/ 

३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक. 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/० ९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
( ५) पन्हाळा तालुका सहकारी पतसंस्थाचा सहकारी संघ मर्यादित , पन्हाळा, जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र .२८ / ०५/ २०१४-१५ , दिनांक 

६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव. 


०७, दिनांक 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ ९ ३६५/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री बालाजी बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोडोली , ता . पन्हाळा, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र 


१८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चेनियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), (७), (९), ( १० ) , (११) ( अत्युच्य किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), ( १२), (१३ ), ( १४), (i,il,iv ), (१५), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


हु 


द्द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


राजाराम पांडूरंग नरके 


वसुली अधिकारी 


कोडोली, ता . पन्हाळा 


कोल्हापूर जिल्हा 


२३/२/२०१५ ते २२/२/२०१६ 


कोल्हापूर , २३ फेब्रुवारी २०१५. 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६ /( २ ), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर -३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/ पत संस्था/ का.क. १५६/ 
०७ , दिनांक 

३१ मार्च २००७ 

चे परिपत्रक. 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
(५ ) पन्हाळा तालुका सहकारी पतसंस्थाचा सहकारी संघ मर्यादित , पन्हाळा, जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र .२६ /०५/ २०१४-१५, दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव. 

आदेश 


१ ९ ६० चे 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/९ ३६७/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री तुळजाभवानी महिला बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोडोली, ता . पन्हाळा, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१८५ 


प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), (७), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अत्युच्य 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), ( १२), ( १३), (१४ ),(i,i,iv ), (१५ ), ( १७),(१८) व ( २०) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे. 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


द्द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


राजाराम पांडूरंग नरके 


वसुली अधिकारी 


कोडोली, ता . पन्हाळा 


कोल्हापूर जिल्हा 


२३/२/२०१५ ते २२/२/२०१६ 


कोल्हापूर, २३ फेब्रुवारी २०१५ . 


वाचले : -- ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६/(२) , 

दिनांक १३ मार्च १ ९ ६८ . 
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३ / १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९, दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/ पतसंस्था/ का.क. १५६ / 
दिनांक 

३१ मार्च 

२००७ चे परिपत्रक . 
(४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ० ९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
( ५) चेअरमन / सेक्रेटरी, यशवंत कॉलनी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित इचलकरंजी, तालुका हातकणंगले, जि . कोल्हापूर यांचेकडील 

जा.क्र .१५/ २०१४-१५, दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव. 


०७ , 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/९ ३६ ९ / २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
यशवंत कॉलनी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 


१८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४, २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), ( ७), (९), (१०), (११) ( अत्युच्य 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), ( १३), ( १४),(i,li,iv), (१५ ), (१७), (१८ ) व ( २०) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भक्रमांक ३ नुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


. 


अ.क्र . 


hon 


द्द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव (सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


उल्हास चंद्रकांत मंडलीक वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी इचलकरंजी, ता. हातकणंगले 

इचलकरंजी, ता. हातकणंगले कोल्हापूर जिल्हा 


२३/२/२०१५ ते २२/२/२०१६ 


कोल्हापूर , २३ फेब्रुवारी २०१५. 


पत्र . 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
(२ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान /८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ चे 
(३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत/ डी -४ / पतसंस्था/ का.क . १५६/ 
दिनांक ३१ 

चे परिपत्रक . 
(४ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ० ९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५) पन्हाळा तालुका सहकारी पतसंस्थाचा सहकारी संघ मर्यादित , पन्हाळा, जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र .३० /०५/ २०१४-१५ , दिनांक 

६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव. 


०७ , 


मार्च २००७ 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६ / अधिकार प्रदान/ ९ ३७१/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री गंगा बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिंदेवाडी , ता. पन्हाळा, जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१८७ 


अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), ( ६), ( ७), (९), ( १०), (११) ( अत्युच्य किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) , (१२), (१३), (१४), (i,ii,iv), ( १५), (१७ ), (१८) व (२०) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भक्रमांक ३ नुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे. 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 

परिशिष्ट 


- 


अ.क्र . 


hon 


द्द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


राजाराम पांडूरंग नरके 


वसुली अधिकारी 


कोडोली, ता . पन्हाळा 


कोल्हापूर जिल्हा 


२३/२/२०१५ ते २२/२/२०१६ 


कोल्हापूर, २३ फेब्रुवारी २०१५ . 


१६४ ९ 


वाचले : -- ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६/(२) , 

दिनांक १३ मार्च १ ९ ६८ . 
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३ / १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९, दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/ पतसंस्था/ का.क. १५६ / 
दिनांक 

३१ मार्च 

२००७ चे परिपत्रक . 
(४ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
( ५) पन्हाळा तालुका सहकारी पतसंस्थाचा सहकारी संघ मर्यादित , पन्हाळा, जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र .६४४ / २०१४-१५ , दिनांक 
२२ जानेवारी २०१५ 

रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव . 


०७ , 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ ९ ३७३/ २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
श्री . यशवंत सहकारी बँक मर्यादित , कुडित्रे ( कुंभी - कासारी), ता . करवीर , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 


१८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


२ 


अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चेनियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), (७), (९), (१०), (११) ( अत्युच्य किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), ( १२), (१३), ( १४ ), (i,li,iv ), ( १५ ), ( १७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.का. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

परिशिष्ट 


३ 


॥ 


अ.क्र . 


hon 


द्द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


राजू दशरथ गायकवाड 


वसुली अधिकारी 


जयसिंगपूर , ता .शिरोळ 


कोल्हापूर जिल्हा 


२३/२/२०१५ ते २२/२/२०१६ 


कोल्हापूर , २३ फेब्रुवारी २०१५ . 


वाचले : -- 


चे 


पत्र . 


( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/१५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
(२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १९ ८ ९ 
(३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क . १५६/ 
दिनांक 

३१ मार्च २००७ 

चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ० ९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
(५ ) चेअरमन/मॅनेजर , खाटीक समाज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, १४०८- सी , लक्ष्मीपुरी, फोर्डकॉर्नर , कोल्हापूर , जि . कोल्हापूर 
यांचेकडील जा.क्र . -- , दिनांक २ डिसेंबर २०१४ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 


०७, 


क्रमांक कक्ष -७ / वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान / ७२८ ९ / २०१४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
खाटीक समाज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , १४०८ - सी, लक्ष्मीपुरी, फोर्ड कॉर्नर , कोल्हापूर , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१८ ९ 


५ 


थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक 
अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), (६), (७), (९ ), 
( १० ), ( ११) ( अत्युच्य किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून), ( १२), (१३), (१४),(i,ii,iv ), (१५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ खालील 
हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 


- 


" 


१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon w 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


सागर रामचंद्र चौगुले 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूरे 


कोल्हापूर जिल्हा २२/१२/२०१४ ते २१/१२/२०१५ 


कोल्हापूर, २२ डिसेंबर २०१४. 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/१५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
(२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
(४ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ० ९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक . 
( ५) दि. महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हाउसिंग फायनान्स कार्पोरेशन लि ., मुंबई, जि . कोल्हापूर कार्यालय, कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र.३५ ९, 

नोव्हेंबर २०१४ 

चे पत्र व प्रस्ताव . 


. 


दिनांक १० 


१ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८ 


२४ , २०१९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


२०१४ 


ते 


२७ 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ ६८ ९ ६/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. हाउसिंग फायन्सास कॉर्पोरेशन लि . , मुंबई, जि . कोल्हापूर कार्यालय, कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ४ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१), (२ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), (६), ( ७), ( ९), ( १० ), ( ११) 
( अत्युच्य किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ), (१२), ( १३), ( १४),( i,ii,iv) , ( १५), (१७), (१८) व ( २०) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा 
व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २८ नोव्हेंबर नोव्हेंबर 

२०१५ 

पर्यंत 
खालील अटीस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि, संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 

सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
७. सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 

भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


हुद्दा 


द्द 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


श्री . रमेश दादा पाटील 


प्र . जि . व्यव. 


श्री . प्रकाश आ . आलासे 


निरीक्षक 


२ 

३ 


श्री . विकास ज . पाटील 


निरीक्षक 


30 


श्री . संतराम श्रीपती पाटील 


निरीक्षक 


कोल्हापूर शहर 
कोल्हापूर शहर 
कोल्हापूर शहर 
कोल्हापूर शहर 
कोल्हापूर शहर 
कोल्हापूर शहर 
कोल्हापूर शहर 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


२८/११/२०१४ ते २७/११/२०१५ 
२८/११/२०१४ ते २७/११/२०१५ 
२८/११/२०१४ ते २७/११/२०१५ 
२८/११/२०१४ ते २७/११/२०१५ 
२८/११/२०१४ ते २७/११/२०१५ 
२८/११/२०१४ ते २७/११/२०१५ 
२८/११/२०१४ ते २७/११/२०१५ 


श्री . प्रमाद एम . पाटील 


निरीक्षक 


५ 

६ 


स . 


निरीक्षक 


श्री . आनंद एस . कांबळे 
श्री . ओ . व्ही . जुगळकर 


७ 


स . निरीक्षक 


कोल्हापूर , २७ 

नोव्हेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८ 


२४, २०१ ९ / चैत्र २८ ते वैशाख ४ , 


शके १ ९ ४१ 


१ ९ १ 


वाचले : -- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६/(२), 

दिनांक १३ मार्च १९ ६८ . 
(२ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार 

प्रदान/ ८ ९ , दिनांक १० एप्रिल १ ९ ८ ९ चे पत्र. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . ना.पत / डी -४/ पतसंस्था/ का.क . १५६/ 

३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक. 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २०० ९ चे परिपत्रक. 
( ५ ) चेअरमन/ सेक्रेटरी, उदय को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , रांगोळी , ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर यांचेकडील जा.क्र . ५४ / 

२०१४, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ चे पत्र व प्रस्ताव 


०७, 


दिनांक ३१ 


आदेश 


चे 


क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान/ ४२६७/ २०१४ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये 
उदय को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., रांगोळी, ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून 
खालील दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ),(२) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), (६), (७), (९), (१०), (११) ( अत्युच्य किंमत निश्चित 
करण्याची तरतूद वगळून), (१२), (१३), ( १४), (i,i,iv), (१५), ( १७), (१८) व ( २०) तसेच कलम ९ १ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या 
वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ ते ९ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत खालील अटीस पात्र 
राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 

१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
४. नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
६. मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि , संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी 

संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून 
सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 

कारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात न 
भरलेस पुढील वर्षी का.क. १५६ चे अधिकार खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
८. संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात 

येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 


७ . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


hon 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव ( सर्वश्री) 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


धन्यकुमार चंद्रकांत निगवे 


मॅनेजर 


शेणगाव , ता . भुदरगड 


कोल्हापूर जिल्हा 


६ / ९/ २०१४ ते ५/ ९ / २०१५ 

सुनिल शिरापूरकर , 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १० सप्टेंबर २०१४. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


